वर्षे१०वें ] जून १९५७ [. अंक ९ 


मार्क्सवादाची जादू प्रा, मायकेळ पोलेंनी अनुवादक-तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी 
प्राचीन भारतीय इतिहास ब क्रग्वेद . , श्री. प्र. रा. देशमुख 


पांडुरंग म्हणजे शिबे . री री 2 श्री. पांडुरंग देसाई 
यादब-कालीन महाराष्ट्र -- ब्राह्मण समाज » प्राचार्य र. म, भुसारी 
के. प्रा. शि. म. परांजपे -वाडाय आणि कतेत्व  , प्रा. रा. ना, गद्रे 
खर्चोवरील कर-एक टिपणी .  . .  , श्री. चिं. रा. बोंद्रे 
हरिश्चंद्रपुराण-विष्णुदास नामा री « , प्रा, सरोजिनी शेंडे 
भारतांतील पद्यु-संपत्ति . « « » प्रा. मो, त. गोसावी 
पित्राके व . श्री. एम्‌. के. हालदर ; अनु, दि, बा, नामजोशी 
संमिश्र भारतीय संस्कृतीची वाटचाल , , श्री. टकष्मीनारायण भारतीय 
पुस्तकपरामठी 
वार्षिक वगणी ९ रु. ] [ किरकोळ अंक १ रु. 


ही 


अनुक्रमणिका 


संगणकीकृत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्‌त 


ह्वारा प्राज्ञषपाठशाळामंडळ, वाई 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


ऱ्त्ट 


महाराष्ट्र शासन & १ 
मराठी भाषा विभाग 
राज्य य स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 
मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास रा ज्य मराठी विकास सस्था पृ शि 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 


धोबीतलाव, मुंबई - ४०००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥॥.[05://॥९५.॥)०0॥011011.90४.1॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥]७॥॥1001(8%/601100.00॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केलेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. ३ जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातील मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना" कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्धिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सद्र अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञृपाठशाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असलेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देशा 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेला आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामग्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या लेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा क्क्िलसेरष्कलचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


अनुक्रमणिका 


शा 


श्ध्स्त 


बळ 


र नि गं 
बघ दहावे श्र: ५ जून 
अंक नववा | ) त ्ी १९५७ 
संपादक-मंडळ 
आचार्य स. ज. भागवत-श्री. हरि कृष्ण मोहनी-प्रा. वि. म. बेडेकर 
प्रा. गोवधेन पारीख का. संपादक 
प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद श्री, प्र. रा. देशमुख १--११ 
पांडुरंग म्हणजे शिव श्री. पांड्रंग देसाई १२-१४ 
विजय... श्री, दत्ता कदम शड 
यादव-कालीन महाराष्ट्र -- त्राह्मण समाज प्राचार्य र, म, भुसारी १५-२१ 
के. प्रा. शि. म. परांजपे - वाड्याय आणि कतृत्व प्रा. रा. ना. गद्रे २२-२९ 
खर्चोबरीळ कर- एक टिपणी श्री. जि, रा. बोंद्रे हचक 
हरिश्चंद्रपुराण-विष्णुदास नामा प्रा. सरोजिनी शेंडे ३३-३९ 
भारतांतील पश्रु-संपत्ति प्रा, मो, स. गोसावी ४०-४४ 
पित्राक श्री, एम्‌. के. हालद्र : अनु. शि. बा. नामजोशी ४५-४७ 
संमिश्र भारतीय संस्कृतीची वाटचाल श्री. लक्ष्मीनारायण भारतीय ४८-५३ 
माक्‍सैवादाची जादू प्रा, मायकेल पोलेंनी अनुवादक-तर्कतीर्थ लक्ष्मण्यात्री जोशी ५४-६३ 
द व 
पुस्तक-परामश ६३-६४ 
४१ 1 
वार्षिक रू. ९ सहामाहा रु. ५ अकास रु. १ 


९ 4 ९२ ९0९ *. >. 
हे मासिक श्री. म. दा. साठे यांनीं दी प्राज्ञ प्रेस, ३१५ गंगापुरी, वाड्‌ येथे छापून प्रा, वि. स. बेडेकर 
यांनीं सुलभ राष्ट्रीय ग्रैथमालेच्या विश्वस्तमंडळाकरितां तेथेच प्रसिद्ध केलें, 
भृ वट क 
पत्रव्यवहाराचा पत्ता : १ संपादकीय : करायेकारी संपादक, 'नबभारत? सासिक, 


४४६ शीब रोड, मुंबई १९ 
२ व्यवस्थापकीय : व्यवस्थापक, ' नबभारत सासिक, 


€/० प्राज्ञ प्रेस, बाई ( उ. सातारा ) 


० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


५ वी 
*र्< केळ की 
धं 'नवभारत 
शन टर ७५ प १९ 
न्ट्« अमृतमहोत्सवी :/ ->२७ 
३ ् हि 

ु > 


0६. वर्ष ४ 
*९ , ऐशा 


9.0 


द्वारा प्राज्षमाठशाळामंडळ, वाई 


'नवभारत' सासिक, जून १९५६ ७ 
--लेखक-परिचय-- 


[ खालीं दिलेल्या लेखकांशिवाय, या अंकांतील इतर लेवकांचा परिचय या वर्षी यापूर्वी त्यांचे लेख आले 
त्या वेळीं दिला आहे.-- का. सं ] 


श्री. प्र. रा. देशमुख, वी. ए. एल्‌. एळू, वी, : वबतमाळ येथें वकील, “ प॥८ ॥॥त8 खाण 
तिला ण 1९ ऱे्ठए९0७ ” या पुस्तकाचे लेखक, 


श्री. पांडुरंगराव देसाई एम्‌, ए. : उटकमंड येथें मारत सरकारच्या एपिग्नाफी कचेरीतील अधिकारी 
नाणावलेले संशोधक 


व , 
प्राचाये र. म. भुसारी, एम्‌, ए. : सिकंदराबाद येथील महवुम केळिजचे प्राचार्य; मराठीचे प्राध्यापक, 
याड चड 
झरा, रा. ना. ग्र, ८. ए. एटू. एल्‌, वी, : पुणं येथील स. प. कॉलेजांतील मराठीचे प्राध्यापक 
चि ७१ २७ 4 वि २ ७ 
श्री, चि. रा. वांद्रे, वी. कॉम. : किर्लास्कर ओइल एंजिन्स पुणे यांचे निर्यात विभाग प्रमुख 


जिनी शेंडे ७. हे 
मरा. सो. सरोजिनी शेंडे, एम्‌, ए. : मुंबईच्या इस्माइल युसुक कोठेजांतील मराठीच्या प्राध्यापक 


भूगोल विभागाचे प्रमुख 
श्री. शि. बा. नामजोशी : सोलापूर येथील शिक्षक, 


श्री, लक्ष्मीनारायण भारतीय : काशी येथील “ भूदान यज्ञ ” सातताहिकाचे कार्यकारी संपादक 


चुकीची दुरस्ती | ॉर्शिर्शार्शिर्शिर्शशर्शािणिशणणा 


मुद्रणदोष प्रष्ठ ८ वरील ३० नंवस्ची टीप येथे छापत आहोत. 


३० अशिः पूवेमिक्रपिमिरिडयो नूतनेरुत । 
स देवो एह॒ वक्षति ॥ १-१-२ 


०.4 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका नणय णन णी 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 

५/ र रं 

हं च त््व्ण्त्ट> 
र 'नवभारत' जर रश 

शन धि ७५ चो 


अमृतमहोत्सवी, व 
न्हव अमृतमहोत्स र 


र: क 
र 4 (006 मि र 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


श्री. प्र, रा. देशमुख 


प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्बेद 


इतिहासाचे अमोल साधन 

जगांतील अत्यंत प्राचीन वाड्सयांत त्रब्खेदा'ची 
गणना होते. त्रग्वेद प्राचीन तर आहेच परंतु त्याचा 
विस्तारहि मोठा आहे. ' वालख्ल्यि ' आणि “ आप्री? 
सुकते ज्यांच्या मोलिकत्वाबद्दल संशय व्यक्त केला 
जातो, अशीं सूक्ते सोडल्यास त्रड्चा मूळच्या स्वरूपांत 
आपणापर्यंत येऊन पोहोंचल्या आहेत. क्रचांचें 
संहितीकरण झाल्यामुळें त्यांत प्रश्षित कचा घालणे 
कठीण झालें, त्रजचांच्या स्वरूपांत बदळ होऊं नये 
म्हणून प्राचीन ब्राह्मणांनी फार काळजी घेतली व हें 
प्रचंड वाडयाय, वर्णाचा किंबहुना स्वराचाहि फरक न 
होऊं देतां आपणापर्यंत पोहोंचविलें आहे. त्यामुळें 
त्रज्या आपणांस मूळच्या स्वरूपांत वाचावयास 
मिळतात. हा त्रब्वेदाचा दुसरा महत्त्वाचा विशेष होय, 
हें प्राचीन वाड्मय, धर्मदृष्ट्या फार महच्वाचें असल्या- 
मळे, त्याची प्राणापटीकडे जोपासना करण्यांत आली. ही 
गोष्ट खरी असली तरी सुमारें चार हजार वषपूर्वीची 
आरतांतीळ मानवसमाजाची स्थिति दाखविणारे 
वाडय़य़ व इतिहासाचे साधन म्हणूनहि भ्ख्ेदाचें 
महत्त्व अपरंपार आहे. 

इतिहासाचे सांधन म्हणून त्रशग्बेदाचा व्हावा तसा 
आणि व्हावा तितका अभ्यास न झाल्यामुळें त्यांतून 
मिळणे शक्‍य असलेली बरीच महत्त्वाची माहिती 
अज्ञात राहिली आहे. विशेषतः हरप्पा आणि 
मोहेंजदारो येथील उल्बननांत उपलब्ध झालेल्या 
पुराव्याचे साहाय्यानें तब्ग्ेबेदाचा अभ्यास केल्यास 
त्यांतून बरीच महत्त्वाची माहिती उपलब्ध होऊन 
उल्स्नननांतून अंधुक अंधुक दिसणारा आयंपूर्व लोकांचा 


१ त्वं कृत्सं घुण्णहच्येष्वाविथारन्धयो5तिथिग्वाय 


इतिहास स्पष्ट व साकल्ल्यानें दिसूं लागतो. प्राचीन 
भारतीय इतिहास अनेक शातकें मागें जाऊन एका 
महान्‌ प्राचीन संस्कृतीशी जोडला जातो व इतिहासास 
अद्यापि न उलगडलेलीं महत्त्वाची प्रमेये उलगडून 
भारतीय सांस्कृतिक जीवनावर नवीन प्रकाश पडतो. 
क्रचांतून इतिहास कसा सांपडतो ? 

त्फचा वाचतांना आणि त्यांचे अथ लावतांना 
प्रामुख्यानें दोन महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षांत ठेवावयास 
पाहिजेत. त्यांपैकीं पहिळी आणि महत्त्वाची गोष्ट ही 
कीं, क्रचा देवांच्या स्तुतिपर सूक्ते असल्या तरी 
त्यांतून प्राथमिक आयांचा इतिहास प्रामुख्यानें आला 
आहे. त्रचांतून इन्द्र, अशनि, मरुत्‌, अश्विनो, उप्रस्‌ 
इत्यादि देवांची स्तुति केळी आहे. ह्या स्तुतींत प्राथमिक 
आर्यानीं जीं विजीगिष्रेचीं अचाट कृत्ये केलीं, दासां- 
वरोबर युद्धे केलीं, त्यांचीं पुरें फोडलीं, जाळलीं 
आणि टलटलीं, त्यांची कत्तळ केली ह्या सर्व 
गोष्टी त्या त्या आयांसाठी देवांनींच केल्या असें 
वर्णन आहे. क्रचांचे सूध्म निरीक्षण केल्यास 
त्या जरी देवांच्या स्तुतिपर असल्या तरी त्यांतून 
प्राथमिक आर्यांचे दासांबरोबर झालेळे संघर्षच 
वर्णिळे आहेत हें दृटोत्पत्तीस बेईल. तरड्चा १-५१-६) 
इन्द्राच्या स्तुतिपर आहे. तिचा अर्थ असा “(इन्द्रा ) 
तूं द्युष्णाला ठार मारण्याचे युद्धांत कुत्साचें रक्षण 
केलेस. अतिथिग्वासाठीं शासम्बरालळा ठार मारलेस, 
अद्लुद खढा मोठा तरी त्याला पायाने उछंधिलेस, 
चिरकालापासूनच दस्यंची कत्तल करणे त॑ जाणतोस 
वरील क्रचेत स्तुति जरी इन्द्राची आहे तरी 
माहिती मिळते प्राथमिक आर्य कुत्स आणि अति- 


शाम्बरम्‌ । 


महान्तं चिदवुंद नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्याय जज्ञिष्रे | १-५१-६ 


न, भा, १ १ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... २. ७ 

&-/ * $$ 

क मव, 

| नवभारत चै 

कद धि रर 


७५ 
न्ट< अमृतमहोत्सवी >७ 


ब 
र्ट (006) र्त 70% क 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


थिर्ख दिवोदासावद्दलळ, कुत्साने छुष्णास ठार मारले, 
अतिथिग्ब दिवोदासार्ने शाम्वर व अर्ञुंद यांना ठार 
मारळें व दस्यूंती कत्तळ केली. ह्या गोष्टीं जरी कुत्स 
आणि अतिथिखांनीं केल्या तरी त्यांच्यासाठी त्या 
इन्ट्रानेंच केल्या अस क्रडचांतून वणन आहे. क्रवांतील 
देवांच्या स्तुतींत प्रथम मण्डलापासून दगाम मण्डला- 
पावेतों ह्याच तन्त्राचें अवलंबन केळे आहे. प्राथमिक 
आयांनी केळेळे पराक्रम इन्द्रानेंच त्यांच्यासाठी केळे 
अशीं वगनें त्रखेदांच्या पहिल्या मंडलापासून दराम 
मण्डळापवत आलीं आहेत. उदाहरणार्थ कजिरवनानें 
पिप्ू़ आणि वड्ग्रदाचीं शहरें वेढा घाठून फोडलीं 
( १-५१-१; १-५३-८ ) कुत्सानें इलिविश्याचीं तट- 
बंदीची शहुरें फोडलीं आणि दयुण्णाळा ठार मारले 
( १-३३-१२ ), दिवोदासाने |ाम्वरास ठार मारळें व 
त्याचीं दगडाच्या तटंदीचीं प्राचीन शहरें फोडली 
( २-१४-७; ४-३०-२० ) व वर्सिला त्याच्या पन्नास 
हजार अनुवायांसह ठार मारले (२-१४-६). सुदासाने 
अहुची सेपत्ति ठटलो ब त्याला ठार मारळें (१-६३-७) 
पुरु कुत्साने शत्ूंवी सात शारदीय पुरे जिंकून 
घेतळीं, त्रसदस्यूने दासांवर स्वाऱ्या करून त्यांच्या कत्तठी 
उडविल्या, त्यांची सवे चीजवस्तु लटून घेऊन त्यांना 
दूर पिटाळून लावलें. हे सवे पराक्रम निरनिराळ्या 
व्यक्तोनीं केळे असले तरी ते त्या त्या व्यक्तींसाठी 
इन्द्रादि कचांतील स्तुत्य देवांनींच केळे असे त्डचां- 
तून वर्णन आहे. कचा जरी इन्द्रादि देवांच्या स्तुतिपर 
असल्या तरी वास्तविक त्यांतून प्राथमिक आर्याच्या 
दासांवरोत्रर झालेल्या संघर्षाचा इतिहासच दिला आहे 
यावरून क्रचांना आयच्या विज्ञीगिपेचा इतिहास 
म्हणणेच सयुक्तिक होईल, तइचांतील वनाची यथाथ 
कल्पना यावी म्हणून १-५३-८ व १-६३-«ऱह्या 
दोन क्डचा साळी उधृत केल्या आहेत. त्यांचा अर्थ 
असा * अतिथिग्वाच्या प्रकारामान वेढ्यानें ( इन्द्रा ) 
तू करज्ञ आणि पणेय यांना ठार मारलेंस, क्रजिश्वनानें 
वेढा घातळला वडूगुदाचीं दांभर शहर त॑ एकस्यानच 


फोडलींस, ( १-५३-८ ), ? : हे वज़घरा इन्द्र पुरु- 


कुत्सासाठीं युद्ध करून तं प्रसिद्ध सात ( ज्ञारदीय ) 
पुरें फोडलींस. तुळा हविर्दान करणाऱ्या सुदासासाठीं 
हे प्रकागामान इन्द्रा तूं अंहूची संपत्ति विना आयासानें 
दर्भाप्रमाणे मिळवून दिळीस? ( १-६३-७)., ह्या दोन्हीं 
कचा इन्द्राच्या स्तुतिपर असल्या तरी वास्तविक त्यांतन 
अतिथिग्ब दिवोदास, तरइजिश्वन्‌, पुरुकः्स व संदास 
या प्राथमिक आये व्यक्तींबद्दल माहिती मिळते. अति- 
थिग्ब दिवोदासानें करऊज व पर्णय यांना ठार मारले, 
क़्जिश्वनानें वेढा घाठून वड्गदाचीं शांभर शहरे 
फोडली, पुरुकुत्सानें शत्रूंची प्रसिद्ध ज्ञारदीय पुर 
जिंकळीं आणि सुदासानें अंहुची संपत्ति टली अक्ी 
ऐतिहासिक माहिती आपणांस मिळते. क्खेदांतून 
नुसती आथ व्यक्तोंबद्दळच ऐतिहासिक माहिती मिळत 
असे नव्हें तर आयांच्या शात्रूत्रदलळहि फार महत्वाची 
माहिती मिळते, त्यावरून आर्य मारतांत येण्यापूर्वी तेथे 
असलेल्या लोकांचे आणि त्यांच्या संस्क्रतीचें सम्यक्‌ 
चित्र आपणांस पहावयास मिळतें. वर वर्णन केळेळे तन्त्र 
क्रगवेदांतून आदिपासून अंतापावेतो अगदीं काटेकोरपणे 
अवलंविळें अपल्याचै, अतिथिगख दिवोदासा संत्रंधी 
माहितीच्या स्य त्वा पुढें दिल्या आहेत, त्यावरून 
ज्यास्त ध्यानांत येईल | 
सुमारें दोन शतकांचा इतिहास 
प्राथमिक आयोचा क्रग्वेदांत संकलित केलेल्या 
कडचांतून आळेळा इतिहास दीड दोन शतकांच्या काला- 
वघि पुरतांच सीमित आहे असे दिसते. भारत व॑द्रां- 
तोळ श्रे पुरुष दिवोदास हा वध्य्यदवाचा मुलगा 


(६-६१-१ ), दिवोदासाचा मुळगा “ दादाराजञ ? 
युद्ध जिंकणारा प्रसिद्ध सुदास, सुदास आणि पुरुवंशां- 


तील श्रेठ्ठ राजा पुरुकुत्स हे समकालीन होते. पुरुकुत्स 
* दाशराज्ञ ? युद्धांत मारळा गेला. पुरुकुत्साचा मुलगा 
प्रसिद्ध त्रसदस्यु त्याच्या मरणानंतर जन्मला. त्रस- 
दस्युचा मुलगा कुरुश्रवण नसदस्यूच्या नातवापये- 
तची माहिती क्र॒चांतून मिळते. पुरूंच्या पांच पिढया 
म त्या पूवाच्या भारतांच्या तीन पिढ्या अश्या एकूण 
आठ पिढ्यांचा इतिहास क्रग्बेदांत कालानुक्रमानें सांप- 


२ त्व करज्जञमुत पर्णेयं बधीस्तेजिठ्यातिथिग्वस्य वर्तनी । 


व दाता वडूग्रदस्याभिनत्पुरोडनानुदः परिपूता 
३ त्वं ह ल्यदिन्द सस्तयुध्यन्पुरो वज्रिन्पुरकुत्साय 


क्रजिश्वना || १ 
। 


*२-्ट 


बाहन यत्छुदास वगहा राजन्वरिवः पूरवे कः || १-६३-७ 


ऱ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


._) 
डे 
क 
अण्त्मत्ट> 
3 नवभारत 
टच श्र ७५ 

«६६ अमृतमहोत्सवी, 

९ 


क“ पक वप > 
(कळ ् 


म. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय इतिहास ब क्रग्वेद 


डतो. म्हणजे सुमारें दोन दातकांचा प्राथमिक आर्यांचा 
त्रोटक इतिहास क्रचांतून आढळतो. ह्या आठहि 
पिढ्या भारतांतच होऊन गेल्या, प्राथमिक आर्यांचा, 
तडचांत आणलिल्या इतिहासास सुरवात होण्यापूर्वीचे 
एक दतक व नंतरचे एक दातक एवढा कालावधि, 
कचा होण्यापूर्वी गेला असे मानल्यास आयांचा भार- 
तांत प्रवेश झाल्यानंतर अंद!ञजे चार दातकांनीं तर्रवे- 
दांत संकळित केलेल्या कडा निर्माण झाल्या असाव्या, 
ही रचना पुढें अनेक दातकें चाढढी असावी. 
भारतांतील प्रवेशानंतरचे संघर्ष 
प्राथमिक आयांनी भारतांत प्रवेशा केल्यानंतर 
त्यांचे तेथील लोकांशीं संघर्ष झाले. ह्या संघर्षांची वर्णने 
त्रज्चांतून आडी आहेत. क्रखेदांतील तरचा रचल्या 
गेल्या त्या वेळीं पूवेआयांना ऐतिहासिक स्वरूप प्रात्त 
झाळे असून त्यांच्या आयंपूे लोकांवरोबर झालेल्या 
संघर्पांना ऐतिहासिक माहितीचे महत्तव प्रास्त झाले होतें. 
पूचेआयांपेकीं बिदथीपुत्र क्रजिद्वन्‌, आजुनिचा 
मुलगा कुन्स, भारतवंद्यांत॑ल वध्य्यश्‍वाचा मुलगा 
सुप्रसिद्ध दिवोदास, त्याचा मुलगा सुदास, पुरूवंद्रांतील 
श्रेष्ठ पुरकुत्स आणि त्याचा द्ूर मुलगा त्रसदस्यु 
यांच्या दासांवरोबर झालेल्या संघर्षांची वर्णने त्रब्खे- 
दांतून पहिल्या मंडलापासून दशम मंडलापावेतों सवत्र 
आढळतात. क्रग्वदांतील क्रचांतून वणन केलेलीं प्राथ- 
मिक्र आयांची दासांवरोबर झालेलीं सवे युद्धे भारतांतर्‍च 
झालीं, हे त्रचांतून आलेल्या भोगोलिक आणि इतर 
वर्णनांवरून निश्चित ठरतें, सुदासाचें पांच आर्य आणि 
पांच अनार्य जमातीशी सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक महत्त्वाचें 
* दादाराज्ञ युद्ध ' नांवाचे युद्ध परष्णि म्हणज हछींच्या 
रावी नदीच्या काठीं झाले, सुदासाऱचें सेन्य पाण्यांत 
बुडविण्याचें उद्देशाने दाऊवंनीं रावी नदीचे पाणी अड- 
न तीर फोडळें. परंतु वसिष्ठाच्या कर्तेबगारीने व 
इन्द्राच्या कृपेने नदीचे पाणी शात्रूसेन्यांत शिरले व 
घाबरून पळत सुटलेले दात्रूंचे सेन्य सुदासानें ' व्राह्मण 
यज्ञांत दर्भाच्या जुड्या कापतात * त्या प्रमाणें कावून 
काढले. या युद्धांत सुदासाचा श्रे्ठ दात पुरकुत्स मारळा 
गेला. ह्या प्रसिद्ध युद्धाची माहिती त्रग्बेदाच्या सातव्या 
मंडळांतील १८ व्या सूक्तांतून आळी आहे. सदासाचा 
पिता दिवोदास यानें सरस्वतीला पणींच्या दास्यांतन 
सोडविल्याचे वणन त्रश्न्चा ६-६१-१ मध्ये आहे. दिवो 


अनुक्रमणिका 


दास आणि सुदास भारतांतच होऊन गेले याबद्दल 
कोणाचेंहि दुमत असण्याचें कारण नाहो. पुरुकुत्स हा 
पुरुवं्षांतील प्रसिद्ध पुरुष दिवोदास आणि सुदास या 
भारतवंश्यांतील प्रसिद्ध पुरुषांचा समकालीन होता. 
हाहि भारतांतच होऊन गेला, ह्यानें दासांची सात 
वारदीय पुरं जिकून घेतलीं. अतिथिग्ब दिवोदास आयु 
आणि कुत्स हे समकालीन असून त्यांनीं एकत्र होऊन 
तुरुवंदांतील तरुण सुश्रवसावर हला केला. त्यांत 
इन्द्राच्या कृपेनें स॒श्रवसांनें त्या तीन बलाढ्य राजांचा 
पराभव केला. कृत्स, आयु आणि अतिथिग्व दिवोदास 
यांनीं शेकडो आणि हजारों ठिकाणीं दस्यूंचा पराभव 
केला ( २-१४-७ )., त्रद्च्चांतून वणेन केलेलं वर निर्दै- 
शिलेळे सर्व पूर्व॑आर्य भारतांतच होऊन गेले व त्यांचें 
कार्यक्षेत्रहि भारतच होतें. 

वर निंदेवा कलेल्या कचा ६६१-१ मध्ये सरस्व- 
तीने बघ््यशव्राला दिवोदास नांवाचा सुलगा दिला, 
त्यानें सरस्वतीच्या तीरावर राहणाऱ्या पणी नामक 
आपमतलबी व्यापाऱ्यांना ठार मारून सरस्वतीला 
त्यांच्या दास्यांतून सोडविळें, ही सरखतीची फार मोठी 
देणगी होती असं वर्णन आहे. सरस्वती ही क्र्ग्वेदांतीलं 
श्रेष्ठठम नदी आहे. ती गंगा यमुना यांच्यापेक्षा बरीच 
मोठी असून तिच्यांतून नावा चाटतात व जी इतरहि 
अनके प्रकारे उपयुक्‍त होती, पणी व्यापारी सरस्वतींतून 
लांबवर व्यापार करीत व खूप नफा मिळवीत तेसरस्वती- 
ची कोणत्याहि प्रकारे परतफेड करीत नव्हते. ही श्रएठतम 
सरस्वती म्हणजेच सिंधू हे क्रर्ग्वेदांतील वर्णनांवरून 
उघड होईल ( ७-९५-९१; २; ५-५३-८ ). सरस्वती 
म्हणजे राजपुतान्यांतील ' सरसुती * असे कांहीं विद्रान 
मानतात तें बरोबर नाहों. नदीसूक्तांतीळ श्रेष्ठ नद्या 
गंगा, यमुना, सरस्वती ( सिंधू ), शुतृद्रि ( सतल्ज ), 
परुष्णि ( रावी ), असिक्नि, मरूट्वृूधा, वितस्ता, 
आर्जिकि आणि सु्योमा भारतांतीलच आहेत याबदृल 
आतां दुमत राहिले नाहीं, कांहीं नद्यांची नांवे हछीं 
जरी वेगळीं दिसत असलीं तरी मूळच्याच अर्थाची 
आहेत असे दिसुन येइल, उदाहरणाथ, दुतुद्रि म्हणजे 


सतलज, शुतुद्रि यांत शुत ( इवेत ) आणि उद्रि. 


( पाणी ) असे दोन शब्द आहेत. सतलजमध्येंहि 
दोन दाव्द आहेत. सत ( इवेत ) आणि लज. लज हा 
दाब्द वणंब्यत्यासाने जळ शाब्दापासून झाला आहे, 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
|” ९ ी र 
पळशी 
- नवभारत 
*हलट्ली ७५ ने 
न्ट्< छू अमृतमहोत्सवी 
र &ो/ 
र्ष ९७४ जे 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


£ 


क 


नवभारत 


संतजडचे ऐवजी वगेऱ्यर्‍यासाने सवतठज झाळें अते 
दिसर्ते. मूळचा आुयुद्रिवा अर्थ सतलजमध्येंहि कायम 
आहे. नांवांत फरक कमे आणि कां झाले हें सांगणे 
कठीण आहे. प्रसिद्ध * दाशराज्ञयुद्ध ' परुष्णि म्हणजे 
हछींच्या रावी नदीचे कांठीं झाळे हें वर आठेंच आहे. 
तसेंच हरियुपिया ( सिंधु उल्खननांतीळ हरप्पा ) 
वगेरे दाह्रांच्या नांवावरून ( ६-२७-५; ६ ) आणि 
पाक्थ ( पाकक्‍्थुनीस्थानांतील पाक्थुन लोक ) शिव 
( शिवाळीक टेकडीवरील जमाती ) इयादि * दागाराज्ञ! 
युद्धांत माग घेणाऱ्या आर्यपूवे लोकांच्या नांवावरून- 
जे अद्यापि भारतांत कायम असून त्याच नांबांनीं 
ओळखल्या जातात-आयांचे दासांशीं झालेळे संघष 
भारतांतच झाले हें उघड होईल 

्डखेदांत आयांचे शत्रू म्हणून ज्या लोकांचे वर्णन 
केळें आहे त्यांचे वण, रूप, भाषा, सांपत्तिक स्थिति, 
व्यापारथंदे, देव, धम, अलंकार, घरें, शहरें यांचे 
हरप्पा आणि मोहेंजोदारो येथील उत्वननांत सांपड- 
लेल्या पुराव्याशीं इतकें विलक्षण साम्य आहे कौ क्र्खे 
दांत वणन केळेल आयांचे दात्रू व हरप्पा संस्कृतीचे लोक 
एकच होत याबद्दल कोणत्याहि प्रकारचा संशय उरत 
नाहीं. आर्यांचे आणि त्यांचे संघष होऊन आयानीं 
त्यांचीं शहरे जाळढीं, त्यांच्या कत्तली उडविल्या 
त्यांना देशोधडीस लावलें असें वर्णन क्र्वेदांत 
आहे आणि हरप्पा व मोहेंजोदारो येथील उल्वननां- 
तूनहि हीच गोष्ट सिद्ध होतें. याव्रह्ळ विवरण प्रस्तुत 
छेखकाने अन्वत्न केळें आहे व हरप्पा संस्कृतींतील 
लोक हेच प्राथमिक आर्यांचे शत्र असून आयीचे 
क्रग्वेदांत वणन केलेले संघर्ष त्यांच्याशींच होऊ 
आयांनी त्यांची समृद्ध शहरांची संस्कृति नष्ट कली 
हें दाखवून दिळे आहे. पूर्व आयांचे दासांत्ररोबर 
सप्तसिंधूंच्या प्रदेशांत झाळेळे संघष क्रचांचा वर्ण्य- 
बिप्रय हम वा १ कचा त्यांत वर्णन केळेळे संघधे 
होऊन शल्य!नेतर निर्माण झाल्या असाब्य श्र 
तसेंच हें सवे संघणे भारतांत मलन वटी कुडा 
करणाऱ्या कडचाहि भारतांत निर्माण झाल्या हेंहि 
निश्चित, 


ऐकलेल्या माहितीच्या आधारावर रचना 


पूवेआर्यांचे दासांवरोबर संघर्ध चाळू असतांना 
क्रचांची निर्मिति झाली असेहि मानता येत नाहीं. 
कारण, देवांच्या स्तुतींत ग्रथित केलेली पूव आयी- 
वद्दळची माहिती फार तोकडी, ठराविक स्वरूपाची व 
अत्यंत त्रोटक आहि. माहितीच्या ठराविकपणावरून 
व त्रोटकपणावरून कचा रचणारांना त्यांनीं वर्णन केले- 
ल्या संघर्षाव्रद्वळ प्रसक्ष माहिती होती असे दिसत 
नाहीं. इतकेंच नव्हें तर प्रर्‍यक्ष संघष पाहिलेल्या व्यक्तीं- 
कडूनहि माहिती मिळाली अस दिसत नाहो. माहिती 
तपशीलवार नाहीं. इतकेंच नव्हे तर प्रत्यक्ष पाहणारां- 
च्य़ा अथवा संनिधक्रालांत घडलेला प्रकार ऐकणारांच्या 
लिखाणांत जो तपक्षीलयारपणा आणि जोर असतो तो 
अड़चांतील वर्णनांत मुळीच दिसत नाहीं. क्डचांतील 
वर्णनांत असुक आर्यानें असुक दस्यूंच्या प्रमुखास ठार 
मारळे, अमुकांचीं इतकीं शहरे जाळळीं, इतक्या 
लोकांची कत्तळ केली यासारखी स्थूळ स्वरूपाची 
सामान्य विधाने आहेत. क्र्वेदांत संकलित केलेल्या 
तडचांची निर्मिति झाली त्यावेळीं काळाच्या दूरपणा- 
मुळे अमुक एक गोष्ट घडली एवढी माहिती अस्ति- 
त्वांत असावी. कडचांतील माहिती केवळ ऐकीव 
स्वरूपाची असून क्रवांना ' श्रति) म्हणजे ऐकलेळें 
(पाहिलेले नव्हें ते ) म्हणतात ते याच अर्थानें. 


दिवोदासासंबंधी माहिती 


क्रग्बेदांत संकलित केलेल्या त्रचांची निर्मिति 
भारतांतच झाली आणि तीहि पृत्रयायोचे दातांशीं 
संघध झाल्यानंतर अनेक दातकांनी-वर दरशेविल्याप्रमाणें 
कमीत कमी चार ऱतकांनीं-झाली हे दाखविण्यासाठी 
कव्ग्वेदांतील प्रसिद्ध व्यक्ति दिवोदासासंवंधीं भ्ग्वे- 
दांतून येणारी संपूण माहिती दिळी आहे. “ ( इन्द्रा ) 
तूं ठुष्णाला ठार मारण्याचे युद्धांत कुत्साच रक्षण 
केलेस, अतिथिग्वासाठीं शग्वराला ठार मारळेंस 
अर्घुद्‌ एवढा मोठा तरी त्याळा पायाने उलंधि 
चिरकालापासूनच दस्यूंची कत्तळ करणें तुळा अवगत 
आहे 


४ ५॥७णत8 (शय ग 1018 12४7७१७ या पुस्तकांत 


८५ त्व कुत्स शुष्णहच्येष्वावथारन्धयो5डतिथिग्वाय शम्बरम्‌ । 
महान्तं विदवुदं नि क्रमीः पदा सनादेव दस्युहत्त्याय जशिषे ॥ १-५१-३१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


क अ 
> 4 
(60302 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद 


“८ ( इन्द्रा ) तूं अतिथिग्वाच्या तेजस्वी वतंनीनें 
(वेढ॒यानें) कर्जाला तसेंच पर्णयाळा ठार मारळेस.€” 

६ हे इन्द्रा, पालन करणाऱ्या तुझ्या रक्षक शाक्तोंनीं 
तुरु. वंद्यातील तरुण सुश्रवसाकडून मोठे राजे कुत्स 
अतिथिग्व आणि आयु यांना पराभूत करविळेस” 

< शत्रूंच्या भीतीनें पाण्यांत प्रवेश करणाऱ्या अति- 
थिग्ब दिवोदासाचें दाम्वराला ठार मारण्याचे युद्धा 
ज्या पालक उाक्तांनीं रक्षण केळ आणि ज्यांनीं त्रसदस्यूचे 
शहरें फोडण्याचे य॒द्धांत रक्षण केळें त्याच पालक 
शक्तीसहीत अश्विनी आमच्याकडे येवोत” ” 

“ हे सवे प्रकारच्या इच्छित वस्तु देणाऱ्या 
अश्चिनो, वृषभ आणि सुसर जोडलेला जो रथ हवि- 
दान करून तुम्हाला आवाहन करणाऱ्या दिवोदासा- 
व्या घरीं संपत्ति घेऊन गेला तोच तुमचा रथ 
आमच्याकडे येवो. ” 

“ (हे अश्विनो) दिवोदासाचे रक्षण करण्याची तुमची 
भ्रष्ठ इच्छा आम्हास माहीत आहे” ", “ हविर्दान 
करणाऱ्या श्रेष्ठ दिवोदासासाठीं वज़्ाने ( रणांत ) थेमान 
करून ( दात्रंची ) नत्वद शहरे फोडलीस, अति- 
थिखासाठीं शस्बराळा उग्र पवेताच्या खालीं लोटून 


आपल्या ओजारने सर्वे प्रकारचे श्रष्ठथन (दिवोदासाला) 
दिले ** 7, “( हे इन्द्रा ) दिवोदासासाठीं शाम्वराची 
नळ्याणव पुरें फोडलींस  ”, “हे अध्वयूनो ज्या 
इन्द्रानें ( दिवोदासासाठीं ) दगडांची पक्की प्राचीन 
शहरं फोडलीं व ज्याने वर्चीचे गात सहख ( अतुचर) 
कापून काढलें त्याला सोम भरवा *”, “हे अध्व्वूनो 
ज्या इन्द्राने शकडो आणि हजारों दस्यूंना पृथ्वीच्या 
अंकावर मारून पाडले, ज्यानें कुत्सत आयु आणि 
अतिथिग्ब दिवोदासाशीं वैर करणारांना ठार मारले त्या 
इन्द्राला सोम भरवा * 

“ जेव्हां मी ( वामदेव स्वतःला इन्द्र कल्पून 
म्हणतो ) सोमाने मत्त होऊन दाग्वराचीं नव्वद आणि 
नव पुरें फोडलीं आणि सर्वस्व जिंकण्याचें युद्धांत दोभ- 
रावे ( पुर ) प्रवेश करण्यास योग्य करून दिलें त्यावेळीं 


मी अतिथिख दिवोदासाचे रक्षण केले. 7 

६: हुविर्दान करणाऱ्या दिवोदासासाठीं इन्द्रानें दगडांनी 
वांधलेलों दभर पुरें फोडली” 

“ ( हे अन्ने ) सोम पिळणाऱ्या व हविदीन देणाऱ्या 


दिवोद!साला तूंहि पुष्कळ वरणीय ( धर्ने ) दिलीस *?५, 


६ त्व करज्ञउुत पणय वघोस्तेजिप्ठयातिथिग्वस्थ वतनी । १-५२३-८ 


७ त्वमाविथ सुश्रवर्स तवोतिमिस्तव त्राममिरिन्द्र वूर्वयाणम्‌ । 

त्वमस्मे कुत्समति थिग्वमायु महे राज्ञे येने अरन्धनायः || १-५३-१० 
८ यामिमहामतिथिग्बं कशोजुबरै दिवोदासं शास्त्र हत्य आवतम्‌ । 

यामिः पूभिद्रे त्रतदस्युमावतं तामिरूपु उतिमिरश्विना गतम्‌ || १-११२-१४ 
९ य॒द्यातं दिवोदासाय व्तिभरद्वाजायाश्विना हयन्ता । 

रेवदुवाह स च नो रथो वां वृषभश्च शिंश्युमारश्न युक्ता | १-११६-१८ 


हट. *._. व. 


१० दिवोदासाय महि चेति बामवः । 


१-११९-४ 


११ भिनस्पुरो नवतिमिन्द्र पूरवे दिवोदासाय महिदाद्युथे त्रतो वज्रेग दाणे सतो । 


अतिथिग्बाय शम्बरं गिरेरूय़्ो अवाभरतू । 


महो धनानि दयमांना ओजसा विश्वाधनान्योजसा || १-२०-७ 
२२ दिवोदासाय नवतिं च नवेन्द्र पुरो व्येरछाम्बरस्य || २-१९-६ 
१३ अध्वयेबो यः शत राम्बरस्य पुरो ब्रिमेदाइमनेव पूर्वी: । 
यो वर्चिनः शातमिन्द्रः सहस्मपावद्धरता सोममस्मे ॥ २-१४-६ 
१४ अध्वयेबो यः शतमा सहखं भूम्या उपस्थेडवपज्ञबन्वान्‌ । 
कुत्सस्यायोरतिथिग्वस्य वीरान्न्यवरृणग्मरता सोममस्मे ॥ २-१४-७ 
१५ अहे पुरो मन्दसानो व्येरं नव साकं नवती: दाम्बरस्य । 
शततमं वेद्यं सवताता दिवोदासमितिथिग्बं यदावम्‌ | ४-२६-३ 
१६ शतमदमन्मयीनां पुरामिन्द्रो व्यास्यत्‌ । दिवोदासाय दादाषे | ४-३०-२० 
१७ त्वमिमा वार्या पुरू दिवोदासाय सुन्वते । मरद्वाजाय दाणे | ६-१६-५ 


अनुक्रमणिका 


ष्र 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४९ (सवक * 
2 2 ग 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


' ( हे इन्द्रा ) तुझें त केलेळें कय आज देखील 
प्रसिद्ध आहे; ज्यानें तूं कुत्स, आयु आणि अतिथिग्ब 
यांच्यासाठी पुष्कळ हजार इत्रूंना कापून काढलेस, 
पृथ्वीच्या लोभाने तुर्यवाणावर ( सुश्रवसावर ) हलला 
करतांच त्याला उचळून घरलेस, *€? 

“आम्ही अम्नीच्या सन्मुख जातो; जसा सत्पति, भारत 
वंद्यांतील, दावूंना ठार करणाऱ्या, बहुदान करणाऱ्या 
शेवोदासाच्या सन्मुख जात असे, ** 

“ अतिथिग्वाला सुखी करण्यासाठीं तूं ममहीन 
( शम्बराचें ) डोकें कापून काढलेस,** 

* हे झूर इन्द्रा हजारोना कापून काढून स्तुत्य असें 
प्रसिद्ध हिंसक कर्म केलेस, दास शाम्बराला पर्वताखालीं 
लोटून ठार मारढेस ( आणि ) अनेक विचित्र पालक 
शक्तींनी दिवोदासाचें रक्षण केटेस, ९४० 

“(हे इन्द्रा) तूं श्वर दस्यूची, ज्यांना जोड 
नाहीं अशीं शभर पुरे फोडळीस, त्या वेळी सोमा'नें 
विकत घेतल्या जाणाऱ्या प्रज्ञावान इन्द्रा, आपल्या बुद्धि- 
झत्तेनं, सोम पिळणाऱ्या, हविर्दान करणाऱ्या, तुझे स्तवन 
करणाऱ्या, ॥दैवोदासाला द्रव्य दिळेंस ९९१7 


पिळला आहे (तो तूं) पी.” 

“ ह्या सरस्वतीनें, वेगवान्‌ क्ण फेडणारा, दिवो- 
दास (नांवाचा मुल्गा ) हविर्दान करणाऱ्या वध्न्यश्वाळा 
दिल्या, जिनें स्वार्थी पणींना कायमचे खणून काढलें. हें 
सरस्वती तुझी तीं दानें फार मोठीं होत, * ” 
“ हे श्रे मरतांनो ह्याच्यावर ( सुदासावर ) त्याचा 
बाप दिवोदासाप्रमाणे लक्ष ठेवा, तुमच्या सेवेत तत्पर 
असलेल्या पेजवानाच्या ग्रहाचे रक्षण करा. कधींहि 
शिथिल न होणारे त्याचें वल अविनाशी असो,**” 

“ हे मध्रवन्‌ तुझे अमिष्ट चिंतणारे तुझे प्रिय व 
सखे आम्ही घरीं सुखाने राहोत. अतिथिग्बाला सुखी 
करण्यासाठीं तुर्वश आणि यादव यांना शासन कर. ९ 

“ हे इन्द्रा ( स्तुतीने ) अतिशय वर्धमान झालेला 
तूं प्रतिदिवश्ली आयु. कुत्स आणि अतिथिग्व दिवोदास 
यांना ( वर मागा, वर मागा म्हणून ) त्रास देत 
होतास त्या तुळा हर्यश्व शतक्रतुला अन्नकाम आम्ही 
आवाहन करतों. ०० 

“ पुरें आणि ( पुरांचा स्वामी ) शाम्बर यांना 


“ (हे इन्द्रा ) ज्या ( सोमाच्या ) मदात डाम्बराला 


“ क एकदमच, तसच प्रसिद्ध तुर्वश./ आणि यदु यांना-- 
दिवोदासासाठी ठार मारलटेस तो हा सोम तुझ्यासाठी 


री दिवोदासाच्या काबूत आणून दिलेस € ?” 
१८ प्र तत्ते अद्या करणं कृतं भूरुत्स यदायमतिथिग्वमस्मे । 

पुरू सहखा नि शिश अभि क्षामुतूर्व याणे घृपता निनेथ || ६-१८-१३ 
१९ आशझिरगामि भारतो व्रत्नहा पुरुचतनः | दिवोदासस्य सत्पतिः ॥ मुक... 
२० लं गिरो अममंण; पराहन्नतिथिग्वाय दोस्यं करिष्यन्‌ ॥ ६-२६-३ 
२१ त्वं तहुक्थमिन्द्र बहैणा कः प्र यच्छता द्यूरदर्षि । 

अव गिरेदार्सं डाम्बरे हन्प्रावो दिवोदासं चित्राभिरूती || ६-२६-५ 
२२ त्वे दातान्यव शाग्चरस्य पुरो जधन्था प्रतिनि द्स्योः । 

अशिक्षो यत्न डाच्या शचीवो दिवोदासाय सुन्वते सुतक्रे मरद्वाजाय ग्रणते वसूनि ॥ ६-३१-४ 
२३ यस्य लच्छस्बरं मदे दिवोदासाय रन्धयः । 

अ्यंस सोम इन्द्रते सुतः पिंजर ॥ ६.४३-१ 
२४ इयमदाद्रभसमृणच्युतं दिवोदासं वध्य्यश्वाय दाशुषे । 

या शश्चन्तमाचरवादसं पणिं ता ते दात्राणि तविषा सरस्वती ॥। ६-६ १-१ 
१५ इये नरो मरुतः सश्चतानु दिवोदार्स न पितर सुदासः | 
अविष्टना 'पंजवनस्य केत दूणाशं क्षत्रमजर दुबोयु ॥ ७-१८-२५ 
२६ प्रवास इत्त मबवन्नमिद्ी नरो मदेम शरणे साय: | 
नि तुक नि याद्रे रिशीह्मतिथिग्बाय शास्य़ं करिष्यन्‌ ॥ ७-१९.८ 
२७ य आड ुत्समतिथिग्यमदयो वाद्रधानो दिवे दिवे । 
त॑ त्वा वय हर्य्वं गातकतु वाजयन्तो हवामहे ॥ ८-५३-२ 

२८ पुर: सद्य इत्थाधित्रे दिवोदासाय शम्बरमू । अधत्यं तुर्वशंयदुम ॥ गता 


६ 


* ७ 26/"स्व्क क 
॥8 नवभारत भु 
चिं 9 > ६ 


न (अमृतमहोत्सवी! 


हु 
2“ ४/४ 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास ् 2 फक रष रज 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे १ 
संगणकीकृत 


अनुक्रमणिका 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय इतिहास वब क्रग्वेद 


-_ “सी गुंगुसाठीं प्रजेमध्ये ( हविसाठी ) अन्न कर- 
"णाऱ्या आणि दात्रेना ठार मारणाऱ्या दिवोदासाचें 
अन्नाप्रमागे रक्षण केळे, पण यास ठार मारण्याचे युद्धांत 
तसेच करज्ञास ठार मारण्याचे युद्धांत आणि डात्रूंची 
कत्तळ उडविण्याचें मोठ्या युद्धांत माझेच नांव 
प्रामुख्यानें ऐकू येत होते.” 

त़्चांचे स्वरूय संपूणतः कळावे, त्यांतील देवांच्या 
स्तुती कशा स्वरूपाच्या आहेत आणि देवांच्या स्तुतोंतून 
प्राथमिक आयचा इतिहास कसा सांपडतो हें दिसावे 
म्हणून क्रग्वेदांतील श्रेड पुरुष दिवोदासात्रह्वळ माहिती 
देणाऱ्या सवे क्रच्ा वर उट्वृत केल्या आहेत. त्यांत 
पहिल्या मंडलापासून दहाव्या मंडलापावेतो क्रचा 
आहेत. तिसऱ्या आणि पाच्या मंडलांत दिवोदासा- 
संब्रंधीं कवा नाहींत. त्याचे कारण तिसर्‍या मंडलां- 
तीळ क्रडचा विश्वामित्राच्या आहेत. वसिष्ठ आणि 
तृत्सु हे भारतवेशाचे पुरोहीत होते. भारतवंश्ांतील 
दिवोदासाचा मुलगा सुदास याचे कांहीं वेळ वसिष्टाशी 
वैर होऊन त्यांने विश्वामित्रास आपला पुरोहित 


केला. ह्याच काळांत विश्वामित्राने सुदासासाठीं 
“ अश्वमेध यज्ञ केला. तिसर्‍या मंडलांतील 


७५३ व्या सूकतांत विश्वामित्राने आपल्या कुशिक अनु- 
यायांना दिग्विजयासाठीं सोडलेला सुदासाचा घोडा 
फार काळजीपूर्वक रक्षण करण्यासाठीं आदेश दिला. 
विश्वामित्राच्या साहाय्यानेंच स॒दासाने किटक, प्रमगन्द्‌ 
व नैचाशाख यांच्यावर विजय मिळविला. एवढा 
अपवाद सोडला तर भारतवंश व त्याचे कुलपरंपरागत 
पुरोहोत वसिठठ व तृत्सु यांचे विश्वामित्राशीं सदेव वेर 
होतें आणि तेंहि अत्यंत विकरोपास गेळें होतें. विश्वा- 
मित्राने बसिष्टास शाप दिल्याबद्दलच्या तीन कांचे 
अध्ययन अध्यापन वसिठठ-गोत्रियांना वज्ये आहे. वसिष्ठ- 
गोत़्ियांचा क्रखेद तीन क्रवांनीं कमी आहे. ह्या 
कारणामुळें तिसऱ्या मेडलांत दिवोदासावद्दळ क्डचा 
नाहींत हे युक्तव आहे. पांचवे मंडळ ' आत्रेयाचे ? 
आहे. राक्यता अशी दिसते कीं. * आत्रिय ? भारत- 
वंद्याचे कटे शात्र पुरु, यदु, अथवा तुथश यांपैकीं 
कोणाचे पुरोहीत असून त्यांचेहि भारतवंशाशीं वेर 
असावें, आणि म्हणून पांचव्या सूक्तांतहि दिबोदासाचा 
उल्लेख नाहीं 


पूर्वजांना प्राप्त झालेळें देवत्व 
दिवोदातात्रद्रह वर जी माहिती आली आहेती 
इन्द्र, अग्नि, मरत्‌ आणि अश्विनो या चार देवांच्या 
स्तुतीपर क्रवांतून आली असून ती अगदींच स्थूल 
स्वर्पाची आहे. दिवोदासाने शस्त्राची नःळ््याणव 
पुरातन दगडांनी ब्रांघळेळीं पुरातन शाहरे फोडलीं. 
बाघिला ठार मारून त्याच्या हजारों लोकांची कत्तळ 
केली. कुत्स, आयु आणि अतिथिग्ब दिवोदास यांनीं 
हजारों ठिकाणीं दत्यूंना कापून काढलें. त्यांनीं ठुवेश 
वंश्ांतीळ तरूण सुश्रवसावर स्वारी केळी त्यांत 
त्यांचा पराभव झाला. अशो स्थूळ विधाने वारंवार 
तींच तीं क़्चांतून आलीं आहेत. त्यावरून 
क्रचाकारांना त्यांनीं रचलेल्या क्वांतीळ वण्ये विषयाची 
प्रत्यक्ष माहिती होती असे ब्रिळकूल दितत नाहीं. त्यांत 
वणन केलेल्या गोष्टी घडल्यानंतर फार दूरच्या काळांत 
म्हणजे जेव्हां त्या गोष्टोंबद्दल स्मृति मात्र कायम राहिली 
होती अज्ञा वेळी त्रवांची स्वना झाली असावी. 
वरीळ त्रडचांवरून आणखीहि एक महत्तवाचो गोष 
दिसते ती ही कों क्ऱवांतून ज्या दिवोदासाचें वर्णन केळे 
आहे त्याला काळाच्या दूरपणामुळें पूज्यत्व प्रात झालें 
होच गोष्ट त्रश्र्वांतून वणन केलेल्या सवे पूव 
आर्यांबद्दलहि खरी आहे. त्यांनीं केलेल्या कांना दैवी 
स्वरूप प्राप्त झालळेळें दिसते. त्यांच्या शहरं फोडण्याला, 
ळूटमारींना, जाळपोळोंना आणि कत्तलींना देवांनीं 
त्यांच्यासाठी केलेलीं अचाट कें समजून तज्षी वर्णने 
कडचांतून सर्वत्र केळेलों आढळतात. यावरून ही त्रच्चा 
पूर्वआर्यांचे दासांशी संत्रणे झाल्यानंतर अनेक दतकांनीं 
रचल्या गेल्या हेंच सिद्ध होतें 
दास आणि दुवेल यांच्या विरुठ्ट यद्ध 
वरीळ क्रवांवरून आणखीहि एक गोष्ट निदर्शनास 
येईल. ज्या क!ळाचा इतिहास वरील त्रज्चांतून आला 
आहे त्या काळांत आयांच्या निरनिराळ्या जमाती 
दासांशी तर युद्ध करीत होऱ्याच; परंतु त्यांच्यापैकीं जो 
कोणी दुर्बळ अतेळ अज्ञाशीहि इतर प्रचळ राजे एकोपा 
करून युद्ध करीत व त्याने दासांजवळून मिळविलेळे 
देश, दाहरे, संयत्ति वगेरे हिरावून घेग्याचा प्रयत्न करीत 
अज्लीं दोन ठळक उदाहरणे त्रज्वांतन आढळतात. त्या- 


२९ अहं गुडूगुभ्यो अतिथिग्वमिष्करमिष न वृत्रतुरं विश्षु घारयम्‌ । 


यत्पणंयन्नच उत वाकरल्ञहे प्राह मह दत 


अनुक्रमणिका 


यथ 


"छे 


अर्घुश्रवि | १०-४टन्ट 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ऊर १ 
"7 4 
अ. ४ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


पैकीं पहिलें वरील दिवोदासाच्या क्रचांतून अनेक देळां 

ल आहे, तुवश वंशांतील पोरवय सुश्रगसावर कुत्स 
आयु आणि अतिथिग्व दिवोदास या बलाळ्य राजांनीं 
एकत्र होऊन हल्ला केला, इन्द्राच्या कृपेने तरुण सुश्र- 
वसान त्यांचा पराभव केला. दुसरे उदाहरण दिवोदास 
मरण पावल्यावर तरूण सुदासावर पांच आय आणि पांच 
आर्यपूर्व जमातींनी एकत्र होऊन स्वारी केली. या 
युद्धास ' दाशर!श * बुद्ध म्हणतात. त्यांत वसिष्ठ आणि 
त्ृत्यु यांच्या मदतीने सुदासाचा विजय झाला. काळ 
अशल्थिर व अद्गांततेचा असल्यामुळे राज्यसत्ता कोणत्याहि 
कारणामुळे दुबल झाली कीं बलवान राज एकत्र होऊन 

त्याच्यावर हळ्ञा करीत, अद्या वेळीं पुरोहीत आणि 
त्याचे अनुयायी राजास फार महत्त्वाची मदत करून 
आपल्या यजसानार्चें राज्य आणि सत्ता कायम टिक 
विण्याचा आटोकाट प्रयत्न करीत होते असे दिसतें. दासां- 
बर!वर झालेल्या युद्धांतहि विजय मिळविण्याचे कामांत 
झुराहताचा फार मोठा वाटा होता असं द्सितें 
राजकारणात पुरोहितांची कतवगारी व वर्चस्व फार 
अस, ता मानान युद्धांत मिळविलेल्या संपत्तीत त्यांचा 
वांटाहि फार मोठ्या प्रमाणांत असे दोशराज्ञ ? 
युद्ध जिंकल्यावर ' आनवांचे ? सदी राजवाडे तृत्संना 
दिले गेळे. यमुना तीरावरील प्रदेश भदाचे ताव्यांत 
होता, तृत्सूंनीं त्याचा पराभव करून त्यास ठार 
मारल्यावर अज, शिरू आणि यक्षु यांनीं घोड्यांचा 
मोठा करभार तृत्सेना दिला युद्धांत दासांकडून 
1मळाविटल्या संपत्तींतहि पुरोहितांचा फार मोठा वाटा 
अस, यज्ञातील दक्षिणा म्हणून त्यांना गायी, चेल 
सस्त सांड, टेट, द्रव्य, सोनें, हिरे, माणके मोल्यवान 
रथ आण सुंदर स्त्रिया यांची कल्पनांतीत मोठी आणि 
मोल्यवान दाने मिळत. उड्ञचांतून पूर्वआयीच्या 
विज़ीगिषेचीं वर्णने जशीं आढळतात तशींच पूर्व 
कपींना मिळालेल्या दानांच्या स्तृतींचीं वर्णनेंहि 

छुवान आढळतात. हीं दानस्तुतींचीं वणने अत्यंत 
मनारजेक ब तत्कालीन स्थितीवर प्रकाशा पाडणारी 


आहेत. आयाची एकमेकांची राज्यें कावीज करण्या- 
आपसांतील वुद्धें आणि त्यांनीं पुरोहितांना 


१ यरेनेन्द्रमवसाचक्रे अर्वागे 
नूतनाभः ॥ ३ २२-१३ 


साटी 


अनुक्रमणिका 


ने सुग्नाय नव्यसे वदृत्याम्‌ । यः स्तोमेभिर्वावरधे 


दिलेलीं मोटमोठीं दाने यावरून प्रामख्यानें एक गोष्ट 
निदर्शनास येते कीं, ज्या काळाचा इतिहास त्रचांतून 
आढळतो त्या काळांत आर्यांनी राज्ये स्थापन 
केलीं असून ते अल्संत मोठीं दानें देण्याइतकें समृद्ध 
होते. [दैवोदासाचा सस्तति नावाचा पुरोहित असून तो 
त्यास अश्लींच मोठीं दानें देत होता ही गोष्ट वर 
कचा ६-१६-१९ मध्ये आलीच आहे. हो स्थिति 
प्रास होण्यास आर्यांनी भारतांत प्रवेशा केल्यानंतर 
कांहीं काळ लोटला असावा हे निश्चित. परंत तो नळी 
किती असावा हे सांगणं कठीण आहे. एवढी प्रगती 
होण्यास कमीत कमी एक शतकाची तरी जरूरी आहे 
पूर्व कपी ब नूतन क्रपी 

त्र्ग्वेदांत संकलित केलेल्या कचांची निर्भिती 
भारतांत आयांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर अनेक 
( कमीत कमी चार ) डातकांनीं झाली असें मानण्यास 

णखी॥हे एक सबळ कारण आहे. क्रचांतून पूर्व 
त्इणी व बूतन क्षी असा फरक सदत्र आढळतो. 


कश्येदांत वणन केलेल्या क्जिरवन्‌ , कुत्स, 
तिथिग्व दिवोदास, सुदास, पुरुकः त्रसद 
इत्यादि पूवआर्याच्या समकालीन कडपींचा  पूर्व- 


क्षी म्हणून नेज्च[तून अत्यंत आदरपूवक उल्लेख 
कढला आढळतो. कडग्वेदांत संकलित केलेल्या त्रया 
रवणारे तक्र$षी स्वतः नूतन त्रब्पी म्हणवुन घेतात 
के्वदाची सुरवात ' अभि मीळे पुरोहित ? या अय्नी- 
च्या स्तुतिपर सुक्ताने झाली आहे. त्यांतील दसऱ्या 

कचेचा अथ ' अभिपूवे त्रपींनीं स्तवन करण्यास 
योग्य तसाच नूतनांनीं देखील. तो देवांना येथे वाहन 
आणतो ( १-१-२), ? या त्रब्चेंत पूवडपी आणि 
नूतनत्रध्पी उअसा फरक करण्यात आला आहे 
“ पृवैमिः ? या. शाब्दांवरीळ सायणाचार्याचें भाष्य 
« पूर्वामिः पुरातनंभुग्वक्षिराप्रभतिभि: 


असं असून 
रतने: उत या शब्दांबरील भाष्य * इदानींतन- 
रस्माभिरपि ? कड्चाकार  मधुच्छंदा वेश्वा- 
मित्र 


स्वतःला नूतन त्रषि म्हणवून घेतो व पूर्वमि- 
फप्रिमि म्हणून पूरवक्रप्रींचा उ 


ख्॒ करतो. तसाच 
क्र्ञ्चा 


३२-१२ मध्यंहि पूर्व, मध्यम आणि नूतन 


१ 9९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


पृवेभिर्या मध्यमे मिरूत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


श्‌ ._) 

7) खु ४०७ 
॥) ३५) 

&/ “२६७ > 
नवभारत ब्र 
| चम श्र ७५ तत ५५ 

& अमृतमहोत्सवी 5-> 
न्श्< ष् ४ अमू. व्र ७ 


3) वषे १० > 
(व चुकत > र 


की “७ 


द्वारा प्राज्माठशाळामडळ, वाड 


प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद 


तरचा असा त्रज्न्चांमध्ये मेद केला आहे. ती त्रज्ञ्चा 
अशी ' पूर्व, मध्यम आणि नूतन स्तुतींनी ज्याचा 
मोठेपणा वर्णिला आहें त्या इन्द्राटा, नवीन धन 
मिळावें म्हणून, रक्षण करणाऱ्या यज्ञाने यजमान 
अभिमुख करून घेतात. ? वरील क्रचेचा कर्ता 
स्वत:च्या स्तुतीला “ नूतन ? स्तुति म्हणतो. 
त्रग्वेदांतील २ ते ७ मंडलांतील क्रचा सर्वात जुन्या 
समजल्या जातात, वरील त्रज््चा ह्याच भागांतील असून 
देखील त्रज्चाकार स्वतःच्या स्तुतीला ' नूतन स्तोम ? 
म्हणतो. कग्बेदांतील सवात जुनी त्रड्चा देखील नूतन 
स्तुति गणली जाते. त्रब्गवेदांतील सर्व त्रश्चा नूतन- 
स्तुती आहेत. क्रग्वेदाच्या प्रथम सूक्तांत आढळणारा 
पूर्व षि आणि नूतन त्र्षरि हा फरक दराममंडला- 
पावेतों सर्वत्र आढळतो. त्रश्‍्खेदांत पूर्वींच्या नांवा- 
बर देखील कांहीं आरधसूक्ते आढळतात. तीं देखील 
त्यांच्या रचनेवरून व भाषेवरून पूरचत्रणींच्या नांवा- 
बर नूतन मडपींनींच रचलीं असावी असे दिसते. 
त्रव्खेदांतील क्रचाकार लूतन त्रध्षी पूर्वक्र्षींचा 
आदरयुक्त उछब करतात, त्रचा १-४८-१४ मध्य 
हे श्रे्ठ उपा देवते तुळा पूर्वत्रष्रींनी रक्षणासाठी 
आणि अन्नासाठी आवाहन केलें) असा पृर्वत्र्षींचा 
उलछेल आहे. तड्चा _. १-६२-२ मध्ये ' ज्याने 
( इन्द्रनें ) आमच्या पदज्ञ त्रचाकार पू्वॅपितर अश्ि- 
रसांना गायी मिळवून दिल्यांत ' असा अड्विरसांचा 
पदज्ञ त्रज्चाकार पूवे पितर ' असा उल्लेख केलेला 
आढळतो. क्रखेदांतील त्रड्चांच्या स्वनेच्या काळीं 
अक्विरसांना पूज्यत्व व काह्पनिक स्वरूप प्रास झाले 
असून त्यांच्या स्तुतिपर त्रश्चा क्ग्वेदांत अनेक आहेत 
त्रचा  १-१३९-९ मध्य ' दध्यडळ आमचे पूव 
पितर अक्किरा प्रियमेध कण्व अत्रि आणि मनु हें 
प्राचीन विचारवन्त जाणावेत ? असा उछख आहे 


कचा ३-५५-२ मध्ये “ हे असने देवे आमच्या 


२ेरेये निद्धि 
३३ 
:अ4 
३ 
२६ 


त्वामृषयः पूर्व ऊतये जुहरे&वसे महि! 
येनानः पूर्वे पितरः पदज्ञा अचेन्तो अक्विरसो गा अविन्दन्‌ । १-६२ 

ध्यड्हमे जनू पूवी अद्विराः प्रियमधः कण्वः अलि मनुविदुस्ते मे पूर्वे मनुविंदुः | १-१३९-९. 
मो पूणो अत्र जुहुरन्त देवा मा पूर्वे अग्ने पितरः पदज्ञ; ॥ ३-५५-२ 

त्वामस्या व्युषि देव पूर्व दूत कृण्वाना अयजन्त हव्येः ॥ ५-३-८ 


चांगल्या गोष्टींचा नाश न करोत; पदज्ञ पूवपितर 
आमच्या बर्‍यार्‍चा नाद न करोत. ? असा पदज्ञ पित- 
रांचा देवांवरोबर उलेख केला आहे. त्रचा ५-३-८ 
मध्ये 'हें अशे तुला ह्याच निद्यान्त प्रभाती पूवक्रषींनी 
देवांचा दूत करून हविद्रेव्याने तुझ थजन केले ? असा 
पूर्वकणींचा उल्लेख आहे. तर्सेच क्रचा ५-२५-२ 
मध्येहि पूर्वक्रपींनीं अश्नीचें हवन केल्याचे वर्णन 
आहे. कचा ६-१९-४ मध्ये आमच्या पूवस्तोत्यांनी 
( पूर्व जरितार : ) जसें तुझ स्तवन कले तसेच 
आम्हीहि करतो असे वर्णन आहे. क्रचा ६-२२-२ मध्यें 
आमचे पूर्व पितर्‌ नवग्ब' असा नवगय्बांचा पूवेपितर 
म्हणन उललेख आहे. त्रचा | ७-२२-९ मर्ध्ये "ज्या 
पूवी नीं आणि ज्या नूतन विप्रांनीं इन्द्राच्या स्तुती 
निमाण केल्यात ? असा प्राचीन क््षींचा व नूतन 
बिप्रांचा उल्लेख केला आहे. त्रश्‍चा ७'५३-१ मध्य ' पूव 
कवयो ग्रणन्तः ) ' स्तवन करणारे पूवकांव ' असा पृर्वे- 
कवींचा उलेख आहे. तक्र्चा १०-१९४२९व७ मध्ये 
नः पूर्वे पितरः ' ' आमचे पूव पितर ? म्हणून 
पृवक्रप्रींचा उल्लेख केटा आह. कब्चा १०९४-२३ व 
१०-९८ ९ मध्येहि परवक्त्षींचा उल्लेख आला आहे. 
त्रज्र्चा १०-८२-४ मध्यें ' पूर्वे जरितार: ? ' पूव स्तुति- 
कार * असा पूर्वक्रण्रीचद्दल छणस आह 
प्राथमिक व माध्यमिक कचा नष्ट झाल्या 
वंक्तषी आणि नूतन त्रःप्री असा फरक क्रग्वेदाच्या 
प्रथम मैंडलापासून दाम मंडलापावेतों सववत्र आढ- 
ळतो. पर्व आर्याच्या समकालीन त्रषींना पर्वे-क्रषी असें 
आदराने संत्रोधिळें असून क्रग्वेदांतील मस्त्रकर्त्या 
क्रचाकारांना नूतन कषी असें संत्रोधिळे आहे. त्रब्खे- 
दांत संकलित केलेल्या सवे त्रश्चचा नूतन क्पींच्या नूतन 
स्तुती आहेत हें वरील उतार्‍यांवरून स्पष्ट होईल. त्रडग्वे- 
दांत संकलित केलल्या नूतन त्रइचा निर्माण होण्यापूर्वी 
पूर्व क्ञचा व मध्यम क्रचाहि निर्माण झाल्या हे त्रज््चा 


१-४८-१४ 


३७ य च पूर्वक़्षयो येच चूत्ना इन्द्र व्रह्माणि जनयन्त विप्राः । ७-२२-९ 


न. भा. २ 


अनुक्रमणिका 


९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 
ह 
न 
अण्त्मत्ट> 
3 नवभारत 
शच श्र ७५ 
*९*< अमृतमहोत्सवी, 
र 


७४ पक. तप > 
र वित क र 


म. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


३-३२२-१३ वरून पाहिळेंच आहे. पूवकपींना 
“ पदज्ञा: ) ( पद जाणणारे ), “ अचन्तः ? ( क्रचा 
करणारे ), “ जरितार; ? (स्तोत्र करणारे), “ ग्रणन्त; ? 
(स्त्र करणारे), ' कवयः ? (क्रान्तद्शी ) व ' ब्रह्माणि 
जनयन्तः ? ( प्राथेना निर्माण करणारे ) असं म्हटलें 
आहे. त्यावरून ह्या पूवकरपोंनींहि त्रज्चा रचल्या असा- 
व्यात हें निश्चित. ह्या पूव. आणि मध्यम त्रचांची 
त्रग्वेदांत संकलित केंळेल्या क्रचांच्या निर्मितीच्या 
काळापावेतों जोपासना न होऊन त्या नष्ट झाल्या 
असाव्यात असे दिसतें. 
असे मानण्यास दुसरेहि एक महत्त्वाचे कारण 
आहे. तें असं कीं, क्रखेदांतील प्रथम मंडलापासून 
दराममेडळाच्या अंतापावेतों सवे क्डचांतून कडचांची 
प्रथमावस्था अथवा मध्यमावख्या दिसत नसून परि- 
णतावस्थाच नजेरेस येते, क्रखेदांतील कांची रचना 
झाली त्या काळांत छंदशास्त्र कळस।स पोहोंचले होते हे 
क्रुचांतून वापरलेल्या अनेकविध अक्षरळंदावरून स्पष्ट 
होतं. तसेच कांची भाषा देखील प्रगल्भ असून 
योग्य कगमधुर शब्दांची निवड, उत्तमोत्तम उपमांचा 
उपयोग इयादि गोष्टोवरून कवांतील भाषेचीहि परि- 
णतावस्याच दिसून येते. कवांतील बिचार देखील भार- 
दस्त व अनेक घे आहेत. ह्या सर्वे गोष्टीं क्रचांची 
परिणतात्रस्थाच दाखवितात. हो परिणतावस्या प्राप्त 
होण्यासाठों त्डवांच्या सुरवातीपासून अनेक शातकांचा 
काळ ळलोटडा असावा, ह्या काळांत निर्माण झालेल्या 
प्राथमिक आणि माध्यमिक क्रचांची जोपासना झाली 
नाहो असें दिसतें. 
आयेपूवोच्या भाषेचा व संस्कृतीचा प्रभाव 
क्ग्धेदांत संकलित केळेल्या सर्वे कऊचा भारतांतच 
आर्यांची सत्ता प्रस्थापित झाल्यानंतर बऱ्याच काळाने 
( चार शतकांनीं ) निर्माण झाल्या हें दाखविणारे 
दुसरंहि महत्त्वाचें कारण आहे. त्रड्वावर तत्काठीन 
आर्यपू्वे लोकांच्या भाषेचा आणि संस्कृतीचा फार 
मोठ्या प्रमाणावर प्रभाव पडलेला दिसतो, आर्यपूर्व 
लोकांच्या भ'पेतीळ दाब्द, वाकू-प्रकार व उच्चार क्डचां- 
तून प्राचुर्यानिं आळे आहेत. व्यापारी पणींचे * पिज्ञा ? 
( पैसा ), निम ( अर्धा ), रे (दोन ) सारले अनेक 
शाब्द क्ररवांतून आढळतात. ते मूळच्या भाषेतून घेतले 
असावेत. मूळच्या शब्दांचे संस्कृतीकरणहि फार मोठ्या 


१० 


अनुक्रमणिका 


प्रमाणावर झालेळें दिसतं. आर्वपूव लोकांचे देव, धर्म, 
सामाजिक रचना, चालीरीति इयादि गोष्टींचाहि फार 
मोठ्या प्रमाणावर परिणाम झाल्याचें कचांतून आढळून 
येतें. त्याचा साकल्याने विचार वेगळ्या ठिकाणीं करूं. 
संस्कृतीचे संमीलन होऊन संयुक्त संस्कृति निर्माण 
होण्यास कांहों शतकांच्या कालावधीची जरूर असते. 
संयुक्त संस्कृतीचे चित्र त्रचांतून स्पष्टयणे दिसते. या- 
वर्नहि त्रश्खेदांतीळ त्रचांची निर्मिति आयीनीं भार- 
तांतील आपल्या हात्रूंना जिंकून आपली सत्ता प्रस्था- 
पित केल्यानंतर कित्येक शतकांनीं झाली असावी हीच 
गोष्ट सिद्ध होते. 
मूलस्यानाचा विसर 

त्रखेदांत संक्रलित केलेल्या सव कलवा भारतांतच 
निर्माण झाल्या आहेत याचे आणखीहि एक महत्त्वाचे 
गमक आहे. त्इच्या निर्मितीच्या कालीं आये नुकतेच 
भारतांत आळे असते आणि त्यांना त्यांच्या मूल्स्थाना- 
बद्दळ माहिती असती तर आर्याच्या मूळस्थांनाचे नांव 
आणि त्या प्रदेशाचे वर्णन क्वांतून आल्याखेरीज 
राहिले नसतें. परंतु आयोच्या मूलस्थानार्चे नांव 
अथव्रा तेथील प्रदेशाचे बर्णन क्रचांतून तरिळकूळ आढु- 
ळत नाहीं, इतकेच नव्हें तर भारतावाहेरीड प्रदेशांची, 
नद्यांची अथवा लोकांचीं नांवें अथत्रा वर्णने कडवांतन 
विडकूळ आडेलीं नाहींत, क्र चांतून जों भौगोलिक 
वर्गेने, लोकांची माहिती, नद्यांचा महिमा आणि 
पावित्र्य इयादींचों वने आळीं आहे 


ते हेत त्यावरून क्रवा- 
कारांना 'रतच आपला देशा वाटत होता ब त्यावहल 
त्यांचे मनांत विळ% र 


ण आत्मीयता ब प्रे तह 
दिसून येईल. परक्या देशांतून कनल 
प्रेम ते ज्या भूमीतून आले तिच्याकडे आकृष्ट 
झाळे असते. असे त्रज्ञ्यांतून कांहीहि दिसत नाहो. 
उलट, भारतीय नद्यांबद्दळची स्तुतिगर्भी रमणीय 
वर्णने वाचळीं म्हणजे क्रचाकारांना 
अत्यंत प्रेम आणि आदर वाटत 
येते. क्‍डवाकार आर्य भारतासच आपळा देश समजत 
यामुळें कांहीं विद्वानांनी आयोचें मूलस्थान भारत 
अशा प्रकारचे चुकीचे वाद निर्माण 
उलट उ्डचांतून आयीच्या भारतावाहेरच्या मळऱ्या- 
नाचे वणन आढळतें असे दुसर्‍या कांहों विद्वानांचे 
म्हणणे आहे, आर्याच्या मूलस्थानाबद्दळ अशा परस्पर- 


त्यांच्यावद्दल 


केळे » याच्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


होता हें दिसून . 


*९ » खळाळ > 
|.) 
3 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचीन भारतीय इतिहास व क्रग्वेद 


विरोधी व चुकीच्या कल्पना प्रसृत झाल्या आहेत. आर्य 
बाहेरून आले हे जितके खर तितकेंच त्डचांत त्रा प्रका- 
सचा कांहींहि उल्लेख नाहीं हेंहि खरे, आय जर भारता- 
बाहेरून आले तर त्यांच्या मूलस्थानाबद्दल्चा उल्लेख 
त्रज्चांतून सांपडणें अगदीं स्वाभाविक. परंतु तसा 
कोणताहि उछख नसल्यामुळें विद्वानांना रिरोवेदना 
होणार्‍या समस्या निर्माण ज्ञाल्या आहत, परंतु 
नूतन  अञ्र्णींनी स्वलेल्या त्र्म्वदांत संकलित 
केलेल्या त्रचांच्या र्चनेचा काळ व आयांचा भारतांत 
प्रवेशाचा काळ, यांतील अंतर लक्षांत घेतलें म्हणजे 
क्रग्वेदांतील त्रजचांची रचना झाली त्यावेळीं नूतन 
क्रपींना आपल्या पूर्वेजांच्या मूल्स्थानाबद्दल व भारता- 
बाहेरील हाल्चालीवद्दळ कोणत्याहि प्रकारची माहिती 
असलेली दिसत नाहीं. ते भारतालाच आपला देशा 
समजत. यावरूनहि हेंच सिद्ध होते को, क्रग्वेदांत 
संकलित केलल्या नूतन त्रषींनी रचलेल्या त्रश्चांची 
निर्मिति आयानीं भारतांत प्रवेश केल्यानंतरच अनेक 
शतकांनी झाली. 


अ्ग्वेदांत संकलित केलेल्या नूतन भब्षींनीं रचलेल्या 
त्रश्चांची रचना दीघ कालपर्यंत चाटत असावी असें 
क्रचांच्या भाषेतील आणि इतर फरकावरून दिसते. 
ती किती रातके चालली हें सांगणे कठीण आहे. परंतु 
इतके मात्र निश्चित कीं, कांहीं त्रज्ञ्या साध्या, प्राकृत 
आणि जुने शब्दप्रचुर तर कांहों प्रोढ आणि संस्कृतला 
जवळच्या आहेत. यावरून हा काळ बराच मोठा 
असावा असें दिसतें. 

ह्या सर्व गोष्टींची आणि ऐतिहासिक पार्इवभूमीची 
यथायोग्य कल्पना असल्या शिवाय तन्न्चांचे अर्थ बरो- 
'बर आणि नीट समजत नाहींत. 


११ 


अनुक्रमणिका 


९ 
भग्रामदानाचा खरा अथ ! 
सारा समाज छिन्न भिन्न झाला आहे, स्त्री विरुद्ध 


पुरुष, हरिजनाविरुद्ध परिजन, त्र'हमणाविरुद्ध 
ब्राह्मणेतर, तेळगुविरुद्ध तामीळ, हिंदूविरुद्ध॒ मुसल- 
मान, कॉंग्रेसविसद्ध पी, एस्‌, पी., गुरूविरुद्ध शिष्य, 
बापाविरुद्ध वेटा, उजन्या हाताविरद्ध डावा हात, 
वामपक्षीविरुद्ध दक्षिणपक्षी, अशी ही सर्वच समाज 
एकरस बनण्याची प्रक्रिया चाळू नसून समाज फुटून 
विस्कळित होण्याची प्रक्रिया चाळू आहे, 

इंग्रज गेले आणि कॉँग्रेसचे राज्य आलें. पण 
फरक काय झाला ? राज्यव्यवस्था गेली तर आतां 
लोकन्यवस्था आली पाहिजे, आक्तीचे अधिष्ठान 
दिली न राहतां खेडे बनलें पाहिजे, ही गोष्ट लक्षांत 
येत नाहीं, जुन्या राजांचा जो थाटमाट, तोच 
आमच्या राज्यपाळादींचा, म्हणे स्टेटची शान राहिली 
पाहिजे ! अरे स्टेटची म्हणजे कोणाची १ आमची 
ना £ मग आमची शान कुठें आहे ? इंग्रजी सत्तेचे 
ओझें डोक्यांवर होतें म्हणून पळतां येत नव्हतें, 
आतां तें ओझे गेलें तर शारीराचेंच ओझे इतकें 
वाढलें आहे कीं पळतां येत नाहीं, किती अधिकारी, 
किती विभाग, किती नोकर, काय खर्च !! लोकांनीं 
सर्व सरकारदरच ढकलून दिलें आहे, परंतु देशाची 
ताकत वाढण्याचा हा कार्यक्रम नव्हे. 

भूमिदान आणि ग्रामदान म्हणजे फक्त लोकांना 
जमिनी वाटून देण्याचा कार्यक्रम नाहीं, व्यक्तिगत 
मालकी जाऊन गांवाची सामूहिक मालकी करायची, 
गांवाची चिंता गांवानें करायची, गांवाची सुधारणाहि 
गांवाने करायची, आणि सरकारवर अवलंबून 
रहायचें नाहीं; हा आहे ग्रामदानाचा खरा अथे, 


- विनोबा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्< १&.अमृतमहोत्सवी 


ति 
१  . 
.) र १ डर | 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. पांडुरंग देसाई 
पांडुरंग म्हणजे शिव 


घाखाड जिल्ह्याच्या ह्रिकेरूर्‌ त'लुक्‍यांत बाळंत्रीड 
नांवाचें लहान गांव आहे. हिरिकेरूरपासून या गांवाचे 
अंतर सुमारें दोन मेल. गांवाच्या व्राहेर सुस्थिजींत नसलेळें 
एक शित्रमंदिर आहे. आंतील लिंग मोठें असून जाग्रत 
दैवत म्हणून त्याची प्रसिद्धि आहे. या देवाचें नांव 
वेषप[रेहरेश्वर. साप आणि इतर विषारी प्राण्यांची 
चाधा पावढळा माणूस या देवाच्या प्रभावाने रोगपुक्त 
होतो. हा शेकडों लोकांचा प्रयक्ष अनुभव आहे 
दोन महत्त्वाचे शिळालेख 

या दूवळांत चार दिलालेख आहेत. १९५२ च्या 
जानवा!र| महिन्यांत बाळंत्रीड गांवी जाऊन मी या 
शिलालेखांचा संग्रह केला, यांपैकीं दोन फार महत्त्वाचे 
असल्यामुळें त्यांचे सविस्तर विवेचन करतों. 

पहिळा शिलाळेव कल्याणचे चालक्यवंशीय सहाव्या 
विक्रमादित्य राजाच्या वेळचा असन त्याचा काळ 
तद्वाज्यवषे वारावें, प्रमव सेवत्सर म्हणजे इ. स. १०८८ 
यांतीळ मुख्य विप्रय विारियकेरयूरू ( म्हणजे आजचे 
हिरेकेल्र्‌ ) गांवच्या एक हजार महाजनांसमक्ष 
* श्रीयंडरंगेश्वर देवाला दान दिलें हा आहे, शिला- 
छेखांत  पंडरंगेश्वर ? या देवाच्या नांवाचा दोन वेळां 
उले येतो. 

दुसरा जिळाळेख देवगिरीचा यादव राजा सिंधणा- 
च्या कारकाद तला असून त्याचा काळ शक ११५० 
सवधा[र संवत्सर म्हणज इ. स, १२२८, या शिला- 
छेखांताहे त्याच देवाळा दिलेल्या दानांचे वर्णन केलें 
आहे. यांत देवाच्या नांवाचा चार वेळां उछेच येतो 
मथमत: स्तुतिपर पद्यांत त्याला * पंडगेनाथ ह्र 
अल संमाधिळ आहे. नंतर हा ' पंडरंग पिरियतटाक 
म्हणज ।ह्रकेरूरू गांवाच्या पश्चिम दिग्भागीं वास 
करून रा'हला आहे असं वर्गिळे आहे प 


नाथा'च्या देवळाच्या बांधकामाचा 


नवी) पेत उछेच येतो. 
शेवटीं " पंडरंगदेयाःछा दान दिल्याचे सांगितलें आहे 


वरीळ विवेचनावरून शिलालेखांत किंचित्‌ रूप 
भेदन पंडरगेश्वर, ? ' पंडूगेनाथ, ? 
व गाणि “ पंडरंगदेव * असे 


ठे * पंडरंग- 


दू 


पंडरंग, 
ज्या देवाला 


संत्रोधिळें आहे, तो देव दिव किंबा शकर असून 
त्यालाच अलिकडच्या काळांत विषपरिहारेश्वर हें नांव 
प्रचारांत आलें आहे, या विषयो मुळींच शंका रहात 
न!ःहों. या शिवदेवाचें * पंडरंग ? हें नांव अकरापासन 
तेराव्या दातक!पयत सुमारें दोनशे वेधे तरी प्रचलित व 
लोकमान्य झालें होतें असा निष्कष निघतो. 

हे शिळाळेख वाचल्यानंतर बऱ्याच दिवसांपासून 
पांडुरंग-विठ्ठळाचें मूळ काय असावें याविषयी 
माझ्या मनांत विचार घोळत होतें. त्या विचारांना 
माझ्या समजुतीप्रमाणे कांहीं निश्चित स्वरूप आल्या- 
मळे ते वाचकांपुढे मांडतो. 
पांडरंगपल्टी -शिववाचक नांव 

संस्कृतांत पांडर किंत्रा पांडुर म्हणजे पांढरे, पांड- 
(डु) र आणि अंग ह्या दोन शब्दांचा ब हुत्रोहि समास 
होऊन पांड- ( डु) रांग हा शब्द्‌ बनतो. पांड 3) 
ग म्हणज श्वेतकाय. श्रीशकराचे हें एक वेशिषए्य 
शावाचा देहकांति स्फटिक!प्रमागे गुभ्र आहे असे संत 
कवींनी वार्णिळें आहे, या कारणाने घवलप्रभेच्या 
शिवाला पांड- ( ) रांग हूं नांव कांहीं भागांत प्रच- 
लित झाळें असावें. पांड (डु) रांगाचे सहजसुळभ 
रूप पांड- (डु ) रंग आणि पंडरंग. ही चिकित्सा लक्षांत 
घेतल्यास, हेमचद्रांच्या 'पंडरंग म्हणज रुद्र' या विधा- 
नांचे स्पष्टीकरण होऊन पुरीहि मिळत 

पांडरंगपलछ्ली दानपत्राच्या आधारावर पंढरपुर हें 
स्थान इ, स. सहात्या दातकाइतक्या प्राचीन क'ळा- 
पासून अस्तित्वांत होतें अभे सिद्ध होतं. 'पांडरंगपछ्ी 
हे नांव शिववाचक असावे. दिवपुर, शिवग्राम 
शिवळूळी ( शिवपल्ी ), तसे पांडरंगपछ्ी. अयोध्या- 
पुरी या नांबांतून पुरी हा प्रयय़ वगळल्यास अयोध्या 
हे गांवाचे नांव शिछक राहतें. त्याप्रमाणें ' पछञी ? 
वज्य केल्यास पांडरंग हें गांवाचे नांव उपयोगास येते. 
पाडरगाऱचे संक्षिप्त एकार[न्त रूप पंडरगे मूलतः 
अकारान्त असळेळीं गांवांचीं नांबें एकारान्त झाल्याचीं 
उदाहरण सांपडतात, उदाहरणाथ अनेतपुर जिल्ह्यांत 
( आंब्रराज्य ) तेळेंगीकरण झाठेळे कोनकोंडूल नांवार्चे 


श्र 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


८62 ण्य ० 


“र 


द्वारा प्राज्षपाठशाळामंडळ, वाई 


पांडुरंग म्हणजे शिव 


गांव आहे. अकरा-वाराव्या शतकांतील शिलाळे'वांत 
त्याचें कोण्ड कुंदे हें जुनें कानडी नांव आढळतें. अधिक 
शोध केल्यास कोण्डकुंदे याचें मूळ कोण्डकुंद असावें 
असे प्रत्ययास येते. आणखी उदाहरणे म्हणून बलछकुंद- 
बलछकुंदे ( बछारी जिल्हा ), मेळ्कुंद-मेळकुंदे (गुल- 
बगी जिल्हा ), हीं नांवें सांगतां येतील. कोण्डकुंदे 
हें प्रसिद्ध जैनगुरु कोण्डकुन्दाचाये यांचे मूळ गांव 
होतें. याचे विवेचन ' १०॥ तैक्ोर्पा1त8, ता8 
1)01110118 ? या साझ्या लेखांत केळे आहे 
(च०प19] ७ ॥॥७ ॥1॥॥110 30०७6७५, 
१०. 1,९71, 08708 1-0 ). अकाराचा 
एकार होणें हा कानडी भाषेचा एक नियम म्हणून 
ंगतां येईल 

पंडरंगेचा विठ्ठल 

नक्की केः्हां ह सांगण्यास पुरावा नाहीं, पण स्थूल- 
मानाने १०-११ व्या शतकाच्या सुमारास शिवाचे 
स्थान असलेल्या पांडरंग (पलछी ) या गांवीं पुंडरीक 
नांवाचा विष्णुभक्त प्रतिद्ठीस आला असावा आणि त्यानें 
आपले इर दैवत विष्णु किंत्रा विठ्ठलाची त्या स्थळीं प्रति- 
छा करून त्याची उपासना आरंमिली असावी, थोड्या 
अवधींत या नत्रीन संप्रदायामुळें या भागांत शिवाचे 
महत्त्व कमी होऊन विष्णु किंवा विठ्ठडाला प्राद्त्य 
आलिं असावें. विठ्ठलाचा बोलव्राला झाला तरी मूळ 
गांवाच्या नांवाचा विप्र पडणं शक्‍य नव्हतें. या 
कारणांसाठी पांडरेंग- किंवा पंडरंगेचा विठ्ठल असाच 
या देवाचा उल्लेव होत राहिला. याची साक्ष पंढर- 
पुरच्या होय्सळ सोमेश्वराच्या शिळाळेखावरून आणि 
हेव्वळळीच्या शिलालेखावरून पटते. 
पांडरंग म्हणजे विठ्ठल 

याची पुढची पायरी म्हणज भापादशास्त्राच्या व्यावहा- 
रिक नियमाप्रमाणे पांडरंगाचें विठछावरोबर समीकरण, 
नांव लांबलचक असलें तर त्याच्या पूय भाग!स किंवा उत्तर 
भागास फांटा देण्याची पद्धत आहे. उडपी हें गांवाचे 
नांव; येथील देव कृष्ण, उडपी--कृष्ण हें नांव उच्च रण्यास 
अडचण होतें म्हणून, कृष्णाला सोडून उडपीराव हें नांव 
स्वीकारण्यांत आळे. अशीं अनेक उदाहरणे देतां येतील, 
आणखी एक परिचित उदाहरण, तिरुपति किंबा ति0- 
मळराव. तिरुपति किंत्रा तिरुमेळे हें क्षेत्र; तेथील 
देव वेंकटेश, पण क्षत्रालाच देव समजून क्षेत्राचे 


१३ 


अनुक्रमणिका 


नांव व्यक्तीस देण्यांत आले, असाच कांहींसा 
प्रकार पांडरंग आणि विठ्ठल या नांबांमध्ये झाला 
असावा, दुहेरी पांडुरेंग-विठ्ठळठ बोजड वाटल्यामुळे 
विठ्ठळ मागे राहिळा आणि देव म्हणून क्षेत्राचे नांव 
पांडरंग प्रख्यातीस आलें. पुढे पांडरंग हें क्षेत्र आणि 
विठ्ठळ हा देव यांतील भद लुप्त होऊन पांडरंग 
म्हणजे विडळ आणि विट्टल म्हणज पांडरंग, हे समी- 
करण सिद्ध झालें, 
पांडुरंगाच्या दोन अवस्था 

पुराणवस्तु-आणि इतिहास संत्लोधनाच्या क्षेत्रांत 
मीं थोडेसें काम केळे आहे. पंढरपुर आणि तेथील 
विष्ठलमंदिराचा मळा अल्प परिचय आहे. विठ्ठल- 
मूर्तीचे मी परोक्षण केळळे नाहीं. पण संशोधक मित्रांनी 
केलेली चिकित्सा पाहतां आजची मूर्त फार 
प्राचीन नाहो हें मत सयुक्तिक वाटतें ( प्रसाद 


मासिकाच्या १९५६ डिसेंबरच्या अंकांत प्रसिद्ध 
झालेला श्री. थि. ग. कर्वे यांचा ' विद्दल- 


मूतीची संशोधकरीयर मीमांसा? हा छेख पहावा ). 
विठ्ठळमंदिराच्या कोणत्याहि जुन्या मागाचा काळ ११९ 
व्या दातकराच्या मार्गे जात नाहीं. असे तेथील शिल्प- 
कळेवरून सूचित होतें. श्री. बहिरट म्हणतात त्याप्रमाणे 
(साधना, २९-९-१९'५६, “ पंढरीची प्राचीनता ' ह्या 
लख ) सातव्या !कवा सहाव्या शतकाइतके प्राचीन 
चालुक्य शिल्यावशेष या प्रदेशांत मिळणे दुस्तर आहे. 

ऐतिहासिक दृष्टीने विचार केल्यास पंढरपूर या 
स्थानांत पांडुरंगाच्या दोन अवस्था किंव्रा पांडुरंगाचे 
दोन अत्तार माझ्या मनश्चक्नू पुढे उभे राहातात. पहिला 
अवतार पांच किंबा सहाव्या शतकापासून दहाव्या किंवा 
अकराव्या शतकापर्थेत. हा पांडुरंग शित्रस्वरूपी होय. 
दुसरा अवतार अकराव्या दातकानंतर अस्तित्वांत येतो. 
हा पांडुरंग विष्गुस्वख्यी आहे. या लेखांतील माझे 
विवेचन शिवस्त्ररूपी प्रथम पांडुरंगाला अनुलक्षन आहे. 

असले विषय पुराणतत्त्वसंशोधकाला अपूव वाटत 
नाहींत. भारतीय क!लपुरुणानं अनेक 'घर्म-पंथांचे अस्त 
ब उदय पाहिले आहेत. ब्रोद्ध किंत्रा जेनमंदिरें उध्वस्त 
होऊन त्यास्थळीं शित्रमंदिरांची स्थापना होणे, शिवा- 
लये जाऊन विष्णुदेवाळयें प्रख्यातीस येणें, देवळांचा 
नायनाट होऊन मश्यीदी उभारणे, यास,र्ख्या घडामो- 
डींचीं अनेक उदाहरणे आमच्या देशांत आढळतात. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


र. 
शू र र 1 ्् 
८6. ब 4 


क अ * 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


तरी पढरीच्या असाधारण प्रसिद्धीमुळे येथील संशो- 
धनाला एक प्रकारचें विशिष्ट महत्त्व प्राप्त झाळें आहे. 

देवाच्या उपासनेचे अनेक मार्ग आहेत. त्यांत 
सत्यशोधन हाहि एक मार्ग आहे अश्री माझी श्रद्धा 
आहे. डोळे झांकून देवाचे दर्शन घेण्यापेक्षा डोळे उघडन 
डोळसपणाने देवाला पाहावयास शिकावे असें मळा 
वाटतें 

पण नदीमूळ आणि क्रषिकुळ तसें देवाचें मूळ शोधू 
नवे असे वडोल माणसें सांगतात. पंधरा वषीपर्वी 
पृढरपुरांत पांडुरंन देवाल्याची पाह!णी करीत असतां 
एक भक्त संतापून म!इ्यावर ओरडले, ' अहो राव? 
हें वेकंठ आहे, बरें कां ? येथे तुमच्या सारख्या सशो. 
घकांची मात्रा चाटत नाही, ” हे शब्द अद्याप माझ्या 
कणरश्रांत घुमत आहेत. त्यांत सत्यांश नाहींच असें 
म्हणवत नाहो 

या वगाच्या भक्तांच्या दृष्टीनें पांडरंगाचें मळ 
पाहाण्याचा ह माझा प्रयत्न अपराध ठरेल. माझ्या या 
देखानें कांहीं भक्तांच्या भावना दुखावल्या जाण्याऱचा 
संभव आहे, या माझ्या अपराधांसाठी कोट्यवधि 
सक्तांच्या हृदयान्तरंगांत वास करणाऱ्या श्रीपांडुरंगरूपी 
प्रमश्वराच्या चरणकमलीं क्षमा याचना करून क 
ह्िखाण संपवितों. जय ्वट्रळ 


नन 


विजय .... 


आसयऱ्यासाठीं भटकत मन सांतात अनंतात 
पण नाही कुठेंच झुळीं दार उघडे 
सूयचंद्रासंग सटकन रखडन 

विज्ञानाची दरी तुडबुन 


भअ'व्यात्माचा -2। द्र पोहन 


अखर मनाच दर्व अग दुखतात पाय 
भ्षांपल्याच हातांनी जरा पुन 


भ्षापल्याच घरांत परतते मन 


“ मिळवल्याच्या ? * समाघानांत असणाऱ्यांनो 
अशा मनाला हंसू नका 
त्यांतच त्याचा विजय आहे ., 


० दत्ता कदम 


१७ 


अनुक्रमणिका 


अध्ययनक्षीलतेची आवदयळता ! 


विद्या मार्गदर्शनाचे कार्य करोत असल्यामुळें 
प्रत्येकाला विद्येची गरज आहे. परंतु हीं असा 
समज पसरला आहे कीं, विद्याप्रास्ति ल्हान सुलांचें 
काम आहे. कॉलेजची डिगरी मिळाली कीं विद्या 
आटोपली | खरें पाहिलें तर कोलेज संपल्यावरच' 
विद्येची सुरुवात होते, विद्या कशी प्राप्त करावी ह्याचें 
शिक्षण संपून विद्याजनासाठीं आपण स्वावटंवी झालों 
असा त्याचा अर्थ आहे. 


म्हणून प्रत्येकाने आमरण विद्याथी असलें पाहिजे, 
परंतु मी असें पाहतों कीं, वकील, डॉक्टर, ब्यापारी 
सरकारी नोकरवर्ग, इत्यादि कोणीच खाप अध्ययन 
करीत नाहींत. राजकारणांत पडलेले लोक देखील 
अध्ययन करीत नाहींत, कॉंग्रेसने जाहीर केलें आहे. 
कीं, देशांत आम्ही समाजवादी रचना स्थापना करूं, 
परंतु समाजबादी रचना म्हणजे काय हें किती 
लोकांना सांगतां येईल, समाजवादी, साम्यवादी, 
किंवा साम्राज्यवादी रचनामध्यें काय फरक आहे' 
याचें अध्ययनच लोक करीत नाहींत, ते म्हणतात 
या सगळ्या गोष्टींचे चिंतन करण्याची जबाबदारी 
नेत्यांची आहे. 


वास्तविक पाहतां स्वराज्यानंतर अध्ययनशीलता 
वाढळी पाहिजे, अनेक विषयांचे आणि भाषांचे तज्जञ, 
त्याचप्रमाणें समाजशास्त्र, सृष्टिशात्र, इत्यादि अनेक 
शास्त्रांचे तज्ञ आपल्या देशांत असले पाहिजेत, 
परंतु हं सर्व अध्ययनाशिवाय कसें होणार ? पूर्वी 
जेन्हां आपला देशा वैभवाच्या शिखरावर होता 
न्हा देशांत अध्ययन करणारे लोक होते 


- विनोबा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


तञणिव्म 
२८% ब 


“र 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्राचार्य र. म. भुसारी 


यादूव-काठीन महाराष्ट्र -ब्ाह्मण समाज 


सग वणीसाजीं छत्रचामर । स्वर्ग जयाचें अग्रहार । 
संत्रविदयेसी माहेर । ब्राह्मण जे ]॥ 

पृथ्वीतळीचे देव | जे तपोवतार सावयव | 

सकळ तीर्थासी देव । उदयले जे | ज्ञानेश्वरी, ९-४७५-६ 


ज्या ब्राह्मणांनी पैठण सारख्या विद्येच्या केंद्रांत 
ज्ञानेश्वरादि भावण्डांचा लहानपणी तीं संन्याशाची मुलं 
म्हणून छळ केला त्या ब्राह्मणवर्गाचा ज्ञानेश्वरांनी 
चातुर्वर्ण्यांचे राजे, स्वर्गाचे धनी, विद्येचे माहेर आणि 
या भूलोकींचे देव असा मोठ्या गोरवानें उछछेव करावा 
यांत त्या संतश्रेठठाच्या मनाचा थोरपणा आणि “ अद्वेष्टा 
सर्वभूतानाम्‌” ही साधुत्रत्ति तर दिसून येतेच, पण त्या 
बरोत्रस्च बादबकाळीन समाजांत त्राहागांचे स्थान किती 
उच्च होतें याचाहि बोध होतो. यादवांचे दानळेखहि 
यांस पोषक असेच आहित. या लेखांवरून सेऊण 
यादवापासून देवगिरीच्या शेवटच्या वैभवशाली 
रामदेवापर्यन्त बहुतेक सगळ्य़ा राजांनीं विद्वान्‌ 
ब्राह्मणांना अग्रहार देऊन त्यांचा योगक्षेम चालविला 
होता असा दाखला मिळतो. ब्राह्मणांना आश्रय 
देण्याची ही परंपरा चाळुक्य़ाच्या व राष्रकूटांच्या 
आमदानींतहि दिसून येते. इतकेच नव्हें तर यादव- 
समकालीन शिलाहार आणि दक्षिगेतील इतर राजांनीं 
देखील हेंच धोरण अवलंबिले होते असे त्यांच्या दान- 
शासनावरून आढळून येतें. यावरून स्मृतिकारांनीं 
विद्वान्‌ त्राह्मणांच्या बाब्रतींत घाळून दिलेल्या नियमां- 
न्वी राजेलोके अमलवजावणी करीत असत असें 
दिसते. गोतम, याज्ञवल्क्य आणि अत्रि या स्मृति- 
ग्रंथांत श्रोत्रिय पण निधन ब्राह्मणांचा योगक्षेम चाल- 
विणें किंबा त्यांना आश्रय देणें हें राजाचें कतव्य आहे 
अशीं वचनें आहेत. मनुस्मृतींत तर याहि पुढे जाऊन 
असं सांगितळें आहे कीं, ज्या राज्यांत एखादा विद्वान 
ब्राह्मण उपाशी मरेल त्या राज्यावर दुष्काळ आणि 
रोगराई यांसारखीं संकटे येतील, 


पक्षपात नव्हे 

यावरून धघरमश्ञास्त्रकार ब्राह्मणांचे पक्षपाती होते 
असे समजूं नये. इतर वणीना आणि जातींना चरितार्था- 
साठीं वेद्यठण अथवा शास्त्राथ्ययन यांखेरीज इतर संज 
व्यवसाय आणि धंदे स्वोकारण्याची ज्ञास्त्रकारांनीं अनुज्ञा 
दिली होती. परंतु, ब्राह्मणांना आपत्काळ वगळल्यास 
इतर वेळीं विद्याधनाखेरोज इतर धन संपादन करण्यास 
स्मृतिकारांनीं फार कडक बंधने घातलों आहेत. 
आणि संक्टकाळीं देखील त्यांनों दब्याजनाची हांत 
न वाळगतां अल्म्संतुष्ट असावें अस स्मृतिकार सांग- 
तात. प्रतिग्नरह हें चरितार्थाचे साधन या दृष्टीने शास्त्र-्‌ 
कारांनी व्राह्मणांना अनुसरण्याळा योग्य म्हणून सांगि- 
तळे आहे. तथापि, त्या बाबतींत देखील वरींच वंधरने 
घातलीं आहेत. फक्त योग्य आणि शुद्ध आचरण 
असलेल्या उच्चवर्णीय पुरुषापासून ब्राह्मणाने दान व्यावे 
असे श्ास्त्रवचन आहे. 

प्राचीन काळापासून ब्राह्मण आणि विद्या यांचे 
साहचय्रे आहे. त्यामुळ विद्वान ब्राह्मणांना समाजांत 
साहजिकच मान असे. चातुवर्ण्यांचे रक्षण आणि वेद- 
शास्त्राच्या अध्ययन-अध्यापनाची अविच्छिन्न परंपरा 
ब्राह्मण वर्गाने अकिंचन वरत्तीनं राहून शेंकडों वेघे 
चाळविळी म्हणून समाजाने त्या वर्गीला अग्रपूजेचा 
मान दिला ही गोष्ट खोटी नाहीं. “ वर्णानां ब्राह्मणो 
गुरु: ” अथवा थूदेच हीं आदरार्थी वचने यादवकार्ला- 
तच नव्हे तर वेदकालांत देखील आढळतात. या वच- 
नांना अनुसरून यादवराजांनीं वैदिक संस्कृतीवरोबरच 
या थोर परंपरेचे रक्षण केळे याबद्दल त्यांच्या दानदा!स- 
नांत अनेक दाखले मिळतात. भास्कराचार्य, चांगदेव, 


शष 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्< १&.अमृतमहोत्सवी 


ति 
१  . 
.) र १ डर | 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वाचस्पतिमिश्र, अमलानंद, बोपदेव आणि हेमाद्रि या 
मपसिद्ध व्यक्ती याच थोर परंपरेतून निर्माण झाल्या 
विशषत: विज्ञानेश्वर, अपराक आणि हेमाद्रि हे घर्म- 
शास्त्रकार महाराष्ट्राच्या मध्ययुगीन कालांत या चातु- 
वर्ण्यमूलक संस्कृतीचे मोठे आधारस्तंभ मानळे जातात 
वैदशाखा आणि पोटजाती 

प्राचीनकालीं यज्ञवागामुळें ब्राह्मणांचा वेदवियेशीं 
घनिष्ठ संत्रंध वेत असे. यज्ञासाठी चारहि वेदांचें अध्य- 
यन केलळे ब्राह्मण आवड्यक असत, या अध्ययन- 
वैशिष्ट्यामुळे आरंभी आरंभीं व्राह्मणवणीत चार भद 
निर्माण झाल असावेत, पुढें वेदिक धमाचा प्रसार 
भारतमप्रांत जसजसा 'वोहोंकडे होत गेला तसतसा 
श्राह्मणांचा वग यज्ञयाग आणि पोरोहित्य यांसाठी टर- 
दूरच्या भागांत स्थायी झ'ला असावा. त्यामुळें उच्चार- 
मेद, पाठभेद आणि आचचारभेद निर्माण झालें. त्याचा 
परिणाम असा झाला कों, एकेका वेदाच्या अनक शाखा 
आत्तत्वांत आल्या. महाभाष्यकार पतंजदीच्या कालीं 
स्हणज इ. स. पूवे १५० च्या सुमारास “ एकरात 
अध्ययुश्याला, एकविंदातिधा वाहूवचं, सहखवत्मी साम- 
बैदो, नव'घा अथर्वणे वेद? म्हणजे यजुवेंदाच्या दभर 
कर्यदाच्या एकत्रीस, सामवेदाच्या हजार आणि 
अथवणाच्या नऊ शाखा अस्तित्वांत होत्या 
यांपकां ब्रादवांच्या कालांत किती शिलक राहिल्या 
होत्या हें निश्चितपणे सांगतां येत नाहीं. तथापि 
यादवांच्या दानळेखांत पुढील ज्याखांचे उल आढळ- 
तात:- 

१- क्खेदी : शाकलकाग्वा 

२- शुक्ळ्वजुरवेदी : काण्य आणि माध्यंदिन 

९- कृष्णयजुवंदी $ तेत्तिरीय, कठ, चरक मंत्रायणी 
वाराहसूत्र 

४- सामवेद 

यावरून फक्त वर दिलेल्या वेदज्याखा 
याना अनुसरणाऱ्या ग्राह्मणांची वस्ती महारा 
असें समज नये द्रा : 
कारण, च्या बया काली चा यस्तिलांत असत 

अग्रहार अथवा 

दान मिळाली त्यांचांच नांव दानलेस्वांत 
उदाहरणाथ, अथवंणवेदी ब्राह्मणांचा उछेव यादवांच्या 
हेस्ांत आढळत नाहीं, तथापि, ते असावेत, कारण 
आदवांच्यापूर्वा चौथ्या दातकांत वाकाटकांच्या कालांत 


आणि सूत्र 
प्रांत होती 


आठा आहत, 


दुसर्‍या विंध्यशकतीच्या वाशिमताम्रपटांत अथर्वणिक- 
चरण-अथवेवेदी-माळंद!यण गोवी जिऊजञञ जीवार्य- 
कपिजलगोत्री रूह्दज्ञ स्ट्राय इत्यादि नांबे आलीं आ 

या अथववेदी ब्राह्मणांची वस्ती नान्देडजवळ होती 
आज त्या भागांत एकहि अथवबेदी अःढळत नाहीं. 
तथापि सातारा जिल्ह्यांत आजहि त्या त्राह्मणांची वस्ती 
आहे. यावरून त्या कालांत महाराष्ट्रांत अथर्ववेदी 
ब्राह्माण असले पाहिजेत. इतर शाऱ्या अस्तित्वांत 
असतील असें जें वर म्हटलें आहे त्याचें आणस्ीहि 
एक कारण असे आहे कों, यादवांच्या आणि दिला- 
हारांच्या दानपत्रांमध्ये दान घेणार्‍्यांच्या नांवाचरोबरच 
गोत्रांचे उछव हमखास आढळदात. त्यामानाने 
शाखासूत्नाचें उलेख कमी मिळतात. हा प्रकार चालुक्य 
आणि राष्ट्रकूट राजांच्या दानशासनांतहि दिसून येतो. 
उदाहरणार्थ, शिलाहार आणि यादव याचें आतांपप्रेन्त 
सुमारे १०५ कोरीव लेख महाराष्ट्रांत उपल्ध झालें 
आहेत. त्यांपको २९ लेख त्र'ह्मणांना दाने देण्यांसाठीं 
कोरग्यांत आळे आहेत. त्यांपेकी फक्त आठ लेखांत 
आाखांचें उच आढळतात. गोत्राचें मात्र सव लेखांत 
आहेत. त्यामुळें या कालांत गोवाइतकें शाखांना महस्व 
नवहते कों काय असं वाटते. शके ११२८ च्या चांग- 
दवाच्या शिलाळेखाचें उदाह्रण या बाबतीत लक्षांत 
टवण्यासारख आहे. हा चेगदेव अथवा चांगदेव सप्रर 
सिद्ध ज्योतिषी व गणिती भःस्कराचार्य यांचा नातु 
होता. प्रस्तुत लेखांत त्यानें आपली वंद्यावळ दिली 
आहे. परंतु ती देतांना आपल्या द्याखेचा उछख न 
करतां 'शा।ण्डिल्यवंशे कविचक्रवर्तित्रिबिक्रमोभूत्‌ , असा 
फक्‍त गोत्राचा त्यानं उलेख केला आह. वस्तुतः चांग- 
देवासारख्या विद्ठान्‌ ब्र हाणानें आपल्या शाखासत्र ऱ्चा 
छे करणे आवड्यक होतें. परंतु, तसें त्याने वेळे 
नाहां. असाच प्रकार विज्ञाने) आणि हेमाद्रि या 
प्रासद्ध शास्त्रकारांच्या वात्तींत झाला आहे. त्यांनीं 
आपल्या ग्रंथांत स्वतःसंब्रंधी माहिती देतांना 
स्वगोत्रांचा निदेश केटा आहे. शाखांचा नाहीं 
हमाद्रीचे चरखिकार श्री. पाथ्ये यांनीं हमाद्रि हा 
ुक्ल्यजुब्रेदी माध्यंदिन शाखेचा होता असें म्हटलें 
आहे, परंतु या विधानास लांनी आधार मात्र 
दला नाहां, त्यांवरून असे दिसून येतें की, आज 
आपण आडनांबांना ज्या प्रमागे महत्त्व देतो त्याच" 


१४ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ठी 

शं 

«>> अव्या वट र 
78नवभारत रे 

शह रि ७५ >"१५९ 

न्ट्< हिअप्तमहोत्सवी जु कने 
क वर्ष ी त 


क 
कक १ 


क ३8 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


यादव-कालीन महाराष्ट्र - त्राह्मण समाज 


प्रमाणें मध्ययुगीन समाजांत गोत्रांना महत्त्व होतें. 
त्यामुळें शिलाहार यादवांच्या दानपत्रांतून आडनांवांचे 
उलेख अपवादानेंच आढळतात. चांगदेवानें आपल्या 
कृल्यची माहिती देतांना शाण्डिल्यवंशे हा जो श० 

प्रयोग केळा आहे त्यांस या दृष्टीनं वरेंच महत्त्व आहे. 
प्राचीनकालीं गोत्र हा शब्द वंदवाचक असें. मिन्न- 
शासख्रांत एकच गोत्र आज ज्याप्रमाणे आढळतें त्या- 
प्रमाणे ते त्याकाळींहि असं. कारणपरत्वे बदल शाखेत 
होई, परंतु गोत्रांत मात्र नसे, चित्तपावन कोंकणस्थ 
्राह्मण हे मूळ तेत्तिरीय ज्याखेचे असावेत, परंतु कांहीं 
कारणांमुळे ते त्रग्वेदी बनळे असावेत असें एक मत 
आहे. तसेंच कुडाळदेदाकर आद्य गोड ब्राह्मण मूळचें 
आकक्‍्ल्यजुत्रदी परंतु महाराष्ट्रांत स्थायी झाल्यावर 
कऱ्हाड्यांच्या सहवासाने क्रग्बेदी बनले असें श्री, दिवे- 
कर यांनीं सांगितले आहे. यावरून शारेत बदल होत 
असे असे स्पष्ट दिसतें. तेव्हां प्राचीन लेखांतून त्राह्म- 
णांच्या नांवांपुढें गोतरांच्या मानानें ज्ाखांचे उल्लेव 
कमी आढळतात हें या दृष्टीनें लक्षांत ठेवण्यासारखे 
आह. या वेदशाखांच्या बाबतींत आणखी एक गोष्ट 
लक्षांत ठेवण्यासारवी आहे. ती हीं कीं, यादवकालीं 
दान घेणाऱ्या ब्राह्मणांच्या नांवाबरोबरच अमुक शाखा- 
व्यायी असा दाब्दप्रयोग जास्त प्रमाणांत आढळतो, 
उदाहरणार्थ, दंती दुर्ग राष्ट्रकूटाच्या सामनगड ता'म्रपटांत 
करहाटकाचा रहिवासी नारायण भट्ट हा क्रग्बेदाचा 
अभ्यासक असून वेदवेदांगांत निपुण होता असा 
उलछेल आला आहे. तसेच शके ७३० च्या वणी- 
नासिक-ताम्रपटांत वेंगीचा राहणारा तेत्तिरीय शाखेचा 
ववतुवंदी दामोदर भट्ट आणि ह्विवेदी दामोदराचा 
पुत्र चतुवेदी सभेचा, असे उलेख आढळतात. यांवरून 
दामोदर भट्ट याची मूळ शाखा तैतिरीय होती तरी 
पण चार वेदाचे अध्ययन म्हणून चतुवेंदी अशी 
उपाधि त्याच्या नांवांच्या मागें लागली. द्विवेदी, त्रिवेदी 
आणि चतुर्वेदी हीं आडनांबें आज उत्तरहिंदुस्थानां- 
तीळ गोडसारस्वंत त्राह्मणांत आढळतात. परंतु प्रस्तुत 
ताम्नपटांवरून प्राचीन महाराष्ट्रांत तीन तीन अथवा 
चार चार वेदांचे अध्ययन करणारे ब्राह्मण असत. 
इतकेंच नव्हे तर त्यांचे निरनिराळे समाज असत, असतें 
द्विवेदी समाजाचा घटक, अथवा चतुवैदी समाजाचा 
घटक या उल्लेखांवरून अनुमान करावेस वाट्ते. हे 


न, भा, ३ 


अनुक्रमणिका 


त्राह्मण मूळ वेंगीचे म्हणजे आंत्रप्रांतांतील असल्यामुळें 
उत्तरेकडील द्विवेदी, चतुवेदी या आडनांवांच्या व्राह्म- 
णांशीं त्यांचा कांहींहि संबंध दिसत नाहीं. 
पोटजाती 

वर गोत्र आणि शाखा यांचे जें विवेचन करण्यांत 
आलें आहे, त्यावरून एक प्रश्न आपल्या मनांत येतो 
तो असा: आजचा महाराष्ट्रीय ब्राह्मणसमाज ज्याप्रमाणे 
सुमारें चाळीस पोट-जातींनीं विभागला गेला आहे 
अथवा अनेक पोट-जातींचा बुजबुजाट हे जसें आजच्या 
समाजाचें वैशिष्ठ्य आहे तसा प्रकार यादवकालीन 
समाजांत आढळून येतो काय १ यात्राबतींत कोरीव 
लेख, धमंद्ास्रांतील वचनें आणि समकालीन वाड्यय 
यांतील उल्लेख लक्षांत घेतल्यास बहुधा नकारच मिळतो. 
आज पंचगोड आणि पंचद्रावीड जमातींत रोटी-बेटी 
व्यवहार वज्ये आहेत. इतकेंच नव्हे तर, पंचट्रावीडां- 


वेकींच क्हग्बदी शाकल्याखीय आणि आश्वट।यनसूत्रीय 


चित्तपावन कोंकणस्थ या पोट-जातीचा त्याच श्षास्वा- 
सूत्रांतीळ पचे भट्टप्रभु आणि गोवर्धन या पोट जातींशीं 
रोटी-बेटी व्यवहार वज्ये आहेत. लय़व्यवहा!र तर फार 
थोड्या पोटजाती वगळ्यास बहुतेक एका पोटजातीचा 
दुसऱ्या पोटजातीशीं होत नाहीं. उदाहरणार्थ, एकाच 
शाखासत्रांतील क्रर्वेदी देशस्थ, चित्पावन आणि 
कऱ्हाडे या तीन पोटजातींत परस्पर लय़व्यवहार वर्ज्य 
आहे. शिक्षणामुळे असो वा समाज-जाग्रतीमुळे अलीकडे 
हे व्यवहार थोडेफार सेल झाले आहेत हा प्रश्न निराळा, 
या मिन्न पोट जाती आणि त्यांच्यांत आढळणारे 

रोटी-बेटी व्यवहाराचे निर्वेन्य यादवकालांत दिसून 
येत नाहींत. कारण, वर सांगितल्याप्रमाणे यादवांच्या 
दान - शासनांत अथवा मध्ययुगीन धघमदास्त्रांत शाखा- 
सूत्रांचे उल्लेख मिळतात. पोटजातींचा निदेश आढळत 
नाहीं. गोवर्धन. कऱ्हाटक आणि सहवासी या तीन 
प्रादेशिक ब्राह्मणांचे उल्लेख दानपत्रांत आढळतात. 
परंतु या प्रादेशिक भेदांना पोटजातीचे स्वरूप आलें 
नसावें, या बाबतींत हेमाद्रीचे पुढील वचन लक्षांत 
ठेवण्यास!र्वे आहे 

“आर्योबेतेषु च समानंदेशवासिनां नानाशाखाध्यायीनां 
अप्युपलभ्यन्ते एब परस्परअनवगीयमानाः सवतो 
विवाहसंबंधा: ... अतो न कन्यादाने नापि हविर्दाने 
स्वशाखीयद्विजनियम इति सिद्धम्‌ । ” 


श्छ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 
ह 
न 
अण्त्मत्ट> 
3 नवभारत 
टच धि ७५ 
*९*< अमृतमहोत्सवी, 
र 


७४ पक. तप > 
र ७१७१-०८ क र 


म. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


यावरून मिन्नशाखीय त्राह्मगांमध्ये बेटीव्यवहार 
करण्यास हरकत नाहीं अते हेमाद्रीने स्पष्ट सांगितलें 
आहे. हेमद्रोच्या या वचनाला ग्रद्यपूज्रादि प्राचीन 
ग्रंथांचा आधार आहे. आतां, हेमाद्रोचे ग्रंथ महा- 
राष्ट्रांतच न्हे तर तेळेंगग आणि कर्नाटक या प्रांतां- 
तहि धर्मशास्त्राच्या बाबतींत प्रमाण मानीत असत ही 
गोष्ट अन्नत्रेमाच्या वनपाली ताम्रयटांत डाके १३००८ 
आणि माधताचार्यांच्या कालनिर्णयांत सांगितलीं आहे. 
तेव्हां यादवक्रालांत भिन्न भिन्न शाखांमध्ये ब्रेटी- 
व्यवहारांना वंदी नव्हती हें उघड आहे. 

यादवकालांत अनेक वेदशाखा होत्या आणि त्या 
त्या शाखेला अनुसरणारे त्राह्मण होते हें वर सांगितले 
आहे. परंतु ह्या शाखांना पोटजातींचे स्वरूप आलें 
नव्हतें अवेहि वर सांगितलें आहे. कारण, पोटजातींचे 
मुख्य गमक म्हणजे रोटी अथा बेटी व्यवहार यांचे 
निवेन्थ हें होय. यादवकालांत हे नित्रन्य आत्तित्वांत 
नसल्याने पोटजातींचा उदय झाला नव्हता असेच 
म्हणणे प्राम आहे. 

आजच्या समाजांत ज्या भिन्न पोटजाती आढळन 
येतात, त्या अनेक कारणांमुळे निर्माण झल्या. त्यांपेकॉं 
प्रदेशभद, व्यवसायभेद, आचारभेद, उपासनाभेट 
आणि वेदशाखामेद हीं मुख्य होत असं कांहों संशो- 
घक्तांचे मत आहे. याशिवाय, ग्रामण्य, मत्सर या- 
सारख्या क्षुद्र कारणांचीहि त्यांत भर पडली आहे. 
त्यामुळे एकाच वेदश्शाज्रेंत अनेक पोटजाती निर्माण 
झालेल्या आढळून येतात. उदाहरणार्थ, कहेदांतील 
शाकळ शाण्वा आणि आश्वलायन सूत्रांत बारा पोटजाती 
आहेत. तोंच प्रकार शुक्कपजुपैदाच्या बाबतींतहि. दिसून 
येतो, कडग्येदांतील या बारा पोटजातीपैकॉ कऱ्हःडे 
चित्पावन, देवरुवे, गोवधैन आणि सहवासी या पोट. 
गय प्रदेशमूळक आहेत. स्माते आणि वेष्णव हे मेद 
पोटजातीच्या उद्धवाची क ह आलेत 

हि द्रवाची पाश्वेभूमि 

ह आचार ब उपासनादि भेद ३ 
पासून यादवकालीन समाज अ 
एकापा घुढ कार दिवस टिकला असे दिसत नाहो. 
कारण; रामदव यादवाच्या अमदांनींत अल्लाउ 
खिळजीची देवगिरीवर स्वारी झाळी, त्यानंतर 


था ग्रामण्य यां- 
लेतत होता. परंतु, ह्‌! 


द्दीन 


ल्न- 


अनुक्रमणिका 


करच यादवांच्या सत्तेचा अन्त होऊन महाराष्ट्रावर 
मुसलमानांचा अंमळ सुरूं झाला. या राज्यक्रांतीच्या 
जोडीला दुर्गादेवीच्या दुष्काळासारख्या भयंकर आप- 
त्तीस महाराष्ट्रास तोंड द्यावे लागळें, महाराष्ट्र्सारस्वतांत 
या भीषण परिस्थितीचे दारूण चित्र पहावयास सांप- 
डतें. या दुष्काळांत लक्षावधि लोक प्राणांस मुकळे अस- 
तीळ व तरेंच लोक देहरक्षगासाठीं परप्रांतांत गेळे अस- 
तीळ अर्से अनुमान त्यांवरून क!ढतां येते. त्यामुळे या 
कालांत वरीच मोठी समाजक्रांते झाली असावी असें 
वाटतें. आजच्या त्राहाणजातींत आचार, उपासना, 
प्रदेश यांसारलरे जे भेद दिसतात ते याच समाज- 
क्रांतीमुळे निर्माण झाळे असावेत. उदाहरणार्थ, मातुल- 
कन्यापरिणयाची चाळ उत्तरेकडे नाही. वोघायनाखेरीज 
इतर सर्वे धर्मशास्त्रकारांनीं तिचा निघ्रेध केळा आहे. 
ही चाल कर्नाटक आणि तेलंगण प्रांतांत आहे. तेव्हां 
दुष्काळानंतर ज्ञज्ञारच्या प्रांतांतळे लोक महाराष्ट्रांत 
स्थानिक झाळे असतीळ आणि त्यांच्या संपर्काने ही 
चाल त्रर्ग्येदी देशस्थ आणि कृष्णयजुंवैदी व इतर कांही 
शाखांत शिरली अस्तावी. कारण, अपराक आणि हेमाद्रि 
यांसारख्या महाराष्ट्रीय घमशास्त्रकरांनों या चाळीचा 
निषेध केला आहे. त्यामुळें झुछुपजुत्रेदी माध्यंदिन 
आणि चित्यावन कोंकणस्थ या दोन पोटजातींनीं या 
चाळीचा स्वोकार केळा नाही. याचा परिणाम म्हणून 
बेटीव्यवहार नित्रेन्थासारखे प्रकार सुरू झाले. दुष्काळा- 
नंतर शेजारच्या प्रान्तांतील जे व्राह्मण समाज महा- 
राष्ट्रांत स्थायिक झाले त्यांनीं आपल्या वरोबर त्या त्या 
प्रांतांतील चालीरीति आणल्या. त्यामुळें येथील त्राह्मण- 
समाज विघटित होऊन पोटजातींची वाढ झाली. 
उदाहरणाथ, त्रिणुळ आणि अमीर या पोटजाती, चाली- 
रीति आणि ग्रामण्यामुळें अस्तित्वांत आल्या असाव्यात, 


वस्तुतः तिरगुळ हे मूळचे कृष्णयजुवेदी तेत्तिरीय 
शाखेचे सत्तगोदाकांठचे तेळंगी ब्राह्मण, कांहीं देवी 


आपत्तीमुळे उद्रमरणासाटीं महाराष्ट्रात आले. आणि 
पानमळ्यांवर उपज्ञीविका करूं लागले. तेव्हां इतर 
शाखीयांनीं मत्सरानें हे तिरगुळ पानांवरील किडे मारतात 
असा पुकारा करून यांच्याशी अन्नव्यवहार वज्ये केला 
वस्तुतः कृष्णयजुरवेदी तेत्तिरीय शाखेचे ब्राह्मण महारा- 
द्रात फार पुरातन काळापासून म्हणजे सातव!हनापासून 
स्थायिक झालेले आढळून येतात. परंतु नवागत- 


-€4 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ळू (% ह्म्व्ये, ळा 


न््< (अमृतमहोत्सवी, 
९& स. वर्ष 


“शो 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


यादव-कालीन महाराष्ट्र्‌ - त्राह्मषण समाज 


तैत्तिरीय किंबा तिरगुळ यांच्यामुळे एकाच शाखेत दोन 
पोटजाती ।र्नर्माण झाल्या, अश्याच प्रकारें मत्सरामुळें 
गोवर्घन म्हणजे गोळख, भट्ट-प्रभु, क्रमवन्त, पत्रे, 
अमीर इत्यादि पोटजाती ।नेर्माण होऊन ब्राह्मण समा- 
जांत तट पडले. अद्का रीतीनें प्रदेडामूलक, आहारमूळ्क 
आचारमूलक अथवा ग्रामण्यमूलक अक्षा भिन्न भिन्न 
कारणांमुळे पोटजाती अस्तित्वांत आल्या, यादवकालीं 
यांपेक्ती वरींच कारणें अस्तित्वांत नसल्यानें या पोट- 
जातींचा इतिहास फार जुना नाहीं. या पोटजाती 
आपली परंपरा प्राचीन आहे असें सांगत असतात. 
परंतु वेदशञाखांवर आधारटेल्या व अतिप्राचीन गण- 
लेल्या पोटजातींना देखील प्राचीन इतिहास नाहीं. 
वेदशाखांत भेद पूर्वी होते हें खरें असलें तरी या भेदांना 
स्वतंत्र पोटजातोंचें स्वरूप इतर पोटजातींप्रमणेंच 
यादवोत्तर काळांत आलें. चित्तपावन, कऱ्हाडे या पोट- 
जातींचे स्वरूप यांहून निराळेंच आहे. वेदश्ाखांच्या 
दृष्टीने पाहिल्यास देडास्थ, क्रग्वेदी आणि य। जाती 
यांच्यामध्ये कांहींच अन्तर नाहीं. परतु, प्रदेश, 
आज!र अथवा उपासना यांच्या मेदांमळें या पोट- 
जातींना वेगळेपणा आळा. या वेगळेपणाबाबत ज्या 
पोराणिक दंतकथा आहेत त्या निंदा्ब्यंजक असल्याने 
सदोष वाटतात. ज्या ग्रंथांत या कथा आल्या आहेत 
त्यांच्या कालासंत्रेथानेंहि निश्चववात्मक विधान करतां 
येत नाहीं. उदाह्रणार्थ, स्कंधपुराणांतील एका कर्थेत 
परशुरामाने चोदा प्रेतांना जिवंत करून त्यांना ब्राह्मण- 
घर्मी शिकविला आणि प्रायश्वितासाठीं लागणाऱ्या 
ब्राह्मणांची नड भागविली. या चौदा गोत्नी त्राह्मणां- 
पासून चित्तपावन जातीचा उद्य झाला असें म्हटलें 
आहे. अशारीतीने चितेपासन पावन झाले ते चित्तपावन 
अशी चित्तपावनांची उत्पत्ति सांगण्यांत येते. ही कथा 
उघड उघड निंदाव्यंजक आहे. अद्या प्रकारच्या कथां- 
ना कितपत प्रमाण मानावे हा प्रश्नच आहे. अशाच 
प्रकारची कथा अमिरासंवंधघींहि आढी आहे. 

या प्रकारच्या ब्रिपर्यस्त समजुती रूढ करण्यांत 
वरील सारख्या पौराणिक ग्रंथांनी जसा हातभार लावला 
त्याचप्रमाणे व्रत्तोसाठी भांडणाऱ्या मिक्षुकांनींहि त्यांत 
आग घेतलेला आहे, हा प्रकार यादवकाळांत आढळत 
नाहीं. त्याचें कारणहि उघडच आहे. ज्या राजांनीं 
ब्राह्मणांना वर्षासन किंवा अग्रहारादि इनाम जमिनी 


अनुक्रमणिका 


देऊन त्यांचा योगक्षेम चालविला. ज्यांनीं आपल्या 
दान-शासनांत त्यांच्या सबंधी आदराचे उद्गार काढले 
त्यांच्या अमदानींत अद्शा प्रकारच्या विपयेस्त समजुतींना 
अथवा उच्च-नीच कल्पनांना थारा मिळणें दाक्य तरी 
आहे काय १ हेमाद्रि-बोपदवांसारखे पंडित ब्र'ह्मणां- 
संत्रधानें विपर्यस्त उद्गार काढीत नाहींत हें स्वाभाविकच 
आहे. परंतु, चक्रघरासारखे महानुभावपंथप्रवेतक आणि 
ब्राह्मणांचे पक्षपाती नसलेले महंत त्र'ह्मणांसंबंधाने अनुदार 
उद्गार काढीत नाहींत हें लक्षांत ठेवण्यासारखे आहे 

हातुभाव ग्रंथांतील विवेचन 

आतांपयेन्त झालेल्या यादवकालीन महानुभाव 
ग्रंथावरून फक्त क-हाडे आणि कण्व या दोनच पोट- 
जातींचा उछ्लेच़ आढळतो. परंतु, त्या निर'ळ्या पोट- 
जाती होत्या असें दिसत नाहों. कऱ्हाड ब्र ह्णांचीं 
नोंबे इ. स. च्या सातत्या दातकापासूनच्या दान पत्रांत 
अढळतात. शकते ५२० च्या पाली त!म्रपटांत सातारा 
जिल्ह्यांत क-हाटक विषयांत मारद्वाजगोती व'सुदेवमद्ट 
या ब्राह्मणांस एक गांब अग्रहार दिल्याचा उल्लेख आहे 
तसेंच राष्रकूट दन्तिदर्गाच्या सन ७५३ च्या स'मनगड' 
ताम्रयटांत नारायणभ'दध नांवाच्या त्र'ह्मणाचा करहाट- 
कचा रहिवाशी - करहाटकव।सिनः - असा उल्लेख 
आला आहे. हा ब्राह्मण क्रग्वेदाचा अभ्यासक असून 
वेदवेदांगांत निपुण होता असेहि या लेखांत म्हटलें 
आहे. क-हाडचे ब्राह्मण सातव्या दातकापासून प्रदशा- 
भेदाने प्रसिद्ध होते असं अनुमान यावरून निघतें. 
करहाटक भागांतील ब्राह्मणांना दानशासनांतून क-हाट- 
कचे रहिवाशी अर्थात्‌ प्रदेशवराचक म्हणून प्रसिद्धी 
मिळाली. त्यामुळे महानुभावपंथ संस्थापक नक्रधर- 
स्वामींनीं आपले आजेगुरु चक्रपाणि राऊळ यांची 
चरितञ्रविषयक माहिती देतांना * फळेठाणीं क-हाड्या 
व्राह्मणांचां घरो अवतारु स्वीकारिला' असे सांगि> 
तळे आहे. वस्तुतः चक्रवरांनीं आपले गुरू गुण्डम 
राऊळ यांची चरित्रात्मक माहिती ' देतांना कण्व ब्र ह्म- 
णांचां घरीं अवतारू स्वीकारिळा? असे ज्या प्रमाणे 
सांगितळें आहे त्याचप्रमाणे कऱ्हाडे ब्राह्मणांचे घरीं 
याचे ऐवजीं त्यांना क्रग्बेदी ब्राह्मणाचे घरीं असे सांगतां 
आळे असतें. परंतु, पूर्वीपासूनच कऱ्हाडे ब्राह्मण 
आपल्या प्रदेशवाचक नांवाने प्रसिद्ध होते म्हणून त्यांच 
नांवाचा त्यांनीं उव केला आहे. 


१९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 
ह 
न 
अ्त्पत्ट> 
3 नवभारत 
टच धि ७५ 

*९*< अमृतमहोत्सवी, 

र 


७४ पक. तप > 
र ७१७१-०८ क र 
पट 


कि. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभार्‌त 


वस्तुततः चक्रवरस्वामी अथवा त्यांचे नागदेवा- 
चार्य़रीसारवे शिष्य याचें भ्रमण सत्रंध महाराष्ट्रभर 
होते. वर रामठेकपासून खालीं नान्देडपर्यन्त त्यांनीं 
प्रवास करून आपल्या पंथ-प्रचाराचे कार्य केळे. शेंकडों 
लोकांच्या भेटी-गांठीं घेतल्या, त्यांत ब्राह्मणच जास्त 
होते. असे असतांना प्रदेश, आचार, उपासना, व्यव- 
साय आणि ग्रामण्य यांमुळे सुमारें चाळीस पोट- 
जातींचा बुजबुजाट जो आज दृष्टीस पडतो, त्यांपेक्ती 
थोड्यांचे तरी उछ्छेव ळीळाचरित्रादि यादवसमकालीन 
महानुभाव ग्रंथांत सांपडावयास हवें होते, परंतु तसा 
कांहीं प्रकार दिसत नाहीं. फक्त कऱ्हाडे त्राह्मणांचाच 
प्रदेशामूलक भेद उल्ेखिळेला आढळतो. ज्ञानेश्वरादि 
संतांच्या वाड्ययांतहि पोटजातींचे उछेख आढळत 
नाहींत. त्याचें कारण अर्थात्‌ उघड असेच आहे. तें 
म्हणजे यादवांच्या कालांत पोटजाती अस्तित्वांतच 
नव्हत्या. 
कऱ्हाडे ब्राह्मणांचा जो उछेव आढळतो तो पोट- 
जातींचा वाचक नसून प्रदेरावाचक आहे असे म. म. 
काणे याचेंहि मत आहे. ते म्हणतात, प्राचीन दान- 
पत्रांत जेव्हां जेव्हां दान घेणाऱ्या ब्राह्मणाचे करहाट- 
विषय वास्तव्य म्हणून उल्लेख येतात त्यावेळीं तो उछेख 
पोटाजातीचा सूचक आहे असें मानूं नये. कारण करहाटक 
ब्राह्मणांप्रम।णेंच करहाटक निंगम-ब्यापारी संघ आणि 
करहटक पाघण्ड तसेंच आयभुवनकर-लोखडाचे व्यापारी 
यांचेहि उल्छेख भरह्‌तस्तूपासारख्या प्राचीन लेखांत 
आढळतात. म. म. काणे यांचे वरील मत कऱ्हाडे 
पोटजातीच्या दृष्टीने सयुक्तिक वाट्ते. तथापि, या वाव- 
तींत एक गोष्ट लक्षांत घेण्यासारवी आहे. ती ही कां, 
कांहीं प्राचीन ळेवांत करहाटक त्राह्मणहि त्र्खेदी होते 
असं म्हटळें आहे, आजहि कऱ्हाडे हे सगळे क्र्ग्वेदी 
शाकळ शाखेचे आहेत. तेव्हां हल्लींच्या कऱ्हाडे त्राह्म- 
चि त पूवज होते कीं काय १ कदाचित्‌ या भागांतील 
ब्राह्मण राजाश्रप मिळाल्यानंतर आपली मूळ भूमि 
सोडून अग्रहार अवा इनाम गांबीं गेल्यावर आपल्या 
र्‍ 2 पुष्कळ त्राह्मण 
कुटुंबाची गांवावरून जो आडनांवें पडलीं आहेत उदा- 
हरणार्थ, नासिककर, पुणतांबेकर, पैठणकर, अमळेनर- 
कर; तींहि करहाटक प्रमाणेच मूळ भूमीची निदशक 


२० 


अनुक्रमणिका 


आहेत. या आडनांवांना पुढें जसे कायम स्वरूप येतें 
आणि पिढ्यान्‌पिढ्या तीं कुटेंबे त्यांच नांवांनी ओळ- 
खली जातात तसाच प्रकार कऱ्हाड्यांच्या बाबतींत जाळा 
असावा, शिवाय करहाट हा प्रान्त फार प्राचीन काला- 
पासून प्रसिद्ध होता असें दिसते. महाभारतांतहि त्याचा 
उल्लेख आला आहे. तेव्हां अज्ा प्रसिद्ध प्रान्तांतीळ 
ब्राह्मण कोंकण, पुणे, अहमदनगर, कोल्हापुर इत्यादि 
भागांत राजाश्रयाच्या निमित्ताने स्थायिक झाल्यावर 
आपल्य़ा मायभूमीस न विसरतां तिचे नांब आडनांवा- 
प्रमाणें आपल्या नांवाच्या मागे लावीत असत, यांतूनच 
पुढें कऱ्हाड्यांची पोटजात उदयास आली असावी. 
कै. वि. का. राजवाडे यांनीं शके १२०० नंतर दक्षिण 
कोंकणांत शिलाहारांच्या राजवटींत कऱ्हाडे उदयास 
आले असें म्हटलें आहे. वरील इतिहास लक्षांत घेतां 
आणि चालुक्य, राष्ट्रकूट कालांतील करहाटक ब्राह्मणांचे 
अनेक उल्लेख ध्यानांत घेतल्यानंतर राजवाडे यांचे 
मत टिकत नाहीं. 

करहाटक व्राह्मणांप्रमाणेंचे गोवधन आणि सहवासी 
या दोन प्रादेशिक ब्राह्मणांचे उठेल प्राचीन शिलाळेब्ांत 
आढळतात; परंतु, कऱ्हाड्यांना राजाश्रय मिळाल्याने 
त्यांचे उल्ले ख दानपत्रांत जेव ढे आढळतात. 
तेवढें सहवासी किंवा गोवर्धन यांचे आढळत 
ना हीं त. सातवाहनांच्या शिलाले खांत प्रथम 
गोवर्धन व्राह्मणांचा उछेब्न आढळतो. नाशीकच्या 
सभोवतालच्या प्रदेशास गोवधंन असे नांव होतें असे 
या निंदैशावरून वाटते, या प्रदेशा-नांवावरून गोवर्धन 
असे त्या प्रान्तांतील व्राह्मणाचे नांव पडलें, शहरांत 
सपति नहपान याचा जांवई उषवदात यानें एक लक्ष 
व्राह्मणांना भोजन दिलें असं नाशीक येथील मिरच्मी 
शिलाळेखांत म्हटळें आहे. यावरून नाशीक जिल्ह्यांत या 
ब्राह्मणांची बरीच मोठी वसाहत होती असे दिसतें. 
सातवाहनानन्तर या ब्राह्मणांना राजाश्रय न मिळा- 
त्यानं ते मागे पडळें असावेत. कारण, त्यानंतर दाके 
५२० च्या एका बोरगांव ताम्रपटांत फक्त एका 
काश्येपगोत्री गोवधन ब्राह्मणाचा उछेख आढळतो. 
त्यापुढे एकदांहि _गोवधनाचा उल्लेख दानक्यासनांत 
मिळत नाहीं. तथापि, त्यांची वस्ती महाराष्ट्रांत होती. 
कारण, यादवांच्या पडत्या कालांत बिंबयादवाचें- 
रामदवाच्या मुळाचे उत्तर कोंकणांत राज्य असतां 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ण्&्‌ क ह्म्व्ये, क 


न (अमृतमहोत्सवी, 
९& स. वर्ष 


क अ * 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


याद्व-कालीन महाराष्ट्र -- ब्राह्मण समाज 


चांगुण[वाई नांवाच्या गोवधन शाखीय सर्वाधिकारी 
वृत्येशी स्त्रीचा उछेव कागदपत्रांत आढळतो. या 
वाईपासून यादवाचे राजपुरोहित पुरुषोत्तमपंत कावळे 
यांना विंत्र राजाने एक लक्ष रुपये देऊन वृत्ति मिळवून 
दिली. यानतर मात्र गोवधनांचे वृत्तीसाठीं इतर 
शास्त्रीयांबरोबर तंटेबखेडे सुरू झाले. त्यामुळें ग्रामण्यें 
उद्भधवलीं. आणि गोवर्धनांना गोळस्र हें निंदाब्यंजक 
नांव मिळाळें, बस्तुतः त्यांत गोवधनाचा थोडा सुद्धां 
दोष नाहों; इतर ब्राह्मणांची आगळीक आहे. 

सहवासी त्राह्मणांना गोवर्धनांप्रमागे ग्रामण्याची 
झळ लागलेली दिसत नाहीं. या ब्राहाणांचा उल्लेख 
वीरभोजंदेव शिलाहाराच्या शके १११२ च्या कोल्हापुर 
येथील दानपत्रांत आढळतो. यांत दान घेणाऱ्या त्राह्मणां- 
पेकी सहवासी आदित्यभट हा एक ब्राह्मण आहे. 
बाकीचे घैसास आडनांवाचे दोन ब्राह्मण आहेत. 
याशिवाय, शके १०७० च्या शिलाहार हरपालदेव याच्या 
रांजाली लेखांत सह्वासी ब्राह्मण विष्णु उपाध्याय याचें 
नांव मिळंत. यावरून कोल्हापुर भागांप्रमाणेंच कोंक 


णांत सोपाऱ्याजवळ अकराव्या शतकांत सहवासी 
ब्राह्मणांची वस्ती होती असें म्हणावयास हरकत नाहीं. 
श्री. महादेवशास्त्री द्विकर यांनीं आपल्या पुस्तकांत 
देशस्थ सहवासी त्राह्मण हे मूळचे कर्नाटकांतळे, टिपु- 
सुलतानाच्या वेळीं महाराष्ट्रांत आले; अस सांगितले 
आहे. परंतु वरील दानपत्रांतीलळ उछेबांवरून त्यांचे 
मत वस्तुस्थितिनिद्शक आहे असें वाटत नाहीं. 


आतांपर्यन्त व्राह्मणांतील शाखाभेद आणि त्यांच्या 
गोत्रांचे महत्त्व, अग्रहारादि दानांमुळें त्याचें होणार 
स्थलान्तर, त्यामुळें प्रदेशभेदाला मिळालेले स्थान, 
तथापि, समकालीन राजांचे आश्रय आणि हेमाद्रिव 
अपराके यांसारख्या धर्मशास्त्रकारांच्या वचनामुळें 
निरनिराळ्या शाखांत होणारें लयन आणि अन्नव्यवहार 
यांच विवेचन वर करण्यांत आलें आहे. चित्तपावन 
आणि कुडाळदेशकर तसेच पंचगौड आणि पंचद्रावीड 
यांच्या परस्परसंबंधाचा इतिहासहि बराच उद्बोधक 
असा आहे. तो विषय पुढील लेखांसाठीं राखलेला वरा, 


--पपण्णाणाया ला 


क ४१, हि. (1 
इग्रजा एवव्या खसजून घ्यावा 

“ आमचें नक्ीव अनुकूल होईल, तेव्हां आम्हास 
विद्या लागणार नाहीं, जें चिंतू तें मिळेल, ही समजूत 
विसरावी. असें मागें कधीं झालें नाहीं, व पुढेही 
होणार नाहीं. पुराणातल्या गोष्टी पुराणांत ठेवाव्या. 
भलतेच अर्थ मर्ख पुराणिक असतात ते करितात, व 
भलतीच समजूत पाडितात, 

याजकरिता सांप्रत इंग्रजींत ज्या ज्या विद्या, भूगोल, 
खगोळ, राजनीति इत्यादि आहेत त्यांचा विचार 
करावा ब त्यांतील समजुती करून घ्याव्यात म्हणजे 
तुम्हास फार संतोष होईल. असें केल्याशिवाय लोकांस 
कोणतेही कार्य नीट करतां येणार नाहीं. सरकारनें 
लोकांस मोठीं कामे दिलीं तर ते अनथ व जुलूम 
करतील, लांच खातील, डोल करतील वब लोकांचें 
कल्याणार्थ झटावयाचें नाहींत, यांचे प्रत्यंतर सांप्रत 
जे लोक रोजगारावर आहेत त्याजकडे पाहिळें म्हणजे 
मिळेल. 


लोकहितवादी - शतपत्रे. 


२९ 


अनुक्रमणिका 


सढूयुणांची सावत्रिकता 

सद्‌गुण सार्वत्रिक झाळे पाहिजेत अशी आमची 
इच्छा आहे, अपरिग्रहरूपी रत्नाचा प्रत्येकाला लाभ 
मिळाला पाहिजे. आजच्या ग्रहस्थांत अपरिग्रह 
मुळींच नाहीं, त्यांना सदेव चिंताच चिंता. निश्चित 
जीवन नाहीं. ज्या वतींना निश्चित जीवन प्राप्त होते 
तेहि इतरांच्या परिग्रहावर. आमच्या राज्यांत कोणी 
परिग्रह करणार नाहीं आणि कोणी मिक्षाहि माग- 
णार नाहीं, प्रत्येक परिश्रम करील, ही अपरिग्रहाची 
शक्ति आम्ही प्रकट करूं इच्छितो. 


- विनोवा 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
धर 9९ ९ त 
«्& मित्र 22 0 


४? र 
टि 


न्< ६अमृतमहोत्सवी कय 
“स. वर्ष 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


आ. रा. ना. गद्रे 


प्रा. शि. म. परांजपे-वाड्मय आणि कत 


मनोवाग्ठेखक्रतिभी राष्ट्रमोक्षनिरूपकः | परांजपेकुलोत्पन्नः शिवरामो5मिवाद्यते ॥। 

“काळांत बहुतकरून राजकीय विप्रयरावरच विद्रेष चर्चा येत असते, ह्या राजकीय विष्रयासंत्रंधाने आपल्या 
हृलींच्या देशास्थितीकडे लक्ष देऊन पाहिलें असतां कोणाटाहि असें आढळून येइल कीं, आपल्या सगळ्या राजकीय 
विषयांमध्ये राऊनि्ठा आणि खदेशभक्ति हीं दोन मुख्य अंगें आहेत...सत्याची किंमत फार मोटी आहे आणि 
स॒त्यावर कितीहि संकटे आढीं तरी अखेरीस सत्याचाच विजय व्हावयाचा, ही गोष्ट ठरलेली असल्यामुळें राज- 
निष्ठापूवक आणि देदभकितपूर्वक सत्यस्थित निदडीनाचा मार्ग आग्ही स्वीकारलेला आहे; व आमच्या लेखां- 
मधून ह्याच तीन गोष्टींना नेहमी प्राधान्य दिेळें असते. ” -- का. नि. भाग ७ वा, हृदय़ाविष्करण 

6 सारांश, आपल्यापाशी चांगळीं हत्यारें नव्हतीं, किंवा आपण कवायती कंपू तयार करून लहू लागलों, 
म्हणून आपले हे पराजय झाले, ही कारणमं.मांसा बिलकुल चुकीची आहे. हे आपले पराभव आपल्य़ा नैतिक 
सअघःपातान घडवून आणलळे आहेत. आपला 'घर्म, आपला देश, आपलें स्वातञ्य, आपले राज्य, आपलें 
ऐक्य, आपलें बंधुत्व या गोष्टी ज्यांना प्राणापेक्षांहि प्रिय होतात, त्या लोकांनाच लढायांतून विजय मिळतात, 
त्यांचींच राज्ये प्रस्थापित होतात आणि त्यांचींच स्वातेश्ये कायम टिकतात. २? 

"णा मराखल्यांच्या लढायांचा इतिहास, प्रस्तावना, पा. १३ 

गल्या ग्रेथर्चेनला दिक्षण हे सवे प्रकारांनी चांगळेच असलें पाहिजे. पण त्यांतल्या त्यांत व्याकरण 

न्याय आणि अलकार वा शास्त्रांची जोड असणें विशेषच जरूर आहे. व्याकरणशास्त्रांमे शब्द संदर होतील 
न्यायशासतराने विचार सुंदर होतील; आणि अलेकारद्ास्त्राने ते विचार संदर रीतीनें मांडतां येतील, ” 


“ण साहित्यसंग्रह, भाग ३ रा, पा. ३२ 


“घम ही संस्था गुलमगिरीसाठीं नाहो. मोक्ष हे धर्मा 


-- धमैकल्पनांचा परिणाम. 
शिवरामपत परांजपे निवटल्याला समारे अठ्ठावीस 
वर्षे झालीं. या काळांत भारतांत अनेक महत्त्वपूर्ण 
घडामोडी झाल्या, स्वातंत्यप्रप्तीलाहि दहा वर्षे झी 
प्रांजप्यांच्या हयातीत आणि नंतरच्या काळांत सम- 
काळीनांत उत्पन्न झालेलीं मतमतांतरे आतां कांही 
सम'णात इतेहासजमा झाल्यासारखीं आहेत. सध्यां 
वाळर!त असलेल्या पिढीटा-विशेषत पुण्याव हेरच्या- 
परांजेप्यांना प्रव्यक्ष पाहण्याची संधि मिळाली असण्या 


संस्कारांचे लेणे 


असें दुहेरी असते. शिवरामर्पतांना आजोबा आणि 
वडीळ यांच्याकडून चित्र, मूत आणि संगीत या 
कलांची देणगी जन्मतः लाभली. मानवी जीवन समृद्ध 
आणि सवागीण वरण्यासाठीं विद्वज्ञेच्या जोडीला 
कलांच्या अम्यासाने निर्माण होणारी रसिकता लागते 
मातेकडून श्रद्धा त्यांना मिळाली, महानभावित्व आणि 


1तिम फळ होय. आणि मोक्ष म्हणज स्वतंत्रताच. ” 


संस्कारांचे स्वरूप आनुर्वणिक आणि शेक्षणिक : 


सया सभव नाहां, तयामळ काळाच्या दरतेमळें त्याच्या 
वाड्ययाचा आणि त्यांच्यावरील टीकेचा मळ मनाने 
अभ्यास करणे संगवनीय आहे. तज्ञा अभ्या 
हाने त्यांच्या वाड्ययाविषयी आणि कतृत्वाविषयी कांहीं 
निष्कर्ष बहुतांशी नि;पक्षपातीपणाने निष्पन्न होतील 


रर 


अनुक्रमणिका 


शारीरिक देगणेपणा हींहि त्यांच्या बावतोंत आनुवंशिक 
होतीं, “ कांहीं गुण सोन्याचा आणि कांहीं सोनारावा ” 
या म्हणीप्रमाणे जन्मजात गुणसंपदेच्या जोडीला 
शिक्षणाचे उत्तम संस्कार करणार गुरु लाभण्याचे भाग्य 
पराजप्यांच्या वास्याला आलें विष्णुशास्त्री चिपळूण 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
|” ध्‌ ी रं 
प्रळ्श्स् 
- नवभारत 
*हलट्ली ७५ ने 
न्ट« टि अमृतमहोत्सवी 


£ 


९ > / 
पक. वष ण व व 
'स्कर्त 7 र 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


क 


के. प्रा. शि, म, परांजपे - वाडय़य़ आणि कतृत्व 


कर, वा. शि. आपटे, गोपाळराव आगरकर, बळवंत- 
राव टिळक, यांच्यासारखे आपापल्या विपयांपुरतें 
शिकवून समाधान न मानणारे व्यापक दृष्टीचे आणि 
विज्ाल ध्येयाचे शिक्षक त्यांना मिळ!ळे. यांच्या शिक- 
वणीचा सख्ोल, चिरंतन परिणाम परांजप्यांच्या संस्कार- 
क्षम मनावर झाला. संस्कृतच्या जोडीला इतिहास 
तकशास्त्र, पाश्चात्य वाड्यय़ यांचे विपुल वाचन जिज्ञासु 
वाचक या नात्याने त्यांनीं केळे. संस्कृतांतीळ काव्यनाट- 
कादि गद्यप्रंथ, मुख्य दर्शने; यांच्या जोडीला पाश्ात्यां- 
च्या नवीन अद्रयावत्‌ सवोगोण ज्ञानाची जोड देऊन 
त्यांनी आपली बुद्धि ज्ञानविज्ञानपूत केळी. विद्या- 
पीठांच्या परीक्षांत संस्कृत विषयांत अग्रमान 
पटकाविला. पण एवढेंच करून त्यांचे समाधान 
झालें नाहीं. पांडिर्‍याच्या पोटीं येणारा रुक्षपणा 
त्यांच्या ठिकाणीं ओब्रधालाहि आढळत नाहीं. 
एम्‌. ए. पयेतचें शिक्षण सैपविण्याला त्यांना लाग- 
लेल्या एका तपांत पुढील कार्याची अमाप तयारी त्यांनी 
केली. पाश्च्व राष्ट्रांचे इतिहास, विज्ञान, धमे, तर्क, 
याश्चाच्त्वपोरस्त्य वाळमाय यांचा तोळनिक अभ्यास कर- 
ण्यांत यापेक्री वराच काळ त्यांनी वेचिळा. या सर्वांचा 
संकलित परिणाम म्हणजे स्वातंत्र्यप्रम, पारतंत्र्याची 
नवीड, या भात्ना विवेकाच्या अधिषठ्ठानावर त्यांच्या 
ठिक्राणों दृढमूळ झाल्या. डॉ. भांडारकरांनी शिष्यप्रेमाने 
सरकारी कॉलेजांत प्राध्यापक होण्याचा दिलेला सल्ला 
त्यांना मानत्रला नाहो. विष्णुशास्त्री, आगरकर, टिळक 
या पिढोंतल्या पुरुषांचा त्याग परांजप्यांच्या मनांत 
पूर्ण भरला होता. अर्थात्‌ १८९५ मध्ये परांजप्यांच्या 
सायेजनिक जीवनाचा आरंभ म्हणज योगायोग नसून 
देशहितबुद्धीने, निष्ठापूवेक, त्यागवुद्धीने रोंवळेळी कार्या- 
रंभीची मुहूतमेड होय. प्रतिमा, पांडित्य यांच्या 
सुशींत त्यांची राष्ट्रनिठठा ओतळेळी होती आणि या 
राष्ट्रनिठ्ठेतून त्यांचें भावनामय शुद्ध स्वातंत्र्यप्रेम निर्माण 
झालें होते आणि या स्वातंत्र्याच्या प्राप्तीसाठी वाणी, 
लेखणी झिजवून देहदंड सोसण्याची त्यांनी तयारी 
केली होती. पदवीधर म्हणून साथवेजनिक जीवनांत पदा- 
पंग करणांरे परांजपे प्रतिभा, पांडित्य, भावना 
रसिकता, स्वातंत्र्यप्रेम आणि त्यागजुद्धि यांचें घड्विध 
दर्शन होतें असं म्हणण्याने अतिशयोक्ति होणार नाहीं 
परतंत्र देशांतोळ पांडित्य देदासेवेसाठीं राबविण्याचा 


चिपळूणकर, टिळक आगरकरांचा कित्ता परांजप्यांनी 
गिरविला. 
कतेत्वाचा आरंभ आणि * काळ ? 

महाराष्ट्र कोळेजांत दोन वषे केलेल्या अध्यापनामुळें 
“त्यांच्या नांवामागे ' प्राथ्यापक ' हीं अक्षेरे कायमची 
लागलीं. देवळांतील प्रवचनांत त्यांना स्वतःला आणि 
श्रोत्यांनाहि परांजप्यांच्या अलोकिक वक्‍्तृत्वाचा 
साक्षात्कार झाला, हीं देवळांतील प्रवचनें स्वातंत्र्यदवतेचे 
उद्गान करणारीं होऊं लागलीं आणि त्यांतून भारतीय 
स्वातंत्याचा पुरस्कार आणि गुलामगिरीचा तिरस्कार 
व्यक्त होऊं लागला. वाच सुमारास महाराष्ट्रांत 
दुष्काळ पडला, रेण्डचा खून झाला, लो. टिळकांनी 
गणपति आणि शिवाजी उत्सव सुरूं केळे. दुष्काळ- 
निवारण समितीचे चिटणीस, उत्सवांतील वक्‍ते या 
नात्याने काढडेल्या दोर्‍्यांत उत्तम प्रचारक आणि 
स्वातंत्र्याचे भाट म्हणून परांजये जनतेच्या डोळ्यांत 
भरले, तर सरकारी अधिकाऱ्यांच्या डोळ्यांत सलळले. 
१८९७ मध्ये लो. टिळकांना शिक्षा झाल्यावर सर्वत्र 
दाकअुकाट आणि भीति यांनीं वातावरण कोंदलें होते. 
अक्का आणीत्राणीच्या वेळीं, क्रवार २५ माचे 
१८९८ या दिवक्षीं | काळास आरंभ झाला. पहिल्या- 
चे अंकांतीलळ अग्रळेखांत काळाचा व्यापक अथ स्पष्ट 
करून माझा “ काळ ? परकोय राजवटीचा काळ होईल 
अशी इर्ण्या सूचित केळी आहे. 

तसेंच “ सर्वे यस्थ वशादगात्‌ स्मृतिपथ कालाय 
तस्मे नमः? या लेवारंभींच्या अवतरणांतील चवथ्या 
ओळोचे रहस्य पटते. लो. टिळकांचा “ केसरी ' तर 
आपला “* काळ ? असा गुरूवर मात करण्याचा रसिक 
पंडिती अमिनित्रेशा नांवांत शोधणे अगदींच अनाठायी 
ठरणार नाहीं |] ' केसरी'ची गजेनाकर्त्यास तुरुंगांत 
टाकून बंद केल्यावर असे अनेक केसरी जन्मास घाल- 
णाऱ्या ' काळा 'स परांजप्यांनीं जन्म द्यावा यांत त्यांचा 
निभेयपणा, धडाडी आणि समयज्ञता दिसून येते. त्या 
काळांत महाराष्ट्रोय आणि पुढें लवकरच अख्निळ भारतीय 
नेता होणाऱ-य। नरकसरोस तुरुगांत टाऊन ब्रिटिश राज- 

विरुद्ध असंतोष निर्माण करण्याचें काम थांबेळ अशी 
कल्पना करणाऱ्या नोकरशाहीस * काळां'तीळ “ काळ? 
नांबाच्या पहिल्याच अग्रळेखानें धक्का दिळा, “ स्वातं- 
ञ्यार्थ घडपडणाऱ्या गुलाम राष्ट्रांतील अनेक लखकांनीं 


रड 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"7 4 
अ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


टं 


नवभारत 


आणि वक्य्यांनीं केलेल्या स्फूतेदायक वाक्‍्पाटवाचे 
मनोवेधक इतिहास प्रसिद्ध आहेत. परंतु मराठी भाषेंत 
अवघ्या दहा वर्षांत शिवरामपंतांनी केलेल्या पद्धतीची 
कामगिरी अन्य कोणी तकशा प्रकारे तडीस नेल्याचे 
उदाहरण मिळणें दुरापास्त आहे. ” ( का. नि. नि. 
भाग २१ ला, पोतदार, पा. ८ ) त्यांचे दुसरें साप्ताहिक 
* स्वराज्य ' याची सुरुवातहि लोकमान्यांच्या म्‌त्यू- 
नंतर गुरुवार, १२ ऑगस्ट १९२० या दिवशीं झाली 
होती ही गोष्ट येथें नमूद करणें अवऱ्य आहे. 

वर्तमानपत्राचा खप हें जर त्याच्या लोकप्रियतेचे 
गमक मानिलें तर शिवरामपेतांच्या ' काळा *नें चांग- 
लीच लोकप्रियता मिळविली होती हें निश्चित. 'काळा”- 
च्या अंकांच्या एकूण खपाचा आंकडा आठवड्यास 
बावीस हजारांपर्यंत गेला होता. ही गोष्ट पन्नास वर्षी- 
पूर्वीची आहे, हें ध्यानीं धरल्यास विस्मय वाटल्या- 
बांचून राहणार नाहीं. तसेंच परांजप्यांच्या लेखणीची 
अद्‌भुत मोहिनी तत्काळीन वाचकावर केवढी मोठी 
होती हेंहि पटेल, आजच्या सारखी पदस्चा पैसा टाकून 
वर्तमानपत्र वाचण्याची गोडी त्या काळांत फारशी 
नव्हती ही गोष्ट लक्षांत ठेविल्यास परांजप्यांच्या 
असाघारण लेग्वनकामगिरीचे महत्त्व उलगडेल. 
स्वातंत्र्याचे उद्भान 

लोकांच्या मनांत स्वातंत्र्याची स्पृहा आणि प्रीति 
निर्माण करणे हें परांजप्यांचें मुख्य उद्दिष्ट. पारतंत्र्याची 
चीड वेण्यासाठीं ब्रिटिश राजवटीविरुद्ध असंतोष 
निर्माण करणें हें त्यांच्या मुख्य उद्दिशचे उपांग होय. 
या मुख्य-गोण उद्दिष्टांच्या प्रतिपादनासाठी त्यांनीं देशी 
परदेशी इतिहास; भारत, चीन, दक्षिण आपफ्रिकादि 
देशांवरील पाश्चात्त्यांचीं आक्रमणे; दुष्काळ, उपासमार 
बेकारी यांची ब्रिटिश राजवटीतील चित्रणे; धार्मिक, 
सामाजिक, शेक्षणिक सुधारणांचा पुरस्कार करून स्वकीयां. 
चा अभिमान जागत करणारी विचारसरणी आणि पोरा- 
के कोर्पनिक कथा या साहित्याचा लेखांसाठी 
व य डी शिवाय पर्वत, नद्या, डोंगरी 
किले, निसग श्री इत्यादींचा, इतकेच नरे. 

शि नातत्र्या'चे प्रति- 

पाढन करण्यासाठी _उपयोग केला आहे. राजकीय 
परिस्थितीसुळ कां होइना, या प्रतिभावंताची प्रतिभा 
एकारली होती. प्रचलित राजकारण हाच एक विषय 


तिचा झाला होता. स्वातंत्र्य-पारतंत्र्य याच वरिभापरे- 
मध्ये ती विचार करूं राकत होती.” (का. नि. नि. 
भाग ९ वा, पा. १५, प्रा. जोग). “ ४11618 
ंट॥0०781108 18 11855, ॥ 8 णि 
१०0७ ७188” या वचनाने ते पारतंत्र्यांतीळ 
श्ञानानें टॅटेलस राजासारखी होणारी दूरवस्था वणून 
सांगतात. त्यांची स्वातंत्र्याची तळमळ इतिहासवूत 
होती. तिला आर्थिक समतेच्या विचारांचे पाठवळ 
होतें. “ देद्यांत संपत्ति नाहीं म्हणून देवा मिकार 
होऊं दाकतो किवा देशांत संर्पात्त असूनहि तिची 
योग्य वांटणी झालेली नसली म्हणजे देश भिकार 
होतो. ” ( का. नि. नि भाग १ टा, गरीबांची 
उपासमार ), “ दुपारी पोट भरलें तर रात्रीं कसे 
भरेल हा विचार त्याला कधी सोडीत नाहीं. ..- 
पण हा विचार जसजसा वाढत जातो तसतशी 
मनुष्याच्या अंगच्या क्रूरपणाची, निदैयपणार्‍ची, आणि 
लब्राडपणाची कमाळ होऊन जाते ह्या दूरदर्शीप्रमाणें 
मनुष्याच्या पोटांत संचय करण्याची बुद्धि उत्पन्न होते. 
आणि ही बुद्धि संपत्तीच्या दुरुपयोगाल्या पुष्कळ अंशीं 
कारणीभूत होते. ( कित्ता, भांग १ ला, संपत्तीचा दुरु- 
पय्नोग ). ही विचारसरणी केवळ भूतद्थेतून उत्पन्न 
झाली होती असें म्हणणे म्हणजे परांजप्यांच्या पा्याच्य 
विद्याव्यासंगाकडे दुर्टक्ष करण्यासारखे आहे. शिवाय 
अद्ययावतू साम्यवादी समता परांजप्यांच्या लेखांत' 
शोधणें म्हणजे काटविपर्यासाचा दोष पदरीं घेणें होय. 
तरी पण यासारखे विचार परांजप्यांच्या इतर ऐतिहा- 
सिक लेखांतहि जुन्या घटनांचा नवीन अन्वयार्थ 
लावतांना ज्याअर्थी आढळतात त्याअर्थी त्यांत 
नवीन विचारांची प्रेरणा होती हें सत्यान्वेपी टीका- 
कारास नाकारतां येणार नाहीं. 
भाषावेभव आणि कल्पनाविलास 

स्वातंत्र्यस्परहेचा प्रचार चोफेर धुमधडाक्याने कर- 
तांना परांजप्यांनी विविध वाडययीन युक्‍त्यप्रयुक्त्यांचा 
विपुल उपयोग केळा, या ठिकाणी त्यांच्या संस्कृत भाषे- 
च्या सखोळ अभ्यासाचा त्यांना भरपूर उपयोग करता 
आला. व्यंजना, वक्रोक्ति, उपरोध, उपहास हीं त्यांचीं 
कालानुरूप उपयोगी पडणारी प्रभावी अस्त्रे ! सरळ 
बोलण्याची चोरी असल्यामुळे ब्रिटिश राजवटीचे दोष 
दाखवितांन| त्यांनी वक्रोक्तीचा भरपूर उपयोग केला, 


3-4 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... १. ७ 
५ /६४ ब का 
ह त्क्फ्व्ण्त्ल> दं 
र 4५ 
ह (८ 
%8”नवभारत भ 
शन रि ७५ ७ > 
«(<< अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


के. प्रा. शि, म. परांजपे - वाड्यय आणि कतृत्ब 


पारतंत्र्याविषयीं बेसुमार चीड, त्वेष, तिरस्कार अत्यंत 
कडवटपणे व्यक्त करूनहि त्यांच्या लेखाची समाति 
दुदंम्य आक्यावादांत झालेटी आढळते. याचें 
कारण त्यांची आस्तिक्‍्य बुद्धि आणि श्रद्धाळु मन 
यांत सांपडतें. स्वतःचा जन्मदिन हा सुतकदिन मान- 
णाऱ्या स्विफ्ट्शीं परांजप्यांसारख्या अंतर्वाह्य आशा- 
वादी, स्वातंत्र्याकांक्षी आत्म्याची तुलना करणें गैर 
आहे. स्विफ्टूचा उपरोध निराशेने काळवंडलेला, तर 
परांजप्यांचा आद्याबादाने रसरसलेला ! 
त्यांच्या वक्रोक्तीचे शास्त्र राज्यकते आणि नादान खकीय 
अशा उभयतांवर उगारलेळें होते. नादान स्वामिमान- 
शून्य ग्रंथकार कवींविषयीं त्यांचे उद्गार पाहाः “' कोण- 
ताहि गुलाम नारसिंहाची गोष्ट लिहूं हाकणार नाहीं. 
परंतु तीच दृष्टि दामाजीपंत आणि सेना न्हावी यांच्या 
गोष्टींकडे वळवा म्हणजे आपल्या दृष्टीला काय दिसतें ! 
ह्या गोष्टीं ज्यांनी रचिल्या, किंवा त्या खऱ्या घडल्या 
असल्या तर त्या ज्यांना मान्य झाल्या, त्यांच्या गुलाम- 
गिरीची छ!या यांमध्ये स्पष्ट दिसत आहे, मुसल्मानां- 
च्या गुळामगिरींत राबत असलेल्या कवींच्या, ग्रंथ- 
कारांच्या आणि साघुसंतांच्या लेखणींतून असल्या 
गुल[म देवाशिवाय दुसरें चित्र निघणे शाक्‍यच 
नव्हतें. ” (जसे लोक तसे त्यांचे देव). '* धर्म हा मूळ 
देवानें अदराक्त वायक्रामुळें आणि अज्ञानी भटमभिक्षुक 
यांचा वेळ जाण्याकरितां केळेला आहे. ” “ अर्वाचीन 
उपयुक्त धर्मशास्त्रांत खून हा गुन्हाच नाहीं असें नाहीं. 
पण तो केव्हां होतो यावद्दल मात्र सूक्म विचार केला 
पाहिजे. फक्त एकच मनुष्य मारला, तर तो खून होतो! 
राजरोसपणा न पत्करतां किंवा जाहीरनामे छापून ती गोष्ट 
प्रसिद्ध न करतां एखाद्याला चोरून मारळें तर तो खून 
होतो. अतिदाय सुधारलेल्या साधनांचा आणि हत्यारांचा 
उपयोग न करतां कोयती, पहार, कुऱ्हाड, सोटे, दगड 
वंगेरे रानटी उपायांनी जर एखाद्याचा प्राण घेतला गेला, 
तर तो खन होतो ! खून ओळखण्याचे असे हे बारीकसारीक 
भेद आहेत. थोड्या पैज्ासाठीं किंवा एखाद्या लहानशा 
इस्टेटीसाठीं एख्वाद्याला मारले, तर तोहि खून होतो. 
हीं ठिकाणें वर्ज्ये करून बाकीच्या ठिकाणीं अली- 
कडच्या उपयुक्त धमंशास्त्राने खुनाची पूर्ण संमति 
दिली असल्याचें हलळींच्या प्रतिष्ठित लोकांच्या धृत्ती- 
वरून दिसत आहे,? (अर्जुनाचा वेडेपणा), “साम्राज्य 


न, भा. २५ 


अनुक्रमणिका 


हां देव, कोणताहि न्याय किंवा अन्याय करून त्या 
साम्राज्याचा प्रसार करणें हें पुण्य आणि इतरांनीं स्वदेश - 
भक्तीने प्रेरित होऊन आतिदाय प्रिय अजया स्वदेशाच्या 
संरक्षणासाठी त्या प्रचाराच्या आड येणें हें पाप, अक्शी 
आजकालची स्थिति आहे. ” “ रक्ताचे डाग, फार 
झालें तर साबण लावूनु धुतले म्हणजे जातात, एवढी 
साधी रसायनदास्त्रांतील गोष्ट अर्जुनाला माहीत 
नसावी हें लजञास्पद आहे. ” (अर्जुनाचा वेडेपणा). 
6 ॥]] ]्लर्1॥188 0 १180186 छाया] 10 
86९61 018 111182 11811. ” या. मॅक्वेथ- 
मधील पंक्तीवरून ही कल्पना तर सुचळी नसेलना | 
“पूर्वी इंग्रज लोक हिंदुस्थानांत आले तेव्हां त्यांची भाषा 
नेटिवांना समजत नव्हती, म्हणून नेटिव त्यांच्यापाशी 
पश्‍्वीवरील मोक्ष म्हणजे थोड्या पगाराची आणि 
पुष्कळ त्रासाची नोकरी मागण्यासाठी गेळे असतां कोणी 
दुभाष्या मनुष्य लागत असे. ” “ ईश्वर विभु आणि 
नित्य आहे.? 'एका खडी फोडणाराचची गोष्ट, 'विषासाठीं 
कंठशोष,' 'दगडी कोळसा, 'एक पुराणांतरींची नवीन 
सांपडळेली गोष्ट, भरुवाची गोष्ट खोटी आहे, 'सगळेच 
नरसू ! इत्यादि सवे लेण आमूलाग्र वक्रोक्ति आणि 
उपरोध यांनी भरलेळे आहेत. वानगीदाखल येथें 
कांहों उतारे सादर केळे आहेत. 

“ माझी मराठी भाषा कुठल्याहि विषयाचें वाहन 
होऊं शकतें ' हा विष्णुशास्त्र्यांनीं निबेधमालेनें कृतींत 
आणिलेला विचार परांजप्यांनी अधिक खरा करून 
दाखविला, संस्कृतांतीळ 'छेषपूण रचना, कल्पनाविलास, 
रूपके, अलंकार आणि लयबद्ध रचना यांचा मोठ्या 
आत्मविश्वासाने उपयोग करून मराठीला प्रोढत्व, 
अ्थगांभीर्य, स्चनासोष्टत्व आणि खानदानीपणा यांचा 
लाभ परांजप्यांनी करून दिला. शिवाजीचे पुण्पाह- 
बाचन या लेखांत वेणीसंहारांतील “ चत्वारो वयमृ- 
त्विजः * इ. 'छोकांतीलं रणयज्ञाचे रूपक शिवाजीला 
कसे तंतोतंत लावून दाखविळें आहे पाहा; 
“ शिवाजी हा त्या यज्ञातील यजमान आणि त्याची 
भवानी तरवार ही यजमानपत्नी होय. सर्व महाराष्ट्र 
देश हें त्या यज्ञाचें स्थंडिल व्हावयाचे होतं. श्रीसमथे 
रामदास आणि श्रीसाधुवय तुकारामबुवा हे त्या रणयज्ञाचे 
कर्म निदोष कसें चाळवावें, ह्याविषयी उपदेश करणारे 
व्हावयाचे होते. त्या रणयज्ञाच्या होमकुंडांतून निघणाऱ्या 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


९. ४.७ 
५/ ९ त 
%_ :४व्ण्त्क. वय 
(३४ <<) 
खा 288”नवभारत छे रश 
क्य थि ७५" च ३६ 
ऱ्ि 


न अमृतमहोत्सवी >२७ 
प. वषे 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


ज्जरालांमध्ये हिंदुस्थानचे दुःख, दारिद्य आणि पारतंत्र्य 
यांचें हवन करावयाचें होते, आणि हिंदुस्थान देशाचे 
ख्ातंतर्य हे फळ यज्ञभोक्ता आणि यज्ञस्वरूपी जो नारायण 
त्याच्यापासून सर्वे हिंदुस्थानकरितां संपादन करून 
घ्यावयाचे होते.” “ एखाद्या निर्घुण राजाप्रमाणे 
सूये आपल्या हजारों करांनी प्रथ्वीवरील लोकांचें 
जीवन आकर्षेण करून घेण्याला उद्युक्त झालेला 
असतो. '' “ हलक्या लोकांप्रमाणे ज्याची जोड्याशींच 
असण्याची योग्यता, असले रजःकणसुद्धां आपलें 
स्थान सोडून वर येऊन डोळ्य़ास त्रास देऊं लागतात.” 
(इंश्वरांची लीला अगाध आहे). “ एकूण तुमच्या कटा- 
मध्ये हे पक्षी देखील सामील आहेत ना ? अथवा त्यांत 
काय आश्चथे आहे ? स्वतंत्रतेच्या पक्षाला कोण पाहिज 
तो मदत करील ! 7 ( शिवाजीची एक रात्र), ' तुम्हां 
अहांना देखील केव्हांतरी ग्रहदशया असलीच पाहिजे. ” 
(शिवाजीची एक रात्र), “ ज्यांना पर्वत म्हणजे दगड 
आणि माती यांचा गोळा अर्से वाट्ते, त्यांच्या 
डोक्यामध्ये दगड आणि मुखामध्यें माती परमेश्वरा 
नेंच भरली असली पाहिजे. ” (माझ्या पर्वता ), 

भञत्य आणि विशाळ कल्पना खालील कांहीं 
वाक्यांत आढळतात : “ चोहोंकडे उष्णतेचा पूण 
अंमळ बरसतो, व खाली तळ व वर प्रष्भाग अशा 
रीतीने पाण्याने भरळेळे जे अनेक महासागर प्रथ्वीच्या 
पाठीवर आहेत त्यांच्याहून, म्हणजे वर तळ आणि 
खाली प्रभाग अश्या रीतीने उपडा केलेला हा 
आक्राश्यांतील उष्यतेचा महासागर ह्या भूमंडळावर 
ओतून, त्यांत आपणां सर्वांना गाडून टाकण्याचा प्रयत्न 
हा सुध करीत आहे काय, असा पाहणारालळा भास 
होत असतो. ” ( इंश्वराची लीला अगाध आहे). 
“ प्रतापगड, रायगड, तोरणा, राजगड वगेरे ठिकाणचें 
पूवकालीन राजांचें वैभव आणि स्वतंत्रतेचे सामर्थ्य 
नाशाप्रत गेळेळे पाहून त्यांची उंच उंच शिखर खिन्न 
होतात, आणि झऱ्यांच्या विशय, पाण्याच्या ल्पान 
त्याच्या डोळ्यांतील अश्रु टपटप खाळों गळत असलेले 
प्रवासी न लोकांच्या नेहमीं नजरेस पडतात. ?? 
( सह्याद्रीच्या तावडींत सांपडळेळी कल्पनाशक्ति ), 
* सह्याद्रिच्या तावडीत सांपडळेळी कल्पनाशक्ति ? 
या निर्वथांतीळ दोकराच्या विशाल महापूजेची कल्पना 
म्हणजे परांजप्यांच्या कर्पनाशक्तीने निमिळेळे नितांत 


रमणीय गद्यकाब्यच होय, विचारांची आणि रच- 
नेचीं लयवद्ध आंदोलने, कचित्‌ उपरोध, उपहास 
यांच्या मिश्रणाने मोठी खुमासदार वनल्याची 
उदाह्रगेंहि सापडतात, “ लोकांच्या ख्विशांत जेव्हां 
पेसे येतात तेव्हां ते घामाने भिजून येतात. परंतु 


'जेव्हां ते बादशाहाच्या खजिन्यांत जातात तेव्हां रक्ताने 


ओले होऊन जातात ” ( दिछीचे तख्त आणि भाऊ- 
साहेबांचा घण), त्याचप्रमाणे “ व्छॅकहोल ” या नित्रेंघांत 
परांजप्यांनी भोतिक शास्त्रांच्या अभ्यासाविषयी आस्था 
न बाळगून आम्ही रूढींचीं कुंपणे आपल्याभोबतीं उभी 
केल्याबद्दल स्वकोयांना दोष दिला आहे. “ आम्ही 
सगळ्यांत पहिळे गुलाम ! परकीयांनी येऊन पहिल्यासे 
आपलें पश्चिमात्य राज्य स्थापन करून ज्या प्रदेशाला 
पावन केळे तो आमचा गोव्याचा प्रदेश होय. हिंदु- 
स्थानच्या गुळामगिरीच्या रांगेत अप्रभागीपणाचा मान 
आम्हांला ! हिंदुस्थानांतील सर्व गुलाम एकत्र बसून 
गुलामगिरीचे वेदोक्त मंत्र म्हणण्याचा प्रसंग आल्यास 
* श्रीमन्महा ? म्हणून सुरुवात करण्याचा अधिकार 
आमचा ! ( उच्च पर्वताच्या उच्च शिखरावर ), 

“ दिछीचें तख्त आणि भाऊपाहेबांचा घण ' या 
नित्रंधांतील श्रीवथेनाहून देशावर आलिल्या भट घरा- 
ण्याच्या स्थितींत पडलेला फरक सदाशिवराव भाऊंच्या 
उदाहरणाने तुलनेने स्पष्ट केला आहे. हा लेख १९०१ 
मधला आहे. तात्यासाहेच केळकरांच्या * संस्कृत 
विद्येचे पुनरुज्जीवन ? या १९१०-११ सालच्या लेख- 
माळेत रॅ. परांजप्यांचे वणन केळे आहे. या दोन 
वर्णनांतील साम्य उछेवनीय आहे. ( समग्र केळकर, 
खंड ११, पा. २२-२४ ). “ यांचे घराणें वेदिकांचे 
असून खुद त्यांचे वडील कोकणपट्टींतील उत्कृ दग- 
ग्रंथी त्राह्मणांत मोडत असत; आणि या चिरंजीवांची 
अल्पबयांत दिसून वेणारी वुद्धिमत्ता पाहून त्यांनीदि 
द्शग्रंथी व्राह्मण व्हावें अज्ली त्यांच्या वडिलांची इच्छा 
होती असें म्हणतात, पण देवाचा संकल्य कांही वेग- 
ळाच होता, कोकणांत राहून वेदाभ्यासाकडेच ते लागते- 
त्यांच्या पायांना देशाची वाट न सांपडती किंवा त्यांना 
हातीं धरण्यास घोंडोपंत कन्यीसारखा आधुनिक विद्वान. 
न मिळतां-तर ' रघुनाथा'स पंत ही पदवी न लाभता 
भट्ट ही पदवी लाभली असती; इंग्लंडांत कॅम नदी- 
कोंठच्या केळेजच्या बोडिंगांत * साईन थीटा, कास 


२६ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


कै. प्रा. शि. म. परांजपे - वाड्य़ाय आणि कतृत्व 


थीटा या शब्दांचा पाठ तोंडांतून निघण्याऐवजीं 
सुडीं गांवामधील एका लहानशा घराच्या परसांतील 
आवारांत नारळी पोफळींना रहाटगाडग्याचें पाणी 
लावीत वेदांतील त्रज्नचांच्या जटपाठांचीं व घन-पाठांचीं 
त्याचीं आवर्तने चालती. ? 

परंपरा किंवा प्रगति ! 

* त्यांची राजकीय क्रांतीची कल्पना ही परंपरेच्या 
अभिमा'नानें भरलेली होती हें लक्षांत न घेऊन चालत 
नाहीं. तेव्हां एकंदरीने विचार करतां असें वाटते कीं, 
शिवरामपंत हे वृत्तीनं आणि विचाराने परंपरावादी 
होते असें म्हटल्यास त्यांचेवर अन्याय होणार नाहीं. 
शिवरामपंतांची बुद्धिमत्ता आणि विद्वत्ता या वादांतीत 
वस्तु आहेत. त्यांचा बुद्धिवाद हा त्यांच्या भावना- 
शील्तेपेक्षां प्ळ होता काय, जो थोडाफार बुद्धिवाद 
त्यांनी दाखविला असल तो सवंकष स्वरूपाचा होता 
काय, याचा अत्यंत तटस्थ वृत्तीने विचार होणें आव- 
इयक आहे, आणि तसा विचार करूं लागल्यानंतर या 
प्रश्नांचे ठाम अस्तिपक्षीं उत्तर देणे कटीण आहे. ” 
( प्रा, देशपांडे, आधुनिक मराठी वाड्य़याचा इतिहास, 
भाग १९ ला, पा, २४३-२४४ ), या मतार्‍चा रोख 
सामाजिक, धार्मिक सुधारणांच्या बाबतींत परांजपे परं- 
परेला मानणारे होते असा आहे. हें मत चित्य असून 
त्याचा थोडा व्यापक आणि ऐतिहासिक दृष्टीनें विचार 
होणें अगत्याचे आहे, “ मूल प्रकृति म्हणजे भारतीय 
आर्वत्व ” न सोडण्याचा संकल्प भारतीय बुद्धिवाद्यांचे 
अग्रणी आगरकर यांनी * सुधार काढण्याचा हेतु ? 
या पहिल्या अग्रळेसयांत केला आहे. शिवाय प्रा, देश- 
पांड्यांनी “ दुदेंवानें चिपळूणकर हे प्रगतिवादाचे 
विरोधक होते अशी आवई उठवून देण्यांत आली 
आहे. शास्त्रीबोबांचे लेस म्हणजे जुन्याची सरसहा 
तरफदारी अक्कीं एंकान्तिक विधानेंहि केलीं गेलीं 
आहेत. ती आवई जशी खोटी, तशीं हीं विधानेंहि खोटीं, 
आहेत. ” (आ. म.वा. इ. पा. १५५) अशा शब्दांत 
चिपळूणकरांना प्रगतिवादी ठरविलें आहे. टिळकांना मात्र 
त्यांनी परंपरावादी ठरविलें आहे. वरील तिघांशींहि 
परांजप्यांचा शिष्यसंबंध होता. यावरून त्यांची मते 
परांजप्यांनी सर्वथैब स्वीकारली होती. असें मला 
सुळींच सुचवावयाचें नाहीं. टिळकांनीं बिचार प्रगति 
वादी असूनहि धोरण म्हणून जुन्याची तरफदारी केली 


अनुक्रमणिका 


परांजप्यांनी सुधारकांचा उपहास केला, सुधारणांचा 
नव्हे; ही गोष्ट त्यांचे निबंध साक्षेपाने अभ्यासणाऱ्यास 
पटल्यावांचून राहणार नाहीं. “ अल्पवयांत आया 
झालेल्या मुली आणि ब्रह्मचर्याश्रमाबरोवरच ग्रहस्था- 
श्रमामध्ये पाऊल टाकलेले बाप, धर्माची ओळख विसर- 
लेले क्रत्विज, कापसाच्या गादीवर बसलेले राजे 
आणि आपल्या राजाचें अहित चिंतणाऱ्या प्रजा, 
सरकारी पगारांनी हातपाय बांधलेले विद्वान्‌ लोक आणि 
अज्ञानाने हातपाय बांधळेळे अशिक्षित लोक, अकाली 
पडणारा पाऊस आणि जन्मास येणारी संतति, अल्पा- 
युरी प्रजा, पाण्यावांचून डोळे, जोरावांचून मनगटे, 
सुंदीवांचून छात्या, बुद्धीबांचून डोकीं, चपळपणावांचून 
पाय व साहसावांचून मनें, अद्या प्रकारचे उद्वेगजनक 
आणि डोळ्यांतून टिंपे ओढून काढणारे देखावें आपल्या- 
मध्ये पदोपदी दृष्टीस पडतात ” (ब्लॅक होल), हे वाक्य 
आगरकरांच्या लेखणीतून उतरल्यासारखें तिखट आहे, 
“ हा सुधारक लागोपाठ आज तेरा वर्षे सामाजिक 
परिषदांमध्ये निरनिराळ्या विषयांवर बोल्त आला 
आहे. पण यानें सुधारणेची असुक एक गोष्ट 
केळी, असा आळ धर्माभिमानी लोकसुद्धा याच्या- 
वर घालण्याला घजणार नाहींत. ... ळे, ठे, मी 
स्वत:करितां मुळींच भांडत नाहीं. आमच्या घरीं 
माझ्या वडीळ मामांच्या पुतणीची काकी आहे 
तिनें मळा अजून पुनाविबाहाची परवानगी दिली नाहीं 
सत्रब मी आपल्यासाठी भांडत नाहीं. माझं भांडण 
तत्त्वासाठी आहे, व्यक्तीसाठी नाहीं. (स्वयंवर व संकुल 
युद्ध ). “ राष्ट्रीय स्वातंत्र्याच्या आड आपले जातिभेद 
येत असतील तर अश्वत्थाम्याप्रमाणे ' इये सा जातिः 
परित्यक्ता ' असं आपण म्हटलें पाहिजे. ” १९२०८ 
च्या टिळकजयंतीनिमित्त भाषण. 

परंपरेत टिकाऊ आणि टाकाऊ असें दोन भाग 
असतात. त्यांतील पहिल्याला धम, नीति असं, आणि 
दुसरीला रूढी असं अभिधान स्थूलमानाने देतां येईल. 
शिवाय परक्यांचें राज्य नाहीसे करून राजकीय मोक्षावर 
सवे लक्ष एकाकार केळ म्हणजे घोरण म्हणून सामाजिक 
धार्मिक सुघारणांकडे तितकेसे लक्ष पोचवितां येत नाहीं. 
परांजप्यांनी घरगुती आणि सावंजनिक जीवनांत 
रूढीचा अंगीकार केल्याचीं उदाहरणे उपलब्ध नाहींत, 
शिवाय ब्राह्म स्वरूप कायम ठेवून अंतरंगांत क्रांति 


७ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


"7 ह.“ 
डे र १ डर 1 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


करणे ही सुवारणा करण्याची मान्य पद्धत आहे. 
“ आधुनिक भारतां'तीळ हें विचार या दृष्टीने विचार- 
णीप आहेत. “ तात्पव, सामाजिक, धार्मिक व राज- 
कीय संस्थांचे मूळ बाह्य स्वरूप कायम ठेवून त्याच्या 
अंतरंगांत क्रांति घडवून आणण्याची एक सुधारणा- 
वृत्ति व सुधारणाप्रद्रत्ति जगाच्या इतिहासांत आढळतें 
व ही वृत्ति त्रिटिश लोकांतहि व हिंदु लोकांतहि अनेक 
वर्षांच्या परंपरेने रुजलेली आहे. श्रीकृष्ण, शंकराचार्य 
व भागवतधमायर साधुसंत यांनी या वृत्तीचाच अवलंब 
केळा व हिंदुसमाजांत फेळाव केला आणि लो, टिळक 
आणि महात्मा गांधी यांनी याच वृत्तीचा अवलंब 
सामाजिक, धार्मिक व आर्थिक वात्रतींत करून 
परकोय सत्तेविरुद्ध चाळू असलेळें राष्ट्रीय क्रांतीचे 
कार्ये आधुनिक भारताच्या इतिहासांत नेटास 
छाविळें. हिंदुस्थान परतंत्र असल्यामुळें व आपल्या 
संस्कृतींत सवोगीण क्रांति घडून येणें अवश्‍य असलें, 
तरी तें कार्य राष्ट्रीय स्वातंत्र्य प्राप्त होईपर्यंत अशक्य 
असल्यामुळें केवळ राजकीय वात्र सोडिल्यास इतर 
सुधारणांच्या कार्यात ही वृत्ति व पद्धति अवलंबणे 
त्यांस आव्यक व इष्ट वाटलें. लो, टिळक व महात्मा 
गांधी यांच्या राजकीय क्रांतिवादाचा आणि सामाजिक, 
धार्मिक अथवा आर्थिक क्षेत्रांतील नेमस्त वृत्तीचा 
उलगडा असा होऊं शकतो; व त्याचें खरें समन व 
कारण हेच आहे. राजकीयेतर सुधारणांस विरोध हे 
त्यांचे खरें कारण नव्हे, असें आमचे मत आहे, ” 
( आवृत्ति दुसरी, पा. ५२२-५२३ 3 

तात्पय, परांजये विचाराने प्रगतिवादी असले तरी 
त्यांनी राजकोय मोक्षाचे ध्येय प्रसुर्व म्हणून स्वीका- 
रिळें असल्यामुळें त्याचाच केवळ सर्वतोपरी प्रचार 
केळा, राजकीय मोक्षाच्या ध्येय्रांत विध्न निर्माण कर- 
णारे केवळ बोलघेवडे सुधारक त्यांच्या उपरोधउपहा- 
साचा विषय झाले तर त्यांत नवल नाहीं. अद्या श्ब्द- 
क उमारकामुळ सुधारणेचे पाऊड पुढें न पाडतां राज- 
कीय ध्येयापासून लोकांचें लक्ष तात्पुरते उडण्याचा 
धोका त्यांना स्पष्ट दिसत होता, 
क्रांतिनिष्ठ अनुयायी 

निष्ठावैत प्रचारक आणि अनुयायी ही परांजप्यांची 
भूमिका ! १९२० पयत लो, टिळकांचे आणि नंतर 
२९ पर्यंत म. गांधींचे अनुयायी, या त्यांच्या दोन 


भूमिक्रांत तमः * प्रकाशवत्‌ भेद आढळतो ? असे म्हण- 
णारा लोकमान्यानुयायी वर्ग महाराष्ट्रांत आहे. आपण 
लो. टिळकांचे शिष्य असल्याची कघुली परांजप्यांनी 
कैक वेळां दिली आहे क़िंत्रहुना टिळकांच्या “ लोक- 
मान्थे * पदवीचा आरंभ “लोकमान्य आणि राजमान्य? 
या लेखापासून झाला. 

परांजप्यांची मनोवुद्धि क्रांतिनिष्ठ आणि निर्भय 
होती. “ रणावीण स्वातंत्र्य कोणा मिळाळें ? यांतील 
“ रण > शब्दाचा नेहमीचा मान्य अर्थ घेऊन सगास्त्र 
क्रांतीला उत्तेजन देण्यासाठीं त्यांनीं स्वपर इतिहासां- 
तील स्फूर्तिप्रद दाखले मोठ्या हिरीरीने आपल्या निवं- 
घांत दिले, परंतु लो, टिळकांची या संत्रंथींची साव'धा- 
नता उत्तरोत्तर त्यांना पटल्याचीं चिन्हें त्यांच्या लेख- 
नांत स्पष्ट दिसतात. म. गांधींच्या महाराष्ट्रीय अनु- 
यायांत ते आघाडीवर राहिले याचे कारण त्यांची क्रांति- 
निष्ठा आणि निभेय वृत्ति. अहिंसक-शांततापूण-असह- 
कारी लढ्यांत त्यांस नवीन चैतन्य दिसू लागळें आणि 
राष्ट्रीय सभेप्रमाणे त्यांनोंहि धोरण म्हणून या लढ्यांत 
सर्वस्व ओतलें, यांत ते तत्त्वभ्र्ट आणि पक्षभ्रष्ट झाले 
असें म्हणणारे म्हणोत ब्रिचारे ! लो. टिळकांच्या 
राजकारणाची घुरा ज्याप्रमाणें म. गांधींनी सुसंगत 
आणि न्याय्य रीतीने घेतळी त्याचप्रमागे लो. 
टिळकांच्या अनुयायांवेकीं कांहींनी त्यांच्या पश्चात्‌ 
म. गांधीच अनुयावित्व पत्करणे हा नियत ऐतिहासिक 
विकासक्रमच होय. '* पण त्यांच्या ( लो. ठिळकांच्या ) 
निधनानंतर त्यांच्या राजकारणांतील 'उत्साह? म. गांधींना 
येऊन मिळाला; आणि * सावघगिरी ' तेवढी उत्साहा- 
चें खोबरें टाकून केळकरपक्षांत उरली ! त्यांच्या ह्या- 
तींत ज्या उत्साही लोकांनी आपल्या अंतःकरणांत 
क्रांतिव्रत्तीची वाढ व जोपासना केली होती, ते लोक 
म. गांधींच्या निःशस्त्र क्रांतिवादांत सामील झाले; 
आणि ज्यांनी सावधगिरी जवळ ठेवून आंतील क्रांति- 
इत्ति गमावली, ते अवेळी राष्ट्राला व राष्ट्रतभेला साव- 
घगिरीचा मंत्र उपदेशीत देशांत वाढणाऱ्या क्रांतिवादार 
पासून अलग झालें. ” ( आधुनिक भारत, पा, ३९१,) 
कला १९०५ | मध्ये ' काळां 'तील स्फुटांत 

3981४0 1068181108? या शब्दाचा अ 


स्पष्ट करून तसा प्रकार आपल्याला शक्‍य व पथ्य 
आहे असें त्यांनीं म्हटळे आहे, कलकत्ता 


कॉग्रेसनंतर 
र्ट 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका करवत काना 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ग, 


%& जळरशिर 22 ० 


.. 
टो 


द्वारा प्राज्ञषमाठशाळामंडळ, वाई 


के. प्रा. शि. म. परांजपे - वाड्य़य आणि कतृत्व 


ता. १९ सप्टेंबरला ( १९२० ) राष्ट्रीय पक्षाची म्हणजे 
टिळकांच्या अनुयायांची सरदारग्रहांत सभा भरली. 
€ त्यांत ज्या वात्रीने  रूहोल्युशान ' जवळ येईल, ती 
बाब आधीं हातीं घ्यावी) असेच त्यांनीं आपे मत 
म्हणून सांगितले होतें 
यावरून परांजप्यांच्या क्रांतिनिष्ठेतून त्यांच्या गांधी- 
युगांतील अनत्याचारी असहकार आणि कायदेभंग, 
करबंदो यावरील निष्ठेचा उगम होणें क्रमप्राप्त होतें. 
: स्वराज्या तीळ कांही अवतरणांवरून याची चांगली 
कल्पना येते. “ अत्याचार आणि अनत्याचार या 
दोन्ही तत्तांच्या मुळाशीं एक प्रचंड क्ति आहे, ही 
गोष्ट म. गांधींनी ओळखली होती ... ... या अनत्या- 
ऱवाराच्या चळवळीने म. गांधीं हिंदुस्थानांतील लोकांच्या 
हातांत एक सामर्थ्य आणून देत होते. ... हे महाराष्ट्रास 
तील प्रतिष्ठित अत्याचारी गेल्य़ा दीड वर्षांत अल्या- 
न्चाराचा गुप्त आणि उघड उपहास करण्याचें सोडून 
- देऊन म. गांधींच्या मदतीला आळे असते, तर म 
गांधीचा आणि हिंदुस्थान देशाचा बराच कायेभाग 
सुलभ झाळा असता, ” सख. नि. नि. पा, १२०, 
परांजप्यांच्या लेषनांतील वक्रोक्तीचे तेज ' काळो”- 
त्तरकालळीन लेखनांत आढळत नाहों असाहि एक 
आक्षेप घेण्यांत येतो. पण याला पुरावा नाहीं. 'स्वरा- 
ज्यातील आणि * साहित्यसंग्रहांतीळ महाराष्ट्रांतील 
प्रतिष्ठित अत्याचारी, अधनाशे समुत्पक्ने सर्वे त्यजति 
पंडितः ! एक पुराणांतरींची नवीन सांपडलेली गोष्ट 
मदनदहन, नबी सृष्टि, भासाची भवितव्यता यांसार- 
ख्या क्रित्येक्तांत उपरोध, उपहास, कल्पनाविलास यांची 
पूर्वीशतकीच विपुल पखरण कोणालाहि स्पष्ट दिसल. 
वाणी, लेस्णी यांचा देशसेवेसाठीं उपयोग करणारे 
परांजपे कृतींत-देहदंड सोसण्यांत कधीं मागे घेणारे 
- नव्हते. १९०८ साळचा एकोणीस महिन्यांचा दीघे 
कारावास आणि मुळशी सल्याग्रहांतील साठीच्या 


सुमाराचा सहा महिन्यांचा कारावास ही गोष्ट सिद्ध 
करण्यास समर्थ आहेत. गांधीयुगांत उघड बोलण्याची 
वेळ आली हें ओळखून वक्रोकिति, उपरोध वांचा त्यांनी 
बहुतांश्रीं त्याग केला. शिवाय ते उत्तम, निर्गव, 
निष्ठावंत, करारी प्रचार अनुवाबी होते हें सत्य लक्षांत 
ठेविल्यास त्यांचे वाडमय आणि कतृत्व समसमान आहेत 
असा निर्वाळा द्यावा लागेल, श्री. काळेलकरांच्या शब्दांत 
अदा दुराराध्य टीकाकारांना अर्ते उत्तर देतां येईल. 
“ मनुष्याने एखादें सत्कृय केळे तर त्यांने गातकृत्य 
केळे नाहीं म्हणून तो कमी ठरतो अशी टीका केव्हांहि 
कोणावरहि करतां येईल, गाय घोडा नाही किंवा घोडा 
गाय नाहीं हाहि त्या त्या प्राण्यांचा दोष आहे असं 
म्हणतां येईल, यात्रेकरूंना त्यांच्या निजधामाचा रस्ता 
अचूकपणें द!वविणाऱ्या रस्त्यावरील मार्गदर्दाक पाटी- 
लाहि म्हणतां येईल कीं, ' तूं रस्ता दाखवितेस तर 
चाळून कां दाखवीत नाहीस १” (का. नि. नि. 
भाग १० वा, प्रस्तमुक्तांचे अभिनंदन, पा, ४) परांज- 
प्यांच्या संशोधनपर किः्येक लेखांचे स्वतंत्रपणे रस- 
ग्रहण करणें अगत्याचें आहे. त्यांत त्यांच्या बुद्धीची 
कुशाग्रता, प्रतिभाविळास, सुंदर भाषाळेळी आणि 
सूक्ष्म संशोधनपरता बैपुल्याने आढळतात. 


भारताच्या दशकापूर्वी मिळालेल्या नवीन स्वार्त- 
त्याची जपणूक करणारे निष्ठावंत संपादक आणि कार्य- 
क्त आज हवे आहेत. अश्ावेळीं परांजप्यांसारख्या 
पंडित, रसिक, इतिहासज्ञ, सत्यान्वेदी आणि स्वाथि- 
मानी, तळमळीच्या देदासबकाची उणीव भासल्वा- 
वांचून रहात नाहीं. “ विषयाचे तकंछयुद्ध प्रतिपादन, 
विषयाची उपक्रमोपसंहारादि मांडणी, भाषेची सजा- 
वट, लेखांचें तात्पये वाचकांच्या मनावर ठसविण्याची 
शेली, विषयानुरूप अलंकारांची योजना ? या गोष्टी 
त्यांच्या लेखनांत प्रकर्षाने आढळतात म्हणूनच त्यांचे 
वाड्यय़ मराठी भाषा सुंद्रीचा अमोल अलंकार आहे, 


२९ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


क, 
यात व्‌ 


अव 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


श्री. चिं. रा. बोंद्रे 


खर्चावरीलळ कर-एक टिपणी 


भारतांतील करपद्धतीची पहाणी करण्यासाठीं 
हिंदुस्थान सरकारने प्रतिद्ध ब्रिटिश अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. 
निकोलस काल्देर यांची, ते १९५ मध्ये हिंदुस्थानांत 
आले असतांना, नेमणूक केटी होती. डॉ. काल्दॉर 
यांनी आपल्या कामास १९५६ चे जानेवारीचे मध्यांत 
सुरुवात केळी व त्याच वर्षांतील मार्च अलेर आपल्या 
कामाचा अहवालहि सादर केला, उण्यापुऱ्या दहा 
आठवड्यांत एवढ्या महत्त्वपूर्ण विषयावर दिलेला हाच 
पहिला अहवाळ असावा. हा अहवाल आतां 
(गताछा] (४४ 1१९101118 ) या नांवाने प्रसिद्ध 
झाला आहे. 

यापूर्वी १९५५ चे फेब्रवारी महिन्यांत ( '७३७- 
हळ यापा 0111188101) कर चोकशी 
समितीचा अहवाल प्रसिद्ध झाला होता. असें असतांना 
इतक्या महत्त्वपूर्ण विषयावर एक वर्षांचे आंत डो. 
वाल्दोर सारख्या एकाच व्यक्तीकडून अद्यी पहाणी 
करण्याची कां गरज भासावी हें समजत नाहों. प्रत्येक 
सरकारी चौकशीत अगर पहाणींत पुढल्या पहाणीचे 
अगर चोक्लीचे ब्रीज रोबळेळे असते; परतु प्र्येक 
चौकशी ही परिपूर्ण असते असें म्हणतात हेच ह्याहि 
नावतींत स्वरे असावें. 

आजपर्यंत प्रसिद्ध झालेल्या कर विषयक अहवालटा- 
मध्ये डॉ. काल्टोरर यांचा हा अहवाळ खूपच प्रक्षोभक 
निवध आहे असें म्हणावयास हरकत नाहीं. कारण, 
सा अहवाळांत त्यांनी ज्या कर आकारणीच्या पद्धती 
शो. भारित गोली समजल्या जातील. 
"1." " आकारणीसाठी मुख्यत्वे नवीन 
पांच कर घुर्वावळे आहेत. ते म्हणजे ( १ 9 संपत्ती- 
वरील ( २ ) भटी अगर आहेर यांच्यावरीळ (३) 
( ३) सुदृळवाढीवरील ( ४ ) खर्चावरीळ आणि 
(५ ) प्राप्तीवरील मवाळ स्वरूपाचा कर. यां सर्व 
करांबाबत सूचनेंतीळ व्यय अगर खर्चावरील कर 


अनुक्रमणिका 


( 7150081 ए२७०९॥01(ए1€ "8 ) ही 
एक नवी कल्पना आहे. या अहवालाचे हें एक मुख्य 
सूत्र असून डॉक्टरसाहेबांच्या सूचनांचा हा मुख्य 
पायाच आहे. 

खर्चावरील अगर व्ययकराची डॉ. काल्दॉर यांची 
कल्पना थोडक्यांत अश्शी आहे : सध्यांच्या सुपर टॅक्स 
ऐवजी स्वर्चावर कर ब्रसवावयाचा, भोग्य वस्तूंच्या 
वापराचे व उपभोगिलेल्या सुखसोयींचे ( 3871068) 
मूल्य करून व्ययकराची आकारणी करावयाची. ही 
आकारणी करतांना वापर केलेल्या वरील गोष्टींचा तप- 
शीळ मागावयाचा नाहीं किंवा त्या कोठून मिळविल्या 
अगर त्यासाठीं कोणी पेसे भरळे अगर किंमत 
दिली हें बघावयाचे नाहीं. उदा० प्रत्रासख्र्चे दसऱ्या- 
कडून मिळाळा असला तरी तो त्या व्यक्तीनेंच खर्चे 
केला असेंच ग्रहीत घरून त्याच्या एकूण खर्चात तो 
खर्चे म्हणून घरावयाचा. मात्र करपात्र खर्च 
कोणता हे ठरवितांना, व्यापारधंद्यासाठी झालेला 
वाजवी खर्चे, वार्षिक उत्पन्न मिळविण्यासाठी भांडवल 
गुंतवणुकीवर खर्चे, विशिष्ट भांडवली खर्चे आणि 
देणग्या, आहेर, भेटी यांवरील ग्वर्च जमेत धरावयाचा 
नाहीं. तसंच नामकरण व अंत्यविधीसाठी झालेला 
खर्चे, ठरीव रकमेइतका वैद्यकीय खर्च, शारीरिक 
अपंगत्वामुळें झाळेळा स्वर्चे आणि आग, पूर, चोरी 
वगेरेमुळें झालेला खर्च हे जरूरी सूट ( ८०७५- 
हा.0ए8 एरल)01 ) म्हणून, करपात्र 
खर्चाची रक्कम ठरवितांना, बाद करावयाचे. 

कुटुंबांतील प्रत्येक घटकांनी केळला खर्च प्रथम 
एकत्र मिळवाबयाचा व नंतर प्रोढ व बालकांचे प्रमाण 
बघून दर डोई विभागणी करून प्रत्येकी ख्वर्च काढा- 
तेवाचा, यासाठीं तान्हें मूळ हा अर्धा प्रोढ समजा- 
वयाचा, १० हजार रुपयापर्यन्तचा खर्चे करमाफ ठेवून 
त्यापुढील रकमेवर वाढल्या प्रमाणांत कर आकारणी 
करावयाची, १० ते १२ हजार पर्यन्त २५ टक्के व 


३० 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... २. ७ 
५५६ ४ ब का 
ह “लश्व्ण्त्ल> दं 

र र $>4/ 

ह (८ 
%8”नवभारत भ 
शन रि ७५ ७ > 
«(<< अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


खचोवरीळ' कर- एक टिपणी 


*५० हजारापुढें किमान ३०० टक्के आकारणी करावी 
असे डॉ. मजकुरांचे मत आहे. 
वरीळ विवेचनावरून व्ययकर म्हणजे काय वाची 
सा'वारण कल्पना येईल. आतां ह्या कराची इष्टानिष्टता 
व त्याचा व्यवहारांत कितपत उपयोग करणे शक्‍य 
होईल तें पाहूं. ब्ययकराची तरफदारी करतांना सुपर- 
टॅक्त ऐवजी अक्या सवर्चावरील कराची आकारणी 
केली तर कराचा बोजा समप्रमाण पडेळ असा मुद्दा 
डॉ. साहेत्र पुढें करतात. कारण, त्यांचे मतें ह्या कराची 
आकारणी करतांना भोग्य वस्तू अगर सुखसोयींच्या 
वापरांतीळ असमानता विचारांत घेतळी जाते. म्हणज 
ज्या प्रमाणांत प्रत्येक व्यक्ति वरील गोष्टी वापरांत 
आणते त्याच प्रमाणांत तिचवर कराची आकारणी होते. 
प्रासीकराची आकारणी करतांना उत्पन्नांत किती भर 
पडते याचाच विचार होतो म्हणून सुपर टॅक्स ऐवजी 
व्ययकर जास्ती वाजवी आहे. डॉ. मजकूरांनी 
सांगितलेले ब्ययकरामागील तत्त्व जरी खरें असलें तरी 
करविषयक धोरण ठरवितांना फक्त करांचा ब्रोजा सम- 
प्रमाण असावा हेंच एकमेव प्रमाण घरून चालणार 
नाहीं. कोणताहि नत्रीन कर बसवितांना व्यक्तिगत 
शिछुक, आर्थिक विकासास उत्तेजन, आर्थिक स्त्तेचे 
केंद्रीकरण, कर चुकविण्याची प्रश्रत्ति आणि कर- 
आकारणी व वसुलीची व्यवस्था या सर्वे गोष्टींवर कसे 
व काय परिणाम होतीळ याचा विचार करूनच धोरण 
ठरविलें पाहिजे. 

__ म्हणूनच वरील सर्व बाबींवर काय परिणाम होतील 
याचा विचार करणें जरूर आहे, डॉ. काल्दोर यांचे 
मते व्ययकर बसविल्यानें शिक ठेवण्यांस उत्तेजन 
मिळेल. परन्तु भारतांत तरी सध्यांच्या परिस्थितींत ही 
दाक्यता कमी दिसते. कारण, व्ययकर हा हलछीं प्राप्ती- 
वरील कर भरणाऱ्या जादा प्र।प्ती असलेल्या गटावरच 
आकारला जावा अद्ी डॉ. साहेबांची सूचना आहे. 
सध्यां तरी सरकारला प्राप्तीवरील कराचे दर कमी करणें 
शाक्य होणार नाहीं. किंवा अप्रत्यक्ष कराचें प्रमा- 
णहि कमी करतां येणार नाहीं. हे अप्रत्यक्ष कर 
जास्ती उत्पन्न असलेल्या गटांतील लोकांना भरांवेच 
लागतात, व्ययकर बसविल्याने करांचा या लोकांवरील 
बोजा साहजिकच वाढेळ व कर भरण्याची दाक्ति मात्र 
वाढणार नाहीं. त्यामुळें ह्यांच्या शिलकींतून कर भरावे 


९ 


अनुक्रमणिका 


लागतील व शिलकींत घट पडत जाइल. सारांश व्यय- 
कर ब्रसविल्याने शिछक वाढविण्यास उत्तेजन मिळ- 
ण्याऐवजी ती घटण्याचा संभवचच जास्त दिसतो. 
व्ययकरांमुळें शिळकींत मर पडेल असें डॉ. साहेबांचे 
मत वादासाठीं ग्रहीत घरले तरी कमी उत्पन्न असले- 
ल्या व्यक्तोंच्या शिलकींत भर पडणें असंभवनीय 
आहे. डॉ. स्वतःच म्हणतात कीं, या करामुळें पुंजी- 
पतींची संपत्ति वाढण्यास मदत होईल. यावरून 
आर्थिक शक्ति केंद्रित होणेस मदत होईल असे अंनु- 
मान निघतें. थोड्या व्यक्तींच्या हातांत आर्थिक सत्तेचे 


"केंद्रीकरण होगे आपण ठरविलेल्या समाजवादी समाज 


निर्माण करण्याच्या ध्येयाला वाधक ठरेल. यावरून 
शिलक्तींत भर पडेल या डॉ. च्या मुद्द्यावरहि व्यय- 
कर बसविण्याची कल्पना ग्राह्य ठरत नाहो. 

व्ययकर बसविल्यास कर चुकविणे थांबवितां वेईल असा 
डॉ. काल्दॉर यांचा दावा आहे. हा दावा मांडतांना खर्चा- 
वरील कराची आकारणी ज्या लोकांवर होईल, त्यांचे 
व्यवहार करपात्र लोकांशीच असतील, असं डॉ. मजकुरां- 
नीं गृहीत धरळें आहे. परंतु एक गोष्ट त्यांच्या नजेरेतून 
सुटली आहे कीं, प्रयक्ष व्यवहारांत ज्यांना प्रासिकर 
भरावा लागणार नाहीं किंवा व्ययकराच्या मर्यादेत 
ज़ लोक येत नाहींत, अशांना देणग्या, आहेर अगर 
भेटी दिल्या आहेत, असे तक्त्यांत दाखवून वयक्तिक 
खर्चाची रक्कम कमी दाखवितां येईल. ब्रिनामी व्यव- 
हार हिंदुस्थानांत प्रसिद्धच आहे. तसेंच लहान-सहान 
धदेवाळे अगर छोटे व्यापारी यांच्या हिदोबांत धंद्यां- 
तीळ उत्पन्न आणि खर्चे आणि वयक्तिक उतन्न व खर्च 
असा वेगळा हिशोब ठेविला जात नाहीं. साहजिकच 
घंद्यांतीळ प्रासि जास्त दाखवून व थैद्याव्राबत खर्च 
जास्त दाखवून व्यक्तिगत स्वचे कमी दाखवितां येईल 
यावरून व्ययकर बसविल्यानें कर चुकविणें थांब्रेळ, 
असा निष्क काढणें बरोबर ठरणार नाहो. 

एवढें मात्र ग्वेरे कौ, कर आकारणीसाठीं प्राप्ति 
आणि खचे यांपैकीं खर्चाची व्याख्या जास्त चांगल्या 
तर्‍हेनें करतां येईल, परंतु व्यवहारांत प्रयक्ष खर्च किती 
झाला हें काढावयाचे असेळ तर प्रथम प्रात्ति किती 
झाली हें पहाते लागेल. त्यानंतर किती भर पडली हं 
तपासावे लागेळ आणि नंतर प्राप्ति व शिलकेंत पडळेली 
भर या दोहोंमधील फरक हाच सवर्च असे निश्चित ठर- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


*९ » खळाळ “जि 
) ८ % ढे ् 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


वितां येई, परंतु डॉ. साहेबांच्या सूचनेप्रमाणे करपात्र 
खर्चावरील कर आकारणी ठरवावयाची असेल तर इन्कम- 
टॅक्स ऑफिसरल्य प्रथम व्यक्तीचें उत्पक्न किती हे ठर- 
वून त्यांवरून त्या त्या व्यक्तीच्या राणीच्या मानाप्रमाणे 
खर्चाची रक्कम ठरवावी लागेल, म्हणजे कर-आकार- 
णीची पद्धत जास्त क्रि्ट होईल 

भारतांत एकत्र-कुटुंब-पद्धति असल्यामुळें कुटुंबांत 
न रहाणाऱ्या, कुडेवाचे घटक नसणाऱ्या परंतु कुटुंबा- 
वर अवल्वून असणाऱ्या व्यक्तीसाठींहि खर्चे करावा 
लागतो. म्हणजे करपात्र खर्च अशा फुगलेल्या खर्चावरून 
ठरविणे, व कराची आकारणी करणें दुरापास्तच होईल, 
तसेंच हल्लींच्या विकासयोजनेच्या काळांत भाववाढ 
सारखी होतच रहाणार हें ग्रहीतच घरले पाहिजे, अजा 
परिस्थितींत व्यक्तीला स्वतःचें रहाणीचे मान कायम 
ठेवण्यासाठी भोग्यवस्तु व सुखसोयी यांची जास्त 
किंमत द्यावी लागेळ, आणि जादा होणाऱ्या खर्चामुळे 
अधिक व्ययकर भरावा लागेल. यावरून हा कर बस- 
विला तर करभरणारांची दोन्हीं बाजूनी ससेहोलपट 
होइल हें स्पष्ट दिसून येतें 

सारांश डो, काल्दोर यांनी सुचविलेल्या या व्ययकरा- 

सुळे त्यांची सुचविलेले फायदे होण्याची दाक्यता आज- 
च्या परिस्थितींत दिसत नाहीं. शिळकींत भर पडणार 
नाहा; आथिक विकासास उत्तेजन मिळणार नाहीं; कर 
खुकावण थांबणार नाहीं; मात्र कराची आकारणी आणि 
कवुळी यांच्या ज्ासनांत अनेक प्रकारचे अडथळे 
निर्माण होतील; म्हणजेच आपल्या देशाला तरी त्यांची 
सूचना उपयोगी ठरणार नाहीं. डॉक्टरांनी सुचविलेल्या 
सा कर-पद्धतीवर अनेक आक्षेप घेतल गळ आहेत व 
अनक तज्जञांन टीका केल्या आहेत परतु डा. साहे 
नाच्या त्रा अभ्यासपूण सूचनेवरील त्यांनी स्वतः केलेली 
टोका यांच्याच शाब्दांत सांगण अत्यत उचित ठरेल 

मर्चालत प्राप्तीकरपद्ध ति ऐवजीं ब्ययकरपद्धति 
आमटात आणणे जास्त घोटाळ्यांचे होईलहाच या 
पहाणीचा निष्कर्ष आहे. ही पद्धति अंमलांत आण 
श्वान कर भरणारी व्यक्ति ब महसूल अधिकारी 
याच्यावर आधकच ताण पडेल, लेस णीच्या एका 
फटकार्‍्यासरशीं प्रातिकराचे गादीवर व्ययकर बसवि 
ण्याचा विच!र अराक्यच आहे. प्राप्तिकराची अंमल- 
बजावणी करण्यात आज शाभराहून अधिक वर्षीचा 


अनुभव आलेला आहे. तज्ञा तऱ्हेचा अनुभव खर्च- 
कराचे बाबतींत नाहीं आणि तसा अनुभव मिळाल्या" 
शिवाय व्यवहारांत काय काय अडचणी निर्माण होतीळ 
यांचा विश्वासपूण अंदाज करणें शक्‍य होणार नाहीं. ” 


महाराष्ट्र भाषेची वाढ 


भाषेची खरी वाढ होण्यास ती भाषा वापरणारांचचा 


व्यवहार अधिक वाढला पाहिजे, आणि स्वभाषेंत 


आपले विचार लोकांस कळवून लोकांची प्रवृत्ति किंवा 
मने फिरविण्याची जरूरही देशांतील पुढाऱ्यांस 
अधिकाधिक वाटूं लागली पाहिजे. असें जेव्हां होईल 
जव्हां विद्वान्‌ लोक अनेक शास्त्रांचे स्वमाषेत अध्य- 
यन व अध्यापन करतील, जेव्हां सामाजिक, राजकीय 
औद्योगिक आणि शास्त्रीय वाद किंवा चर्चा हरएक 
प्रसंगी व हरएक वेळीं स्वभाप्रेंत होऊं लागेल 
जेव्हां धमजाग्रति किंवा सुधारणा करण्यास स्वभाषे- 
चाच उपयोग करण्यांत येईल आणि जेऱ्हां दरबारांत, 
कचेरींत, बाजारांत, लष्करांत किंवा विद्यालयांत सर्व 
व्यवहार स्वभापरेनेंच चालेल तेव्हां स्वभाषेची खरी 
वाढ होणार | इंग्रजी राज्यांत या प्रसंगांपेकी पुष्कळ 
प्रसंग वमी झाळे आहेत. तेव्हां अर्थातच त्या मानाने 
भाषेच्या वाढीसही अडथळा येणारच. तथापि 
आमच्यापकीं सुशिक्षित वगातील लोकांनीं ओदासिन्य 
टाकून आपणांस मिळालेळे ज्ञान सामान्य जनास 
स्वभाषेच्याद्रारें शिकविणे हेंच आपलें कर्तव्य समजून 
त्याचप्रमाणे कळकळीने उद्योग करण्यास आरंभ केला 
तर गेल्या ऐशीं वप्तात झाली आहे त्यापेक्षां मराठी 


भाषेची अभिव्रृद्धि अधिक होईल अशी आम्हांस 
खात्री आहे 


-लो. टिळक 
( केसरी ता. १९ जून १९०६ ) 


रर 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका करवत काना 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


ऊर १ 
> 4 
(60302 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. सरोजिनी शोंडे 


हरिश्वंद्रपुराण--विष्णुदास नामा 


सर्वसामान्य माणसाच्या धार्मिक भावनेला अधि- 
छान मिळवून देण्याच्या प्रेरणेने मराठींतील वाड्ययाची 
निर्मिती झाली, त्यासुळें संस्कृत वाड्ायांतील तात्त्विक 
ग्रंथ, रामायण, महाभारत, भागवत व इतर आख्याने 
मराठींत आणण्याचा उपक्रम सुरू झाला. अश्या रीतीनें 
मराठींत महाभारताची रचना करणारा विष्णुदास नामा 
हा पहिला महाभारतकार होय. त्याच्या भारताच्या 
अटरा पर्वातील फक्त स्वर्गारोहणेपर्व व स्फुट काव्यां- 
पैकीं तळशीमहात्म्य हे दोनच ग्रंथ स्वतंत्ररीत्या प्रका- 
शित आहेत. बाकीचें बहुतेक काब्य अप्रकाशित व 
अज्ञात आहे. त्याच्या चरित्रविषयक व काव्यविष- 
यक असलेली उपल्ध माहिती फारच त्रोटक आहे 
राजवौंडे, य. खु. देडेपांडे, वि, ल. भावि, ह. नी. 
व डॉ. तुळपुळे यांनीं कांहीं प्रमाणांत माहिती दिलेली 
आढळते, 

विष्णुदास नाम्याच्या अप्रकाशित काव्यांपैकींच 
“ हरिश्चंद्र पुराण ? हें एक होय. या काव्याचें हस्त- 
लिखित तंजावर येथील “ सरस्वति महाल ? ग्रथालयां- 
ती& आहे. एकंदर आओंबीसंख्या ८९७ आहे. राज- 
वाड्यांनी कऱ्हाडला पाहिलेल्या ग्रंथांत ११०० 
ओंव्या असल्याचें म्हटळें आहे. हें विष्ण्दास 
नाम्याच्या नेहमींच्या पद्धतीप्रमाणे प्रसंगांत विभागलेले 
आहे. त्यांत चार प्रसग आहेत. काव्य आंबीबद्ध असून 
इतर ग्रंथांप्रमाणेंच यांतील ओंव्याहि वव्हंशीं अनियमित 
अक्षरांच्या साडेतीन चरणीं व क्वचित्‌ साडेचार चरणीं 

आहेत. 


वैदिक वाइममयांतील उल्लेख : ऐतरेय ब्राह्मण 
हरिश्वंद्राच्या सत्त्वपरीक्षेची अत्यंत उदात्त व हृदय- 
स्पर्शी अशी ही कथा आहे. हरिश्रंद्रासंत्ंघींचे उलेख 


वैदिक वाड्ययांत आढळतात; परंतु ती कथा फक्त 


त्याच्या पुत्रप्रासीसंबंधींची आहे. त्यामध्यें विश्वामित्राने 


घेतलेल्या सत्त्वपरीक्षचा नामनिदराहि नाहीं. उदा ० 


ऐतरेय त्राह्मण 

ऐ० व्राह्मणांत पुढील कथाभाग आढळतो. इक्ष्वाकु 
वंद्यांतील हरिश्वंद्राला अपत्य नव्हतें. नारद मुनीनें एकदां 
पुत्राचें महत्त्व सांगितलें. म्हणून राजानें पुत्रप्रासीसाठीं 
वरुणाची प्रार्थना केली व पुत्र जन्मतांच त्याला (बरुणाला) 
अरपेण करण्याचे वचन दिलें, परंतु पुत्र झाल्यावर 
प्रत्येक वेळीं कांहीं ना कांहों कारण सांगून वचनाप्रमाणे 
वागला नाहीं, शेवटीं तो चिलखत घालण्याएवढा 
झाल्यावर राजानें रोहिताला ( पुत्राला ) आपल्ा हेतु 
कळविला. तो ऐकून रोहित अरण्यांत निघून गेला व 
सहा वर्षे तिकडेच राहिला. शेवटीं एका गरीत्र क़्षीचा 
झुनःदोप नांवाचा पुत्र विकत घेऊन त्यानें बरुणाला 
अर्पण करण्यासाठी आणला व आपणांला वचनसुक्त 
केळे. शुनःदोपानें यज्ञाच्या वेळीं वरुणाची करुणा भाकून 
आपणाला सुक्त करून घेतलें. एवढाच कथाभाग 


वैदिक वाड्ययांत सांपडतो. 


अनेक उपाख्यानांचा विस्तृत प्रपंच असलेल्या 
व्यासकृत महाभारतांत हरिश्चेद्राचां फक्त ओझरता 
उल्लेख आढळतो. सभापवोत स्वर्गातून आलेला नारद 


क यदा ल. 3. णि क॑, कर्नाटक वड दाके 
१ स्वर्गारोहणपर्व- विनायक दादोबा पुरंदरे आणि कं. कर्नाटक सुंबई राके १८१२ 


२ एकादशी महात्म्य- सुंब 
३ वि. का. राजवाडे- भा. 
४ य. खु. देगापांडे- महानुभावीय वाडयय 


ई; गो. रा. फणसळकर; देव्हारे छा. मुंबई 
इ. सं. मं. पुणं. रके १८३३, १८२७. 


ठाके १2८१२ 


५ वि, ल. भावे- महाराष्ट्र सारस्वत, भाग १, शके १८४६, पा० २४६ ते २५२ 


६ ह. ना. नेने- महाराष्ट्र साहित्य पत्रिका 
७ डॉ. तुळपुळे- महाराष्ट्र सारस्वत पुरवणी, 


८ वि. का. राजवाडे- भा. इ. सं. म॑. रके १८३७ पुणें, 
९ सभापर्व-अ, १२ व १३, चित्रशाळा प्रेस ( मुंबई प्रत ) १९२९. 


न. भा, ५ २३३ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


1) 
4/१ * $$ ्् 
र्र र्ध 9) ३४) वट > 
%&8नवभारत तरे” 
ह रि ७५ >"१५९ 
न्ट्< हिअप्तमहोत्सवी जु कने 
"सक्ल. वर्ष 8 9 ७ 
कक १ 


क ३8 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


पांडवांना त्यांच्या पित्याचा निरोय असा सांगतो कीं, 
राजसूयवज्ञ केल्यामुळें हरिश्चन्द्राला इंद्रसमेमध्ये फार 
मानाचे स्थान प्राप्त झाळे आहे. तेव्हां तुम्हीहि राज- 
सूययज्ञ करा; एवढाच उछलेच त्यांत आलेला आहे. 
सांख्यायन श्रौतसूत्र 
सांख्यायन श्रौतसूत्रांतीले' ह्रिश्रंद्राची कथा ऐत- 
रेय ब्राह्मणांतील कथेप्रमाणेंच आहे. इक्ष्वाकु वंद्यांतील 
हरिश्चंद्र राजाला दोभर राण्या होत्या. त्याला अपत्य 
नव्हते. एकदां नारद व पवत क्रषरि त्याच्याकडे आले 
असतां, राजाने त्यांना पुत्रप्रातरीचं फळ काय म्हणून 
विचारें. ते त्यांनीं दहा पद्यांत सांगितलें ( स नारद 
एकयर्चा पे दुशभिर्वक्ष्यमाणमिः प्रत्युवाच। ) त्याच्या 
आदेद्यानुसार राजाने वरुणाची प्रार्थना केळी व त्याला 
यज्ञांत पुत्र अपेण करण्याचें वचन दिलें. पुत्र झाल्यावर 
त्याचें नांव रोहित असें ठेविळें, ठरल्याप्रमाणे वरुण 
वचनाची आठवण करून देऊं लागला, त्यावेळीं निर- 
निराळ्या सवत्री सांगून राजाने वेळ मारून नेली. 
शेवटीं यजन करण्याची पाळी आली त्यावेळीं पुत्र- 
स्नेहाने व्याकुळ होऊन त्यानें रोहिताला आपला मनो- 
दय कळविला. ( अयं भगवान्वरुणस्त्वा अनेन समवे- 
नाददाद्यत्व या पद्युना इमं यजा इति ) तें ऐकून रोहित 
अरण्यांत निघून गेला. वरुणाला हें कळल्यावर ल्याने 
राजाला जलोदर-याधीनें पीडा करण्यास सुरुवात केली 
हें कळल्यावर रोहित पित्याकडे निघाळा. त्यावेळीं 
इंद्राने व्राह्मणवेषानें येऊन त्याला परावृत्त केळे, असे 
सात वेळां बडलें. शेवटीं रोहिताला अजीगते सोयवसि 
भटला, तो क्षुवेनं पिडल्यामुळें आपल्या एका मुलाला 
(मधल्या ) शेभर गाई घेऊन विकावयास तयार झाला. 
त्याप्रमाणें त्याला घेऊन रोहित पित्याकडे गेळा व वरु- 
र हे टत्त समजतांच क्षत्रियाऐवजीं ब्राह्मण वध्य 
गन मेळाल्यानें संतए घुनःशेपानें 
क न कडा वा ुनःशपाने वरुणाची 
माकेण्डेय पुराणांती था वि 
निगडी छ कथाभाग 
मथ कला कश सफडिय पुराणांते* आहे. त्या- 
वि ठीळ कथा भाग इतरांहून वेगळ आहे 
जेमिनीने मार्कडेयाठा म भ्‌ ्ि ब 
ण किक पभारताविषवी चार प्रश्न 
१० शत. 3. तालात 150 
810६ 18/17 10 
७्वट 


७१ मार्कडेय पुराण - अ5 
१९ माकंडेय पुर! 


गीन सोर १; १-२० 
३४ 

डा द 
कद 
का 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास भ्टी 

अनुक्रमणिका की 

राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


विचारळे व महाभारत ऐकूनहि लांविषर्बी आपली 
जिज्ञासा पुरी झाली नाहीं असे सांगितलें. तेव्हां 
मार्केडेयांना तपश्रथेळा वसावयाचें असल्यामुळें त्यांनीं 
द्रोणांच्या चार पुत्रांना ( पक्षीरूप ) त्या शंका निवारण 
करावयास सांगितलें. त्यांतील चोथा प्रश्न असा होता- 
द्रोपदीचे पांच पुत्र अल्पायुषी व अविवाहित असतां- 
नाच कां वारळे १ या प्रश्नाचे उत्तर देतांना त्यांनीं 
हरिश्रंद्राची कथा सांगितली, 


त्रेतायुगांत हरिश्चंद्र नांवाचा महापराक्रमी राजा 
होऊन गेला. एकदां तो मृगयेला गेला असतां, 
“: आम्हांला वांचवा ” अशी स्त्रियांची करुणवाणी 
त्याने ऐकली. तेव्हां ते ऐकून त्यानें सावजाच्या मागचें 
घांबायचें सोडून, € घाबरू नका |! माझ्या राज्यांत असे 
विपरीत वतन करणारा कोण आहे १ ? असे म्हटलें. 
त्यावेळीं प्रत्येक कार्यांत अडथळा आणणारा रोद्र विन्ञ- 
राज त्याच्या अंगांत शिरला व त्यामुळें राजा म्हणाला, 
“माझ्या बाणांचे लक्ष्य बनून चिरनिद्रा घेण्यास कोण 
उत्सुक झाला आहे?” राजाचे हे शब्द ऐकतांच विश्वा- 
मित्र संतापला व त्यावरोबर त्याची तपश्चर्या भंगली. 
त्याला राजानें वंदन केळे व म्हणाला, “ मी माझे 
कतेब्यच वजावीत आहे, धर्मश्ास्त्राप्रमाणे मी दान 
केळें पाहिजे व रक्षण केलें पाहिजे,” तेव्हां विश्वामित्रार्ने 
सांगितळें “मी ब्राह्मण आहे, मला पृथ्वीचे चतुरंग सेनेचे 
व सर्व संपत्तीचे दान देऊन, राजसूय यज्ञाची दक्षिणा 
दे,” हे ऐकून राजा संतुष्ट झाला व त्यांने ते दान दिलें 
त्यावरोबर त्रडणीने त्याला राज्याबाहेर जाऊन दक्षिणा 
द्यावयास सांगितली. त्याप्रमाणें राजा, त्याची राणी 
शेव्या व सुलगा यांसह बनारसला गेला. तेथे गेल्यावर 
तत्काळ द्रव्य मिळविण्याचा कांहींच मार्ग न दिसल्यामुळे 


राणी व मुलगा यांना एका ब्राह्मणाला विकळें व 


स्वतःला कोणाला विकावे म्हणून विचार करीत असतां 
एक अत्यंत ब्रणास्पद चांडाळानें त्याला विकत घेण्याची 
तयारी दाखविली. राजा विचारांत पडला; परंतु विश्वा- 
मित्राने चांडाळापासून पुष्कळ द्रव्य घेऊन त्याला विकलें. 
तेथें प्ेतावरील कर घेगे व आच्छादनाचें कापड गोळा 
करणें ही अत्यंत हळकीं कामे करीत असतां अतिश्रमा- 


25, ( 11. 322 ४०838) 


संगणकीकृत 


& द 


अमृतमहोत्सवी, 
“स वर्ष 


क अ * 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


4७ 


मुळें त्याला झोंप लागली  _ त्यावेळीं त्याला स्वझांत असें 
दिसले कीं, गुरूची दक्षिणा देऊन तो मोकळा झाला होता. 
पुढें तो अत्यंत निकृष्ट पुकस जातींत जन्माला आला 
व त्यांच्याप्रमाणे स्म्ञानभूमींतीळ कार्मे करूं लागला. 
एकदां एका गरीब ब्राह्मणाच्या मृत शवाबद्दल पैसे देऊं 
शकेनात; त्यावेळीं त्यानें पैसे मागतांच त्यांनीं शाप दिला. 


त्यामुळें तो झोंपेंतच यमपुरी व तेथील यातना अनुभवू 


लागला व तसा दोभर वषे तेथे होता. मग तो कुत्रा, 
गाढव, माकड, वेळ, बकरा, मांजर, बगळा, पक्षी, 
किडा, पोपट, मेना, सायाळ, डुकर, साप ब आणखी, 
अनेक प्राण्यांच्या रूपानें जन्मला, नंतर पुष्कळ वषानी 
तो राजघराण्यांत जन्मला ब तेथें द्यूत खेळून त्यानें 
राज्य, घरदार व पत्नी सर्व कांहीं गमावले; व अरण्यांत 
फिरत असतां त्यास सिंहाने खाळें. मग पुन्हां त्याने 
आपण स्वगोत असल्याचें पाहिलें व राणी करुण 
स्वराने रडत असतांना पाहिली. पुत्र मृत झाल्याचें 
पाहिळें. नंतर तो जागा झाला व त्याचें अंतःकरण 
दुःखाने भरून आलें,“ असंच दिवस चाळले असतां 
रोहित सपेदंद्याने मृत्यु पावला व राणी त्याला 
घेऊन स्मत्ञानभूमीवर आली. तेथें त्यांची भेट होऊन 
सर्व चितेत उडी घेणार, एवढ्यांत इंद्र व सर्व देव 
त्यांच्यावर प्रसन्न होऊन त्यांना वर देंतात व तो सुखाने 
राज्य करतो. 
देवी भागवत 

या वृत्तांतांतील हा स्वप्नाचा भाग इतर कथांत 
कोठेंहि सांपडत नाहीं. देवी-मागवतांतील** कथेत 
८ ऐतरेय ब्राह्मणांर्तील हरिश्चंद्राला वरुण कृपेनें झालेली 
पुत्रप्रात्ती व पुत्राला वांचविण्यासाठीं शुनःशषपाला 
विकत घेतलें; ब शेवटीं शुनःशेपानें केलेल्या प्राथनेसुळे 
तोहि वांचतो. पुढें हरिश्चंद्राने राजसूय यज्ञ करून 
सव त्राह्मणांना विपुळ दक्षिणा दिली. ग्हणून वसिष्ठांनीं 
त्याची स्तुति केली, ती ऐकून विश्वामित्र रागाने 
म्हणाळा- 

एवं स्तोषि रपं मिथ्यावादिनं कपटप्रियम्‌ । 
वश्चितो वरुणो येन प्रतिश्रत्य बरं पुनः || 


१३ मार्कंडेय पुराण - ८५ १२८ 
१४ मार्कंडेय पुराण- अ० ८ : 


१२८-१६८ 


रेश्वंद्रुपुराण-विष्णुदास नामा 


मम जन्मार्जतं पुण्यं तपसः पठितस्य च 
त्वदीयं वा5तितपसो ग्ल्ह॑ कुरु महामते || 

विश्वामित्राने शुनःशेपाला वांचविण्याचा प्रयत्न 
केला होता व त्याच्याच उपदेद्यानुसार वागून त्याला 
जीवदान मिळालें होतें. हें लक्षांत घेतलें कीं, विश्वा- 
मित्राचा राग समजू शकतो. पुढें हरिश्रंद्राचे 
मृगयेळा जाणें, सुंदर स्त्रीचे रुदन ऐकून तिच्या 
विनंतीनुसार बिश्वामित्राला तपश्चर्या थांबविण्यास 
सांगणें, यांमुळे कषीनें रागावून एका महाभयंकर 
डुकराला हरिश्रंद्राच्या राज्यांत गोंधळ माजवि- 
ण्यास पाठविणे, व राजानें त्याचा पाठलाग केला असतां 
राजाचें एका नि्जॅळ स्थळी येणें; असा वृत्तांत आहे. 
तेथेच त्याला विश्वामित्र त्राह्मणर्पानें भेटला आणि 
त्यानें * राज्यं देहि महाराज वराय स परिच्छदम्‌? 
अशी मागणी केली व ' हेमभारद्दयं साध दक्षिणा 
देहि साम्यतम्‌' असें सांगितलें. राजा राजवाड्यांत 
जातो तोंच विश्वामित्र येऊन राज्य ताब्यांत घेतो व 
राजा, आणि राणी माधवी व राजपुत्र रोहित नगरा- 
बाहेर जातात. विश्वामित्राने दक्षिणेसाठीं तगादा लाव- 
व्यामुळें राजा तिघांना विकतो. राणी व पुत्र यांना 
विश्वामित्र त्राह्मणरूपानें विकत घेतो व राजाला वीर- 
बाहू चांडाळ विकत घेतो व स्मद्यानरक्षणाचें काम 
देतो. एकदां त्राह्मणपुत्रांबरोबर फुलें आणण्यासाठी 
गेळेळा रोहित सपंदंशानें मृत्यु पावतो. राणी विश्वा- 
मित्राच्या प्रेरणेने पुत्राच्या प्रेताची विल्हेवाट लावण्या- 
साठीं थांबली असतां तोंच नगरपालकांकडे “डाकिणी? 
आली असल्याची वार्ता पसरवितो व त्यांनीं दिलेल्या 
दिक्षेप्रमाणें वीखाहू हरिश्रंद्राला तिचा शिरच्छेद 
करावयास सांगतो. राणी पुत्राच्या प्रेताची व्यवस्था 
करण्यासाठीं थोडा अवधि मागते. दोघांची ओळख पटते 

राणी दोंव्य़ा ( पूर्वी माधवी असा उल्लेख आला 
आहे - शिबी राजाची कन्या म्हणून रोब्या) व राजा 
पुत्राबरोबर चितेंत उडी ध्यायचें ठरवितात; व अग्तेचे 
स्मरण करतात. तोंच सवे देव विमान घेऊन त्यांना 
देवलोकीं नेण्यासाठी येतात. तेव्हां ज्यांची इच्छा होती 
त्या सर्व प्रजाजनांसह तो स्वर्गलोकीं जातो. 


१५ देवी भागवत-स्कंद्‌ ७ : अ० : १४ ते २७ 
१६ दे. भा-स्कंद्‌ ७, १७-५५,५६ 
३५ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 

ह, ९! ४ 

र 1 > 
» नवभारत 

कद हि ७५ ने 
*९*< अमृतमहोत्सवी, 


का 
2.4 
> 


द्र 


च 
भटा, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


याप्रमाणें या चार ग्रंथांतील चार कथा आहेत. 


त्यांत हरिश्चंद्र अपत्यहिन असतो व वरुणाच्या केने 
त्याला पुत्र होतो हा भाग विष्णुदास-नाम्याच्या हरि- 
श्रेद्र पुराणांत नाहों. त्यांत विश्वामित्राने त्याची. घेत- 
ठेळी सत्त्वपरीक्षाव फक्त आहे. ती देवी भागवतांतील 
कथावस्तूशीं सहदा असली तरी. त्यांत विष्णुदास 
नाम्याने स्वतःच्या कल्पनाऱाक्तीचा विलास दाखविला 
आहे. निरनिराळ्या प्रसंगांतून हरिश्चंद्र, तारामती व 
रोहिदास यांच्या आचरणांतील एकवाक्यता दाखविली 
आहे. उदा० पाणपोईचे पाणी न पिण्याचा तिघांचा 
निर्घार, कग फेडण्याविषयीं उत्सुकता व खडतर 
प्रसंगांत दिसून येणार तित्रांचेंहि अतळनीय खैम्र ह 
त्यांच्या कृतींतून व उद्गारांतून दाखवून काव्याची उदा- 
त्तता वाढविलीं आहे. 
हरिश्चंद्रपुराण 
विष्णुदास नाम्याच्या इतर काव्याप्रमाणेंच या कॉ- 
व्याचा आरंभ गगेश व शारदा यांच्या स्तवनाने होत 
असून दोघांनींहि अनुकूल वर दिल्याचा तो उल्केप्वर 
करतो. नंतर हरिश्चंद्राचे ऐश्वर्य वर्णन करतो. एकदां 
नारद त्याच्याकडे आला असतां त्याने अतिशय आद- 
राने व प्रेमानें त्याचें स्वागत केळे, “ शोडश उपचारिं 
पूजा केळी । म्हणे आजि वेष्णवेति भेटि जाली । दृष्टि 
त्याची वोल्हावलि | रूप पाहाता ॥३५॥ नारदाने स्वगोत 
जाऊन इंद्रमभेंत राजाची स्तुति केली. ती ऐकून 
वसिष्ठ क्रथोना संतोष वाटला व विश्वामित्राला राग 
आला; व त्यने राजाचे सत्त्व पाहाण्याची घोर प्रतिज्ञा 
केली, नंतर विश्वामित्राने मोठा यज्ञ करून मातंगे- 
खरीला प्रसन्न करून घेतलें. १” तिच्या वराने खूप 
श्वापदे निर्माण करून हरिश्रंद्राच्या प्रजेला सूप त्रास 
देण्यास सुरवात केळी, वसिठ्ठांनीं मृगयेला जाऊं नको 
म्हणून सांगितलें असतांहि, नाइळाजानें राजा श्वापदे 
राजा परतत भा त गेला. पुमकळ साजे मालन 
राजाला मृगयेच्या मिशाने रज > इ.॥ पावून, 
एका शिवाळ्यांत राजाने पूजा जाच न कली, 
गिनी गात होत्या. राजाने खूप ह 3 घर साते. 
भे त्ते त्यांना पारितो- 
प्रिक देण्याची इच्छा दशवितांच त्या राजाशीं संभोग 


मागूं लागल्या. मग सत्यक्ोर्ति प्रवानानें त्यांना हांकून 
१७ विष्णुदास नामाकृत हूर 


डे 
भ्‌ 


अनुक्रमणिका 


पुराण - १-९२-१ ०५ 


दिळें, त्या रडत विश्वामित्रापा्शी गेल्या. तेव्हां तो फार 
संतापला, मग राजा-राणीने क्षमा मागितली, रात्रीं 
झोंपला असतां स्वप्तांत एका ब्राह्मणाला राज्यदान 
केल्याचें पाहिळे, जागा झाल्यावर विश्वामित्राने त्यावर 
ओऔटभार सोनें दक्षिणा मागितली, ती राजधानीत 
देण्याचे कवूळ करून राजा राजधानीत गेळा. भांडा- 
र्‍्याला बोलावून दक्षिणा देऊं लागतांच विश्वामित्र 
संतापला व * माज्ञेंच मला देतोस ? असे म्हणाला, 
मग राजा व राणी आणि त्यांचा पुत्र रोहित यांना 
प्रहार करून नागरिकांच्या विनंतीला न जुमानतां हांकून 
दिलें. रस्त्यांत त्यांच्यावर अनेक संकटे आणविलीं. 
तरीहि त्या तिघांनी विहित आचरण सोडलें नाहीं. 
पुढील बहुतेक कथाभाग मार्गच सांगितलेल्या देवी 
भागवतांतील वृत्तांतासारखाच आहे. 

करुणरसाचा आविष्कार 

ह्या काव्यांत करुणगरसाचा आविष्कार कवीने फार 
सुंदर रीतीने केला आहे, कथानक करुणरसाला पोषक 
असल्यामुळें कवीने अनेक हृदयस्पर्शी प्रसग योजिले 
आहेत. 

(१) राजा, राणी व राजपुत्र राज्यत्याग करून 
बनारसला जात असतां तिवेंहि वण्यांत ( विश्वामित्र 
निर्मित ) सांपडली. वगव्यांतून जात असतां त्यांची 
खुकरामूक होते. उद० वगणव्याचें वर्णन पहा : 
मंग धावोनि गेळा पुढा | बोनवा रचिला घडफुडा 
तेने झाडे जळत घडघडा । वोळ वृक्ष ॥ ३-२१ 
ऐता वोनवा लागळा वनासि । जाळा लागल्या आकासि 
वनि आट खापदासि । भोंबतुसे ॥ ३२ 
ऐसा प्रज्ञ प्रजळला भोंवति। मग काये म्हणे ते तारामति 
पते पुत्र न दिसति। न दिसे वाट लक्षमिपती || ३३ 
वोनवा कवळितसे केसा | अवघा धूर भरला घसा 
बापा रोहिदासा केसा । वाचसिळ ॥ ३४ 
तव अदिक वोनवा झोंबे । आंगों ज्वाळा झोंबति तावे 
तंत्र रोहिदासु गळा झोंब्रे | तारामतिचिया ॥ ३५ 
याप्रमाणे भयंकर वणव्यांत सांपडली असतांहि 
' ब्राह्मणाचे अडा फिरण्याच्या आंत मृत्यु येण्याची 


भीति राजाला प्रामुख्याने वाटत होती. दोघांची चुका" 


मूक होते व तारामति शोक करते. तेवढ्यांत विश्वा- 
समत्र त्राह्मणरूपानें 


येऊन तिळा दोन मायावी प्रेते 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्श्« अमृतमहोत्सवी 


मी 
र १ 
.) र १ डर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ह्रिश्चंद्रपुराण-विष्णुदास नामा 


दाखवितो. तिचा शोक अनावर होतो. मग, 
मग म्हने कवनाचें णेनो दोन्हि। मृत्यु पावळे वोनवियानि 
जळोनि पडिले दोन्हि । ते ग्या देखिळे ॥ ३-५८ 
एक पुरुदा एक वाळु । दोघावरुनि गेलासे जाळु । 
पेळू दिसतसे माळु । तेथे पडिले आहेति ॥ ५९ 
तीं प्रेते पाहिल्यावर 
मग तयाते देखोनि वनि | तारामति आंग टाकि धरनि 
राया मज वनिं । कां सांडिळे ॥ ३-६५ 
अगा सुर्य वेसिया नरपति । तुवा कटकाई केलि केउति 
हे अववि सत्त दिपावति । कवना निर्बिलि | ६७ 
अंगा भरूमाळा चूडामनि । मज सांडिलें निरांजनि । 
कां गेलेति दोघे सांडोनि । आतां देह सांडिना ।॥॥६८॥ 
कां गा मजसि जालासि उदासु । कां माझा घेतला त्रासु 
आतां निढळे सुर्येवोसु । राहिला तुजविन ॥ ६९ | 
कां रे बा रुसलासिमजसि । उतिर झाला अरोगनेसि | 
आतां बुझाविन तुम्हासि । उठ वेगीं ॥ ७१ | 
कोरे चित्त केले निकृष्ट । मीं वाडवेळ पाहातुसे वाट || 
म्हनोनि मेळविळे लल्हाट । कटकटा काये झाले 
॥ ७२ ॥ 

अश्शा प्रकारे विलाप करीत असतां ब्राह्मणरूपानें 
विश्वामित्र तिळा आपल्या आश्रमांत बोलावितो; परंतु 
ती तेथेच प्रेतांजवळ शोक करीत बसते; तोंच क्षीच्या 
मायेनं अत्यंत क्रूर वाघ येऊन दोन्ही प्रेते फाडतो. हें 
पाहून तारामतीचा प्राणच जाणार असे वाटून पुन्हां 
तिघांची भेट विश्वामित्र करवितो. हा सर्व कथाभाग 
वाचतांना नलदमयंती आख्यानांतील दमयंतीला नळ 
सोडून गेल्यानंतर तिच्यावर ओढवलेल्या संकटपरंपरे- 
सारखा वाटतो. 

सर्यदंद्यानें रोहिदास मृत्यु पावतो त्यावेळचा तारा- 
मतोचा शोक असाच हूद्‌यस्पर्शी आहे. त्याबरोबरच 
दुःखाच्या वेळीं तारामतीनें दाखविलेला विवेक ह्याच 
कवीच्या * कमळाकर चरित्रांतील अशाच प्रसंगाशी 
सहृश आहे. व्राहाण उपाशी जायला नकोत म्हणून 
तिने आपल्या पुत्राच्या मृत्यूचे दुःख बाजूला ठेवून 
६ थेरि म्हने व्राह्मने भुकेळे जाति । म्हनोनि न संगेचि 
मि ॥ ६१ ॥ तवे वेळे कोसिकु म्हने । हे भ्रे्ठ याचे 
करने ॥ वागते. 
करूण प्रसंगाचे उदात्तांत रूपांतर 


तोंड देऊन सर्वांवर कळस करणारा प्रसंग तारामतीवर 
कोसळला असतां करुण प्रसंगांचे उदात्तांत होणारें रूपां- 
तर हृदयाला चटका लावणारे आहे. रोहिदासाच्या 
प्रेताची व्यवस्था लावण्यासाठी ती स्मशानभूमीवर 
गेली असतां विश्वामित्राने तिला देवळांत जाऊन थोडा 
वेळ थांब्रण्यास सांगितलें; व तिला झोंप लाववून 
तिच्या मांडीवर पुत्राचें प्रेत फाडून ठेवळें ब हाता- 
तोंडाला रक्त माखविळें आणि गांवांत जाऊन ग्राम- 
पालकांना सांगितळें कीं, देवळांत एक लांव आढी 
आहे. राजाला हे व्रृत्त कळवितांच त्यानें डोंबाला तिचा 
शिरच्छेद करविण्याचा हुकूम दिळा ब वीरबाहूने हे 
काम हरिश्चद्रावर सोपविले. मत्युपूर्वी तिने परमेश्वरा- 
जवळ पुढील वर मागितला. त्यावरूनच असंत 
करुणरसाचा परिपोष करणाऱ्या. प्रसंगांत त्या धीरो- 
दात्तांचे वतन परिणामकारक ठरतें. ती म्हणते, 
हा हो हरिश्रेद्रासारिया पति । हेचि असे मागत 
जन्मो जन्मि ॥ ७३ 

रोहिदासासारिखा कुमरू । हरिश्चेद्रासारिखा भ्रतारू 
वसिष्ठासारिखा गुरू | व्हावा जन्मोजन्मि || ७४ 
आमुच्या सुक्रता । पवाड लावि विश्वाभित्रु दाता 
तो व्हावा मागता । जन्मोजन्मी ॥ ७५ 
याबिवाय कांहीं मयानक, बीभत्स, रोद्र वर्णनेंहि 
आलेलीं आहेत. 
तामस यज्ञाचें वणेन 

हरिश्चद्राळा आपल्या जाळ्यांत पकडण्यासाठी 
विश्वामित्र मातंगेश्वरोलळा प्रसन्न करण्यासाठीं एक यज्ञ 
करतो, निकृष्ट व हीन वासना पुरी करण्यासाठीं 
केळेला हा तामस यज्ञ होय. अथरवेवेंदांतील अमिचा- 
रांचै साह्य घेऊन केळेल्या यज्ञाचे वर्णन कवि पुढीळ 
शब्दांत करतो -- 
मग पाहोनि स्थानभूमि । बेसळे सिघ आश्रमिं । 
तेथें अभिच्यारि कर्मि । प्रवतंळे | १-९२३ 
आकांरे छेडिलि योक्ते । रचिलि छडकोन तेथ 
सावे रुत्विज उद्गाते । सासप्टि विप्ना ॥ ९४ 
तव तेचि अथर्वेनि । बैसले नज्ञ ( श्र ? ) होउनि 
आगि उटी घेउनि | संदुराचि ॥ ९५ 
स्वानेंद कनेराचिया माळा । घातलिया सति गळां । 
आनि ल्ल्हाटि टिळा । रक्त चंदनाचा || ९६ 
मंग तिळाकृधें अज्ञि आव्हानिला । तो कुंडामाजि 


अशा अनेक प्रकारच्या विपत्तींना धीरोदात्तपगे प्रतेषिला । 
३७ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... २. ७ 
4-/१ * $$ 
ळू ह “ल्व्ण्त्ल> स्प 

वी 'नवभारत रे शं 
कसुदे ७८ 6 
«(<< अमृतमहोत्सवी, 

र्ट, डं 


च. वष 
*९ » देणा “क 
*- ॥» 4/% 
आयू, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


हाति सुखा घेतला । रक्त चंदनाचा ॥ ९७ 

मग ते अवश्वरि । आर्चे देवता वागेश्वरी 

तिचि सोडस उपचारि । पुजा केलि ॥ ९८ 

मग तिये जवळि । बैसका केलिये ताळि । 

मैरव झोटिंग क्षत्रपाळि । तेही आले तेथ ॥ ९९ 

तेथें उततिया द्राक्षि केळि । आनि नारेळि पोफळि । 

धुम्नाचेनि मेळि । गगन झाकोळले || १०० 

तया कुंडाभोंवतं । चउसष्ट मंत्रे लाविलि वोते 

तयाचेनि दृष्टि | उन्मत्तपनें ... ...... 

येक मदद्रवे भरने पात्रें | देवि आनंदोन येन मंत्रे 

मंगळ यज पवित्रे । घालुनि पटसुचि ॥ १०२ 

तेथें वेस्वामैतु आपन । हाति बांधळें अभिच्यारि काकन 

येरे ते करिताति वहन । अकरा कोटि मिळोनि ॥ १०३ 
ह्या वर्णनावरून शेंदूर लावलेले, कण्हेरीच्या माळा 

गळ्यांत घाळून नझ होऊन सहासष्ट ब्राहमण अथर्व- 


वेदांतील मंत्रांचे पठण करून मातंगेश्वरीला प्रसन्न 
करून घेत होते. 
बर्णनांतील वास्तवता 
हरिश्रेद्राला डोंबानें विकत घेतल्यावर तो डोंबांच्या 
घरीं गेळा. घराभोंवताळचें वर्णन डोंब्राच्या व्यवसाया- 
ची योग्य कल्पना देणारे असंच आहे -- 
तव चहुंकडे मास वाळत | द्रगंध ( दुर्गंध ) घानि तेथे 
कोरडि करवडे तेथें | गनित नाहि ॥ ४-२२४ 
पाझर भोवतं पडिले | ते अरे स्वानि वेढिले 
घासगीथ काउळे । भोंवति आकासि ॥ २ 
माझाचि कर्पट घानी । उभे राहो न सके ते स्थानि 
सुमिवरि अमुद्ध सांडोनि । ते वेळि ॥ २६ 
निधेत होतो चक्रवति । आंगी कांटाळे उठति 
चालता आस्तवरे पाये पडति । तयाचे ॥ २७ 
कावळे, गिधाडे व कुत्री यांनीं अर्धवट जळलेलीं 
प्रेतं ओढून खाल्ल्यामुळे, चरवी, रक्त, व मांस यांचा 
सडा पडलेला ब जागोजागी हांडे लागताहेत 
सुटलेली आहे अद्या किळसवाण्या ठिकाणीं हरिश्चंद्र 
हशकार म्हणून जातो, संस्कृत वाड्ययांत 
हरिश्रंद्र पुराणांतील कथावस्तूम 


, दुगंधी 


व्येंच विष्णुदास- 
१८ वि. का. राजवाडे-- भा. 
१९ गो. का. चांदोरकर--- 


नाम्याच्या नेहमीच्या आवडत्या निसर्गवर्णनांना व 
युद्धवणनांना वाव नाहीं, तरीहि विश्वामित्रानें मुद्दाम 
निवडलेल्या सिद्धा श्रमाचे पहिल्या प्रसंगांतीळ वर्णन 
त्यांतल्यात्यांत इतरत्र दिसणाऱ्या वर्णनेळीचे स्मरण 
करते, 
विष्णुदास नाम्याचा काल त 

विष्णुदासनाम्याच्या काळनिणेयासंबंधीं आतांपर्यंत 
शुकाख्यानांतील॑ पुढील उछेख प्रमाण मानला जातो. 
“ मन्मथनाम संवत्सर पोष्यमासीं । 

सोमवार अमावास्येच्या दिवशीं 

पूर्णता आली ग्रेथासी । 

श्रोते सावकाशीं परिसीजे ।॥। शुक? ३७१ 
ही अमावास्या १५१७ शके म्हणजे १५९" सनांतील 
होती. यावरून विष्णुदासनांमा हा नाथांचा समकालीन 
असावा असे राजवाडे यांनीं म्हटलें आहे; त्याच्या 
काव्यांतील पांपरा, बोळगणें, झळंबु, गजब्रजु, चांचरी 
वगेरे शब्दयोजनेमुळें भाषा नाथकालीन दिसते.** 
परंतु नुकत्याच उपलब्ध झालेल्या “हरिश्चंद्र पुराणा*च्या 
पोतुंगीज भाषांतरावरून विष्णुदास नामा एकनाथांच्या 
पूर्वी होऊन गेला असावा, असे मानण्यास सबळ 
पुरावा मिळाला आहे. पाद्री फ्रान्सिस्क रोडइज्ञ या 
पोतुंगीज गृहस्थाने मराठींतीळ अनेक चांगल्या 
काव्याची भापांतरें केलीं आहेत. त्यांतच त्या हरिश्रंद्र- 
पुराणाचें भाषांतर आहे, परंतु एकनाथाच्या कोणत्याच 
काव्याचें त्यानें भाषांतर केळे नाहीं किंबा त्यांचा नाम- 
निर्देशहि नाहीं, त्यावरून विष्णुदास नामा हा एकनाथ- 
पूर्वे असावा असे दिसतें. 

हरिश्चंद्र पुराण व रोममधील झंथसंग्रहाल्यांतील 
पाद्री फ्रांसिस्क रॅइझ याचें पोलुंगीजींतील भापांतर 
हें टंकलिखित ४६ संध [011808]1) कागद 
आहे. प्रा. प्रियरोळकरांबरोबर दोन्ही ताडून पाहतां 
पोतुंगीज भाषांतर पुष्कळसें शाव्ददाः आहे असे दिसून 
येते, भापांतरकर्त्यानें कांही. ओंब्यांतील केलेल्या 
चुकाहि भापांतर श्ाब्दराः असल्याची साक्ष देतात 
उदा० 

(१) ते वेळे वचिष्ट महामुनि । 

तो सुयेवोज्ञा अभिमानि । 


व ड्‌, सै, म. अहूबाल प्र, १२२, दाके १८३३ 
* ह. स. मं. प. १७८, शके १८३४, 


र्ट 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
मणिका पयली, 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> २ रं व्र 
व जौ 


हं ह ुशिच्याळे > 


ह 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


हरिश्वंद्रपुराण-विष्णुदास नामा 


झडकरि आला टाकुनि । अयोध्येसि ॥ १-६२॥ 
ह्यांतीळ * अभिमानि *हा शब्द * अभिमन्यू 
असे समजून पुढीळ प्रमार्गे भाषांतर केळे आहे 
“सूर्यवंशी अभिमन्यूचा गुरु वसिठ्ठ अयोध्येला गेला. 

(२) हरिश्चंद्राला विश्वामिलाच्या कडणांतून मुक्त 
करण्यासाठीं प्रजाजन आपली संपत्ति देऊं इच्छितात 
तेव्हां राजा म्हणतो. 

तव म्हने चक्रवति । जे राजे प्रजाचे द्रव्ये घेति । 

ते भापुळे हातपाये खाति | उदरालागिं ।|२-११२ 
ह्या ओंबीचे भाघांतर -- “ हरिश्चंद्र म्हणतो पूर्वी 
कांहीं राजे इतके दुष्ट होतें कीं, ते आपल्या प्रज्ञेचे 
हातपाय खात होते. ” 

कांहीं किरकोळ फरकांखेरीज बाकी सर्वेत्र जसेच्या 
तसें भाषांतर आहे. 

ह्या भाषांतरामुळें कबीच्या कालनिर्णयाला मदत 
होते. १५६० सालीं गोव्यामध्ये स्थापन झालेल्या 
: इंक्रिझिशनच्या ? कायद्याप्रमाणे हिंदुधर्माचेच नव्हे 
तर कॅथॉलिक पंथाखेरीज इतर खिस्ती पंथांचेहि धमे- 
ग्रंथ जवळ असणें हा गुन्हा होता. जे आक्षिप्त ग्रंथ 
जवळ बाळगतात व वाचतात अशांविरुद्ध (४01018 
08 तृप& 180 8 1817 1171708 0९18503 ) 
खटले भरावें असं नमूद केळे आहे. मराठी संशोधन 
पत्रिका, वषे २ अंक ४, जुले १९५५, प. ५ ]८- 
छांपा&€10 १९ 1101810, 80, यावरून १५६० 
नंतर नवा हिंदुग्रंथ गोव्यांत येगे शक्‍य नव्हत. म्हणजे 
सुरवातीला नमूद केलेल्या पुराव्यानुसार दिलेल्या १५९५५ 
इ. स. या सनाच्या पुष्कळच मागें जावें लागते. कारण 
एकादा ग्रंथ लिहून रसिक वगोत मान्य व्हावयास कांहीं 
कालावधि लागतो. त्या अथी हा कवि सोळाव्या शत- 
काच्या अगदीं आरंभींचा असावा असे म्हणण्यास 


अनुक्रमणिका 


प्रत्लवाय नसावा, त्या काळीं हा कवि लोकप्रियहि 
असावा, असे त्याच्या महाभारताच्या पर्वांचीं व इतर 
काव्यांचीं अनेक ठिकाणीं सांपडणारीं हस्तलिखिते 
पाहून बाटते. 


प्रस्तुत काव्याचा प्रतार तत्कालीन महाराष्ट्रांत बराच 
असावा, असे सुक्तेश्वराच्या स्फुटकाव्ये (महाराष्ट्र कवि- 
वर्य मुक्तेश्वरकृत स्फुटवाक्‍्यें-संपा० ओक व भिडे. 
१९०६ ) या ग्रंथांतील ' हरिश्रंद्राख्यान ? व श्री- 
घराचे पांडवप्रतापांतील “हरिश्चद्राख्यान? हीं काव्यें वार्‍चून 
स्पष्ट निददीनास येते. कारण, सुरुवातीपासून असखेर- 
परयेतचें कथानक विलक्षण सारखेच आहे. अगदीं 
बारीकसारीक तपत्नीलहि एकच आहे. उदा० विष्णु- 
दास नाम्याच्या हरिश्चंद्र पुराणांतील पहिला प्रसंग 
घेतला व सुक्तेश्वराच्या ह्रिश्चंद्राख्यानांतील पहिला 
अध्याय तपासून पाहिला तर त्यांतील घटना पुढील- 
प्रमाणें आहेत. 


गणेश व ज्ारदावंदन- वर- हरिश्चंद्राची महती- 
नारद्मुनीचा हरिश्रंद्राने केळेला आदरसत्कार-नारदानें 
इंद्रभवनांत केळेडी हरिश्चंद्राची स्तुति-विश्वामित्राचा 
कोप व वसिष्टाळा झाळेला आनंद-घोर प्रतिज्ञा-तप- 
श्वर्येला जातांना वसिष्ठ अयोध्येला जातो-विश्वामित्राने 
पाठविलेले हेर-राजा-राणीला केलेला उपदेश -विश्वा> 
मित्राने केलेला आसुरी यज्ञ-देवतेकडून मिळविलेला 
वर-तदनुसार झाळेळी श्वापदांची उत्पत्ति-श्वापदांच्या 
संहाराथ हरिश्चंद्राचे गमन-हरिश्चद्राला सिद्धाश्रमाकडे 
आणविण्यासाठीं पाठविलेल्या दोन हरिणी-निसग॑- 
सुंदर आश्रम-सरोवरांत स्नान व शिवाल्यांतील पूजा- 


हा सर्व कथाभाग तिन्ही ठिकाणीं सारखाच आहे. 
ही गोष्ट उछेखनीय वाटतें. 


२९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


न्ट्< १&.अमृतमहोत्सवी 


ति 
* द 
.) र १ डर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


प्रा. मो. स. गोसावी 
भारतांतील पशुऱसंपत्ति 
नी 

आपलें गो-धन : राष्ट्राची संपत्ति 

सवे जगांतील गाइ-म्हशी यांची शिरगणती केल्यास 
८० कोटीवर ती भरेल. परन्तु सवे ठिकाणीं ( देशांत ) 
सारख्या प्रमाणांत त्यांची विभागणी झालेली नाहीं 
जगांतील २५ टक्के. गाई-म्हशी एक्या भारतांतच 
आढळून येतील, भारतासारख्या कृषिप्रधान देशांत 
त्यांना, त्यामुळे महत्त्वाचें स्थान प्राप्त झाळें आहे. वीस 
हजार वषांपूवी अगदीं सुरुवातीस निओलथीक माणसें 
सुधारण्यासाठी प्रयत्न करीत असतांना त्यांना गाई 
“म्हशी खेरीज इतर जवळचे असे कोणी नव्हतें. वावि- 
लोन संस्कृतींत व इजिप्तमध्ये, इ. स पूर्वा ३५०० 
वषे, जनावरें पाळण्याची होस त्यावेळच्या मानवांत 
होती असा उछख सांपडतो, युरोपांत पाळळे जाणारे 
सुरुवातीचे प्राणी हे शरीराने आखूड, उंचीने कमी 
धष्टपुट व लहान शिंगाचे होते. भारतांत अगदीं सुरु- 
वातीस टोळी टोळीने राहणारे लोकहि अन्नधान्याचा 
अमोल ठेवा म्हणून जनावरे पाळीत असल्याचें द्सितें 
गो-माता म्हणून गाइची पूजा करणारे भारत पूर्वी- 
पासून आढळतात, जिवन्त असेपर्यंत कध-दमतें 
व श्रमाची कामें करावयास मदत व मेल्यावर कातडी 
चामडीं, शिंगे यांचाहि उपयोग होत असल्याने गाई 
म्हा ह शेतकऱ्याचे खरेखुरे जीवन व राष्टाची 
आ।थक संपत्तीच आहे असे म्हटल्यात वावगे होणार 
नाहीं 

रोकडा ८८ टक्के लोक ज्या देशांत दोतीवर आपली 
रुजराण करतात. त्या संव जगाच्या पाठीवरील जास्तीत 
जाल्त हाक पोसणाऱ्या, भारतांत प्रत्येक १०० एकर 
सुपीक जमीनीवर गाई-म्हश्ींचें असणारे प्रमाण ६७ 
असल्याचे आढळतें. हेंच प्रमाण जपानमध्ये द्‌, 
चानमच्ये १८, इजिस्तमध्ये २५, इतकें आहे 
तंथाप, भारतांतील १० टक्क गाइ-म्हशी निरुपयोगी 
१ पजोतपादनास असमर्थ अक्या असतात. शिर- 
गणतोच्या अहवालाप्रमाणे ३ वर्षे वयाच्या एकूण 
'. कोटा गाइ्मध्य, प्रसेक दुभत्या गाइमागे ग्‌ कोरड्या 
गाड, असल्याच आढळून आले आहे. आपलें गो-घन 

खरीच राष्ट्राची आथंक संपत्ति आहे असें म्ह्य्ळे 

तर त्याचे रॉवधेन व संरक्षण होण्यास प्रयन करणे 
आवबदरयक आह 


आजची परिस्थिति 

मारतांतहि सवे ठिकाणीं गाई-म्हणींचे प्रमाण 
संख्येने व गुणाने भिन्न असलें तरी अगदीं उत्तम 
पगड जातीपासून अगदीं निक्रष्ट दर्ज्याच्या जनावरां- 
पर्यंत सर्व तऱ्हा येथे पहावयास मिळतात. फ्रान्समधील 
चारोलाय, हॉलंडमधील होॉलस्टेन, इंग्ढंडांतील शौटई- 
हाने, व अमेरिकेतील जेसी या जगांतील उत्कृष्ट जाती 
होत. भारताच्या दृष्टीनं विचार केल्यास दध देण्यास 
उत्कृष्ट म्हणून पंजाबांतीलळ साहिवाळ व मुऱ्हा म्हैस, 
काठेवाडांतील गिर गाय व जाफराबादी म्हेस, व 
शेतीच्या कामास उत्कृष्ट म्हणून पंजावांतील हिसार 


हंसी, मद्रासमधील नेलोर, व गुजराथमधील कांकरेज 
यांचा उल्लेख केला जातो 


भारतातील गाइ-म्हशींची आजची परिस्थिति 
डकहूम या लेखकाच्या दब्दांत एकाच वाक्यांत सांगतां 
येइल. ते म्हणतात, “ पा ८ 0581८ 0०)1६- 
पला ग ययाताळ 8 0161812081, ॥॥॥९ 11108 
088 10९0" 8७0८ जा ठपपपणाटत झाल्य 
871 ]७॥ [81501 ६0 700७) 0110 
०1 दाट [ळडा ७ हया य धट प्०1त” 
हिंदी लोकसंख्येप्रमाणेच गाई-म्ह््लींच्या संख्येचा प्रश्न, 
उपलब्ध असलेल्या खुराकाचा प्रश्न, व उत्कृ निपज 
करण्याचे मार्ग अज्ञा अनेक समस्यांवर विविध समि- 
त्यांनी ऊहापोह करून आपले अहवाल सादर केलेले 
आहेत 

वैरणीचा योग्य पुरवठा नसल्यानें ब खराकहि 
वळवर न [मळाल्यान आपल्या गाइ-म्हणींची उपासमार 
होते. पावस!ळ्याचे दिवसांत त्यांना ओली हिरवळ दिसते, 
पण एरवी वाळळेळ गवत ख्वाऊनच पोट मागव लागते 
अगद| निरुपयांगी व उसादनास असमथ अद्ा जना 
वरांना नाहींसें करण्यास आपल्या धाथिक भावना आ 
येतात; त्यामुळे त्यांचा आपणांस तर उपयोग होत 
नाहेंचि, पण त्या इतरांना मात्र खाण्यास काळ होऊन 
वसंतात ब अशाप्रकारे इतर चांगल्या जनावरांस उप- 
लब्ध होणारे खाद्य त्यांना मिळू देत नाहींत. गाई-म्हशी 
च्या कायक्षमतेवर हवामानाचा परिणाम तर होतोच 
पण त्याशिवाय संसगजन्य रोगांचा त्याच्यावर झपा- 
व्यान प्रसार होतो, रींडर पेस्ट, ब्लॅक क्‍्वाटर, अन्च्रक्स, 


४० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका पट, 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


1) 

/ * $$ ्् 
«>> &ुिव्पा वट > 

१8/नवभारत 
कद शि ७५ १९ 
न्ट्< हिअप्तमहोत्सवी जु >२७ 

“सल्ले, वर्ष 3 4 
कक १ 


की “७ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


भारतांतीळ पद्ठु-संपत्ति 


ट्युवरक्युलेंसिस, सेप्टिकामीया या सारखे भयेकर रोग 
त्यांना होतात व त्यामुळें दुधाच्या उत्पादनांवर परि- 
णाम होतोच पण त्यांच्या शरीराची नासाडी होते 
व वाषिक जबळ जवळ २० कोटी रुपयांचे नुकसान 
होते. दरवर्षी जवळजवळ ४ लाख जनावरें तोंडाच्या 
व पायाच्या रोगानें दगावतात व राष्ट्राची २॥ कोटी 
रूपयांची हानी होते, या सवाचा विचार करून त्यावर 
उपाययोजना होणें अत्यंत जरूर आहे. 
राष्ट्रीय उत्पन्नांत पडणारी भर 

असे जरी असलें तरी आजच्या या अया परि- 
स्थितींतहि त्यांच्यापासून राष्ट्रीय उत्पन्नांत चांगळीच भर 
पडत आहे. हें खाळील आंकडेवारीवरून कळून येईल: - 


किंमत कोट रु. 

१. दूध व दुभत्याचे पदा थे- ८०० 

२. शेतीस मदत. नांगरणे वगेरे १२०० 
३, तयार झालेला माल वहाण्यास 

होणारी मदत. ३०० 

४. मांस वगेरे, न १२० 

५, मृत्यूनंतर हाडे, कातडीं वगेरे. ष्० 

६, खत. १००० 

कोटी रु. २४७० 


१ ताळेबंद 


भारतांस लोखंडी कारखान्यापासून ५० कोटी 
रुपये, कापडाच्या गिरण्यापासून १५० कोटी रुपये तर 
रेल्वे कंपनीपासून २८० कोटी रु. उत्पन्न मिळतें; 
पण एकट्या गाई-म्हशीपासून मिळणाऱ्या या 
उत्पन्नाचे २४७० कोटी रु. लक्षांत घेतळे म्हणजे 
एकूण राष्ट्रीय उत्प्नास जवळ जवळ ४० टक्के 
हातभार त्या लावतात हें कळून येते व त्यांचे महत्त्व 
जास्तच स्पष्ट होतं. 
व्यक्तीचा फायदा व राष्ट्रास संपत्ति 

पुष्कळ वेळां असे म्हटलें जाते कीं, गाई-म्हश्ींची 
उत्तम निगा राखण्यास पुरेसा पेसा खर्चे केला तर, 
त्यापासून फारसा विशेष फायदा होत नाहीं. परन्तु हे 
खरें नाहीं. कारण एखाद्या गाईंचें सर्वसाधारण १५ वषे 
आयुष्य कल्पिले तर तिच्या आयुष्याचा ताळेबंद पुढील 
प्रमाणे मांडतां येईल. गाईंचे १५ वषे आयुष्य हें, 
पहिले '५० महिने लहानपणाचे, ६० महिने दघ 
देण्याचे, २० महिने दूध नसण्याचे, व ४० महिने 
म्हातारपणाचें म्हणून सांगतां येईल. अद्याचप्रकोरे 
एखाद्या बैलाच्या जोडीचें १० वर्षे आयुष्य कल्पून 
त्यापासून होणाऱ्या निव्वळ उत्पन्नाचा ताळेबंद तयार 


एका गाईचा १५ वर्ष आयुष्याचा ताळेवंद 


(१) गाई पासून होणारी अपोक्षेत मिळकत. 


(अ) १८,००० पॉड दूध 


(वब) ४ कालवडी, प्रत्येकी किंमत रु ५० 
(क) खत (सरासरी दर दिवशीं १२ पोड ) रु. 


(ड) हाडें, चामडीं वगेरे. 


५) (> ५4 
(२) गाईवर करावा लागणारा जास्तीत जास्त खचे 


(अ) खुराक, 


(१) जन्मापासून वयांत येईपर्यंत ... 
(२) दुभती असण्याच्या काळांत .. 
(३) दुभती नसण्याच्या काळांत ... 


(४) उतारवयांत 


(ब) इतर खर्चे, ( गुंतवलेल्या मुहदळावरील व्याज वगेरे ) रु 


रु, ८००० 
रू. ९०० 
२१०० 
रू. ६० 
रु. ८५६० 


रु, ८०० 
रु, ४४०० 
रु, १२१०० 
रु, १२०८ 


१०० 


रु. ७८०८ 


(३) ठोक फायदा साधारण (८५६० - ७८०० ) -< ७६० रपये यांतून इतर विशेष मश्ागतखर्चे 
जरी बाजूस धरला तरी '५०० ते ६०० रु, निव्वळ फायदा राहतो. 


न, भा, ६ ४१ 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


५/ र व्र 

र % > 
द 3 नवभारत 
कन ७१५ ने 
न्ट््ीट अमृतमहोत्सवी 


का 
2.4 
> 


द्र 


€ 
र्श्ट ् न> 
पयत”. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


' नवभारत 


करतां येतो. येथे दिलेल्या या दोन ताळेवंदावरून 
एक गोष्ट सिद्ध होते क्री, गाईवर किंवा ्रैलावर मूळ 
खर्चेलेलें भांडवळ लक्षांत घेऊनहि जवळ जवळ 
५०० ते ६०० रु. नफा - निव्वळ फायदा - होतो, 
तेव्हां गाई म्हशींची पेदास उत्तम करून त्यांची योग्य 
जोपासना व निपज केल्यानें व्यक्तीचा व पर्वायानें 
राष्ट्राचा किती फायदा होईल हे सांगावयास नकोच. 
दुधाचें उत्पादन कमी 

दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी कीं, आपल्याकडे 
गाई-म्हशींची संख्या जास्त असली तरी एकूण 
दुधाचे उत्लादन हें सगळ्या इतर देश्यांतीळ दुधाच्या 
उत्पादनाशी तुलना करतां बरेंच कमी असल्याचें 
आढळून येते. तुलनाच करावयाची झाल्यास खालीळ 
आंकडे पहा. 


प्रयेक गाईपासून मिळणाऱ्या वार्षिक दुधाचे 
प्रमाण :-- 


शड 


हॉलंड - ७८०० पौंड 
- डेन्माके न्न १७००० 9 
जपान- ५८०० ,, 
इंग्लंड - "९५०० ,, 
ऑस्ट्रेलिया - १२०० ,, 
इ्जित्त च २६०० 1) 
भारत - ७५६ ,, 
क. "क. 
२ ताळबंदू- 


गाई-म्हशींना योग्य खुराक देऊन, त्यांची चांगळी 
जोपासना केळी तर आजच्या मितीस ६० टक्के दुधा- 
च्या उत्पादनांत भर पडेल व त्यांच्या शारीरिक श्रमांत 
२५ टक्के वाढ होईळ असे अर्थशञास्त्रज्ञांचे मत आहे. 
आज भारतांत प्रत्येक व्यक्तीस दिवसास मिळणारे दूव 
५ ओंसापेक्षांहि कमी आहे. आरोग्याच्या 
तज्ज्ञांच्या मते प्रत्येक व्यक्तीस १६ औंस दुधाची 
दररोज जरुरी असते. आरोग्यश्शास्त्रज्ञ तर असें 
म्हणतात कीं, ल्हान मुलांना दरदिवशी १३] कप, 
गरोदर बायकांना ४ कप, बाळंतिणींना ६ कप व 
इतरांना २॥| कप दुधाची भारतांत जरुरी आहे. 
आपल्याकडे गाई-म्हणशींची एवढी गर्दी झाली असतां- 
ना आपल्या समाजाची ही गरज त्या भागवू शकत 
नाहींत हो दुर्दैवाची गोष्ट आहे. 
बाजवीपेक्षां जास्त गुरें नाहींत 

ही गोष्ट लक्षांत घेतली म्हणजे कांहीं कांहीं अर्थ- 
शास्त्रश़ भारतांत वाजवीपेक्षा जास्त गुरें आहेत अस 
म्हणतात त्यांत कितपत तथ्य आहे हें कळून येतें. 

बैळ ब खोड यांचा उपयोग प्रजोत्यादनास , जमीन 
नांगरण्यास, मोटा ओढण्यास, माळ वाहण्यास किंवा 
घाण्यास जुंपण्यास होऊं शकतो. आपल्या 
चाळलेली लहान प्रमाणावर शेती पाहि 
बेळ व खांड हे पुरेसे आहेत 


क डू 
देशांत 
ल्यास असलेले 
अस म्हटल्दःस चालेल, 


एका वेलाच्या जोडीचा १५ वर्षांच्या आयुष्याचा ताळेवंद. 


१. वेलाच्या जोडीच्या श्रमाची वार्षिक किंमत. 


(अ) १० एकर जमिनीवर शेतीसाठी 
(ब) वद्दातुकीचे साधन म्हणून 


* अशाप्रकारे १५ वर्षांची त्याच्या श्रमाची किंमत. 


रु, ५०० 
रु. '५० 


र, ५५० 


५५० > १५ क्य ८२९५० स्‌, 


खत .... 


३०० रु, 


हाडे, चामडों वगेरे १२० रु. 


च्य 


२. खुराकाचा खर्च : १' 
मुद्दलावरील व्याज व इतर खर्य 

ड़. ठोक फायदा, ( ८६७०-१९ ०० 

तरी ५०० ते ६०० रुपये निव्वळ फायद| राहतो 


४२ 


अनुक्रमणिका 


एकूण मिळकत 
५्लु ण व (५२ ठ ज्र क ५) ५9 ८०० स. 
७९०० 


3 २. ७७० रु 


८६७० रु, 


१०० 22 


पथ, यांतून इतर विशेष खर्च जरी वजा टाकला 


कद 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


| 


हं ह व्कफ्व्प््‌ 


न (अमृतमहोत्सवी 


वी "नवभारत 


ककी 


च 


ठी 
त 


० 


७५ 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


भारतांतील. पद्रु-संपत्ति 


आज उपलब्ध असलेली जमीन नांगरण्यास व शेतीस 
स॒दत करण्यास लागणारे ६ कोटी कासकरी बेळ आपल्या 
जवळ आहेत हें खरे; तथापि त्यांचीहि शारीरिक 
दुर्बलता घ!लविण्यास प्रयत्न करणें इ आहे. 

आज भारतांत ४० कोटी लोक आहेत. यांपेकां 
क्रिती लोकांना पायांत घालण्यास चपला मिळतात १ 
घटकाभर असे समजलें कीं, उपल्ध होणारे सारें चामडे 
हें निव्वळ चपला बनविण्यासच उपयोगी आणलें तर 
त्यापासून फक्त १५ कोटी चपलांचे जोड तयार होतील. 
आपली चपला वापरणारी लोकसंख्या लक्षांत घेतां 
प्रत्येक ७ व्यक्तीगणित ३ जोड वाटणीस येतात. 
अमेरिकेंत किंवा इंग्लंडांत प्रत्येक व्यक्तीस दर वर्षा 
दोन जोड वाटणीस येऊं शकतात. आपली गाई-म्हशी चीं 
गर्दी लक्षांत घेऊनहि आपले प्रश्न किती गंभीर स्वरू- 
पाचे आहेत हे यावरून ध्यानांत येईल, 


आणखी एक गोष्ट लक्षांत घ्यावी, ती म्हणजे गाइ 
पासून उपलब्थ होणाऱ्या शेणांचा उपयोग आज सर्रा 
गोवर्‍्या'कडे केला जातो. या दोणांत नायटोजन, पोटेशा 
यासारवीं उत्कृष्ट द्र्ग॑ असल्याने त्यांचा जळणाकडे 
उपयोग न करतां खत म्हणून उपयोग केल्यास आज 
आपणांस भासणारी १० कोटी टन खताची जरूर सहज 
द्र होण्यासारखी आहे. दोणाच्या खतानें 'ान्याच्या 
व!ढीस कृत्रिम खतापेक्षां जास्त जोर येतो. हें नव्याने 
सांगण्यास नकोच. 

यावरून भारतांत पद्युसंबधन अधिक प्रमाणांत 
होण्यात वाव आहे, नव्हे त्याची जरूरी आहे हें 
दिसून येईल. न 
पंचवार्षिक योजना व पश्नुसंवधेन 

पहिल्या पंचवार्षिक योजनेत पशुसंवर्धनासाठीं 
१०० कोटो रुपयांची तरतूद केळी होती, दुसर्‍या 
योजनेत पत्युसंवधनासाठीं ४० कोटी रुपये व डेअरी 
व्यवसायासाठा २२ कोटी रु. देण्यांत आळे आहत, 
राज्य सरक्रारांनीं तयार केलेल्या पश्लुधन विकासाच्या 
योजनेत गुरांच्या औपधोपचार व्यवस्थेत वाढ कर- 
ण्याच्या, केंद्रस्वल्प ग्रामल्थापनेच्या, बुळकांडी घ इतर 
रोगांच्या उच्चटनाच्या, गोसदूने व गोहाळांच्या 
विस्ताराच्या योजनांचा अंतर्भाव केला आहे. पछु- 


अनुक्रमणिका 


वेचक शिक्षणाच्या सोयींत वाढ करणें आणि परद्यु- 
संवर्धन कार्यक्रमाची कारभारयंत्रणा बळकट करणें 
यासाठींहि योजनेंत तरतूद करण्यांत आली आहे. 
पहिल्या पंचवाप्रेंक योजनेच्या काळांत गुरांच्या 
दवाखान्याची संख्या वरून २६'५० वर 
गेली. दुसर्‍या योजनेत गुरांचे आणस्दी १९०० दवा- 
खाने उघडण्यांत येतील असा अंद!ज आहे. 


र १००० 


एकंदर मृत्युपेक्तीं एकट्या बुळकांडी रोगासुळें ६० 
टक्के गुरं दगावतात, हें लक्षांत आल्याने पहिल्या 
योजनेत बुळकांडी रोगाच्या उच्चाटनाची एक प्रायोगिक 
योजना कार्यान्वित करण्यांत आली, त्या योजनेतील 
अनुभवावरून आतां दुसऱ्या योजनेच्या काळांत देशां- 
तून या रोगाचे समूळ निमूटन करण्याचा कार्यक्रम तयार 
करण्यांत आला आहे. पक्ष सुघारणा-कार्य मुख्यतः केंद्र- 
स्वरूप ग्रामस्थापनेच्या योजनेद्ररें हातीं घेग्यांत आलें 
आहे. या योजनेत प्चुपेदाश्ीवर भर देण्यांत आलेला 
आहे. ग्रामकेंद्रांतून पेदाशींचीं बेंद्रे चालविण्यांत 
आलेलीं आहेत. प्रत्येक केंद्रात ५००० गाईंची कृत्रिम 
रीत्या गर्भधारणा करण्याची व्यवस्था असते. पहिल्या- 
योजनेंत ६०० गांवें म्रामकेंद्रे ठरविण्यांत आलीं व 
कुत्रिम रीत्या गुरांची पेदास करण्याची १५० केंद्रे 
स्थापन करण्यांत आलीं. दुसऱ्या योजनेंत या लक्ष्यांत 
दुप्पटीने वाढ करून अनुक्रमे १२०० ग्रामकेंद्रे व 
३०० करत्रिम पेदाशींची केंद्रे स्थापन करण्यांत येतीळ 
या ग्रामकेंद्रांतत ३००० अस्सल जातीच्या वळूंची 
९३६००० चांगल्या बैलांची व १०,००० गायींची 
पैदास केळी जाईल असा अंदाज आहे. 


दुधाच्या उत्पादनांत बाढ करणें व गुरांच्या दूध 
देण्याच्या प्रमाणांत सुधारणा करणें या कामीं शहरांना 
दुधाचा पुरवठा करणारी कार्यक्षम संघटना महत्त्वाची 
कामगिरी बजावू राकेळ, या गोष्टीवर दुसऱ्या योजनेंत 
भर देण्यांत आळा आहे. त्या दृष्टीने २० दूध पुरवठा 
संघटना, क्रीम काढण्याचे १० सहकारी कारखाने व 
दूध निजेळ करणारे ९ कारखाने स्थापन करण्याचा 
विचार आहे. या शेवटच्या कारखान्यांतून लोणी, तूप 
व मलई कांदून घेतळेळी दुधाची भुकटी यांचे उत्पादन 
करण्यांत येईल. सुंबईतीळ आरे दुधवाडीच्या धर्तीवर 


४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


४ 

& सवक, 

शै "नवभारत 
भ्र धि ७५ र्‍ >) 
«(<< & अमृतमहोत्सवी 5)->२७ 


/ ऐेषवळ *% 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


जेथें आवश्‍यक असेल तेथें दूधवाड्या काढल्या पाहि- 
जेत. या गोष्टीवरोबरच ग्रामीण भागांत दूध उत्पादकां- 
च्या सहकारी संस्था काढल्यास त्यापासून वहुमोल 
फायदा मिळूं शकेल यांत संशय नाहीं. 
बहुमोळ ठेवा जतन कसा करावा ? 

अशाप्रकारे पंचवार्षिक योजनेंत प्यु-संवधनाचे 
चरेच प्रश्न सोडविण्याचा विचार केलेला आहे. उत्तर- 
प्रदेशांत सरकारनें यात्रात्रत केळेळे प्रयत्न व त्यांना 
आलेलें यश वाखणण्यासारखें आहे. भारतांतील पश्ु- 
संपत्ति हा बहुमोल ठेवा आहे, व त्याचे संरक्षण करणें 
अत्यंत अगत्याचे आहे. त्या दृष्टीने कांहीं गोष्टी लक्षांत 
ठेवण्यास हृब्यांत. 

प्रथमतः जनावरांस लागणारे खाद्य कसें उपलब्ध 
करावे, असलेल्या जमिनींतून जास्तींत जास्त गवत कस 
निर्माण करावे, सत्त्वयुक्त खाद्य कसें पुरवावे याचे भार- 
तीय क्ेतकऱ्यास ज्ञान करून देण्यास हवे; दुसरें असे 
कीं, पशञु-सेवधैन उत्तम होण्यासाठीं निरनिराळ्या हवा- 
मानांत त्यांना वेगवेगळ्या ठिकाणीं हलळविगें, प्रजोत्पाद- 
नास उत्कृष्ट बैलांचाच वापर करणे, व इतरांना खच्ची 
करणें इष्ट आहे. व तिसरे अर्स कीं, गुरांना होणाऱ्या 
निरनिराळ्या रोगांवर प्रतितरंधघक ओषधे व उपाय- 
योजना त्वरित करण्यास हवी, भारत-शेती-संशोधन 
मंडळाचे यात्राबत प्रयत्न चाळूच आहेत. याशिवाय 
भारतांतील निरनिराळ्या ठिकाणीं वर्षांतून कांही ठरा- 
विक वेळीं पंचे प्रदशोन भरविण्यांत यावे. त्यामुळें 
शेतकऱ्यांत थोडी चुरस निर्माग होऊन गुरांची निपज 
चांगळी होण्यास मदत होते 

आपळी पत्गुसंयत्ति ही आपळे जीवनसर्वेस्व आहे 
अक्षी भूमिका घेऊन, त्यांचे संवधन व संरक्षण उत्कूर 
करण्यासाठीं, भारतांतील सर्व शेतकऱ्यांनी जातीने लक्ष 
पुरवून, सरकारशी सहकाय करावे व त्याबोगं वैयक्तिक 


संस्कृत, इंग्लिश ब देशी भाषा 


इंग्रजीचे ज्ञान ज्या कारणामुळे आवश्‍यक अगर 
अपरिहार्य आहे त्या कारणानें नाहीं तरी अन्य 
कारणानें संस्कृतादि जुन्या भाषांचे ज्ञानहि देशी 
भाषांच्या उत्कर्षास आव्यक आहे असे थोड्या 
विचारांनी कळून येईल. गेल्या पांच-पंचवीस वर्षांत 
देशी भाषांतून जे चांगळे ग्रंथ झाळे आहेत ते वाचले 
असतां संस्कृतादि जुन्या भाषांतील शाब्दांचा त्यांत 
किती भरणा असतो, व नवे नवे विचार देशी भाषेत 
व्यक्त करण्यास या जुन्या भाषांची किती मदत होते हे 
कोणासहि उघड दिसून येईल. कोणत्याहि भाषेंत 
चांगली ग्रेथर्चना होण्यास ( ९) दाब्ट्सामग्री, (२) 
विचारसंग्रह आणि (३) ग्रंथांची जरुरी या तीन्ही 
साहित्यांची अपेक्षा असते. पैकीं पहिळें साधन बहुतेक 
अशीं आमच्या देद्यांतील जुन्या भाषांच्या अभ्यासानेच 
प्रात होणार आहे. विचारांचा मोठा सांठा बऱ्याच अंशीं 
पाश्चिमात्य ग्रंथकारांकडून आपणांस उसना घेतला 
पाहिजे. पण हे उसने विचार इकडील लोकांस 
ग्राह्य होण्यास त्यांची व जुन्या विचारांची सांगड 
घाळून दोघांसहि इकडीळ पोषाख दिला पाहिजे ही 
गोष्ट आमच्याकडील संस्कृतादि जन्या भाषांचा ज्यांस 
चांगला परिचय नाहीं. त्यांच्या हातून चांगळीशी 
वठळ अस  आजपथेत घडलेल्या हकीकतींवरून 
आम्हांस वाटत नाहीं. लटिन आणि ग्रीक या भाषांचे 
अध्ययन विलायततल्या युनि हासटींतून आतां चाळू 
ठेवण्याची कांहीं जरूर नाहीं अशी विलायतेंत ह्ळीं 
चळवळ सुरू आहे पण तोन्याव आपणांस इकडे 
लागू करतां येत नाहीं. लॅटिन व ग्रीक भाषांची 
इंग्रजीस जी मदत झाली आहे-तितकी संस्कृतादि 
प्राच्य भाषांची आमच्या देशमभापांस झा 


ल्यावर या 
फायदा व राष्ट्राची संपत्ति वाढविण्यास हातभार माचा आम्हांस विचार करितां येईल, हळोंच्या 
लावावा, एवढे सांगितले म्हणजे पुरें स्थितीत देशी भापांची आणि त्यांच्या मातुश्रीची 
मस्कत करू दण आम्हांस सर्वाशी अहितकारक 
क: आहे. 
क -" लो, टिळक 
( केसरी-तारीख ६ मात्र १८९४) 
४४ 
अनुक्रमणिका मगरी पिकास महाराष्ट्रा पिस र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वार 
संगणकीकृत 


> ह.“ 
|.) र १ डर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


युरोपमधीळ नवजीवनाच्या चळवळीच्या सुरु- 
वातीचा नक्की काल सांगणें कठीण आहे. कर्तृत्वाची 
उच्च शिखरे गांठण्याच्या मतुष्यांच्या प्रयत्नांत एक- 
प्रकास्चें सातत्य आहे. सामान्यतः नवजीवनाच्या चळ- 
वळीची सुरुवात कॉस्टेंटिनोपळच्या पाडावामुळें झाली 
असं मानलें जाते. पण “ मनुष्यावद्दलचें व अभिजात 
वाड्ययाबददळचे कुतूहल पुन्हां जागृत होणें ' हीं दोन 
नवजीवन चळवळींतील महत्त्वाची वैशिष्टये आहेत 
अंसे मानके तर, नवजीवन चळवळीला १९४ व्या 
शतकापासूनच सुरवात झाली असं म्हणावे लागेल; 
आणि अशा चळवळीचा प़्ित्राक हा पहिला अग्रदूत 
होय. 

८ मानवतावाद म्हणज ' मनुष्य हाच श्रेष्ठ आहे 
आणि तोच स्वतःच्या प्रयत्नाने पूर्णत्वाकडे जाऊं 
शकतो ? ह्या तत्त्वांवर श्रद्धा ठेवगें होय. ” पित्राक 
हा आपल्या विशिष्ट सुनित प्रकारामुळे इं र्लिरा वाडय़यांत 
प्रसिद्ध आहे. पित्राकचा जन्म १३०४मध्ये झालाव 
मृत्यु १२७४ मध्ये झाला. पित्नाकच्या वेळचे बौद्धिक 
आणि सामाजिक वातावरण समजल्याशिवाय, पित्रा- 
क्षीची नवजीवनाळा मिळालेली देगगी आपल्याला पूण 
पग आकलन होणार नाहीं. 

८ मानवाच्या अंतर्बाह्य जीवनांत सुसंगति आणली 
पाहिजे? या मर्यादेपर्यत ग्रीक वाय़य येऊन पोचले होते 
व सिसरो हा त्याचा शेवटचा समर्थक होता. ह्या 
विचारांची परीक्षा होणें व ते प्रभावीपणाने पुढें 
मांडणे हें अत्यावडयक होतें. परंतु ह्या कालखंडांत एक 
नवीन आंदोलन - एक नवीन घम - सुरूं झाळें आणि 
त्यांने युरोपला झपास्याने पादाक्रांत केळे. ( हा घम 
उ्हणजे खिश्चन धम, आणि रोमन कॅथोलिक पंथ होय), 
कॅथोलिक देववादी, “ मनुष्यांना वाट चुकणारीं कोकरे 
अर्से मानीत आणि सनातनी देववाद्यांच्या पुस्तकां- 
तूनच मनुष्यांना उद्धाराचा मार्ग सांपडेळ ” असे ते 


श्री. एम्‌ . के. हाळदर अनु. शि. वा. नामजोशी 


पित्राक 


जनतेला सांगत असत. “ मनुष्यानें स्वगात ईश्वराच्या 
आणि प्थ्वीवर घमसंस्थेच्या ( 010100) ) आज्ञा 
पाळल्या पाहिजेत ” असं म्हणत. स्वगैद्वाराची किली 
घमंगुरूंच्याच हातीं होती. मनुष्याच्या मानसिक जीव- 
नावर देववाद्यांचीच सवेकषर सत्ता होती. मनुष्याची 
आध्यात्मिक साहसेहि देववादी साहसाशीं एकरूय 
पावलीं. आणि देवशास्त्राची वाढ कॅथोलिक देववाद्यांच्या 
नेतृत्वाखालीं होत होती. 

ग्रीक विज्ञानाने व विशेषतः अरिस्टॅटलनें एक 
निराळीच परंपरा सुरू केली होती. ती म्हणज नेसगॅक- 
शास्त्रांची परंपरा आणि बुद्धिप्रधान तर्केपद्धतीची 
परंपरा होय, ह्याच परंपरेतून अरत्री विज्ञानाचा विकास 
झाला आणि अखी शास्त्र हे अवेरॉसच्या वेळीं उत्कर्षा- 
प्रत पोचले. 

ऑरिस्टैटळचा प्रभाव इतका जवरद्स्त होता कीं तो 
खिस्ती देववाद्यांना किंवा अरव वेज्ञानिकांनाहि अमान्य 
करतां येईना. त्यामुळें ह्या दोघांनाहि अंरिस्टॉटल्चेंच 
मार्गदरीन पत्करावें लागळें, परंतु वुर्देवानं, बर्‍याचक्ा 
खिस्ती देववाचयांना अरिस्टोटलकडे जाण्याचा प्रत्यक्ष 
मार्ग उपळब्य नसल्यामुळें त्यांना अरिस्टेटळचे प्रेथ 
अवेरेसच्या भाष्यामाफैत आणि टीकेमाफत समजावून 
घ्यावे लागत. थौमस अँक्विनॉस ( तार्किकतेला पूण 
त्वास नेणारा ) ह्याने सुसंगत विकासाच्या, ज्या ठिकाणीं 
दवेवी शक्ति ढवळाढवळ करीत नाहीं पण कनिठ शक्ती 
पूर्णत्वास जातात अकद्मा तीन पायऱ्या ( ॥३१७॥ए॥७, 
दाकाळछ, छत जाण18) मांडल्या; पण अकिव- 
नोसचें हें तत्व पोकळ होते. कारण, लाने देववाद हेंच 
ज्ञानाचे अंतिम स्थान कल्पिळें. देवबादाला, निसर्ग- 
ज्रास्त्रांना व बुद्धिवादाला, सवळती देणे भाग पडले, 
अरिस्टेंटळच्या तत्वज्ञानाच्या सौम्य व पावित्र्यभंजक 
गुणामुळे ते त्केबादाळा पोषक ठरळे आणि ऑस्स्टिट- 
लीं सतगेद होणें हें पाखंडीपणाचें लक्षण ठरलें गेल 


र ९४ द्‌ रॅडिकल ह्यमनिस्ट, ्त््ु नोव्हेंबर, १९५६ वरून 


अनुक्रमणिका 


४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९. ४.७ 
१/६ ३ 
1 १९५७ > 
क़ र्व 9) द > 
1: नवभारत र 
कद ्ि ७५ चू 


व कट अमृतमहोत्सवी] कय 


७ 
*र्र 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नबभारत 


शः 


देववादी हे अंरिस्टॉंटल्यीं निठठावत राहं लागले. 
अशा! प्रकारचें वौद्धिक़ वातावरण पित्राकंच्या वेळचे 
होतं 

आभजात ग्रीक ब ठेंटिन विद्यांवर आधारलेल्या 
शैक्षणिक ब सांस्कृतिक कार्यक्रमाशींच इटालींतीळ 
मानवतावाद्यांचा संबंध होता. ह्या काळांतील विद्वानांनी 
जुन्या परंपरेला अनुसरून कांही नवीन उाब्द तयार 
केळे. उदा 5(एत8 एिपयाळायचड ० पप- 
711811 185 आणि ते स्वत:ला मानवतावादी म्हणवून 
घेत असत 

पित्राकने* अँरिस्टॉटलविरुद्ध बंड पुकारले, त्याला 
अरिस्टॉटल्वद्दल फारसा आदर नव्हता. कारण त्याच्या 
मते एटा हा थोर व्यक्तींकडून पूजिला जातो. तर 
ऑरस्टॉटळ हा जनसमूहाकडून पूजिला जातो, तरी- 
नुद्धा पित्राकने अंरित्टाटल्पेक्षां त्याच्या मूर्त अनु- 
वायांच्याच विरुद्ध बंड उभारले असं म्हणणे योग्य टरेल. 
अरव वबिज्ञानाबदळ्चा त्याचा विरोध जास्त उघड 
होता. १७ नोव्हेंबर १२७० मध्ये गिओव्हेंनीळा 
लिहिलेल्या पत्रांत पित्राके लिहितो, ': मळा ह्या सवी- 
बददळच द्वेष वाटतो | अरव वेद्यांचा दर्जी काय आहे 
हे तू जाणतोसच | ते कत्री काय लायकीचे आहेत हें 
मला माहित आहे. अनुनय करण्याच्या पद्धतींत ते 
कोणालाहि हार जाणार नाहींत. त्यांच्यांत जोमहि 
कभी आहे. ते क्षुद्र आणि विकृत मनाचे आहेत ! ? 
थोडक्यांत म्हणजे अरवापासून आपलें कांहीं हित होई 
असे मळा वाटत नार्ह 

त्याचप्रमाणे लुडजी मासळी नांवाच्या आपल्या 
मित्राला “अंवेरोसचा? वेश्षित्रपणा उघड करणारें पस्तक 
लिहिण्याची विनंती करतांना तो म्हणतो, 
अरबी ' कुड्याःला ( अँवेरॉसळा ) प्राणपणाने विरोध 
कर, खाइस्ट तुला मदत करील, करण तूं खाइस्ट्चेच 
काम करीत आहेस. ” 

अरतन शास्त्रज्ञ ओरस्टोरळला प्रमाण मानीत ज्या 
प्रमाणे आपण प्राचीन कालांतील विभूतींकडे आदराने 
पहाता. आणि पतकाळापासून स्फूर्ति घेतों त्याचप्रमाणें 
नबजावनक'ळांती पिल्ाक [सकट सव मानवतावाद्यांनीं 
आभिजात वाड्यवाकड घांब घेतली, सिसेरोबद्दळ पित्रा- 


आणि 
प्राचीन 
होतें 
पित्राकेने निसर्गवादालळा जोराचा 
सृष्ट वस्तूंबद्दलच्या तत्त्वांची त्यांने टर उडवली. व्हिन्सेंट 
व्यूव्हेसनं लिहिलेळें : 330ए [11 ॥९७ 0९10? 
हे पुस्तक व इतरहि पुस्तके त्यानें वाचलीं होतीं. तो 
लिहितो : “ मनुष्याच्या स्वमावाकडे, आपल्या जीवन 
हेतूकडे आणि आपल्या जौवनमार्गाकडे टुलेक्ष 
करावयाचे, आणि चतुष्पाद प्राणी, सापसुरळ्या, मासे 
इत्यादिकांचा अस्यास करावयाचा ह्यांत काय अर्थ १ ” 
आणि ह्या विचारांतच नवजीवन चळवळीचे वैशिष्ट्य 
आहे. मनुष्याने स्वतःला जाणून णें हेंच अत्यंत मह 
तत्वाचे आहे. सोफिस्टांनीं मनुष्याला 
ल्क्षं बनावल आणण मनुष्याला सव वस्तंंचा मान- 
दंड बनविला | आणि अशा रीतीने ग्रीकमध्यं महान 
युगाला जन्म दिला. ह्या दृष्टिकोनाची झळ्क आप- 
श्याला पलाकमभ्य भासमान होत, ह्याचा अथ असा कीं 
छसाग्य वखरचच आहे. पित्राकनं साफस्टांचा धिःकार 
करण्याला कमी केळ नाहीं. “ सत्य हें गुहंत दडलेले 
असतें; आणि सोफिस्टांनीं सत्याच्या मार्गावर इतकीं 
कोटर| झुडप पसरळी आहेत कीं, सत्याकडे जाण्याचा 
खरा माग कोणता हेच कळनासे होतें. ? पित्राक्क हा 
श्रद्वाळू कथ|ल्क होता हंच खरें 
तकास्त्राच्या साहाय्याने सत्याचा थोडासा मार्ग 
आपण आक्रमण करू शकू. पण तेंच ध्येय होऊं शाक- 
णार नाहा. आरभाच्या कार्यक्रमांत त्याचा अंतर्भाव 
होऊं शकेल पण अंतिम काथक्रमांत होळ शकणार 
नाहीं.” त्याचें म्हणणे अस कीं, अरिस्टेटळचें तक- 
शास्त्र म्हणजे घटपटादि शुष्क चर्चाच आहेत. ते त 
दास्य वाझाट आहे. त आपल्याला कोटेंच नेऊं शकणार 
नाह. " नेमस्तपणाच्या मर्यादा न ओोलांडतां शहाण- 
पणान वागणे हे त्याचें ध्ये होते आणि हे ध्येय 
फारस पांडित्य नसतांनाहि आपल्याला गांटतां येईल, 
अस्त त्याचे मत होतं. मात्र तो स्वतःला सदेवी सम- 


जतो. आणि आपण ममळावलेल्या ज्ञानाबद्दळ त्याला 
केध्रा हि पश्चात्ताप ज्ञाला नाहीं, * 


दर वाटत हातान 


ग्रीक ब लेंटिनवाड्यव हें त्याचे स्फूतस्थान 


वः ल्य 1 ह 


“ आत्म- 


/ २ र त्रै ्् 


॥) ३) 
रळ? क 


र्क ४» नवभारत 
शत ही ७५ र्‍ ३०१९ 
छ् अमृतमहोत्सवी >७ 


भे 
की १ बक 4 “क 


अ 


क । र॒ आकण बाटल, लाळ क पे2 ञञं ग्वळचट वाव- 

1 फ . __ शेन ल ॥ ग्राक पथक्षां र्क अहत ज्यांना बा य. ग पी 
टिन भाषाच जास्त अवगत होती मात्र, प्लेजे पारगततेची खोटी प व 

र क 2 प्ख्डो ऱ्च कटवून घण्यातच अभिमान वाटतो त्यांची सला 

४६ 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


पित्राके 


कीव येते. आणि निर्थक आणि अज्ञात अश्या विष- 
यांवर जोरजोराने वाद-विवाद करतांना त्यांना पाहिळे 
कीं, मळा त्यांचा रांग येतो. मला त्यांच्या धनावद्दल 
किंवा उद्धटपणावद्दळ किंवा डामडोळावद्दळ मुळींच 
झत्सर वाटत नाहीं. कारण, खतःला विसरून ते बाह्य 
उपा्धींमध्ये रंगून गेळळे आहेत 

पित्राक्र खरें मानवतावादी तत्त्वज्ञान देऊं दाकला 

. कारण, तो आपल्या युगाचा प्रतिनिधि हो 
त्यावेळीं कॅथोलिक चर्चे वैभवाच्या शिखरावर होतें 
अशा सर्व शक्तिमान्‌ चचे विरुद्ध मूलगामी वेड उभा- 
रळें जाण्याची अपेक्षा त्याच्याकडून आपण करूं राकत 
नाहीं, चर्चेपासून स्वतेत्र झालेल्या मानवाबदळचे 
कुतूहूल जागत करणे हें त्यावेळीं शाक्य नव्हते, ' मनु- 
ष्याला आत्म्याबद्दल कुतूहल वाट्लेपाहूज ' असं त्याचे 
हणणे होतें. शब्दच्छळ व घटपटादि चर्चा ह्यांवर जरी 
त्यानें शक्त उपसले होतें, तरी देववाद्यांच्या आध्या- 
त्मिक हुकूमशाहीवराहे त्याचा परिणाम झाला 
खरं सत्यशोधन हे स्वाथप्रेरित असू नथे किंवा 
वितंडवादीहि असू नये. त्याचे हे शास्त्र अवेरासच्या 
अनुयायांविरद्ध होतं तसेंच ते देववाद्यांविरुद्धहि होतं. 
“ ह्या लोकांना काय पाहिजे आहे हें त्यांना कदाचित्‌ 
पुढे कळून येईल. त्यांना प्रसिद्धी पाहिजे कों, आनं- 
दांत वेळ घालवावयाला पाहिजे आहे काँ, सुखी व 
सुसंस्कृत जीवनाचा मार्ग शोधावबाचा आहे ! त्यांना 
काय पाहिजे आहे मला कळत नाहीं, उदात्त माणसांना 
त्यांच्या ज्ञानाजनांचे नफ! हे फल इष्ट वाटूं नये 
नफ्याच्या पाठीमार्गे लागणे हें धैदेवाईकांनाच शोभून 
दिसते. उदात्त कळांना नफ्यापेक्षां जास्त भ्र्ठ हेतू 
असला पाहिजेत.” 

पित्राकेने कॅथोलिक देववाद्यांच्या आणि अरब वेज्ञा- 
निकांच्या दुराग्रही अद्या घटपटादि चचचेपासून 
मानवी विचाराला मुक्त केळे, ह्या बाबतींत अरब वेजा- 
निक आणि कॅथॉलिक देववादी ह्यांत फारसा फरक 
नव्हता. दोबेंहि दुराग्रही व शाब्दच्छळ करणारे होते. 
पित्राकनें मानवाचे लक्ष स्वत:कडे वेधळें ही गोष्ट 
खरी; पण नवजीवनाच्या चळवळीने करिपलेल्या 
मानवासारख्ी त्याची मानवाबद्दळची कल्पना नव्हती 
६ मनष्य म्हणजे इंश्वराचें मूल होय ? अश्ीच त्याची 
कल्पना होती. त्याच्या वेळेळा निसगेबाद्यांकडडून आणि 


देववाद्यांकडून जो दुराग्रही शब्दच्छळ होत होता लयांमुळें 
वचे व ख्रिश्चन धम ह्यांना धोका पोचण्याचा संभव 
होता. त्या संभाव्य धोक्यापासून पित्रारकनें चचे व 
धर्माचे रक्षण करण्याचा प्रयत्न केला, त्याची * मानवा- 
बददळ्ची कल्पना आपल्याला आज मान्य होणार 
नाहीं पण शब्दूच्छछ व घट्यटादिचर्चा ह्यांच्या मर्वा- 
दांची जाणीव नवजीवनांतीळ तत्त्वज्ञांना पित्नावेमुळेंच 
झाली हं नाकारतां येणार नाहीं, १५ व्या जतकांत 
मानवतावादाची चळवळ जोरांत सुरूं होईतोंप्रत 
पित्राकंची परंपरा जिवंत ठेवण्याचे काम पितवाकचा 
मित्र ट॒इजी मार्सेली ह्याने केळे 
खरें विद्यापीठ कोणतें ? 
हिंदुस्थान दश प्राचीन काळीं जेव्हां विद्या व कला 
विषयीं प्रसिद्ध होता तेव्हां या देशांत विद्वानांचे 
मोठमोठे मठ असून तेथें रात्रंदिवस अनेक शास्त्रांचा 
व विद्यांचा अभ्यास नेहमी सुरूं असे. बहुतेक क्षेत्रा- 
च्या ठिकाणीं विद्वानांचा मोठा समुदाय असून त्यांचा 
सवे काळ अध्ययन, अध्यापन व ग्रंथरचना यांत 
जाई, या ग्रह्स्थांच्या तालमींत दुसरे पुष्कळ विद्वान 
तयार होऊन देशमर जात, आणि इतर ठिकाणीं कोगी 
कोणयाहि शास्त्राचा अभ्यास केला असल्यास त्यात 
आपल्या विद्देततेची व गुणाची परीक्षा घेण्यास या 
नामांकित क्षेत्रांतून जावें लागत असे. तात्पर्य, अनेक 
शास्त्रांचा व विद्यांचा जथे रात्रेदिवस खळ चाललेला 
आहे अस आश्रम जुन्या काळीं या दे्ांत पुण्कळ 
ठिकाणीं आढळून येत असत. वुद्ध लोकांचा काळ हिंदुः 
स्थानच्या इतिहासांत अर्वाचीन समजला जातो, पण 
त्या कालींहि नालंदाप्रमाणें मोठमोठी विद्यामंदिर बांधली 
होतीं, व तेथें शैकडों विद्यार्थी आपला विद्याभ्यास 
पुरा करून देशभर जात असत. शास्त्रांचा अभ्यास 
सतत व मनन करणारे पुष्कळ विद्वान ज्या ठिकाणीं 
रहातात व त्यांची कोती ऐकून दूरदूरचे शेकडों वित्राथी 
विद्याजेनाकरितां जेव्हां त्याजपाद्यी येतात तेव्हां एखाद्या 
स्थळास विद्यापीठ, विद्यामंदिर अथवा विद्याश्रम ही 
संज्ञा प्राप्त होते. 
--लो. टिळक 
€ केसरी तारीस्त २५ फेवरु, १८९६ ) 


(>) 


अनुक्रमणिका 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५/ र व्र 

र % > 
व्य 3 नवभारत 
चड ७५ ने 
न्ट््ीट अमृतमहोत्सवी 


का 
2.4 
> 


द्र 


च 
र्श्टी चकार 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


श्री. लक्ष्मीनारायण भारतीय 


संमिश्र भारतीय संस्कृतीची वाट्चाळ 


संमिश्र संस्कृति 
भःरतीय संस्कृति ही एका विशिष्ट अर्थाने ' संमिश्र 
संस्कृति ? मानली गेढी आहे. कोणऱ्याहि देक्ाची 
जिवंत संस्कृति ही एकप्रकारे संमिश्रच असते, कारण 
अगदीं विलग असा कोणताहि मानवसमुदाय, मानव- 
भाषा किंवा देश नसतो, परस्परांशी प्रत्यकाचे संत्रेध 
केव्हांना केव्हां तरी आढेळेच असतात, म्हणून पर- 
स्परांच्या संस्कृतीवर परस्परांचा प्रमाव पडतच असतो, 
परंतु भारताची संस्कृति इतर संस्कृतीपेक्षा निराळी 
आहे. कारण या देह्याचा इतिहास फार प्राचीन आहे 
आणि येथें निरनिराळ्या तऱ्हेचे समन्वय, संमिश्रण 
इत्यादि पुष्कळच झालेलीं आहेत. आर्य, द्रविड, इतर 
अनार्य जाती, नंतर शक, हृण, म्लेंच्छ इत्यादि या 
देशांत परस्परांत बेमाळूमपणे मिसळत गेले. परस्परांत 
ते भांडलेहि आणि परस्परांत यांचे स्क्तसंबंधहे वाढत 
गेळे, निरनिराळ्या जाती कल्पून नि विभाग पाडून 
निर्भेळपणा सांभ!ळण्याचे प्रयत्नहि कसोशीने झाले, 
पण आज जरी निरनिराळ्या जाती व वण येथें दिसत 
र्‍्आढळत असले, तरी सवीची संस्कृति एकच बनली. 
द्रविड-मंगोळ - शक - हूण-यूची - आभीर - गर्दमिळ 
"यवन-वाहनीक-तुक-दस्यू-निषाद-देत्य-दानव व राक्षस 
वंशांचे परस्पर-संनंघ, आर्यांचे या तद्देशीय लोकांशीं 
आलेलें संबंध, युद्ध व युद्धोत्तर काळांत घडलेल वणै- 
संकर, अनुळोम-प्रतिठोम विवाह, दास, असुर वगेरें- 
च्या घतलेल्या स्त्रिया व त्यांची संतति आणि नंतरच्या 
काळोतहि आलेल्या अनेक जमाती-या सर्वांचा इतिहास 
हेंच सिद्ध केरतो कीं, या देशांत, इतर देशांच्या व 
व ती माजात, फारच अधिक प्रमाणांत मिश्रण 
झालेले आहे. वोडका लिच्छयी गणराज्याच्या वेळे- 
पवत तर कारच कमी, शुद्ध आर्यांचे वंशा उरले होते 
व चोहीकडे अनार्य, संकर वगेरेंचीच सत्ता होती. 
द सूत-वेदेह-मागधाः * या तिन्ही संकर जातीच 
सानल्या गेल्या आहेत व सांची तर फार मोठीं साम्राउ 


होतीं ! फार अलीकडील काळांत मुसटमान आणि इंग्र- 
जांच्या अमदानींत ही मिश्रण-प्रक्रिया मंदावली, तरी 
मुसळमान आणि हिंद यांचींहि मिश्रणे कमी झालीं 
नाहींत. 

पण हीं मिश्रणें किंवा हीं संकटें ज्या भूमींत घडलीं, 
त्या भूमीचा एक विशिष्ट गुण होता-सर्वांना पचवून 
घेण्याचा, आपापलीं निरनिर!ळीं घरकुल. कायम राखून 
निरनिराळे वंदा किंवा जाती येथें राहिल्या नाहींत, तर 
सवच एका विशिष्ट संस्कृतींत एक होत गेल्या. सर्वाची 
मिळूनच एक संस्कृति बनत गेली. वैदिक किंबा हिंदु 
संस्कृतीचाच अर्थात्‌ तो आधार होता, पण हिंदु 
संस्कृति अक्ी स्वतंत्र-निर्भेळमुळीं राहिलीच 
नाहीं; ती सामाजिक भारतीय संस्कृतीच बनली. 
इतकेच नव्हे तर भारतावाहेरील बोड़-जेनांना आम्ही 
हिदू म्हणं हाकत नाहीं, पण येथील वोद्ध-जेनांना 
हिंदूच मानतो ! म्हणून डॉ. आंब्रेडकर बोद्ध 
झाले तरी येथील हिंदूंना फार मोटा फरक झाल्य, 
असे वाटलें नाहीं | तेंच जर ते मुसलमान किंवा 
खिस्ती झाळे असते, तर वाटलेच असतें | किंवा 
बाहेरील एखादा खिस्ती किंवा मुसलमान ' बोद्ध 
झाला, तर त्यांना तो हिंदू वाटणार नाहीं | अशा- 
प्रकारे मुसलमानी अमदानीपर्यंत येथे ज्याप्रकारे 
एका मिश्र संस्कृतीची वाढ होत गेली, तिचें वैशिष्ट्य 
निराळेच आहे. आजहि ती एका विशिष्ट अर्थाने 
संमिश्र संस्कृति आहि, किंबहुना पूर्णपणे ती संमिश्रच 
आहे, म्हणून घटनंतहि तिला संमिश्र ( कॉपोझिर ) च 
म्हटलें गळे आहे ! अश्या संमिश्र संस्कृतीचा वारसा 
अगदीं तसाच प्रत्यक प्रांतालाहि मिळाला आहे! 
इतकेंच नव्हे, तर प्रकर्षाने ही संमिश्रता प्रांतांत रुजली 
आहे. 
' संघ-संस्कृति ' नव्हे 

वस्तुतः भारतदेशा हा कांहीं एक प्रांत नाहीं, तर 


अहि. अनेक प्रांतांत विभागलेला एक देश आहे, त्या प्रांतांत 
छ्ट 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका पयली, 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


९... १. ७ 
ही) ९ न त्रे ्् 
%- ७७ 0. 
र चि ल्क 
%8”नवभारत जर 
क धि ७५ (3:३4 
«(<< अमृतमहोत्सवी, 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


संमिश्र भारतीय संस्कृतीची वाटचाल 


साम्येंहि भरपूर आहेत, भेदहि आहेत. तमिळनाडचा 
खेडूत व उत्तरेकडील खेडूत परस्परांसाठीं अगदीं पर- 
देशीच ठरतीळ, पण दोघांना जोडणारा धर्माचा, देशाचा 
संस्कृतीचा असा एक दुवा आहे कीं, भाप्रेचा किछ 
सर केला कीं, दोघांची अंतःकरणे चटकन एक होतात 
अशाप्रकारे या देशांतील प्रत्येक प्रांत परस्पराला 
जुळलेले आहेत-पण एक प्रांत हा एक देश किंवा 
राष्ट्रक नाहीं. म्हणून जी गोष्ट संपूर्ण भारताला लागूं 
होते, नेमकी तीच प्रत्येक प्रांतालाहि लागूं होते, एक 
सलग चित्र, एक देशिक स्वरूप आपल्यासमोर आहे, 
म्हणून आपण भारतीय संस्कृति म्हणतो, पण भारता- 
ला जीं विशेषणे ळावतां येतील, त्यांचा स्पर्श प्रांतांना 
होणार नाहीं, असें नव्हे. येथें ज्या ज्या जाति-जमांती, 
वंश-वण, व्यक्ति-व्यक्तिसमूह विरलत, ते भारताच्या 
एका विवक्षित भांगांतच विरलेत, असें नव्हें तर, 
भारताच्या प्रत्येक भागांत कमी-अधिक प्रमाणांत ती 
प्रक्रिया घडत गेली. म्हणून भारत जसा संमिश्र बनला 
तसेच प्रांतहि संमिश्र वनळे. “ प्र्येक प्रांताची एक 
संस्कृति व तयांची एक संघ-संस्कृति ?, हो भारतीय 
संस्कृतीची व्याख्या कधींच वनली नाहीं, म्हणूनच 
भारत हा एक देश, एक राष्ट्र बनला व त्यांची 
सैस्क्तीहि एक बनली. त्यांना धर्ममावनेचेंहि खतपाणी 
इतके सुवटक मिळालें कीं, सर्वे विभेद-वेशिष्ट्ये कायम 
असूनहि एकात्मताच उत्पन्न झाली, अशाप्रकारे येथून 
तेथपर्यंत, प्रांतापासून भारतापयंत चचोहींकडे संमिश्र- 
ताच दिसून येते व तिचे समम्र रूप भारतीय संस्कृतींत 
प्रकट होतं 

म्हणून ज्यावेळीं आम्ही प्रांतभाषेसोबत प्रांत- 
संस्कृतिहि जोडतो आणि ही महाराष्ट्राची, ही तमिळ- 
नाडची. ही बंगालची संस्कृति असें म्हणतो, तेव्हां 
तें म्हणणें आमच्या अज्ञानाचे द्योतक होय. आम्ही 
भिन्न रीति-रिवाज, चालीरीति, आहार-व्यवहार, 
स्वभाव-सवयीं यांनाच संस्कृति मानून घेतलें आहे, 
त्याचा हाः परिणाम होय. प्रांतीय संस्कृति जर भिन्न 
तर मग भारतीय संस्क्रतीचा अर्थच काय उरतो १ मग 
भिन्नमिनञ जाती नि भिन्नभिन्न वण, यांच्याहि संस्क्राते 
वतत्रच मानायला हव्यात ! पण कोणत्याहि प्रकारे 
भारतांत तरी; प्रांतीय संस्कृति भिन्न मानतां येणार 
नाहीं. प्रत्येक प्रांतांचे कांहीं स्वभाव विशेष, आहार- 
व्यवहार वैशिष्ट्य आहे व ते बर्‍याच प्रमाणांत काय- 


न, भा, ७ 


अनुक्रमणिका 


महि राहतील, पण त्यांना ' संस्कृति ? नव्हे 'संस्कार*च 
म्हणावें लागेल, ' संस्कार ? शब्द पुरेसा नसला, तरी 
त्यांत तो अर्थ आणावा लागेल, त्यासाठीं ' संस्कृति ? 
शब्दाचा वळी देण्याची तरी मुळींच गरज नाहीं, 
कारण संस्कृति शब्द आम्ही वापरला कीं; मग एक- 
भारतीयत्वालटा तडाच पडतो, विलगपणाच पत्करावा 
लागतो. या देवाला * संघराज्य ' ( फेडरेशन ) 
मानण्यासारखाच तो प्रयोग ठरतो ! राजकीय पार्श्र- 
भूमीमुळें शब्दच्छळ करूं लागलों, तर आतांपर्यंत 
विकास पावत गेलेल्या सांस्कृतिक व देशीक ऐक्याचा 
आपण गळाच दावल्यासारखें होईल. एकाच प्रांताची 
दोन माणसें परप्रांतांत आत्मीयता अनुभव्तांत किंवा 
आपापल्या प्रांताविषयीं प्रत्येकाला आपुलकी वाटते 
किंवा प्रांतीय अस्मितेचा अभिमान वाटतो, याचा 
अर्थ त्या प्रांताच्या भाष्रेंचा आणि संस्कारांचा टुवा 
त्यांच्यांत असतो ! भाषेमुळे जी आपुल्की निर्माण 
होते, ती सखोळ व जिव्हाळ्याची म्हणूनच अक्ा 
ठिकाणीं मुख्य घटक भाषा हाच ठरतो. कोणतीहि 
भाषासद्धां निभेळ नसतेच, पण त्या भाषेचे 
जीनियस ? - 'स्व्रत्व? एक असते, जसें 
संस्कृतीचे. मानवसंस्कृति ही मुळांत एकच असते, 
पण तिचे देशकालाप्रमा्णे भाग पडतात, तद्यीच गोष्ट 
भाषेची आहे. दोन महाराष्ट्रीय व्राह्मणांचे संस्कार एक 
असूं शकतात, पण दोन महाराष्ट्रीय त्राह्मण - झट्ठांचे 
संस्कार एक नसतात, पण दोन्हीं परप्रांतांत भेटळे तरी 
आपुलकी अनुभवतांत, कारण, तेथ समान भाघा 
कामीं येते. म्हणजे संस्कारांचा नंवर दुसराच ठरतो. 
भाषा व संस्काराच्या या तत्त्वालाहि जर कसोटीलाच 
लावु म्हटलें, तर मग हाहि डोलारा पार ढांस्ळून 
जातो ! समान भाषेची किंबा समान संस्कारांची 
मंडळी जर मिन्न जातीय असतील तर दुदवानं तथ 
जातच कामीं येते ! ब्राह्मण आणि शूद्र यांचे संस्कारहि 
एक असले, तरी त्यांच्यांत लझमसंबंध होणे अदाक्यच ! 
त्या ठिकाणीं प्रांतीय आत्मीयता, भाप्रिक आपुलकी 
वगेरे सवे तोकडीं पडतात ! याउलट, दोन भिन्न 
भाषीय, भिन्न प्रांतीय पण समान ' जातीय ' कुटुन 
परस्परांत लग्न-संबंघ सहज करतील ! 
भाषेचे महत्त्व | 
तरी पण भाषा हा सर्वांत मोठा दुवा आहे, हें 
मान्य कराबेंच लागेल, कारण, ही जातीय आपुलकी 


४९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


त, ९! शर द 
र्ट र्क ॥) ३५) वेळ > 


/&8* नवभारत जर 
शह धि ७५ 9 >"१५९ 
न्ट्< हिअप्तमहोत्सवी जु कने 
"सक्ल. वर्ष 8 र 
७ रज 


कि. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नबभारत 


किंया समानःच विशेष प्रसंगींच कारणीं लागते, एरवी 
सत्र साम'न्यतः भाषा हीच त्या प्रांताचे वेशिष्टय दश- 
विते, आपुळकीळा जन्म देते आणि सेवेची प्रेरणा देते 
मातृमाषा-मायभाष! ती असते आणि तिच्यासमोर तो 
वाळवतच वनतो. सर्वसामान्यतः मातृभाषा हीच 
प्रांतीव भाषा असते, म्हणून यया प्रांताशीं इतर्के अमि- 
नत्व सहज साघते आणि मग त्यापोटी, सर्वे संचारी 
भाव उतन्न होतात. * मराठी आमुची मावत्रोळी ? 
म्हणून महाराष्ट्राचा इतिहास, महाराष्ट्राचे संत, महा- 
राष्ट्राची भूमि इत्यादि प्रिय; पण मराठी मायत्रोळी नसू 
देत, कांहीं तर सहज ढांसळतील व इतराप्रमाणेंच 
आपल्या भावना बनतील. मग जी श्रद्धाव जो आ 

पृथ्वीराज, प्रताप किंबा छत्लयालविषरयीं, तोच 
महाराष्ट्रांतील ऐतिहासिक पुरुषांविषयीहि ! अश्ञा- 
प्रकारे भाषा ही अंतरजाह्य व्यापलेली आहे, प्रांताशीं 
माणसाचे हृदय तिनें जोडळें आहे. नाहींतर इतकौ 
हांदेकता कधीं माणसाने अनुभवलीच नसती. परदेशांत 
एकाच देशाची माणसें हादिकता अनुभवतांत, ती 'एक 
भाषीव* म्हणून नव्हे तर ' एकदेशीय? म्हणन अनुभव- 
तांत, पण परप्रांतांत जी अनुभवतांत, तिच्या मुळाशी 
*एकभापा'च असते. वेचित्र्यानेंविविधतेने नि विभिन्न - 
तेनें नटल्य़ा-सजळेल्या प्रांतां-प्रांताच्या संस्कार-मंदिराच्या 
विटा जर कोणी तटस्थतेनें नि सूक्ष्मतेनें न्याहाळीळ तर 
त्यावर एक ग्रंथच तयार होऊं शकतो. कांहीं ठळक 
स्वभाव आणि वेशिष्ट्येच स्पर दिसूं शकतील, ब्राकी तर 
सवे सरासतळच दिसेळ, एका प्रांताचा टुसऱ्या प्रांतावर 
आणि एका देशाचा दुसऱ्या देशावर आज इतक्या 
झपाऱ्याने प्रभाब पडत चालला आहे आणि संस्कृती 
चीहि इतकी सरमिसळ होत चालली आहे कां विश्वेकय 
अगद हांच्या टप्यांत आळेळे दिसत आहे 
फक्त अतःकरणेच काय तीं. दुरावळेळीं आहेत! 
आणि तींहि देजा-देश्यांचींच नव्हे, तर प्रांता-प्रांताचीं 
एकाच प्रांताचोंहि दरावलीं आहेत | तात्पय हें काँ 
पातीव सस्क्काते तर सोडाच, प्रांतीय संस्कारहि 
आतां स्वतंत्रपणे फ!रसे दाखवितां येतील, अश्ी 
स्थिति राहिळी नाहं आहार ब्रहारांत-व्यवह्‌रांतहि 
कललाळाचा बदळ होत असून पाश्चात्य संस्कृतीचाहि 
पगडा चाह!कडें बसलेला दिसत आहे. वस्तुतः सर्व 
देशांत नागर-सर्यता, शाहर-सभ्यता जवळ जवळ सारली 
बे भनेत खाळळी असून खेडोंपाडींच कायती विभिन्नता 


(९ 


आढळते, पण तीहि कांहीं भात्रतींतच 
शेतीची पद्ध 


साग्यच जास्त 

सानांची राहणी 
गच दुव्यानें जोड 
भाव, कांदीं प्रांत 


त्यांचे स्थान अर्थातच भाष्रेनंतरच 
प्रांताचा अंतभेत-दुवा भाषाच ठरते 
प्रांतरचनेच्या आंदोळनांतीळ चुका 
या भाप्रेळाच जेः्हां आम्ही संस्कृति-भिन्नतलाऱची 
जोड देतो, तेव्हां मापेचे मूळ्यूत महत्त्वच नष्ट करून 
टाकतो ! भाय्रावार प्रांत रचनेच्या आंदोलनांत नेमकी 
हीच चूक घडली आहे. मापेला सांस्क्रृतिक अभिमान 
चिकटला, भापेडा भूमीचे तुकडे चिकटले, भाषेला 
जात्याभिमांन चिकटला, भाषेला मालकी-भावना 
चिकटली ! राष्ट्रीय माळ्कीविरुद्ध प्रांतीय मालकी 
भाषेचे अवगुंठन घेऊन हैंदोत करूं लागली. भाषेचे 
जितके धिंडवडे निघायचे होते, ते सर्वे यावेळीं निघाळे 
व प्रत्येक प्रांतांनं हिरीरीने, त्वेषाने, इंथेने आपापल्या 
भाषांना रागऱ्द्रेपाने न्हावू घातलें, तिचे पावित्र्य 
नाहींसे केळे, ' भाषा व भाषिकांचा विकास? 
मार्गे पडला, व राजकारणाने सरकार आणि लोक 
सर्वाची मदत घेऊन हळकछोळ माजवून दिला 
पारणाम काव झाला £ एकराष्ट्रोयत्व  संपुदांत 
येते काँ काय ही भीति उत्यन्न झाली. भारतीय 
आध्यात्मिक व सांस्कृतिक ऐक्यासोवत जर राष्रीय 
व राजकोय एकताहि सांघत होती, तिळा खिंडार 
पडलें. पण ही झाली स्थूळ हानि. गाभ्यांत जो चिरा 
पडळा, तोच फार भयेकर ठरला, अतेरेक्यालाच तो 
तडा पडला. ज्या संमिश्र संस्कृतीची जोपासना होत 
होती, तेथेंच खंड पडला, ज्या प्रांतांना एकात्म व 
सामश्र भारतीय-संस्छृतीचे मंदिर उभारळें, त्यांनीच 
त्याळा सुरण लावला, प्रांता-प्रांतात जी थमिश्रता 
एकरसता वाढत होती, तिच!हि विकासच सटलळा 
एका प्रांतांतील शेंकडा मंडळी दुसऱ्या प्रांतांत वसळेळी 
आहेत, वसत आहेत, बसणार आहेत. त्या त्या 


प्रांतांत ती समरस झाली आहेत, होत २1हेत, होणार 
आहेत. पण एका प्रांताचे दुसर्‍या प्रांतावर त्या 


यांताच तयाच्यावर, नेमाळूमपणे जे जे सेस्कार होत होते 
जी एक-जीवता वाढत होतो-तया प्रक्रियेला म्हणनेच 
भारतीय-संस्कृतीच्या ब्रिकासप्रक्रिथेळा जबरदस्त ध' 


यत, म्हणून 


० 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्र पयली, 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


बिह 
रि न त्रे 
प्लुमित्णातर 
ही णल 
श्लो ७५ ने 
न्ट< टि अमृतमहोत्सवी 
( वर्ष ( 
र्ष“ 


ट्‌ 
*् 4 (006000): 


अ. 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


£ 


संसिश्र भारतीय संस्छृतीची वाटचाल 


वसल! ! ! मडाराष्ट्राचेंच उदाहरण व्या, अनेक तेलगू (वार) 
संडळी संपूणेपणे महाराष्ट्राची वनळी आहेत 


, आज 
अगणे-वझलळ्वारांना कुणीच तेलगू म्हर्णू शकत नाहीं 


किंवा रा. कृ पाटील वांना आज कुणीच गुज- 
राती म्हणून ओळखू दकत नाहीं. खानदेशांतळा 
मारवाडीहि पुरता ' भाऊ ? बनला आहे. सुख्यतः 
आर्थिक आणि उपजीविकेच्या कारणानें ह्या जाती- 
जमाती बसल्या, यापेक्ीं अनेक जातिजमाती येथे समरस 
झाल्या, ज्या तक्षा झाल्या नाहींत, त्याहि त्याच पंथाला 
लागल्या, ज्यांनीं आपापली वैशिष्टये कायम ठेवलीं, हॉ 
फक्त जाती पुरतींच, पण “' जातिवाचक ” दाव्द 
६ प्रांत वाचक ?' बनवला गेला व परस्परांना ही मंडळी 
पाण्यांत पाहूं लागली ! आर्थिक शोषण हें जरी एक 
विशिष्ट कारण याच्या सुळाशीं असलें तरी भापा- 
संस्कृति नि प्रांत यांवेंच बेसुमार वॉरे संचरलें 

[णि परप्रांतीय * डोमिताइल्ड ? होत चाललेली 
हजारो. माणसे एकीकडे उउड्यावर पडत चालली, 
तर दुसरीकडे स्वतःचे ' प्रांतीय स्वत्व ! (!) कावम 
राळण्याची घडपड करूं लागलीं. प्रांता-प्रांतांत होत 
चांळळेळी संमिश्रांची प्रक्रियाहि मध्येच खुंट्टी 
आणि वाढत चाललेला, मूळ धरत असलेला, एकात्म 
भात्रहि दुरावळा व परस्परांची मर्ने कळुषित झालीं, 
परस्परांच्या द्वेष-मत्सरानें भारावलींत, आपतूकाल, संकट 
काळच कसोटी पहातो, पण येथे तर 'तू आमच्या माग- 
णीशीं सहमत आहे कीं नाहीं सांग ! नाहींतर तूं आमचा 
दस्मान ! तूं द्रोही !! ' अज्ली हिणकस व उथळ 
कसोटी, निकष समोर आलि |! तो परप्ांताचा किंवा 
संत्रेधित प्रांताचा असला तर त्याची कंत्रक्तीच समजा- 
यची. तो स्वप्नांतीय असळा तर डोळ्या शिब्यांनीं 
त्याची पूजा व्हायची ! 
विश्वसंस्कछृतीच्या विकासांतील व्यत्यय 

संपूण भारताची जी बहुमोली-बहुगुणी व आदश 
अनश्ली संमिश्र संस्कृति भतकालांत सवे प्रांतांनी निमिळी 
जीयासळी, वाढविली, एकरस वनविली आणि साऱ्या 
जगांत जिची कोर्ति त्यांनी पसरविली, त्याच प्रांतांनी 
आपळें नख त्याच आत्मजेच्या गळ्याला लावलें | 
हें भारतीव्र सैस्कृतीच्या आत्म्याचेच हनन नसून 
विश्वसंस्कृतीच्या विकासांतच हा व्यययय होय 
कारण आज जग विश्वमानव्याकडे चाललें आहे. 
विज्ञानयुगामुळें सवे जग जवळ येत असून सार्‍या 


अनुक्रमणिका 


षर 


य 


विश्वाचीच संस्कृति एक होत चाळी आहे. विश्व- 
नागरिकत्वाचा पाया आज घातला जात आहे. या 
महत्कायांत सहभागीं होण्याचा मोठाच भाग भारतीय 
संस्कृतीचा ठरणारा आहे. वस्तुतः या एकात्म भाव- 
नेला, एक जागतिक संस्कृतीला आधारभूत भारतीय 
संस्कृतीच ठू गाकते, कारण अनेक वैविध्यांनी, 
वैचित्र्यांनी व वैशिष्ट्यांनी नटेळडी, पण तरीहि एकात्म 
-एकरस असळेली हो भारतीय संस्कृतीच अश्या जाग- 
तिक संस्कृतीचे आद्र्रा बनू शकते. ज्या संमिश्र प्रांतीय 
सैस्कृतीची परिणति भारतीय संस्कृतीत जाली, त्याच 
संसिश्र भारतीय संस्कृतीची परिणति विश्वसस्कृतींत 
व्हायत्री आहे. हीच स्वाभाविक प्रक्रिया होब. अक्शा 
या महनीय युग-कावांत, मध्येंच, हा एक मोठा खंड 
पडला आणि हजारों वर्षांनी सहञगतीनें होत चाल- 


ळेळी प्रक्रिया थंडावढी, तिळा गालबोट लागलें. 


1 
हीं रि 


प्रांताप्रांतांत ही प्रक्रिया य'कालीं भिन्न होती, इतकेंच 
म्हणून राट्रीय आंदोळनाच्या निमित्ताने किंवा व्यापार 


-उदीमाच्या निमित्तने किंवा सेवादत्तीने नोकरी-थेद्याच्या 
निमित्ताने आधुनिक काळांत एकेका प्रांतांत जी पर- 
प्रांतीय मंडळी वसत व समरस होत-होत प्राचीन 
संमिश्रतेच्या प्रक्रियेत नव्या तर्‍हेनें नव्या मार्गाने नि 
नव्या रूपानें भर टाकत होती, समन्वय साधत होती 
ओआआयळा प्रभाव देत-घेत होता. व अशाप्रकारे नव्वा 
वरूपांत संमिश्र भारतीब संस्कृतीची उपासना करीत 
होती, तो प्रवाह आतां पूववतू अब्याहतपणे चाळू 
खलाच पाहि, त्यांत भर टाकली पाहिजे आणि 
त्यांत शोपण-पीडन-स्वा थ-तंघर्प-जातिभेंद-संधर्थ वंगेरं- 
च्या निमित्तानं जीं किल्मिब्रे गोळ! होत होतीं, तीं दर 
केलीं पाहिजेत, याचा अर्थ असा नव्हे कं, प्रांतांची 
घेशिए्ये किंवा प्रांतांचे स्वसाव-विशेष किंवा प्रांतीय 
आत्मभाव हा पूणे लय़ाळा जाईल किंवा जावा ! भार- 
तीय संस्कृतीची ती शिकवणूकच नव्हे. तेथे तर विवि- 
घर्तेत एकता कल्पिळी आहे, पग जै पाऊठ पुढें पढेंच 
पडत गेले, ते विकासक्रमाने आणखी पढें जाऊन 
विश्वमानव्याची साधना त्यामुळे घडणे श्रेवस्कर 
कीं पुढें पडळेळें पाऊउ मागें घेण्यासारखी चृत्ति निर्माण 
करणें श्रेयस्कर, याचा गैभीरपणें विचार करण्याची वेळ 
आतां आली आहे. या देशाचे एक अदूभृत वैशिष्ट्य 
आहे, आणि ते म्हणजे संतांनी, साथंनीं या एकात्मतेचा 
बीज फार खोलवर रुजवलीं आहेत. भक्ताला कोणताह 


त 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


.. 
ग ५१०७ 
&सव्टळ, 
शै "नवभारत 
भ्र धि ७५ र्‍ >) 
«(<< & अमृतमहोत्सवी 5)->२७ 


/ ऐेषवळ *% 


कि. 


हारा प्राज्षपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


संत, कोणतेंहि तीर्थ, कोणतेंहि मंदिर परक्े-परर 
प्रांतीय नाहीं. रामेश्वस्चा निवासी काशीयात्रेसाठीं 
तळमळतो तर ' काशीकर? रामेश्वरला ज!ऊन येण्याची 
इच्छा बाळगतो. येथून तेथपर्यंत भारतीय संतांनीं एका- 
व्ममावनेचा अनुपम असा साठाच गोळा करून दिला 
आहे. दक्षिणेतील संतांना व धमपुरुपांना उत्तरे- 
कडे धघम-मोहीम आणल्यादिवाय संतोष वाटला 
नाहीं व उत्तरेकडील जेन-त्रोद्धांना दक्षिणकडे गेल्या- 
शिवाय चेन पडलें नाहीं, येथून तेथपयैत, चोहीकडे 
त्यांनी भक्तीचें-सद्भावनेचे-सह्ृदयतेचे-सहजीवनाचें- 
ऐक्याचें-लोण पोंचविळे आणि अखंडता निर्माण केली 
कों, कितीहि प्रयत्न केळे तरी ती तुटणे शक्‍य नाहीं 
अनेकांनी राष्ट्रीय आंदोलनाच्या विभिन्न अवस्थेंत त्या 
अख्डतेची जोपासना चाळू ठेवली. गांधी-विनोबांनी 
तर अखिल भारतीय सेवकत्वच निर्माण केळे आणि 
त्यामुळें या प्रांताचा माणूस त्या प्रांतांत जाऊन सेवा 
करू लागला, 
सांस्कृतिक एकात्मतेची गरज 

खरोखर, या भारतीयसस्कृतीच्या एकात्म-भाव- 
नळा कोणकोणत्या मा्गीनी खतपाणी दिलें गेलें, हें 
जर कुणी शोधूं म्हटलें तर आपण थक्क झाल्याशिवाय 
राहणार नाहां त्या शोधापुढें | साध्या व्यापाऱ्यापासून 
ता धमपुरुषापयंत सवांनी सर्वच मार्गे यांत हातभार 
लावला आहे. संस्कृत भाप्रा व संस्कृत वाळायाने 
हेचे ढाण पांचविळे आहे तर परस्परांवर आलेल्या संक- 
टानाह हादकता वाढविली आहे |! ज्या विद्याल 
मंदिराची उभारणी इतक्या तपःपूर्वक व्हावी. त्या मंदि- 
राला अशाप्रकारे तडे पडावेत, हें कमी दुःग्बद नाहीं ! 
आज्ञ जग (कतीतरी पुढें चालळे आहे आणि आम्ही 
माल परस्परांना आतांप्येत जोडून ठेवणारे दवेच तडा- 
तड तोडून टाकत आहोत ! बघ आधार कोणता तर 
भाषेचा-कीं जी केवळ हृदये जोडणारीच म्हणून मानली 
जाते! तिला जोड कुणाची दिलो गेली, तर संस्कृतीची 
कीं जी “ विकृती'ची दात्रच ! पण काय आमचें देव 
कीं, आम्ही याच देशांतल्या भाषांचीच संस्कृति 
भिन्न मानतो ! दक्षिणेच्या चार भाषा द्रविड कुळांतल्या 
द बाकी सव संस्कृत-प्राकुृतच्या वशज, पण त्यांच्याच 
वैद्ाज भाषा-मगिनची ही संस्कृति मात्र प्रत्येकीची 


४2. 


निराळी म्हणज उच्चा मराठी कुणी विसरला व दुसऱ्या 


डर 


अनुक्रमणिका 


प्रांतांत राहिल्यामुळे तेथील भाषा दिकला, तर त्या*ची 
एक संस्कृति गेळी व दुसरी आली ! तासर्य, प्रांत- 
भाषा जश्या भिन्न, तशा संस्कृतिहि मिन्नच, हें म्हणणें 
अगदींच कुचकामाचें ठरते 

सारांश, प्रांतीय अस्मितेचाच फार उद!उदो हा वस्तु 
स्थितीला घरून नाहीं, हें आपण मान्य केल्याशिवाय 
गव्यंतर नाहीं, कारण इतिहासच तसें सिद्ध करतो. भाषिक 
ऐक्याला भाष्रिक, एकरसतेळला व भाप्रिक भावनेला 
दुसरीं बांडगुळ न चिकटविण्यांतच भाषरचे हित आहे. 
कमींत कमी भारताच्या संमिश्र संस्कृतीच्या विकासा 
च्या आणि प्रांता-प्रातांत नव्या स्वरूपांत घडत अस- 
लेल्या संमिश्रतेच्या प्रक्रियेच्या आड तरी आजया 
गोष्टी आणल्या जाऊं नये, यांचा विकास अवरुद्ध 
करूं नये; उलट विकासाला सहाय्यभूत घटनांचा व 
निर्णयांचा आणि परिस्थितीचा लाभच घेतला जाण्याचा 
प्रयत्न कसोशीने करावयास हवा, हे आजच्या परिस्थि- 
तीतून वर उडून निरीक्षिळे, तर सहज पटू शकते ! 
कांहीं गोष्टी मनाविरुद्ध घडतात, कांही निणेय मना- 
विरुद्ध होतात; पण त्यांतून जर चांगळें साघतां आले, 
त्यांचा उपयोग करतां आला, तर त्याचा परिणाम 
चांगळाच होडळ, वाइट होणार नाहीं. या ठिकाणीं 
आम्ही मुंब्इप्रांताच्या निर्मितीच्या इतिहासांत जात 
नाहों किंवा त्या प्रश्नाच्या ओचिलया-अनोचित्याच्या 
वादांतहि पडत नाहीं. आम्ही फक्त एका सांस्कृतिक 
विकासाच्या दृष्टिकोनांतून या घटनेकडे बघतो, तेव्हां 
असे वाटतं काँ, या घटनेचा लाभ भारताच्या संमिश्र 
संस्कृतीला मिळावा, असा जर प्रयत्न केला तर त्यांत 
महार्राचेंहि नुकलान नाहीं, गुजरातेचेंहि नाहीं. 
उद्या ही घटना बदळळी तरी या समन्वयी प्रयत्नांचा 
उपयोग अनाठायीं जाणार नाहीं व भारतीय संस्कृतींत 
ती भरच पडेल; उलट परस्परांत सोहाद वाढविण्याला 
ती कारणीभूत होईल 
एक इष्ट सूचना 

या दृष्टीने मार्गे श्री. दोकररावांनी सुचविले ह 
कीं, या दोन्ही प्रांतांच्या भाषिक - सांस्कृतिक-वाडय़यीन 
संस्था व प्रश्नत्ति यांच्या समन्वयाच्या दृष्टीने आतां 
कसोशीने प्रयत्न व्हायळा हवेत. नेमकी भारतीय 
सस्कृतांच्या व्यापक 


वकासप्रक्रियेळा बळ देणा” 


रीच सूचना ल्यांनी केळी, ती जर अमलांत. 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


संगणकीकृत 


९... १. ७ 
१/८ * $$ 
ु/्मळ्क, 


र 'नवभारत भै 
ष्ट धि ७५ ६ 


न्ट< अमृतमहोत्सवी >७ 


५ १ 2)/ 
४ »>३ 
शट कक रज 


अ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


संमिश्र भारतीय संस्कृतीची बाटचाल 


आली तर भारताची संमिश्र संस्कृति त्यांचा हा 
हविर्भाग इतक्या मोलाचा मानील कीं, त्यांचे हें 
त्रण ती कतज्ञतेथें स्वीकारल्याशिवाय राहणार नाहीं. 
भाषावार प्रांत रचनेच्या कामांत त्यांची तपश्चर्या 
अनुपम ठरली आहे. त्या ध्येयाच्या एकात्म नाऱ्यांतून 
त्यांनी सुरुवातीलाच द्वेभाषिक प्रांताची योजना पुरस्का- 
रिठी. त्यांत जरी मुंबई शहराचा प्रश्न अंतमृंत होता, 
तरी दोन्ही प्रांतांचे पारस्परिक निकटतेचे मधुर संबं 
धघहि आपला प्रभाव टाकीत होते. नंतरच्या काळांत 
अनेक गाल्बोटें त्याला लागलीं, व एक प्रकारें 
अस्वाभाविक मार्गानेंच हा निणेय समोर आला, हें खरें 
पण आतां या घटनेचाच उपयोग योग्य रीतीनें केला 
गेला तर त्यांतून चांगलेंच निष्पन्न होईल. भाषिक 
एकात्मता प्रत्यकाची कायम ठेवूनहि हें सहज साधतां 
येण्यासारखे आहे. प्रांता-प्रांतांच्या संमि श्रतेची 
जोपासना झाली व तिनें अखिल भारताचा टप्पा 
गांठला, आतां अखिल भारताच्या या संमिश्र संस्कृती- 
द्वारें विश्वाचा टप्पा गांठावयाचा आहे. या प्रक्रिवेची 
जगांत कांहीं कमी प्रशंसा झाली नाहों. इतिहासज्ञ 
डाडवेलनें लिहिलें आहे कौ, '' भारतीय संस्कृति 
महासमुद्रासमान आहे, जिच्यांत अनेक नद्या 
विरल्यात ! ” दुसरे एक विचारवंत श्री. सी. इं. एम्‌ 
जोड लिहितात ५: “ मानवजातीला भारतीयांनी जी 
सर्वात श्रेष्ठ वस्तु वरदान म्हणून दिली, ती म्हणजे ही 
कीं, भारतीय नेहमींच अनेक जातींच्या लोकांत व 
अनेक प्रकारच्या विचारांत समन्वयच स्थापन करीत 
आटेत-त्यासांठींच तत्पर राहिलेत. सर्व तऱ्हेच्या 
विविधतेतूनच ऐक्य कायस राखण्याची त्यांची शक्ति 
व योग्यता अद्वितीय अज्ञीच राहिली आहे!” 
अलीकडील काळांत ही * रसायन-प्रक्रिया) थेडावली 
स्री, परंतु काळहि आतां बदलला आहे. नव्या 
स्वरूपांतच ही परंपरा पुढें चालवावी लागेल आणि 
विश्व-मानव्याची वाटचाल पत्करावी लागेल, सामासिक- 
संमिश्र अश्या विश्व-संस्कृतीच्या जोपासनेचा प्रयत्न 
करावा लागेळ. अर्थातच त्यासाठीं कांहीं गोष्टी 
स्वीकाराव्या लागतील, कांहीं सोडाब्या लागतील, 
विज्ञानयुगानें आज सवे मानवांनाच एक केळें आहे 
म्हणून आज नव्या स्वरूपांतच भारतीय संमिश्र 
संस्कृतीचा विकास होईल, या नव्या स्वरूपाला पोषरक- 


आणि परंपरागत संमिश्रतेच्या प्रक्रियेलाहि पोषक-- 


म्हणून ज्या ज्या घटना, ज्या ज्या रचना वज्या ज्या 
गोष्टी घडतील, त्यांचें स्वागतच करून त्यांचा उपयोग 
करून घेतला तर परिणाम सर्वहितकारी तर होईलच, 
भारताचें अग्रेसरत्वहि पूर्ववत्‌ कायम राहील व हें 
आजच्या गोंधळलेल्या मन:स्थितींत व कलुषित 
वातावरणांतहि दाक्य आहे, कारण आजहि जनतेचे 
हार्द शाबूत आहे व चोहीकडे थोडीच नजर फेकली तर 
चिखलांतूनहि अनेक सुंदर कमळं उगवलेली दिसूं 
शकतील. आज हें हाद परस्पराश्ीं जुळलेलेंहि आहे, 
म्हणूनच “ कलावंताच्या आनंदेपयंटनांत ग. दि. 


माडगूळकरांना आनंदोर्मे येतात व ते नाचत-वागडत 


गातात ! त्यांन! दुसर्‍या भाषेंत स्फति येते आणि इतर 
मंडळीहि याचेंच कोरस बनवतात, तर तिकडे * कःनु 

ई'हि लगेच दुसऱ्या कवनानें प्रतिसाद देऊन सह- 
वासाचा निर्मळ आनंद उपभोगितात ! लोकजीवनांत 
वैयक्तिक स्नेह-संब्रंधांचा सगंघ दरवळणारीं अशीं 
शेंकडों उदाहरणें दोन्ही प्रांतांतून सहज सांपड शक- 
तात. म्हणून एका महान एातहासक कायात सम- 
भागी होण्याची जी संघी परस्परांना लाभली आहे, 
तिचा उपयोग करून घेणें कटिणहि नाहीं आणि गुज- 
रात-महाराष्ट्रासाठीं ते एक फार मोठें दिव्य आहे, 
असेंहि नाहीं; कारण प्राचीन काळापासूनच दोन्ही 
प्रांत भक्तीच्या आनंद-प्रवाहांत एकरस होत आले 
आहेत, म्हणूनच 

उत्पन्ना द्राविडे चाहं कर्णाटे वृद्धिंगता । 
स्थिता किंनिन्‌ महाराष्ट्र गुजरे जीणेतां गता । 

असें पदम-पुराणाने * भाक्त द्वारे बदांवळे आहे ! 
आजहि तीच परंपरा गांधी नि विनोब्रांच्या लख्पानें 
नवीन मूल्ये व नवीन उन्मेष घेऊन गुजरात-महार 
रापट्राला धन्य करून भारताच्या पुनजीांवनाद्वार जगाला 
शांतिमार्गाकडे झपाट्याने नेत आहे. आणि आतां तर 
महाराष्ट्र माउलीच्या मंदिरांत लोटांगण घालळींत येऊं 
घातलेले विनोबा- ' बाळ? विनोबा-महाराष्ट्राच्या संत 
-तेजाद्वारे, कडपरि-प्रकाशाद्वारे साऱ्या भारतालाच आहिं 
सेची दीक्षा देण्याच्या मार्गावर आहित ! अद्या मह 
तत्वाच्या क्षणीं जर परिस्थितींतून वर उठून आपण 
अभिक्रम आपल्या हातीं घेतला, तर ते संपूर्ण देशाला 
अद्वितीय मार्गदर्शन होईल, यांत शंकाच नाहीं. 


अनुक्रमणिका 


५2 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५/ र व्र ्् 
ळू च १/१॥/ कर 0 
क्व 3 नवभारत अ 
कम) ७५ शि 
न्ट््ीट अमृतमहोत्सवी 


च 
र्ट ब जज 
सला त्र 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


ले. प्रा. मायकेळ पोनी अनुबादक-तर्केतीर्थ टक्ष्मणश्याख्री जोशी 


मार्कसेवादाची जादू 
११४ 


मार्क्सेवादाचा प्रचारकीय प्रभाव हें असंत विचार- 
णीय असे अनेतिकतेमधील नेतिक शक्तीचे उदाहरण 
आहे, असें म्हणतां येईल 
इसाया बलिनने मार्क्सच्या चरित्रांत माक्स अक्शा 
स्वल्पांत दाखविला आहे कां, माक्स हा स्वतः भविष्य- 
दर्शी असलेल्या थ्येयवादाचा पुरस्कार करतो, परंतु तें 
करीत असतां त्यांत ध्येय-विप्रयक सवे निर्दैश्ांचा तिर- 
स्कार अन्तर्भूत करतो. त्याचा ध्येयवाद म्हणजे अन्त- 
विरोधानें भरळेळें दूप्रित तत्व आहे. याच तत्त्वाचा 
हत्यार म्हणून उपयोग करतांना मार्क्सचे प्रचारकीय 
अलोकिक कोशल व्यक्त होतें.-'' मार्क्तंच्या नांवाने 
प्रसिद्ध झाळेळे अनेक जाहीरनामे आणि कार्यक्रम यांत 
जे लेखणीचे फटकारे दिसून येतात आणि भयानक 
असे जातां-जातांना केळे टीकात्मक निंदैशा आढळन 
येतांत, त्या सवाचा रोख शाश्वत न्याय, मानवी ऐक्य 
व्यक्तीचे व राष्ट्रांचे हक, विवेक-स्वातंतर्य, सांस्कृतिक 
संग्राम अश्या प्रकारचे वाक्‍्यप्रयोग साफ नष्ट करण्या- 
कडे दिसून येतो. हे वाक्‍यप्रयोग त्या वेळच्या लोक- 
शाही चळवळीचें कायम वापरावयाचे भांडवल होतें 
माक्‍सला असें वाटत होतें कीं, ही व्यथ॑ लवाडी आहे 
विचारांचा गोंधळ आणि निरुपयोगी थत्न यांचे दरीक 
वाक्‍्यप्रयोग आहेत. ” 
' न्याय, समता व स्वतंत्रता यांच्यावद्दळ तिरस्कार 
असूनहि सोविएट रशिया हा याच थ्येयांचा खरा 
पुरस्कर्ता म्हणून अनेकांनी पतकरला आहे. असते 
नव्ह तर, रशियाकडून तसा तिरस्कार व्यक्त केला 
जातो या कारणामुळे त्या व्येयांचा पुरस्कर्ता म्हणन तो 
पतकरडा आहे, हन्ना आरेंटने समपॅक रीतीने म्हटलें 
आहे की, “ बोट्योविकांचें रशियांत व इतरत्र असे 
आग्रहाने सांगणें असतें कीं, आम्ही सामान्य नेतिक 
यांदांना सान्यता दत नाहो; हें सांगणें कम्युनिस्ट 
प्रचाराचा सुख्य आधार आहे; हा प्रचार वरोबर 


नेतिक भावनांना व नैतिक मर्वादांना आवाहन देतो. 

विरुद्ध अशा ह्या सिद्धांतांत इतकी श्रेठ़ठ श्रद्धा- 
त्पादक शक्ति कां असावी ? याचें उत्तर माझ्या कल्यने- 
प्रमाणं असें आहे कीं, नेतिक तत्त्वांबद्दल स्वतः मध्ये 
असलेल्या दांकेने व्यथित असलेल्या आधुनिक मनाला 


नैतिक भावनांचा उपभोग ब कठोर वस्तुवादात्रद्वलची 


तृष्णा या दोन्हींचे समाधान करणारी शेली या सिद्धा- 
न्तांत अन्त्भूत आहे. “ विरोध-विकासयुक्त भोतिक- 
वादी * तत्तज्ञानाच्याद्वारा माक्‍सवाद आपल्या 
युगांतील उच्च नेतिक गतिशीलता व मानवी व्यवहार 
म्हणजे वस्तुवादानुसारें चालणाऱ्या यांत्रिक प्रक्रिया 
होत असं मानण्यास लावणारी विवेचक दृष्टी यांच्या- 
मधील विरो'धास खुत्रीने हृष्टिपथाच्या बाहेर नेतो. ज्या 
उभयतो व्याघातांनीं ( [2101188 ) उद!रमत- 
वादी मन पांगुळते आणि अडखळते ते व्याघातच 
मार्क्संवादाचा आनंद ब शक्ति होय; आपल्या नैतिक 
वासना जितक्या अधिक उधानास येत असतील व आपली 
वस्तुनिष्ठ दृष्टि जितकी अधिक नीति-निरपेक्ष वनठेली 
असेळ तितकी या परस्परविरोधी तत्त्वांची सांगड 
अधिक प्रभावी बनते; या सांगडीमध्ये हीं विरोधी तरे 
एकमेकांस दृढ बनवू लागतात 
हा गुण समजावून घ्यावयाचा असेल तर, मासी जसा 
समाजवादाच्या तृष्णने ब पुंजीवादाच्या भयाने भर- 
लेला होता तसें तुम्ही भरठेळे आहांत अज्ञी स्वतःबहळ 
कल्पना करा, स्वतंत्रता, न्याय व वंधुता या थ्येयांकडे 
या दृष्टीनं बबतांना तुम्हांस उदाहरणार्थ असें दिसेळ 
कीं, या ध्येयांवर आधारलेला नेयोळियनचा विधिग्रेथ 
सामतशाहीचा विनाश करण्यांत व युरोपमर खाजगी 
उद्योगांच्या पद्धतीस अनुकूल असा मार्ग पुंजीशहांस 
मोकळा करण्यांत अत्यंत यदास्वी झाला 
मच्या हेंहि लक्षांत येईल कीं, तो विधिग्रंथ त्या 
काळापासून आतापर्यत पुजीवादी व्यवस्थेचा प्रति- 
पालक वनळा, त्या व्यवस्थेने ज्या सामंतशहीची नियम 


ह्याच संस्था उखडली त्या सामतश्शाहीचा व ज्या कामगार 
ष्‌ 
अनुक्रमणिका मगरी पिकास महाराष्ट्रा पिस र 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


> ह.“ 
|.) र १ डर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


माक्‍सेवादाची जादू 


वर्गाचे दास्य चाळू ठेवळें त्या वर्गाचा विरोध करणाऱ्या 
त्या पुंजीशाहीचे ब्राह्मरूप म्हणून हीं ध्येये आहेत, 
असें तुम्हांस दिसेळ व पुंजीशाहीच्या नैतिक ध्येबां- 
मध्ये पुंजीशाहीचे हितसंबंध गाभत आहेत, असेहि 
दिसेल. पुंजीवादाच्या अनेतिक रूपाचे आविष्करण हा 
वैज्ञानिक समाजवादाचा अभावात्मक अंशा आहे; 

आतां दुसरी गोष्ट म्हणजे समाजवादी क्रांतिकारक 
कृतीचा विचार करा. कामगारवर्गाने एके दिवशीं 
पुंजीशाहीचा निःपात केला आहे आणि स्वतंत्रता, 
न्याय व बंधुता यांचे राज्य स्थापन केळ आहे, असे 
घडवून आणण्याच्या उत्कंठेने तुम्ही भरळेळे आहांत. 
परंतु स्वातंत्र्य, न्याय व बंधुता यांच्या नांवाने ही 
मागणी तुम्ही मागू शकत नाहीं; कारण तुम्हांस 
अक्या भावनाप्राधान्याचा तिरस्कार आहे. म्हणून तुम्ही 
समाजवादाच्या ध्येयाचे अद्‌भुत भावरम्य खूप बद- 
ळून विज्ञान बनवितां. सध्यां पुंजीशाहीनें बंधनांत 
ठेवलेल्या संपत्तीचा व सुखाचा नवा प्रवाह कामगार- 
वर्गाने उत्पादन-सांधनें काब्रीज केल्यामुळें मोकळा 
सुटतो, ही गोष्ट ठासून सांगण्याच्या योगाने तुम्ही 
त्याचें विज्ञान बनवितां. हें ठासून सांगण्यानें समाज- 
वादाच्या नेतिक आकांक्षांचे समाधान होतें. अशा 
आकांक्षांनीं मरठेळे लोक त्याचा वैज्ञानिक सत्य म्हणून 
स्वीकार करतात. ह्यामुळें नेतिक आक्रांक्षांना वैज्ञानिक 
निर्णयाचा आकार मिळतो; हा दुसरा विधायक गर्मित 
अंश होय; ही मार्क्तवादाची दुसरी शाखा होय. 
वैज्ञानिक मुख्ववस्याच्या योगानें, ही केवळ भावना विव- 
शता होय म्हणून व्हावयाच्या निंदेपासून नेतिक 
भावनांचे रक्षण होते; आणि त्याचवेळीं, यांच्या योगाने 
भोतिक ऐहिक ध्येयांच्या पोटांत नैतिक भावनांचा 
उत्साह भरतां येतो. 
अबाध्य दोष 

आतां ही गोष्ट कोणासहि दिसून येईल कीं, मार्क्से- 
वादाच्या या दोन्ही ( अभावात्मक व विधायक) 
शाखा, नीतीला कांहीं स्वगतशाक्ति असते हें नाका- 
रून कास करतात; व इतकें करूनहि नेतिक वासनांना 
आवाहन देतात. पुंजीशाहीचे दोषदरन करणें हा 
या एथक्करणाचा अन्तस्थ हेतु असल्यामुळें ह्या एथ 
करणाचें प्वेवसान पुंजीश्ाहीचे ढोंग उघड करण्यांत 
होते. असे मानतां येईल कीं, नैतिक उद्देश्ञांचे भौतिक, 


अनुक्रमणिका 


ऐहिक हितसंबंधाच्या स्वरूपांत केलेलें एथकरण हें 
सामान्यतः कोठेंहि लागूं पडते म्हणून जे कोणी त्याच्या 
योगानें ढोंग उघडकीस आणतात त्यांचेहि नैतिक उद्देश 
त्यामुळें हिणकस ठरतात. परंतु हे उद्देश स्पष्टपणें उद्‌थो- 
ब्रित झाल्यामुळें त्यांचे ढोंग बाहेर न येतां ते शावूत 
राहतात. पुंजीशञाही ध्येयवादांचे ढोंग उघडकीस 
आणण्याच्या पद्धतीनें ते त्यांत कोणताहि नेतिक निणेय 
जाहीर न करतां, इतरांमध्ये सामर्थ्येश्याली नैतिक भाव- 
नांचे उत्थापन करतात; परंतु हें ढोंग उघडकीस आण- 
ण्याचे काम शुद्ध वैज्ञानिक परिभाषेत चालवितात. 
त्यामुळेच प्रचाराचे असे फळ त्यांच्या पदरांत पडतें; 
त्या कारणामुळें नैतिक रूप आणण्याची डांकाहि स्प 
करूं शकत नाहीं. 

अर्थात्‌ हीं ' वेज्ञानिक ' विधानें मान्य होतात 
याचें कारण, त्यांच्या योगार्ने कांहीं विशिष्ट नेतिक 
भावनांचे समाधान होते, हें होव. पुंजीशाही ध्वेय- 
वादांच्या संवंधाची मीमांसा आणि आव्रत उदे- 
शांचे ढोंग उघडकीस आणण्याच्या प्रवृत्तीच्या मुळाशी 
असलेले आच्छादित उद्देश यांच्यामध्ये स्वसमर्थनार्थ 
चाळवाचाळव सुरूं असलेली येथे आपणांस दिसते. 
नेतिक आकांक्षांचे समाधान करतात, म्हणून मान्य 
केलेलीं जीं वेज्ञानिक म्हणून स्वीकारळेळीं विधाने 
असतात तीं त्या नैतिक आकांक्षांना अधिक उत्तेजित 
करतात; त्यामुळें त्या आकांक्षा तथाकथित वैज्ञानिक 
विधानांची समाधान करण्याची शक्ति वाढवितात; असे 
हें सारखें चालत असते. आणखी असं कीं, ह्या 
गतिशील्वा-वस्तुनिठा यांच्या संयोगांत नेहमी 
आत्मरक्षणाचें सामथ्ये असते. त्याच्या वैज्ञानिक 
अंक्षावरील आक्षेपांचे निरसन त्याच्या पाठीशीं अस- 
देल्या नैतिक भावनांनी केळे जाते आणि त्यावरीळ 
नेतिक आक्षिपांचे निरसन त्यांतील वैज्ञानिक ज्षोधांच्या 
अत्राधित निणयाच्या आवाहनाने थंडपणे पार पाडता 
येते, गतिशीलता व वस्तुनिठ़ा या दोन अंद्रांपेकी 
प्र्येक अंश दुसऱ्यावरील आक्षेपाच्यावेळीं आपल्या- 
कडे लक्ष खेचून घेतो, 

माक्‍संबादावरील पांडित्यपूण टीकाकरणाऱ्यांनीं 
उघडकीस आणलेल्या तकंदोषाठा हीच स्वना आधार 
देत असते ही गो आपणास दिसून येईल. कामगारवगं 
पुंजीशाहीचा नाश करणार हो गोष्ट अपरिहार्य आहे, हें 


५«५ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


न्ट्< १&.अमृतमहोत्सवी 


ति 
* द 
.) र १ डर क 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


मार्क्सवादी भविष्य खरें मानलें तर, त्याच्या आधारावर 
कोणताहि अमलांत आणावयाचा राजकीय कार्यक्रम 
निष्पन्न होऊं दाकणार नाहीं; असे टीकाकार सांगत!त. 
कारण, ज्या युद्धाचा निणय अगोदर ठरून गेला आहे, 
त्याकरितां योद्धथांची भरती करण्याचा प्रयत्न निरशैक 
ठरतो; आणि जर युद्धाचा निर्णय ठरलेला नसेल तर 
त्या युद्धाचा परिणाम काय होईल यात्रद्ूल अनुमान 
करणें चुकीचे होय, परंतु गतिश्ी लत्ता-वस्तुनिष्टा संयो- 
गाच्या क्षेत्रांत, इतिहासाचा एक विशिष्ट परिणाम घडून 
यावा म्हणून बुद्धार्थ सज्य होण्यास आवाहन करणारे 
ऐतिहासिक भविष्य सांगण्यावर तर्कदोपाचे उद्‌भाव 
करतां येत नाहीं, कारण, समाजवादी उद्दिष्ट न्याय्य 
आहे अशी आपली श्रद्धा आहे म्हणून आपण 
भविष्य मान्य करतो; समाजवादी चळवळ योग्य आहे, 
असा" याचा अभिप्राय आहे. भविष्यकथन म्हणजे 
चळवळीस आवाहन होय. 
परंतु येथें हे॑एक अतिरिक्त सांगावयाचे आहे, 
आपल्या विकृत श्रेनें प्रोढ समाजद्षास्त्राच्या विद्दत्ता- 
पूण परिभाषेंच्या सुखवस्यामध्यें आपली पावित्र्याची 
तृष्णा लपविण्यास लावलें असल तर तो मुखवटा 
करुणास्पद होय, वैज्ञानिक विधानांच्या रूपानें रंग- 
विलेल्या नेतिक भावनांत परिवर्तन घडून दुदैवाने 
त्याचें निराळेच पर्यवसान होतें. मार्क्सवादी चळवळी- 
वरीळ कोणताहि नेतिक आक्षेप, ती चळवळ वेज्ञानिक- 
दृष्ट्या योग्य आहे, या उत्तराने निरस्त करतां येतो, 
असे सांगतांना मी ही गोष्ट मागेच सूचित केली आहे. 
यामुळ काय होतें ते आपण पाहूं या --समाजवादाचा 
नेतिक उद्देश वैज्ञानिक पर्यायांनीं युक्त अद्या विधानां- 
च्या मध्ये रूपान्तरित केला तेव्हां तो मूलभूत नेतिक 
संदर्भापासून विभक्त झाला, नैतिक भावनांना द्र 
लोटणारी अज्ञी आकांक्षा ती बनली. हाच धर्मोन्माद 
क ६181018110 ) होय; मुळांतील नेतिक आकां- 
के भो नसू तयार र नागा केंद्रित 
कामगारवर्गाचे किच किंव न व या 
म्हणावयाचे तर, कामगारबगीच्या र. मय त 
निंधित्व करणारे म्हणून मानले कक परति- 
ती 0. *ऱ्या लोकांच्या 
हातातील जुल्मो सत्ता, हा सत्तेचा उन्मादपूर्ण संप्रदाय 
होय; म्हणजेच नेतिक शीलाच्या माणसाची बन्थनांत 
पडळेली उडी होय. 


अनेतिकतेचें नेतिक आवाहन 

आधुनिक सर्वाधिकारवादांतील जाणूनवुजून 
पतकरलेली विवेकहीनता कशी आहे याचा आणि 
अविवकानें उघडपणे वागण्याच्या त्यांतील निर्धारांत 
नेतिक आवाहन कां आहे याचा उलगडा यामुळें होतो. 
कारण, हा निर्धार असे दाखविण्याकरितां केलेला 
असतो कीं, त्यांतील शक्ति पावित्र्याचें मूर्तरूप आहे, 
म्हणून त्याचें कांहीहि करून श्रेठठत्व स्थापित करणें वि 
लाचा बचाव करणें या दिवाय अधिक मोटी कोणतीहि. 


जवाबदारी नाहीं. या निर्धाराने जे प्रक्ासन करतात ते. 


दया व सचोटी यांचा तिटकारा करतात असें गृहीत 
घरलेळें असतें; ते केवळ विशिष्ट अनिवार्य परिल्थिती- 
मुळें असें वागत नाहींत ( - मॅकिवेलीनें त्यांना काता 
स्थितींत अनुमति दिली असती- ) तर त्यांच्या नीति- 
वादी प्रतिस्पध्यांमधील भावनावशता, ढोंग, व सामा- 
न्यतः गवाळपणा जो असतो या बाबतींत त्यांचा नैतिक 


क. ४ कहे :७ 
वरचढपणा असल्यामुळें. म्हणून जे संदायवादी सर्वे 
ल्क 


नेतिक उद्दिष्टांची सत्यता तिरस्कारपूर्वक नाकारतात ते 
अश्या नयन सत्तेला पाठिंबा देण्याकरितां घर्मान्मादाने 
एकत्रित येतात. 

माक्‍संवाद एकदां अंगीकारिला म्हणजे नीतीचा 
सार्वभौम महिमा आणि तिचें सत्तेवरील व भोतिक 
परिस्थितीवरील वास्तविक पर|वलंब्रित्व यामधील शाश्वत 
विसंगति माक्‍संवाद काढून टाकतो. माक्‍सवाद असे 
करूं डाकतो याचें कारण, तो नैतिकतेचा बहाणा 
सोडून देतो, परंतु लगेच एका विदिष्ट प्रकारच्या 
राजकीय चळवळीच्या परीघांत गर्भितस्वरूपांची 
नेतिकता अर्पित करतो. माक्‍सवाद हा स्वाभाविक 
रीतीने पवित्र असलेल्या चळवळीने अनिवार्य विश्व- 
विजय संपादून त्याच्याद्वारा सावभौम नेतिक महिमा 
साध्य करतो, 

मार्क्सवाद हा भोतिकवाद आहे असा चुकीचा 
आरोप गत जातो. त्याचा भोतिकवाद हा त्याच्या 
नेतिक उद्दिष्टाचा बाह्य मुखवटा आहे. हें मात्र खरें 
आहे कीं, भोतिकवादी आवरणाच्या योगाने समाज- 
वादासंबेधीं आकांक्षांना नैतिक संदर्भापासून अलग 
करतां आले आहे व त्यामुळे भोतिक इतमाम व राज- 
कीय हिंसा करण्यांत त्यांचा पूर्ण उपयोग करतां येत 
आहे, परंतु त्याच्या योगासे त्यांच्या मुळाशी असलेळी 
अमाजवादी गतिशीलता नष्ट होत नाहीं, कम्युनिस्ट 


५8 
अनक्रमणिका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
का कच व्यान 
रि राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट< (अमृतमहोत्सवी 


ति 
१  . 
.) र १ डर | 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


माक्‍सेवादाची जादू 


राज्यांचे भावनात्मक समर्थन म्हणजे सामजिक प्रवत्न- 
वादाचा उत्साह हा कायम टिकला आहे. म्हणूनच 
सर्व आर्थक प्रयत्नांत नेतिक अर्थ भरण्याचा त्यांचा 
ग्वटाटोप असतो; म्हणूनच जनतेच्या तातडीच्या गरजा- 
उदाहरणाथ सुधारटेलीं राहती घेरे- वगेरेंची उपेक्षा 
करून गगनचुंची सुवक इमारती, भूमिगत संगमरवरी 
महाल इत्यादि भव्य महिमाशयाली गोष्टींचा हब्यास 
त्यांचा चाळूं शकतो; म्हणूनच त्यांची विलक्षण आ।थक 
पद्धात निभावू दाकते; म्हणजे उत्पादनावर सारखा 
भर असतो, परंतु जीवनाच्या गरजांचा कायम तुट- 
चडा राहतो. आम्ही पश्चिम युरोपांतीळ लोक सोविएट 
रश्शियांत भोतिकवादाचीं लक्षणे केव्हां दिसतील याची 
आशेने वाट पहात आहोंत. कारण, एकदां कां ही राज- 
वट भोतिक सुखसोयीचा पाठपुरावा करूं लागली कीं 
तिच्यांतील 'धर्मान्मादच नष्ट होइल. सुखसोयीचे प्रेम 
गह्म असेल परंतु त्यांत जळवून घेण्याची वृत्ति असते 
अस! कोणासहि विश्वास वाटूं लागतो 

आपल्या काळांतील इतर जनताचळवळींतहि अनेतिक- 
तेचें नेतिक आवाहन प्रभावी झालें आहे. मायनेक- 
(1०1160९) ला याचा प्राथमिक आकार सर्व जर्मनां- 
च्य एकत्वाच्या चळवळींत आढळला; आणि हिटलरच्या 
उत्कर्षाने हें एथक्करण प्रतारकरूपानें रग्दराः खरें ठरलें 
आहे. वोल्शेविकांच्या उदाहरणाचा हिटलरला उपयोग 
खूप झाला; परंतु त्याच चळवळीने प्रथमत; भावना- 
रम्य ञर्समन विनारावादामध्ये मूळ धरलें होतें. या 
वादाने असें उपदेशिलें होतें कीं, असाधारण मह- 
सवाची व्यक्ति, “हमकर सो कायदा', या रीतीने वागते 
आणि म॒त्सदी या नात्याने स्वतःची इच्छा बाकीच्या 
जगावर अविवेकीपणे लादत असते; त्याचप्रमाणें 
एखाद्या राष्ट्रास आपलें * ऐतिहासिक भवितव्य? नेतिक 
जबाबदारीची पर्वा न करतां सिद्ध करणें हाहक्कव 
कर्तव्य असते. मार्क्सवादानें चित्रिळेळें यांत्रिक मानवी 
चित्र ज्याप्रमाणें करतें त्याप्रमाणे नीतीच्या सावभोम 
अधिकारांचा अते उपदेदा विरोध करतात; एक विशिष्ट 
व्यक्तीची बा राष्ट्राची परिपू्ते म्हणजेच नीति 
असे ते उपदेश सांगतात, यासुळे आपल्या या युगांतील 
अमर्याद सामाजिक आकांक्षांचा मयेकर देशभक्तीशीं 
सांधा निर्माण होऊं शकतो; आणि हिटलरच्या जमन 
विश्वराज्याच्या रूपानें या दोन्ही गोष्टी आकारास येऊं 


गाकल्या असल्या. 


न, भा, ८ 


अनुक्रमणिका 


हिटलरच्या का!येक्रमांत मोठ्या नेतिक भावनोंचा 
अन्तर्भाव होता म्हणून त्यांतील ब्रेदरकारपणांतून 
जवरदस्त नैतिक आवाहन निघत होते, अज्ञी उपपत्ति 
लांगते. जेव्हां जेव्हां वेद्रकारपणाचा धर्मेन्मादाशीं 
संयोग होतो तेव्हां तेव्हां. आपणांस गतिशीलता 
- वस्तुनिष्ठा. हं दन्द्र त्यांत आहे अज्नी दोका आलीच 
पाहिजे. हिटलरचा मद हा मुळांत पापमय होता; 
परंतु त्याच्यांतील जमन तरुणांस मिळणारे आवाहन 
नैतिक होतें; त्यांनी पापमय कृतींचा नेतिक कतेव्य 
ग्हणून रवीकार केला होता. माक्‍संच्या मतानें सावे- 
जनिक जीवनांतील नेतिक हेतूंच्या स्वस्पासंतंधीं जे 
निर्णय ठरले तेच निणेय त्या तरुणांच्या प्रवत्तीचे 
कारण झाले. त्यांचा असा विश्वास होता की, असे 
नैतिक हेठ केवळ सत्तेची बौद्धिक समर्थनें होत, सत्ता 
हॅच मूळ सत्य आहे. म्हणूनच नेतिकरूप देण्याचा 
त्यांना तिरस्कार होता; आणि विवेकशून्य हिंसेवद्दल 
त्यांना नेतिक ओढा होता. 

कांही बषापूर्वी मी यासंबंधीं जं प्राथमिक विवेचन 
प्रसिद्ध केळें त्यांत या सिद्धान्ताला * नेतिक विपर्यास ? 
असें नांव दिलें. अर्थात्‌ हा विपर्यास प्रत्यक्षांत पूणतेसं 
कधींच जात नाहीं. कारण, कोणतेंहि राज्य कितीहि 
घमीन्मादवरा असले तरी कांही स्पष्ट नेतिक मर्यादा 
मानल्यावाचन चाळूंच दाकत नाहीं. मन वळविण्याचा 
प्रयत्न करण्याचें बेधन नमनसत्तेसहि पाळावें लागते. कांहीं 
स्पष्ट नीतिनियमांना प्रसंगीं अवसर द्यावा लागतो 


एवढ्यानेंच * नैतिक विपर्यासाचे ? सिद्धान्त लागू 
पडत नाहींत असें नव्हे. 

> 1 

4 4 
सशिक्षितांचें प्रलोभन 


नैतिक विवेकाच्या उघड तिरस्कारांतील नतिक 
आवाहनानें आणखी एक कोडें उल्गडते; हें कोडें 
म्हणजे स्टाळिनच्या राजवटींत त्या राजवटीस धन्यवाद्‌ 
देणाऱ्या ळेखकांच्या व चित्रकारांच्या कृतींना दूषण 
देण्यांत येऊन त्यांना दडपून टाकळे, ' बन्धनांतळें मन? 
या पुस्तकांत जञेस्ळे मिळोझने म्हटल्याप्रमाणे आधुनिक 
कळा व वाड्यय यावहळच्या सर्वेविदित घणेमुळें अंशत 
व सवे सांस्कृतिक यत्न राज्याच्या सेवेकरिता करवा- 
वयाचे या निर्धारामुळें हें आवाहन प्रभावी झालें, मिलो- 
झर्ने खतःच्या पोलंडमधीळ अनुभवांवरून असें नोंदून 


धु 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


द्‌ ७ 

५/ र रं 

र्य 9) ३४) वेळ 

/& नवभारत च 

कद ७५ र 
& अमृतमहोत्सवी, तमहोत्सवी/ 

न्ट< ्् मू व्र > 


» वर्ष » > 
"र, पेत. 


क ३8 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


ठेवळें आहे कीं, मार्क्सेवादानें पोलंडमधील सुशि- 
क्षितांना लावलेल्या प्रलोभमनाचा भाग ह्या भावना व 
घोरणे वनलीं आहेत. 

हो गोष्ट कळण्याकरितां पुंजीशाहींतून समाजवादा- 
कडे होणाऱ्या स्थित्यंतरामघील विचाराच्या प्रत्येक 
स्वरूपास माक्सवादाची विधायक व विध्वंसक, अंतः- 
प्रवेशा व ढोंग उघडें पाडणे ही प्रक्रिया लागूं करतां 
येते, हें आपण प्रथम विचारांत घेतलें पाहिज. ज्या- 
प्रमाणे पुंजीशाहीच्या ध्येयांत स्वातंत्य व लोकतंत्रता 
यांचे ढोंग असते असे उघडकीस आणायचे असतें 
ब त्याचवेळी पक्षाच्या हुकूमशाहींत स्वभावत:च 
स्मातत्य व लाकतंत्रता हे गुण असतात असं दाखवाव- 
यांचे असतें; त्याचप्रमाणे पुंजीशाहोच्या कळेंत व 
वाड्यपांत ढोंगीपणा असतो अस दालखवावयाचें असतें 
आणि समाजवादाच्या अंध स्तुतिपाठांत कला व 
वाड्यय यांच्या मूल्यांची संपत्ति असते, असें 
प्रतिपादावयाचे असतं. सर्वे सांस्क्ातक जीवनांत 
अशाप्रक'स्चे रूपान्तर घडवून आणले जाते. समाज- 
वादीराज्याच्या हितसंत्रेघांच्या बंधनांत सर्व जीवन 
हुकूमशहांच्या इच्छेप्रमाणे बंदिस्त केळें जाते हीच 
सर्वव्यापी हुकूम्याही होय; स्वतंत्र देशांतील सुप्रसिद्ध 
सुशिक्षितांना त्यांच्या ब्यवसायाला दडवून व दूषित 
करणार्‍या ह्या हुकूमशाहीचे आकर्षण कां वाटावे हाच 
प्रश्न आहे. 

* ढोंगाचा परिस्फोट ? या शब्दांत या 
च्या उत्तराची खण सापडते. १९ व्या 
तील पुंजीशाही वर्चस्वाच्या विरुद्ध केवळ 
बाद बंड करीत नव्हता किंवा पुंजीज्ञाहीच्या थ्येयांवर 
हा करण्याचे हत्यार केवळ वेज्ञानिक प्रवृत्तिच 
नव्हती, सुशिक्षित वर्गाचे एकंदरींत दूरत्व हेंहि त्या- 
वरोतर होते. भावनारम्यतावादाच्या व वैज्ञानिक चळ- 
बळींच्या संयुक्त परिणामांपासून आधुनिकांचा सांस्कृतिक 
सऱ्यवाद उत्यन्न झाला व त्यानें माकसेवादाइतकाच 
आन नववे शेव केत केला 
माणसांच्या निर्घास्तपणाने, रॉ व ल 

न स्तपणाने, स्वार्थाने व ढोंगानें 
आहामग कळा तेव्हा हु घडळ, नोति म्हणने टाळता 
येण नाही म्हणून लोकांनीं मान्य करावयाची एक 
गोष्ट, अवा अथ केला तरच या न्यूनांची उपयत्ति लागते. 
अले त्यांना दिसले. आणखी असे कीं, मार्क्सवादास| न 
खेंच विलक्षण अश्या हृढ नेतिक आकांक्षांचे 


कोड्या- 
गातकां- 
समाज- 


र्‌ र 
क्षाचं लक्षण 


म्हणजे त्यांच्या ठिकाणचा नेतिक गुन्बवाद होता; टुर्गेनी- 
( '"ए'ट&18ए )ने याचे चित्रण वाजझारो ( 1380- 
8000 ) या विद्यार्थ्याच्या रूपाने केळे, हा विद्यार्थी, 
तात्त्विक शून्यवादाचा साहित्यांतील मूळ साचाच होय. 

आम्ही हेंहि मान्य करतों की, व्यक्तिसंवेधीं शून्य" 
वाद ( 7615018 1111111811) ) हा एक दातव- 
भर साहित्याचा व तत्त्वज्ञानाचा प्रेरर बनला; या 
वादाने स्वतः आणि विरुद्ध प्रतिक्रिया प्रकु्व करून 
हें काम केळे, युरोप्ेडांत १९ व्या शतकाच्या 
मध्यापासूनच्या काळांत ललितकथा, काव्य व 
तत्त्वज्ञान यांचे सावेत्रिक विषय पुंजीशाही समाजाची 
घृणा, अनीति व निराशा हेच बनले, क्षुद्र जीवन 
जगणाऱ्या माणसांशीं विरोधी असलेल्या विचारसरणी- 
ने आधुनिक स्वेराचारी माणूस निर्मिला, आणि 
त्याच्या ठिकाणीं बंडखोरीची नवनिर्माणशक्ति उत्पन्न 
केली; त्यामुळें भूतकाळांतील कोणत्याहि ऐतिहासिक 
युगाला साधल्या नाहींत अक्का उच्चतम कृतींची 
निर्मिति करून ललित कलांना नावीन्य आणिलें. 

परंतु या विजयांनीं कळाकत्यीना आम्मशांकेमुळें 
निर्माल्यबत्‌ बनविले. मान्यता पावलेल्या स्येयांच्या 
बद्दल त्यांच्या ठायीं असलेल्या द्वेपरानें ( माक्‍सवादा- 
प्रमाणे ) मानवाचे महत्त्व व मानवी विचार यावरच 
प्रत्यक्ष आधात केला. पीर गिंट (0281 ख४71॥) न 
अनेक वेप्रवेष्रांतर॑ केलो व शेवटीं स्वतःची 
त्याला ओळख कांद्याच्या रूपकाने अश्ली प्रटली- 
प्रत्येक नाटकी रूपाचा पापुद्रा एका पाठीमागून एक 
एक असा काढून टाकून शेवटीं गाभ्यांत कांहीं शिछक 
रहात नाहीं, विश्वकोरकते बोबडे (30ए४७1त) 
आणि पेक्युके ( ?ढढ०)७) व्यर्थ गोष्टींच्या 
गुंतागुंतींत सांपडून नष्ट होतात. मुसिळचा (१1811) 
* संपत्तिहीन मनुष्य? ( ॥1७11 ॥10010॥0 000०” 
९७8 ) अक्ततित्व गमावतो, कारण, तो जीवन 
जगण्यापेक्षा जीवनाचा विचार करीत राहतो. साश्र 
( 887९ )च्या “ बुद्धियुग' ( 1.82 08 किता" 
891) मधील माथ्यु (१७1० ) ' विचार, विचा- 
राबद्दळ विचार, विचारावद्दलच्या विचाराचा विचार, 
करीत दिणून जातो; उलट केपू ( 081718) चा 
" परका * ( 5॥१४७॥ ) माणूस संपूर्णपणे विचार" 
पराड्युल असतो; तो इतकाच वस्तुश्यितीपासून 


ष्ट 
मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
अनुक्रमणिका पयन, 
राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


दू (» १6/"स्ेळ > 


न (अमृतमहोत्सवी, 
९& स. वर्ष 


क अ * 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


माक्‍सेवादाची जादू 


विभक्त झालेला असतो व स्वतःच्या खाजगी जीवना- 
च्या बंदीखान्यांत अडकतो. 

एवंच आपण सट्‌भावनेनें कांहींहि सांगू शकत 
नाहीं, ब सर्वे विवेकयुक्त क्रिया व्यथ मामुली गोष्टी 
वनतात; हिंसाच केवळ प्रामाणिक होय; स्वैर हिंसा 
हीच महत्त्वाची मान्य क्रिया होय, या अवस्थेपर्यंत 
पोंचल्यावर आधुनिक माणूस नेतिक व सांस्क्ृतिक- 
दृष्टया व्यर्थ असलेल्या वर्तमानकाळाबद्दलळच्या बीभत्स 
वृणेंच्या विषयांत स्वतःचा अमन्तर्भाव करील. हें विश्व 
केवळ अर्थश्यून्य ठरल्यावर तो वैश्विक वैराणप्रदेश्शांत 
स्वतः विरून जातो. 

अश्या स्थितींत ढोंग उघडकीस आणण्यास टपलेल्या 
माक्‍सवाद्याने जर सुशिक्षित वर्गावर आघात केला, त्याला 
पुंजीशाही वर्गाच्या माळेंत गोंबळें, तर त्याची अवस्था 
कठीण होते. त्याच्या वेराणजीवनांच्या वाढत्या जाणी 
येत स्वतःच्या कळेचें व विज्ञानाचें माक्‍सवादी विवेचन 
प्रतिथ्वनित होऊं लागतें. माक्‍संवादी विवेचनाप्रमाणें 
कला व विज्ञान हीं निंच अशा पुंजीशाहीचीं ( 5ए])- 
€18(17011'€8 ) बाह्यमर्ये होत. यावर आणखी 
असें कीं, या माक्‍संवादी टीकेच्या कसल्याहि विरोधानें 
त्या टीकेचें न्याय्यत्वच सिद्ध केळे जातें; कारण, त्या 
विरोधानें तो सुशिक्षित जबरदस्तीने पुंजीशाहीचा 
भागीदार ठरविला जातो; त्यामुळें ज्या पुंजीशाही- 
विरोधी स्थानावर त्याचा स्वाभिमान आधघार- 
लेळा असतो तें स्थानहि त्याच्यापासून हिसकलें 
जाण्याचा धोका उत्पन्न होतो. सात्रे ( 85112 ), 
पिकॅसो ( ?100350_) आणि बर्नाल ( 31181 ) 
यांच्यासारले लोक, ज्या तत्त्वज्ञानाने त्यांच्या बौद्धिक 
व्यवसायाला धोका पोंचतो त्यास कां शरण जातात, 
याचो उपर्पात्त लावण्यास ही उभयतः आपत्ति 
( 1121111118 ) पूर्ण उपयुक्त ठरते 

राजकीय प्रयत्न हा जर झून्यवादी गृहीत क्ृत्यावर 
आधारलेला असेल तर त्या प्रयत्नाला तात्त्विक गून्य- 
द्याच्या आवृत नेतिक आकांक्षाचा उपयोग नेहमीच 
होतो. विवेकय्यून्य अद्या क्रांतिकारक सत्तेचे अन्तर्गत 
पावित्र्य मान्य करून तो आपल्या नैतिक आकांक्षांमध्ये 
निर्वेधपणे रंगून जाऊं शकतो. त्याच्या नैतिक आकांक्षा 
हिंसेच्या ऐजीनमध्ये ओतल्यावर विस्तार पावू 
शकतात व त्यांना आत्मरंकेचा धोका रहात नाहीं. 
अद्य न गंजणाऱ्या गुणाच्या सामाजिक ग्रहामध्यें 


५९ 


अनुक्रमणिका 


त्याची सर्व व्यक्तिमत्ता आनंदानें व्यवहार करूं लागते. 
हें मात्र मान्य करावें लागतें कीं, असे असतांहि 
कलाकार वा वैज्ञानिक माणसास आपल्या व्यवसायाची 
खरी परिपू्ति म्हणून कम्युनिस्ट हुकूमशाहीचे लक्ष 
सांस्कृतिक उद्देश मान्य करणें कठीण जातें. परंतु 
अत्यंत हीन नसलेल्या कांही उद्देशांकरितां तो आपल्या 
ठिकाणच्या घुणेस बाजूस करण्याचा प्रथत्न करूं दाकतो, 
कारण, त्याच्या योगानें तो कुजक्या समाजाच्या 
कुजक्या संस्कृतीच्या संत्रंधापासून किंवा कोणत्याहि 
समाजाच्या संत्रंधापासून सुक्त होतो. त्याला असें 
वाटणें दाक्य आहे कौं, कम्युनिस्ट समाजसंस्थंतील 
त्याचे सेवकत्वाचें नाते कांहीं काळापुरतेंच आहे. 
कारण, अखेरीस, ऐतिहासिक नियतीचा विजय झाला 
म्हणजे तो विजय शारीराच्या व मनांच्या गरजांची पूत 
करणारच; आणि कांहीं झालें तरी, मध्यंतरी सरकारी 
सांस्कृतिक धोरणास प्रासंगिक तोंडी पाठिंबा देण्यापेक्षां 
त्याच्यापासून जास्त कांहीं अपेक्षा केटी जाणार नाहीं, 


$ 1 $ 

माक्‍सेवाद व विज्ञान 
१९३०च्या सुमारास नव्य माक्‍सेवादाच्या विज्ञनो- 
पपत्तीस महत्त्व आलें; आणि नंतरच्या ददाकांत 
स्टालिनच्या कारकीदीत वू. एस्‌. एस्‌ . आरच्या सर- 
कारची मान्यता तिळा लाभली, प्रथम ही उपपत्ति 
विज्ञानेतिहासाचा अर्थ लावण्याकरितांच स्वीकारण्यांत 
आली होती; तिच्या योगाने असे दाखविण्यांत आलें 
कीं, विज्ञानाची प्रथयेक प्रगतीची पायरी ही व्यावहारिक 
गरजांची पूर्त करण्याकरितां अस्तित्वांत आलो, शुद्ध 
विज्ञानाल्म स्वतंत्र स्थान असते, ह्या गोष्टीचा पोकळ 
पांडित्य म्हणून उपहास करण्यांत आला. विज्ञान हें 
मुळांत तंत्रपद्धतिच ( 1201101089 ) होय ही 
गोष्ट विज्ञानाचा बुरखा वराजूस सारून दाखविल्यानंतर 
तंत्रपद्धतिच वास्तविक विज्ञान होय असा तंत्रपद्धतीचा 
महिमा गाण्यास प्रारंस झाला, तंत्रपद्धतीने भोतिक 
प्रगति होते म्हणून ती प्रगतीचा व समाजवादाचाच 
भाग म्हणून मान्यता पावढी; म्हणन विज्ञानाची 
घना शेबटां समाजवादाच्या प्रगतीचे मूतं॑रूप बनळी 
हे एथपयेत निरथक परंतु निरुपद्रवी झालें. परंतु 
लवकरच बुरणखत्ता बाजूस करण्याची क्रिया तडाखेबाज 
नली. * पुंजीशाही विज्ञाना'च्या आधुनिक सं्ो- 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


५/ र व्र ्् 

ढ च १॥१॥/ कर 0 

व्य 3 नवभारत अ 
कम) ७५ शि 

न्ट््ीट अमृतमहोत्सवी 


% 
श्र 2 (की तर्ऊ> 
पयत”. 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


नवभारत 


घनांवर म्हणज्ञ सापेक्षतेचा सिद्धान्त, परिमाणनिष्ठ 
यान्त्रिकता ( तृए8111 ॥180118117108 ) , 
ज्योतिष व मानसविज्ञान यांच्यावर बिखुरळेडी गोलं- 
दाजी सुरूं झाली व मेडेलकृत सिद्धांन्त-( 11611- 
तटा[8] ) विरोधी आक्रमणापर्यंत त्याची परिणति 
झाली. जेव्हां १९४८ च्या ऑगस्टमध्ये लायसेंको- 
( 1178817120 ) ने विजवीवृत्तीने विज्ञानविद्यापीठा- 
पुढें अस घोषित केळे को, कम्युनिस्ट-पक्षाच्या 
मध्यवती समितीने माझे जीवविज्ञानवंत्रेधीं विचार 
मान्य केळे, तेःहां सर्व सदस्यांनी एकदिलाने अभ्यु- 
स्थान देऊन त्यास धन्यवाद दिळे; ह्यासमयी विज्ञाने 
संत्रंथीं विशिष्ट बाजू पक्की झाली. 
आतां विज्ञानाची सवंब्यापिता निश्चितपणे खंडित 
झाली. पुंजीशाही विज्ञानाचे सर्वव्यापितेचे दावे फसवी 
विचारसरणी म्हणून उधेडे पाडळे; आणि सरोविएट 
विज्ञानाच्या प्रामाण्याचा आधार पक्षपातीपणा किंवा 
वर्गलक्षणा म्हणून स्पष्टपणे स्वीकारला गेला. माक्‍सै- 
वादामध्ये दुहेरी योजना असल्यामुळें, सर्व विज्ञान हें 
वर्गीय विज्ञान असते ह्या सिद्धान्ताने पुजीशाही 
विज्ञानाचे मूल्य उतरविळें व समाजवादी राज्याच्या 
विज्ञानाचे मूल्य चढविळे, असा एकदम दहेरी 
उपयोग ह्या सिद्धान्ताचा झाला. पक्षीय विज्ञानास 
मदत करून नव्या अर्थानें पक्षीय विज्ञानाचा सर्व- 
व्यापितेवरील अधिक्रार स्थापित केला; म्हणज 
स्वभावत; पवेत्र व म्हणूनच ऐतिहासिकदृष्ट्या 
अपारहाव असलेला भावी कम्युनिस्ट-विश्वराज्याचा 
विजय हा सर्वव्यापी सत्याच्या स्थानीं आणून बसविला 
साोविणट वेज्ञानाचें मूल्य चढविण्याच्या या पद्धतीं- 
ताळ ' वस्तुनिष्ठा ? व * पक्षपातिता ? हे दहेरी अथे 
स्वव-तुलगत आहेत. वस्तुनिठ्ठा ब सवेव्यापी प्रामाण्य 
या बावर्तातीळ पुंजोशाही विज्ञानाचे अधिकार हे 
खोटे देखावे आहेत हें सिद्ध केळे आहे; हे सिद्ध 
करण्याचा आघार म्ह्ण च 
वा तत्त्वज्ञान की मनु इतिह 
नाहीं, आणि 
वस्तुतः ती विशिष्ट वर्गाची हत्यार & 
माता शोधा यशात यसतात; हा 
ड हि प्रतियादिळे आहे कीं 
म की छत्राखाली चालणारी राजनीति हं 
विज्ञान असूच त्याच आजरण ज्या सामाजजक पारे 
स्थितींत करावयाचे अतते त्या परिस्थितीचे पक्ष वस्तु- 
निष्ठ मूल्यमापन कलून त्यावरच ते आघारळेळे असते. 


९६० 


अनुक्रमणिका 


टी १ ७० पत "कळ ट्रा 
म्हणून माक्‍सेवादी विज्ञान एका मर्यादियथत वस्तुनि 
असते; ही मर्यादा म्हणजे कामगार-वर्गाच्य़ा राज- 


कारणाचे हत्यार म्हणून उपयुक्तता असणे, हें लक्षांत 
ठेवा कीं, ' वस्तुनिष्ठा ? किंवा * पक्षपातिता ? ही युक्त 


नाहीं वा अयुक्तहि नाहीं. समाजवादच युक्त ( म्हणजे 
वाढीस लागलेला ) असतो व पुंजीशाही अयु 
( म्हणजे नाशोन्मुख झालेळी ) असते. स्टालिनच्या 
राजवटीची सोविएट विद्वानांच्या बाबतींत अक्ी 
मागणी होती कीं, त्यांनीं बस्तुनिष्ठत ( म्हणज सर्वे" 
व्यापी प्रामाण्यास ) टाकावे व त्याऐवजी समाजवादी 
पक्षपातीपगाच्या अनुरोधाने जावे; ही मागणी म!क्‍्ते- 
वादाच्या वस्तुनिष्ठेच्या दाब्याशीं अगदीं सुसंगत 
अद्नीच होती. 
तयाचा त्याग 

नेतिक विपर्यासाच्या प्रक्रियेने तश्यांच्या कल्पनेची, 
तथ्यासंबरधीं सर्वसाधारण सामग्रीच्या कल्पनेची हेळ- 
सांड होते. खरेंपाहतां, आपला तथ्यावरील विश्वासाचा 
मोठा भाग इतरांवरीलळ भरेवश्यानें अप्रत्यक्षरीतीने 
तयार झालेला असतो; पुष्कळशा उदाहरणांत विशिष्ट 
व्यक्तोंना त्यांच्या सावेजनिक स्थानामुळे किंवा ते 
आपले बौद्धिक नेते आहेत. म्हणून प्रमाण मानून 
चालावे लागते. विज्ञानाच्या क्षेत्रात्राहेरीळ सायेजनिक 
तथ्ये ( 21110 180158 ) स्वतंत्र समाजसैस्थेतील 
वृत्तपत्रांवर,  संसदांवर किंवा न्यायालयांवर 
भरंवसा ठेवूनच स्वीकारावी लागतात. त्यांतील तथ्य- 
शोधन समाजशास्त्रज्ञांच्या, इतिहासज्ञांच्या व 
विज्ञानपंडितांच्या कार्याशी संलम़ असर्दे; त्यांत अक्की 
कांहीं विवाद्य उदाहरणें असतात कीं, त्याविर्द्ध 
असलेलीं विधानें साम|जिक मान्यतेकरितां स्पर्धा करीत 
असतात तरी, सर्वे समाज त्यांना महत्त्व आहे अर्ध 
ग्रहीत धरून चालतो; विज्ञानाप्रमाणेंच विश्वासांच्या 
देवधेवीची ही पद्धति एकमेकांत गुंतलेल्या क्षेत्रांच्या 
मालिकेवर अवलंबून राहते; या प्रयेक क्षेत्रांत कां 
थोडां अधिकारसंपन्न माणसे एकमेकांच्या सचोटीवर 
देखरेख ठेवतात; त्यांचा विचार महत्वाचा असतो. अद्रा 
प्रकारचें परस्परांवरीळ विश्वासाचे जाळे बाळगणाऱ्या 


समाजांत हून्ना अरटनें म्हटल्याप्रमा री 
1 1 तथ्यानुसा रिते च 
विशिष्ट कतोटी टिकविली जाते ्ा 


__ ज्यावर स्वतंत्र समाजांतील तथ्यांवरीलळ ऐकमय 
अवढळबून असते, ते हे परस्परांवरीळ विश्वासाचे विध्तूत 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


५/ र व्र 

दं % > 
ष्य 3 नवभारत 
कमी) ७५ ने 
न्ट््ीट अमृतमहोत्सवी 


ज्र 
2.4 
चक 


द्र 


च 
भरी साता 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


माक्‍सेवादाची जादू 


जाळे कच्चे असते. ज्या विग्रहानें समाजांत स्पप्ट 
फाटाफूट निर्माण होते, त्याच्या योगानें परस्परां- 
व्रीळ विश्वास नष्ट होऊं ल!गणार; आणि त्यामुळें 
विग्नहाशीं संत्रद्ध अश्या तथ्यांसंबंधीं सावत्रिक ऐकमत्य 
साधगें दुघधेट होणारच. फ्र'न्समधील तृतीय गणराज्याच्या 
पायाळा धोका पोंचला तो तथ्यविषयक्त प्रश्नावरच; 
प्रश्न असा होता कीं, केंपूटन ड्रेफसनें ते पुरावापत्रक 
लिहिलें होते काव ? अमेरिकेंतील अलजर हिसच्या 
खटल्यांतल्याप्रमाणे ब्रिटनमध्ये झिनोविवच्या पत्राच्या 
अस्सलपणावदूळ विवाद उत्पन्न झाला; या विषयांतील 
तथ्यासंत्रंधीं लोकांत इतका बाद माजला कीं, सावत्रिक 
ऐकमत्य होगेच अराक्य झाले 
राजकीय भावनाविवदातेचा तात्पुरता अतिरेक 
म्हणून अशाप्रकारचे तश्यानुसारितेचे तत्कालिक व 
मर्यादित अपयश क्षम्य ठरू शकेल. परंतु एखादे 
आघुनिक क्रांतिवादी राज्य सवे समाजाचा कायापालट 
करण्याचा उद्देदा ठेवून तथ्यसंशोधनाच्या प्रक्रियेचा 
आधार असलेली सर्वसंमतीने निष्पन्न होणारी श्रद्धा 
नष्ट करते; कारण विरुद्ध मतवाद्यांशीं सर्व प्रकारचे 
संत्रेधच ते तोडून टाकते. त्याला त्रिनशत मान्यता जो 
देत नसतो तो त्या राज्याचा भर्यकर दातच गणला 
जातो. हुकूमशाही अशी एक प्रकारची परिस्थिति 
उत्पन्न करते कां, त्यांत कोणीहि मतभेद बाळगणारा 
चस्तुत: तिचा शत्रूच बनतो; त्यामुळे अमर्याद संशा- 
याचें वातावरण निर्माण होणें प्राप्त ठरतें. जेव्हां उघड 
मतभेदाला वाव रहात नाहीं तेव्हां अप्रीति ही कांहीं 
मासूळी गोष्टींत व्यक्त होऊं लागते; त्यामुळें गुस- 
पोलासाळा सामूळी घटनांचा खोटा बनाव कटाच्या 
गोष्टींची पूवे तयारी म्हणून दाखविण्यास मुभा मिळते 
मजञ्जाविकरारी माणसाच्या परीक्षेत फ्राइडची पद्ध 
अंगीकारली असतां ज्याप्रमाणे कांही गृहीत कृत्यांवर 
आधारलेली तपासगी चालते त्याप्रकारची विशिष्ट 
हीत क्वत्यांवर आधारलेली तपासणी या राज्यांत 
ळते, पितृद्वेप-गंड ( (0803ए8-0011105 ) 
आहे असे गृहीत धरून रोग्याचा उच्चारित व 
अतुज्चारित प्रजेक शब्द व रोग्याची आचारलळेळी व 
न आवरलेळी प्रयेक कृति ( किंत्रहुना सहज योगा- 
योगानें ज्या घटनेत तो सांपडळेला असतो ती घटना ) 
हे सर्व सुत्त वितृद्रेषांचे आविष्करण होय, असा 
अर्थ फ्रइंडच्या पद्धतीनें केला जातो. त्याचप्रमाणे 


अनुक्रमणिका 


कोणत्याहि मामूळी घटनेचा अप्रीतीची खूण म्हणून 
अथे करतां वेतो असे ग्रहीत धरल्यावर, त्यापुढे 
जाऊन, ती घटना राज्यद्रोहाचे कृऱ्य म्हणूनहि 
ठरविणे शक्य होते; मग स्टालिनच्या काराग्रहांत 
तथ्याविष्काराथ वापरढेल्या पद्धती उद्दिष्टाशीं सर्वथा 
अनुरूपच दिसतील. खिश्चन 'घर्मेन्यायाल्यांच्या दृष्टीनें 
यातना देणें ज्या कारणांकरिता अपरिहाये ठरले त्याच 
कारणास्तव ज्ञारीरिक यातनांचे उपायहि अपरिहार्य 
दिसतील, कारण जोपर्यंत आरोपीचा कवूलीजब्ाब 
मिळत नाहीं तोपर्यंत मनुष्याच्या गुप्त उद्देश्यासंबंधीं 
केळेळ आरोप पक्के सिद्ध झाले असे स्हणतां येणार 
नाहीं. आणि जो कवूळीजवात्र जवरदस्तीने काढून 
घेतलेला असतो त्याचा जे कवूडीजबाव देत नाहींत व 
त्याकरितां अनुनवात्मक प्रतिकार जोरांत करीत 
राहतात त्यांच्याशीं विरोध सुरूं होतो; अशा कवूली 
जबाबानें दडपशाहीच्या 'घाकानें मान्य झालेले साये- 
जनिक तथ्यांचे काल्पनिक जग वाढीस लागते. 

राजकोय हत्यार म्हणून निर्मिळेळीं विद्यापीठे, 
अश्ाप्रकास्चीं सावेजनिक तथ्ये मान्यता पावण्याच्या 
प्रक्रियेस, राज्याच्या हिताथ मदत करतात. आरोपी 
च्या कृतींवरीळ विधातकतेच्या आरोपांच्या पुष्टयथ 
इतिहासकार आरोपीच्या इतिहासाच्या पूबमागांतीळ 
कृत्यांचा नवीन अर्थ लावून दाखवितात. ज्या कथा 
एरवी असंभवनीय म्हणून वाटाव्या त्याच तत्ताधारी- 
पक्षाच्या कट करण्याच्या अवस्थेतील अनुभवाशी जुळू 
दाकतात असे दाखवून शाक्य कोटींतल्या ठरतात 
एखाद्या श्रेष्ठ कम्युनिस्टावर तो पोलिसाकडून नेहमी 
पगार घेत असे असा आरोप खरा मानण्यांत कांहीं 
चूक नसते, कारण, उदाहरणार्थ, माळिनोस्कीच घ्या. 
मॅलिनोस्की लेनिनच्या अत्यन्त विश्वासांतला कटांत 
सामील असलेला साथी होता. ब तो ड्रमा सभेतील 
बोलशेविक गटाचा नेताहि होता; परंत नतर तो 
नेहमीच गुप्त पोलिस होता अस ठरळे 

आधुानक क्रा|तक!रक पक्षांतील निवडक लोकांना 
अत्यंत पक्षपाती राजकोय दृष्टिकोण वापरण्याचे शिक्षण 
दिळेळें असते. हज्ञा अरेटने लिहिळ॑ आहे कीं, सत्य 
व कल्पित यांतील फरकच ओळलतां येऊं नये, 
अश्चच ॥शाक्षण पक्षांच्या सदस्यांना दिळे जाते. तथ्या- 
संबंधी केळेळें प्र्येक विधान विशिष्ट गित हेंतूचे 
नंद्शान असत अस त्वरित दाखविण्याची योग्यता 


६९ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


क्त _) 

५/ र रं 
9) ३४) 

र्त डील 
१: 'नवभारत टे 
कद ७५ ने 

& अमृतमहोत्सवी, तमहोत्सवी/ > 
.। & हा! व्र ७ 


» वर्ष » > 
"र, येका, “७ 


“दुक 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


नवभारत 


हीच त्यांच्या मोठेंपणाचें लक्षण मानलें जातें. धाक 
व युप्तता यांचा प्रभाव वगळला तर हा प्रचार पाहिजे 
तितक्या प्रमाणांत परिणामकारक होणार नाहीं; धाक 
व गुप्तता यांच्या योगानें संशयास्पद गोष्टींना रंग भर- 
णारी परिस्थिति तयार होते, अद्गा स्थितींत राजकीय 
तथ्यांचा लोप होतो; म्हणजे माणसाने अक्या स्थितींत 
सर्वच तथ्ये कुचकामाचीं म्हणून टाकायची किंवा 
स्पष्ट सत्रळ प्रमाणे नसतांना मनास वाटतील तीं तथ्ये 
मान्य करावयाचीं. 
की 


माक्‍सेवादोत्तर उदारमतवाद 

कोणत्याहि राजकीय सत्तेला आधुनिक सर्वाधिकार- 
शाहीची गतिशीलता तिच्या तर्कसिद्ध मर्यादांपर्वैत 
अमलांत आणतां आली नाहीं. सत्तेच्या एका विशिष्ट 
केंद्राच्या सेवेकरितां सर्व प्रकारच्या विचाराला संपूरणपणे 
जुपण्यापर्यंत मजल मारणे ही गोष्ट वस्तुतः अगदीं 
अव्यवहार्य दिसते. सरकारी दाव्दजंजालाच्या दालनांत 
उभारलेल्या कृत्रिम जगाला सामान्य भाषेंत व्यक्त 
केटेल्या नैसर्गिक मानवी भावनांची जोड द्यावी लागते; 
प्रसंगविश्षषीं त्या सर्वांचे पुंजच पुनः उभारावे लागतात. 
हें असे १९३० मध्ये घडलें; तेव्हां रशियाच्या ऐति- 
हासिकर लाणीवेच्या गाभ्यांत राष्ट्रीय भावनांची व 
परंपरागत वीरांची मांडणी पुनः करावी असे क्रेमलिननें 
ठरविलें; त्याकरितां एम्‌. एन्‌. पोक्नोवस्की ( १८६८- 
१९२२ ) चा न खंडिलेला सिद्धान्त टाकावा लागला; 
पोक्नोवस्कीने माक्‍संवादी पद्धतीने केळेल्या समाजशास्त्रीय 
टथकरणांत इतिहासर्चना बसविळी होती. दुसऱ्या 
एका प्रसंगीं १९५० मध्ये स्टालिनने एन. वायू, मार 
(१८६४-१९३४) चा चुकीचा सिद्धान्त खंडिला. त्या 
सिद्धान्ताप्रमागे सर्व भाषा हो वर्गीय भाषा असते; त्या 
छकूमदाहानें उदारमतवादी परिभाषा मुक्तपणे वापरून 
या सांप्रदायिक सिद्धान्ताने सोविएट भाषाशास्त्र कसे 
पावदळा तुडविळें आहे याचें स्पष्ट चित्रण केळे; त्या 
हुक्रमशहान उदारमतवादाची तत्त्वे समपैक रीतीने 
वापरून हुकूमशाहीच्या विचारनियेत्रणाचा निषेध केल्य; 
त्या क्षणापयंत असलं विचारनियेत्रण त्याने स्वतःच 
लादले होतें. 

स्टालिनच्या मृत्यूनंतर विचाराला हळूं हळू स्वातंत्र्य 
मिळूं ढागलळें; हें होण्याचें कारण, मा्कसंवादाच्या 


अनुक्रमणिका 


हिंसक दास्त्रागाराखालीं जिवंत गाडलेल्या उदारभावना 


पुनः पाझलूं लागल्या, हे असणें संभवते. हा 
पावित्र्याचा बंधनस्थ उःसाह विक्रत निम्रहांतून मुक्त 
केलेला असेल; आणि जाणूनबुजून घोषित केलेल्या 
नैतिक आकांक्षांच्या जोडीस जाऊन बसेल. | 
किंवा बहुधा, सर्वाधिकारश्याहीच्या जुळुमाची प्ररक 
असलेल्या नेतिक भावनला ओहटी लागली आहे, 
हेंहि आपणास दिस लागेळ. मोठे द्वेष व मोठ्या 
आश्या यांचा परिणाम ज्यांच्या वर कमी होतो अशी 
एक नबी पिढी सुखसोयींकडे आकृष्ट होणे शक्‍य 
होईल. 'धमीन्मादापासून मुक्त होण्याकरितां सुखाळू- 
पणाची अपेक्षा आपण करावी ही गोष्ट करुणास्पद्‌ 
असेल; परंतु इंद्रियमोगाधीन माणूस आपटल्यावरोवर 
माणसांवर प्रेम कल दाकतो; आणि धर्मो- 
न्मत्ताळा त्यांचा द्वेषच करावा लागतो. वोद्धिक 
बंडखोरी उद्‌भवण्याचीहि आपणांस आद्या वाटूं 
लागते, ज्या राज्याच्या रूक्ष कुक गोष्टींचा घडघडीत 
असत्याचा पाठ-पुरावा माणसाच्या श्रेष्ठ विवेचक 
बुद्धीच्या प्रयत्नांनी चालतो; त्यांचा जो तर्वसिद्ध 
परिणाम घडतो त्याच्याविरुद्ध अखेरीस माणसाच्या 
विवेचक गाक्तींचें बंड चिथविळें जागे शक्‍य आहे. 
एकदां अस्पष्ट व अप्रामाणिक म्हणून ज्यांची निंदा 
झाली ते ध्येयवादी बा भाववादी (1721168110) 
भाषाप्रयोग, त्यांचा अर्थ पुनः सांपडला अकरा 
जाणिवेने, माणसांच्या ओठावर पुनः येऊं लागतील. 
स्वातंत्र्यानें स्वतःचा घात करून घेऊन जी पडझड 
झाली त्यांतच पुनः स्वातंञ्याचा शोध लागेल, आणि 
स्वातंत्र्याच्या या मोलिक मागणीच्या आधारावर 
खऱ्या श्रद्धांचे संपूण विश्व पुन: उमारळे जाईल, 
भविष्यकाळांत आपण कसलीहि प्रगति केळी तरी 
२० व्या शतकांतील क्रोत्यांच्यामुळे या युगांतील वैचा रिक 
अस्थिरता उघडकीस येईल; यानंतरच्या कोणऱ्याहि 
घटना ही गोष्ट खोटी ठरवूं शकणार नाहींत. ही अस्थि- 
रता प्रत्यक्ष आचरणांत आणून अनुभविल्याशिवाय तिची 
चिकित्साहि आपण करूं शकत नाहीं. स्वतंत्र समाजांत 
[वेशान, कळा व नीति यांची स्वतंत्ररीत्या वाढ होण्यास 
मिळणारी मान्यता हें दशित करते कीं, त्याकरितां 
अधिकारसंपन्न तज्ज्ञांच्या विशिष्ट संघाने प्रदान केलेली 
१ वाढविळेळी विशिष्ट वैचारिक परंपरा परिपुष्ट व्हावी 
*्हणून समाजाने वाहून घेतलें आहे; हा विद्षिष्ट संघ 


६२ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


न्ट्< १&.अमृतमहोत्सवी 


ति 
१  . 
.) र १ डर | 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


माझसेवादाची जादू 


नवीन नवीन भरतीनें चाळू ठेवावा लागतो. अक्शा 
समाजाने वैचारिक स्वातंञ्य राखून ठेवावें म्हणून एक 
प्रकारच्या श्रद्वामय प्रश्रत्तीस उत्तेजन द्यावें लागते; या 
श्रद्धामय प्रश्रत्तींत मात्र विशिष्ट श्रद्धेय तत्वें नसतात; 
स्वतंत्र समाजाच्या विशिष्ट सांस्कृतिक नेतृत्वाने नावी 
न्याच्या प्रक्रियेवर लादलेल्या मर्यादांच्या योगाने हें 
वैचारिक स्वातेत्र्य अत्राधित राहतें. परंतु ही श्रद्धामय 
प्र्वत्ति व आदरणीय सांस्कृतिक अधिकारसंपन्न व्यक्ति 
यांना राज्याच्या दमनशक्तीचा पाठिंबा लागतो, आणि 
सेपत्तिशाली मंडळींचा पेसा लागतो.त्यांच्या अधिकाराची 
ज्या संस्थांच्या योगाने अमलबजावणी होते त्या पाठ- 
छ्राला, विद्यापीठे, घरमेमठ; अकादम्या, न्यायाल्यें, वृत्त- 
पत्रे आणि राजकीय पक्ष ह्या संस्था त्याच पोलिस 
द्षिपायांच्या व सैनिकांच्या नियंत्रणांत असतात कीं, जे 
जमीनदारांच्या पुंजीशाहीच्या संपत्तीचे रक्षण करतात 
स्वतंत्र समाजाचें निवासस्थान म्हणून हो अशी संस्थां- 
ऱ्ची रचना मान्य केळी पाहिजे काय १ न्याय व बंधुता 
यांच्या स्थापनेकरितां आवश्‍यक अशा मोलिक प्रयत्ना- 


पासून दूर राहूनच राजकीय स्वातंत्र्य नैतिक स्वर्व- 
निणयाच्या ज्या संपूर्ण हकावर आधारलेले असते तो 

पूण हक्क सुरक्षित राहील हे खरें आहे काय ? सध्यां 
अस्तित्वांत असलेल्या विषमतांच्या बंधनांना शिथिल 
करणें, पार तोडणं नव्हे, यापेक्षां आपल्या हयातींत 
अधिक कांही करूं नये, असें जर मानलें नाहों तर, 
लोकांना गहुणीय गुलामगिरींत लोटणे आपणांस भाग 
पडणार काय १ 


माझ्या दृष्टीनें मी म्हणेन कीं, होय. माझी खात्री 
आहे कीं, ह्या मर्यादा पाळणें पूण आवश्‍यक आहे. 
अन्याय्य विशेप्राधिकार सावधपणे पायरी पायरीनच 
कमी करीत गेले पाहिजेत; जे त्यांचा नाश एका रात्रींत 
करतील ते त्याऐवजीं त्या ठिकाणीं अधिक मोठ्या 
अन्यायाची उभारणी करतील. सवेब्यापी राजकीय 
सत्तेलाच समाजाचे सर्वव्यापी नैतिक नवीनीकरण 
करतां येणे शक्‍य आहे परंतु त्यामुळें मानवी नैतिक 
जीवनाचा अनिवार्यपणे नाशच होईल 


'युस्तक-परामको 


1)189102085 १॥(॥ (18 (टा - 
४ उ. १811888107 & ७17) |) 01ं- 
छत 57 लगढॉछ8 110. 84, 89011381 


8०80, 130०0100७५ 1, 188603 182न- हया 
1708 115 5- रि 1 

प्रस्तुत ' गुरु श्रिष्यसंब्रादांतील गुरु शंगेरी मठाचे 
माजी दांकराचार्य श्री चन्द्रशेखरभारतीस्वामी हे 
आहेत. ते १९१२ सालीं शुंगेरीपीठावर अधिष्ठित 
झाले त्यांनीं १९५४ सालीं जलसमाधि घेतली. त्यांच्या 
ज्या अनेक विषयांवर आपल्या शिष्यांद्लीं चर्चा झाल्या 
त्या सैवादरूपाने प्रस्तुत पुस्तकांत संग्रहीत केल्या आहेत 
हे संवाद हिंदुधम, धमेप्रचार, भक्ति, अद्वेंत, इश्वर 
नियति आणि व्यक्तीचे आचारस्वातेत्र्य इत्यादि धामक 
व तात्विक विषयांपासून तों आधुनिक शिक्षण, वकी- 
लीचा धेदा, विवाह-सुधारणा इत्यादि विषयांवर असून 
त्यासंबंधी या गुरूंची मते वेथे निःसंदिग्धपर्णे प्रकट 
झालीं आहेत. 


अशू्ट्क्शिणश 


श्री चन्द्रशेखर भारतीस्वामी हे स्वतः वेदान्त, तक 
शास्त्रांत व्युत्पन्न पंडित असून, साक्षात्कारी पुरुष होते 
प्रस्तुत पुस्तकांत त्यांचे जे विचार प्रकट झाळे आहेत 
ते पहातां, त्यांच्या विचारांची चोकट एक विशि 


ठराविक दिसून येते. प्राचीन कमसिद्धान्त, पुनजन्म, 
मोक्ष, इश्वर, शास्त्रप्रामाण्य इत्यादि बाबतींत त्यांची 
निष्ठा परंपरागत सनातनी विचारवंताची असून, त्याच 
भूमिकेवरून त्यांनीं आपले विचार प्रकट केळे आहेत 
ही चौकट व ही भूमिका ज्यांना ग्राह्य, श्रद्धेय व मान्य 
असेल, त्यांना त्यांचे विचार त्या चोकटीपुरते स्व 
तर्कशुद्ध व संशयच्छदी वाटतील यांत डाका 
नाहीं, जिज्ञासु शिष्यांना अनेकप्रकारे छेडून, अनेक 
युक्तिवाद व उदाहरणे यांच्या शाहीर जरे 
ठाम श्रद्का व शभ शप जा गज उठतरीवेषा जे 
स्वामींच्या ठिकाणीं असलेलें सामथ्ये या संवादांतन 
गळे प्रतींत होते. एक नमुना म्हणून ( "४४७ 
६7] 16९ ७॥]] ) “ नियति व इच्छास्वातंत्र्य 


* प्रा. मायकेळ पोलंनी, मँचेस्टर विश्विद्याल्यांतील समाजशास्त्राचे प्राध्यापक, यांनी ॥॥1८ १६७ 
० ह 8डां8ाय हा निजेथ ' 0011171188 01 8016108 81 ए५'८८त०॥॥ ' या संघटनेच्या वतीने 
स्वतंत्र पुस्तिकेच्या ल्याने प्रसिद्ध केळा, त्याचा हा शब्दशः अनुवाद आहे. 


अनुक्रमणिका 


६३ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत 


४९ (सवक * 
2 2 ग 


द्वारा प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई 


* नवभारत 


या विषयावरील स्वामींचे विचार देण्यासारखे आहेत : 
व किंबा नियति हें पूर्व कमाचिं संचित होय, या 
उलट, इच्छा'वातंत्र्याचें कार्यक्षेल वर्तमानकालांत 
आहे. भूतकाळ व वर्तमानकाल यांची ही कुस्ती आहे. 
यांत कोण जिंकील हें परस्परांच्या बलावलावर 
अवलंबून राहील - एका खांत्रांत खिळा ठोकलेला 
आहे. तो उपटून काढायची इच्छा उत्पन्न झाली तरी 
ती यशस्वी होणें अनेक गोष्टींवर अवलंबून आहे 
त्याकारतां तो [खळा खांत्रांत [कती खोल गेलेला आहे 
वाहूर जेवढा लखिळ्याचा भाग दिसतो ल्यापेक्षां किती 
प्रमाणांत कमी-जञास्तपणें तो खांबांत * अदृष्ट ? आहे, 
कड कशाप्रकारच आहे, ओढून काढूं इच्छिणाऱ्याची 
ताकद व साधनसामग्री किती आहे इत्यादि गोष्टी 
लक्षांत घेणे आवडयक़ ठरतें. हें सर्व ओळखून यश्शा- 
यरा स्वीकारणे हें शहाणपणाचे होय. ? 


स्वामी आधुनिक शिक्षणाविरु पाहेत, प्राचीन 
'चातुवण्यव्यवस्था अमलांत यावी असें त्यांस वाटतें 
विधवाविवाहाच्या वाबतींत स्वामींचे विचार मनोरंजक 
वाटण्यासारखे आहेत. स्वामींच्या मते, विधवा 
ववाहालटा उत्तेजन देऊन ते घडवून आणणे म्हणजे 
अविवाहित कन्यांची संख्या वाढवन समाजापुढे 
आणला एक नवीन प्रश्न निर्माण करणे होय 


प्रस्तुत ' गुरुशिष्यसंवादा ? ला पॉरेस विश्वविद्या- 
ड्याच्या एका अध्यवनश्याखेचे संचालक प्रोफेसर पॉल 
मासाओरसेल यांनीं प्रस्तावनेदाखळल दोन शब्द लिहिले 
आहेत, त्यांत त्यांनीं “ प्रस्तुत गुराशष्वसंवादांतल्या- 
सारख्या विचारांनींच भारतीय संस्कृतीचा उद्धार 
इल ” अज्ञी आज्ञा प्रकट केली आहे (“ [1 18 
0188811111801011 01 ॥॥18 1गत र्जा [ा०फ- 
गल्वहुट घया [018 68] 787611 18 
०१28, फा) 8, 5० टा 088४ 
६10 80 ठो पिप, 11010 101१601117 
उ) 8 018800 एए]18111811) ? ). पाश्चाच्य 
विद्वानाची ही भलावण वाचून बुद्धिवादी विचारवताला 
सोडी मोज वाटेल प्रस्तुत * गुरुशिष्यसंवादा ? मागें 
जी विचारांची चौकट, जीं श्रद्धाखयानें ग्रहीत धरली 


आहेत तींच आजच्या वेज्ञानिक दृष्टिकोनापुढें ढांस- 


६४ 


अनुक्रमणिका 


ळून पडत आहेत. अन्या स्थितींत प्रस्तुत पुस्तकाचे 
आकप्रंण एक विदिष्ट श्रद्धा बाळगणाऱ्या वाचकां- 
नाच वाटूं शकेल हें उघड आहे. 


सोहर -- साहित्यसहकार प्रकाशन, फर्ग्युसन 


महाविद्यालय, पुणे ४. ( १९५७) पानें ४० 

फर्ग्युसन महाविद्याल्यांतील “ साहित्यसहकार ? तर्फ 
प्रकाशित झालेला महाविद्यालयीन उदयोन्मुख कवीच्या 
कांहीं कवितांचा हा संग्रह आहे. * नव? काव्याचे 
प्रवतक कै. बा. सी, मर्ढेकर यांच्या स्मृतीस आदरां- 
जलि म्हणून हा संग्रह अपण केला आहे. संग्रहांत 
एकंद्र २० कविता आहेत. 


उदयोन्मुख कविकववित्रींच्या प्रतिभेवरील मोहरूनं 
आलेल्या मंजरींचा हा गुच्छ आपल्या अनेकविध 
रंगच्छटांनीं शोभिवंत दिसतो, यांत शांका नाहीं, 
त्यांतील मंजरी जरी विशेष रसरशीत व सोरभयुक्त 
वाटत नसल्या तरी त्यांतून वसंतागमनसूचक कांहीं 
नवीन 'चेतन्य सळसळत असल्याचे प्रत्ययास येतें 


या संग्रहांतील “ कवि मढेकर? या कवितेंत कविं 
श्री, रतनलाल भंडारी म्हणतात : 
“ ट्रोणमूर्त तव कविता झाली 
एकलव्य ते सारे आम्ही; 
तुझ्या स्मृतीला वंदन करुनी 
पुनश्च घुमवूं तुझीच वाणी, ” 
या उदयोन्मुख कवींना एकलव्याची प्रतिभा, निष्ठा, 
व्यासंगशीलता आणि अक्षत यश लाभो अक्लीच 
शुभेच्छा या संग्रहाचा रसिक वाचक प्रकट करील, 


-""वि. म, वेडेकर 


पोंच- 


अवाळया ( नाटक) सो. मुक्तावाई दीक्षित, 


वि. ना, दीक्षित, इंटरनेशनल बुक साव्हूस, 
पुणे ४ 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 


संगणकीकृत 


राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 


1 _) 
५/६ र रं 
॥) ३५) 
र्त डील 
१: 'नवभारत चे 
शन ७५ ४६ 
& अमृतमहोत्सवी, तमहोत्सवी/ >, 

.। & हा! व्र ७ 


», वर्ष > 
"र, येका, “७ 


की “७ 


द्वारा प्राज्षमपाठशाळामडळ, वाई 


॥९९५0. |४०0 3. 5177 नवभारत 
[| शण ०फ०९०फस0*स0"०फ०0*फ0०फ०0फ0९कास्हणणणकणककणपसमोशरकरकन न्स शनो "फो "रफ"का] 


र पाठशाळामण्डळ-ग्र स्वप काशन 
वेदिकसंस्कृतीचा विकास 
लेखक- तकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
दिक संस्कृतीचे विकसित रूप म्हणजेच आजची भारतीय 
संस्कृति होय. भारतीय संस्कृतीच्या जन्मापासून आतांपर्यंत 
झालेल्या स्वरूपाचे वर्णन या पुस्तकांत प्राधान्याने 
केलें. आहे. वैदिक संस्कृतीच्या अभ्यासकास 
अत्यंत उपयोगी आणि मराठी भाषेंतील 


कन्यका 


3 


अत्यंत अप्रतिम अश्या प्रकारचें 


| ७० “० ४०0००॥00०00*ॅ00न0मणणसी 


हे पुस्तक आहे. ] 

किंमत ६ रु. ी 

प्रकाशक - व्यवस्थापक प्राज्ञषपाठशाळामंडळ | 

चाई ( जि० उ. सातारा ) ह 
>>>“. ललन“ प 


पांढरं कोड "५" पांढऱ्या कोडाचे डाग 


स्तीपत्ने व बक्षिस पणं 


पत्त्यासहित छापळेलीं पत्र मोफत मागवा देठ भगवानजी जेन यांच्या मुलीचे पांढऱ्या कोडाचे डाग 
आपधाचो किं, ख्पये ५ पोष्ट खच १ रुपया चरे झाले, व त्यांनीं ५१ २. बक्षिस दिले, अशी अनेक 
निराळा पडल बक्षिसे मिळालीं. किंमत ५ रु. माहिती मागवा, नकली 


चड वै 
अ. 5 व वेद्यापासून साव'घ राहावे. 
ब्‌द्य क्ल, आर्‌, बारकर च्छ बी र बोरकर न. ी 
ि वेद बी, आर, बोरकर, “आयुवद (न,भा. 
मु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला (म. प्र.) ह आताची 
प-->>>....:.:.दवव् 


सु. पो. मंगरूळपीर जि. अकोला ( विदर्भ ) 
नननच[ट_ववब्ब्व्ूळूंिकम्->> 


१. ९... १. ७ 
वी ९ शर 
तु (» ५ र जी 
: व्यक व. .>१* 
॥४ नवभारत भी 
य निक ग - 
३ 
ग; क 


अनक्रमणिंका मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
1; राज्य मराठी विकास संस्थद्वारे 
संगणकीकृत हारा प्राज्ञमाठशाळामंडळ, वाई 


